संपादकीय 


शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण 
> सो. वि. भाटवडेकर 
महाराष्ठांतील तीन निष्ठा 
> त्र्यं. ह. शेजवलकर 
प्रा. त्र्यं. हां. होजवलळकर 
“गं. दे. खानोलकर 
ब्राह्मण्याचा ऱ्हास 
> प्रा. त्र्यं. ह. शेजवलकर 
ब्राह्मण्य नको, सत्याग्रह हवा. 
> आचाय शं. द. जावडेकर 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री यांच्या 
सहवासात 
«. रा. छु. बाबर 


शास्त्रीजींच्या सहवासात 
:., > अशोक भट 


शास्त्रीजींबद्दलच्या काही व्यक्तिगत 
आठवणी 
- भरी. ना. नानजकर 
“: मुसलमानी रियासत ? 
-म.थो.माटे . | 
राखीव जागा आणि संमताधिष्ठित 
न्याया इ. | 
> वसंत पळशीकर | न 
स्रीवादी समीक्षा $ सेद्धान्तिक चोकट 
> मिलिद स. मालज्ञे 
प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) 
_ -म़े. पृ. रेगे 
अक्षरवेध 
( अंतःस्थ : कवितासंग्रह; केमाल पाहा) 


सार-संकलन 


वषषं ४८ । अंक १०-११ । जुले-ऑगस्ट १९९५ 
( आषाढ-श्रावण-भाद्रपद, शके १९१७) 


अनुक्रमणिका 


उक 
जा र र त! 


-करगघरचिळनसज 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत द्वारा ! 


०८12 आ 
“-करजगघरचिखजखज, न म 
०४५.) तच & द्र य 


११ ही & 


ळ 
'&-)' ७8 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


-३<<<> मम पा 


नवभारत स्थायी निधी 


नवभारतचे प्रकाशन नियमितपणे व' स्थिर स्वरूपात करता 
यावे या दृष्टीनें नवभारत स्थायी निधी उभारला जात आहे. 

किमान एक हजार रुपये देणगी देऊन आपण नवभारत स्थायी 
निधीच्या उभारणीस हातभार लावावा असे आवाहन आम्ही करीत 
आहोत. 

येत्या वर्षभरात, पहिल्या टप्प्यामध्ये, पाच लाखांचा स्थायी 
निधी उभारण्याचा संकल्प आम्ही सोडला आहे. आपणा सर्वांच्या 
सहकार्याने संकल्प पुर्ण होईल असा विश्‍वास बाळगतो. 

स्थायी निधीस देणग्या देणार्‍या व्यक्तीस तीन वर्षे नवभारत' 
भेट म्हणून पाठविण्यात येईल. 


मे. पुं. रेगे  सोताराम रायकर 
अध्यक्ष चिटणीस 
प्राज्मपाठशाळा मंडळ 


- संपर्कासाठी पत्ता - 
चिटणीस, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, ३१५ गंगापुरी, वाई- 
(जि. सातारा) 


४१२८०३ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
10 ८८05412202 0) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 1. आह 
संगणकीकृत द्वारा डळ, वाई 


प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


वर्ष ४८ | अंक १०-११ । जुले-ऑगस्ट, १९९५ 
आषाढ-श्रावण-भाद्रपद, शके १९१७ 

किमत २५ रुपये. 

या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 


नवभारतची भूमिका* 


मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस 
पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व 
संस्कृतीचा विकास करणे, हे या मासिकाचे ध्येय व 
उद्दिष्ट आहे. 

छयेयप्रवण व्यक्‍तींनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तीसाठी जे 
आपले सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 
वातावरणातील जो अभिजात अनुभव स्वत:च्या साधनेने 
संगृहीत केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेच संस्कृतिपोषक 
वाडःमय होऊ शकते, असा संचालक व संपादक-मंडळ 
यांचा विश्‍वास आहे. 

या मासिकात येणाऱ्या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट 
मताचा, वादाचा, पक्षाचा किवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 
हेतू नाही. 

संचालक व संपादक-मंडळातील सर्वे व्यक्‍ती यांचेही 
सर्वे विषयांत मतैक्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक 
व सांस्कृतिक मूल्यासंबंधी सदृश अशा दृष्टिकोणानेच त्यांना 
एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्‍्तिवेशिष्ट्य व 
विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न होता विकास व्हावा या 
दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य राहील. प्रत्येक व्यक्‍ती आपल्या 
नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखाबद्दलच जबाबदार राहील. 

मासिकात प्रसिद्ध होणार्‍या प्रत्येक लिखाणात सत्यनिष्ठा, 
संयम आणि सहिष्णुता असतील अशी काळजी घेतली 


जोर तन 
ऑक्टोबर, १९४७, वर्षे १ ले, अंक १ 


* नवभारत, | डी 
मधील कै. शंकरराव देव यांच्या संचालकांचे मनोगत 'मधून. 


अनुक्रमणिका 


अध्यक्ष व विश्‍वस्त: 
मे. पुं. रेगे 


संपादक : 
मे. पुं. रेगे 


सहाय्यक संपादक : 


अ. र. कुलकर्णी, एस. डी. इनामदार, 
अ. ना. ठाकूर. 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 

मे. पुं. रेगे, 

संपादक, ' नवभारत ” मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञपाठझ्याळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, * नवभारत * मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३, 
(जि. सातारा) 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाने या नियतकालिकाचा मंडळाच्या 
*“: नियतकालिकांचा स्थायी निधी ” योजनेत 
समावेश केला असला तरी या नियत- 
कालिकातील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ 
व राज्य शासन सहमत असेलच असे नाही. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जुले-ऑगस्ट, १९९५ 


अनुक्रम 
यया 
संपादकोय शास्त्रीजौंबद्वलच्या काही व्यक्तिगत 
शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण १ | आठवणी ष५्‌प्‌ 


- मो. वि. भाटवडेकर 
महाराष्ट्रांतील तीन निष्ठा १५ 
- त्र्य. ग. हशजवलकर 
प्रा. तय. शं. शेजवलकर 
- गं. दे. खानोलकर 


१९ 


ब्राह्मण्याचा ऱ्हास २८ 
- प्रा. त्र्यं. शं. शेजवलकर 
ब्राह्मण्य नको' सत्याग्रह हवा. २९ 


- आचार्य शं. द. जावडेकर 
तकेतोथे लक्ष्मणशास्त्री यांच्या सहवासात ४६ 
-' रा. कु. बाबर 


शास्त्रोजोंच्या सहवासात 
- अशोक भट 


८ 


पगडा अमतक की 


- श्री. ना. नानजकर 

“ मुसलमानी रियासत ” 
- म. श्री. माठे 

राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय ६२ 
- वसंत पळशीकर 

स्त्रीवादी समीक्षा : सेद्ठाल्तिक चोकट 


ष८्छ 


७९ 
- मिलिंद स. मालशे 
प्राचीन ग्रोक तत्वज्ञान (३ ) ८९ 
- मे. पं. रेगे 
अक्षरवेध १०१ 
(अंतःस्थ : कवितासंग्रह; केमाळ पाशा ) 
सार-सकलन १०९ 


लेखक-परिचय 


जन मो. वि. भाटवडेकर : अथंशास्त्र, समाजशास्त्र आणि संगीत ह्या विषयांतील 
* संगीत कलाविहार 'चे भूतपूर्व संपादक; ३ चेत्राली अपाटंमेंट्स, ७ वी गल्ली, प्रभ 


व्यासंगी तज्ज्ञ आणि लेखक. 
त रोड, पुणे-४ घ्य गं. दे 


खानोलकर : (दिवंगत ) मराठी ग्रंथकार, अनेकविध विषयांचा व्यासंग असलेले लेखक, सामाजिक इत्तिहास 


या क्षेत्रात विज्षेष योगदान, ' अर्वाचीन वाडूमयसेवक ? दृ 
(दिवंगत ) व्यासंगी आणि प्रतिभावान इतिहाससंशोधक व 
१७६१, संकल्पित शिवचरित्राचा आराखडा, गेजवलकरांचे लेख 


परिचित क्ष आ. शां. दृ. जावडेकर : (दिवंगत ) 
भारत ', ' पुरोगामी साहित्य ', 


अनुक्रमणिका 


ग्रंथांचे कते छ पा. व्यं. शां. शेजवलकर : 
विचारवंत, नानासाहेब पेशवे, पानिपत 
(खंड १व२ )या ग्रंथांमुळे सर्व महाराष्ट्रात 


प्रज्ञावंत गांधीवादी भाष्यकार व तत्त्वचितक, ' आधनिक 
“ गांधीजीवनरहस्य ', 1 
लेखक क रा. कृ. बाबर ! दलितमित्र. वाई येथील 
यांचे एकनिष्ठ सहकारी, अस्पृश्यतानिवारणाच्या कामी विज्ञेप पुढाकार; ब १८१/६, 


* समाजवाद भाणि सर्वोदय ' या सुप्रसिद्ध ग्रंथांचे 
ब्राह्म समाजाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व विश्‍वस्त, म, शिदे 
गव्हन्मेट कॉलनी, 
(पुढील मजकूर पृष्ठ ११२ वर पहा) 


५. *.. » 
आ ५ १* र १6 र 6 
च्य” 3 १७ क 
:॥ नवभारत चै विवा 


हन्सट्टी ७५ र) 
न्« (अमृतमहोत्सवी ६] >-२७ 
$$. वर्ष 8 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकोय 


हमीद दलवाई यांची भूमिका 


मस्लिम सत्यशोधक मंडळ ह्या वर्षी आपला रोप्यमहोत्सव साजरा करीत आहे. मरहूम श्री. हमीद 
दलवाई हे मंडळाचे प्रवर्तक आणि सर्वमान्य असे सर्वोच्च नेते होते हे प्रसिद्ध आहे. मंडळाच्या नावातील 
* सत्यशोधक ' हे विशेषण त्यांनी जाणीवपूर्वक निवडले होते. म. जोतिबा फुले ह्यांनी हिंदू समाजाच्या 
संदर्भात प्रवोधनाचे जे कार्य सुरू केले त्याच स्वरूपाचे कार्य भारतीय, विद्देषत: महाराष्ट्रीय मुस्लिम समाजात 
करावे हे दलवाई यांचे उदिष्ट होते. परंपराग्रस्त समाजात प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्याच्या वाट्याला जी 
अप्रियता अपरिहार्यपणे येते, जी जोतिबांच्या आणि इतर हिंदु समाजसुधारकांच्या वाट्याला आलो होती ती 
शांतपणे सहन करीत, लोकांत राहून लोकांशी वोलत राहण्याचा दलवाईंचा निर्धार होता. आणि तसे 
आचरणही त्यांनी आपल्या अकाली झालेल्या मृत्यूपर्यंत केले. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी मेहरूल्षिसा 
दलवाई आणि सहकारी सय्यदभाई, हुसेन जमादार इत्यादींना त्यांनी सुरू केलेले काम मोठ्या धैर्याने आणि 
नेटाने चाल ठेवले आहे. मुस्लिम समाजाविषयी, विद्रेषतः त्यातील गरीब, अशिक्षित थरांविषयी ज्यांना 
आत्मीयता आहे अशा सर्व व्यवती ह्यासाठी त्यांचे कोतुक आणि अभिनंदन करतील यात दांका नाहो. 
दळवाई यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या केलेल्या स्थापनेमागे त्यांचा मोठा स्वार्थत्याग होता. 
आपल्याच समाजातील लोकांचा राग आपल्याला सहन करावा लागेल, आपल्या मतांविषयी, हेतूविषयी 
अजाणतेपणामुळे गैरसमज निर्माण होतील क्रिवा जाणूनबुजून गरसमज पसरविण्यात येतील, आपण जवळ- 
जवळ बहिष्कृत होऊ ह्याची स्पष्ट कल्पना असून त्यांनी वृद्ध्याच सतीचे वाण नज घरले एवढेच ह्या 
स्वार्थत्यागाचे स्वरूप नव्हते. त्याचा दुधरा भाग असा की दलवाई ह्यांचा मूळ पिंड साहित्याच्या रसिकाचा 
आणि प्रतिभावंत निर्मात्याचा होता. ही त्यांची मूळची वृत्ती आणि मूळची आनंदमय साधना होती. त्यांच्या 
लघकथांनी आणि विशेषत: ' इंधन ' ह्या त्यांच्या कादंबरीने मराठी रसिकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. ह्या 
जीवनवृत्तीकडे आणि तिच्यात जे यश त्यांना निचितपणे लाभले असते- आंतरिक आणि सावंजनिक यश- 
त्याच्याकडे त्यांनी पाठ फिरविली आणि एक खडतर, नको असलेल्या पण अटळ असलेल्या, संघर्षाने भरलेल्या 
जीवनमार्गाचा स्वीकार क्तंव्यभावनेने केला हा त्यांच्या स्वा्थत्यागातील मोठा भाग होता. 
पण एका अर्थाने दलवाईंना खडतर असे काही नव्हते. उल्हसित उत्साह हा त्यांचा स्थायी भाव होता. 
वाढत्या वयाच्या मुलांत आढळते ते जीवनाविषपरीचे ओत्सुक्य आणि जिज्ञासा, निकोपपणा आणि निरागसता, 
पारदर्शक प्रामाणिकपणा ह्यांनी भारलेले असे त्यांचे लोभसवाणे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळे त्यांच्या बाजूने 
त्यांना विरोधक होते पण शत्रू नव्हते. त्यांचे विरोधकही जेव्हा त्यांच्या जवळ येत आणि त्यांच्याशी भांडण्या- 
साठीही का होईना त्यांच्याशी बोलत तेव्हा त्यांच्या व्यवितमत्त्वाची मोहिनी त्यांच्यावरही पडत असे. कडवे- 
पणाचा आव त्यांनी बाह्यात्कारी टिकवून धरला तरी ते काहीसे शांत, काहीसे अंतर्मुख होत. जे भांडणासाठी 
म्हणून येत ते थोड्याच वेळात संवाद करू लागत. दलवाईशी भांडण टिकवून धरायचे तर त्यांच्या साक्षात्‌ 
सान्निध्यात न येण्याची खबरदारी विरोधकांता घ्यावी लागे. इस्लामी परंपरेच्या काही वैशिष्ट्यांवर, तिच्या- 
तील काही घटकांवर टीका करीत असताताच आपण संस्कृतीने मुसलमान आहोत असे दलवाई अभिमानाने 
जाहीर करीत. कोठल्याही गावी गेळे तर मुसलमान वसतीत हमखास जात, स्थानिक नेत्यांशी चर्चा 
करण्याचा प्रयत्न करीत. अनेकदा असे करण्यात त्यांना धोका पत्करावा लागे. अनेक मुसलमान नेत्यांची तशी 
इच्छा असूनही त्यांना दलवाईंना मुसलमान समाजातून ' बहिष्कृत ' करणे शक्‍य नव्हते कारण दलवाईंनी 


डि. 
ग व $$ 
झु का 
१... 6४ 0.4 
च्यनवभारत वेश 
हन धि ७५ ज्र १९ 
गह अमृतमहोत्सवी > 
ळी र (्ि 
ष्* च... वष अ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र > च 
प बह 134 (| मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकीय निवेदन र 
प्रा. त्र्यं, शं, शेजवलकरांच्या जन्सशताब्दोच्या निसित्ताने | । 


प्रसिद्ध इतिहासकार प्रा. त्र्यं. शं. शेजवलकर यांच्या जन्मशताब्दीचे हे वर्षे आहे. प्रा. शेजवलकर 
संकुचित अर्थाने केवळ इतिहाससंशोधक नव्हते. त्यांना भारतीय राष्ट्राच्या आणि मराठी समाजाच्या | 
पुनरुत्यानाची चिता होती. ही चिता वाळगणाऱ्या कोणाही संवेदनशील व्यक्तीत, राष्ट्रीय तसेच महाराष्ट्रीय 
पातळीवर, अर्वाचीन काळात घडून आलेल्या ऱ्हासाची मीमांसा केल्यावाचून गत्यंतर उरत नाही. विज्ञेषतः, 
स्वातंत्र्यपूवकाळात सर्व ऐतिहासिक समीक्षेचा हा आरंभविदू होता असे म्हणता येईल. प्रा. होजवलकरांनी 
रूढार्थाने मौलिक इतिहाससंशोधनही केले. ' पानिपत ' हा त्यांचा संशोधनपर ग्रंथ प्रसिद्ध आहे. श्रीशिवछत्रपती 
यांचे चरित्र लिहिण्यासाठी त्यांनी तयार केलेला आराखडा, गोळा केलेली साधने, त्यांच्या (अपूर्ण) प्रस्तावने- 
सह ग्रंथरूपाने त्यांच्या मरणोत्तर प्रसिद्ध करण्यात आली. पण शेजवलकरांची खरी भूमिका व्यापक अर्थाने 
समाज-समीक्षकाची होती. त्यांची समीक्षा मोठ्या पोटतिडिकीने, आग्रही व ठाम स्वरूपात केलेली असे, कारण 
त्यांना महाराष्ट्रोय, हिंदू व भारतीय समाजाच्या उत्थानामध्ये उत्कट आस्था होती. त्यांचे बव्हंशी सर्वच 
लेखन वादग्रस्त ठरत असे. पण त्यांची मीमांसा मूलग्राही व विचारप्रवतेक असे. 

नवभारत मासिकातुन वेळोवेळी त्यांचे लेखन प्रसिद्ध व्हावे हो गोष्ट स्वाभाविकच होती. जन्म- 
शताव्दीच्या निमित्ताने नवभारत मधून प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या लेखतापैकी नमुन्यादाखल दोन लेख या अंकात 
आम्ही पुनरमुंद्रित केळे आहेत. या लेखांमधील विवेचनाची आज असलेली प्रासंगिकता व महत्त्व ध्यानात येईल. 
* ब्राह्मण्याचा ऱ्हास! या लेखावरील आचार्य जावडेकर यांची टिप्पणीही आवर्जून प्रसिद्ध केली आहे. 
प्रा. शेजवलकर यांच्या वयाला 6१% पुरी ज्ञाली त्या वेळी त्यांचे एक जुने सहकारी श्री. गं. दे. खानोलकर 
यांनी त्यांचा परिचय करून देणारा लेख नवभारत मध्ये लिहिला होता. त्याचेही पुनर्मुद्रण करणे समयोचित 
ठरेल अश्ली आमची कल्पना आहे. श्री. मो. वि. भाटवडेकर यांनी प्रा. शेजवलकर यांच्या जन्मशताब्दीच्या 
निमित्ताने स्वतंत्र लेख लिहून नवभारतकडे प्रसिद्धीस पाठवला याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. 

प्रा. शेजवलकर यांच्या स्मृतीस नवभारतचे अभिवादन. 


प्र 

(0१) 1.  ् --.. वज र 

0 या अकात पुनमुंद्रित केलेल्या लेखांच्या पुवप्रकाशहनाचा तपज्ञील शि 

9 लेखाचे नाव लेखक पुर्वेप्रकाशन र 

९0) वर्षे/अंक/महिना (0 

ढं १) महाराष्ट्रातील तीन निष्ठा त्र्यं. शं. शेजवलकर नवभारत ९ 

9 वर्ष ६ वे, अंक ६ वा, 0 

९ ) प्रा. त्र्यं. शं. शेजवलकर गं. दे अ वही 

() २) प्रा. त्य शं. * दै. खानोलकर वर्षे ८ वे, अंक १० वा, ९ 

(0 दाता गुळ १९५८ १ 
ह्यमण्याचा ऱ्हास त्र्यं. शं. शो ] 

9 ह्वा ह्‌ य. श. शेजवलकर व्ष १ ले, अंक ९ वा, 0 
, जून १९४८ 

७) ४) ब्राह्मण्य नको, सत्याग्रह हवा. शं. द. जावरे षे ह 

1 ह पवडत वेष १ ळे, अंकरवा 0) 

लाळ मीना ग 

स्््श्े व 
च्ठ्रे€$€3€3€9 ३ क स्कद 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शि... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 


हमीद दल्वाई यांची भूमिका 


मुस्लिम सत्यक्षोधक मंडळ ह्या वर्षी आपला रोप्यमहोत्सव साजरा करीत आहे. मरहूम श्री. हमीद 
दलवाई हे मंडळाचे प्रवतंक आणि सर्वमान्य असे सर्वोच्च नेते होते हे प्रसिद्ध आहे. मंडळाच्या नावातील 
* सत्यशोधक हे विशेषण त्यांनी जाणीवपूर्वक निवडले होते. म. जोतिबा फुले ह्यांनी हिंदू समाजाच्या 
संदर्भात प्रवोधनाचे जे कार्य सुरू केले त्याच स्वरूपाचे कार्य भारतीय, विशेषतः: महाराष्ट्रीय मुस्लिम समाजात 
करावे हे दलवाई यांचे उदिष्ट होते. परंपराग्रस्त समाजात प्रवोधनाचे कार्ये करणाऱ्याच्या वाट्याला जी 
अप्रियता अपरिहार्यपणे येते, जी जोतिबांच्या आणि इतर हिंदू समाजसुधारकांच्या वाट्याला आलो होती ती 
शांतपणे सहन करीत, लोकांत राहून लोकांशी बोलत राहण्याचा दलवाईंचा निर्धार होता. आणि तसे 
आचरणही त्यांनी आपल्या अकाली झालेल्या मृत्यूपर्यंत केले. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी मेहरूल्षिसा 
दलवाई आणि सहकारी सय्यदभाई, हुसेन जमादार इत्यादींना त्यांनी सुरू केलेले काम मोठ्या धैर्याने आणि 
नेटाने चालू ठेवळे आहे. मुस्लिम समाजाविषयी, विशेषतः त्यातील गरीव, अशिक्षित थरांविषयी ज्यांना 
आत्मीयता आहे अशा सर्व व्यवती ह्यासाठी त्यांचे कौतुक आणि अभिनंदन करतील यात शांका नाही. 
दलवाई यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या केलेल्या स्थापनेमागे त्यांचा मोठा स्वार्थत्याग होता. 
आपल्याच समाजातील लोकांचा राग आपल्याला सहन करावा लागेल, आपल्या मतांविषयी, हेतुविषयी 
अजाणतेपणामळे गैरसमज निर्माण होतील किंवा जाणूनबुजून गैरसमज पसरविण्यात येतील, आपण जवळ- 
जवळ बहिष्कृत होऊ ह्याची स्पष्ट कल्पना असून त्यांनी बुदृध्याच सतीचे वाण हातात धरले एवढेच ह्या 
स्वार्थत्यागाचे स्वरूप नव्हते. त्याचा दुधरा भाग असा की दलवाई ह्यांचा मूळ पिड साहित्याच्या रसिकाचा 
आणि प्रतिभावंत निर्मात्याचा होता. ही त्यांची मूळची वृत्ती आणि मूळची आनंदमय साधना होती. त्यांच्या 
लघकथांनी आणि विदोंषत: ' इंधन ' ह्या त्यांच्या कादंबरीने मराठी रसिकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. ह्या 
जीवनवत्तीकडे आणि तिच्यात जे यश त्यांना निश्चितपणे लाभले असते- आंतरिक आणि सावंजनिक यश- 
त्याच्याकडे त्यांनी पाठ फिरविली आणि एक खडतर, नको असलेल्या पण अटळ असलेल्या, संघर्षाने भरलेल्या 
जीवनमार्गाचा स्वीकार कतंव्यभावनेने केला हा त्यांच्या स्वार्थत्यागातील मोठा भाग होता. 
पण एका अर्थाने दलवाईंना खडतर असे काही नव्हते. उल्हसित उत्साह हा त्यांचा स्थायी भाव होता. 
वाढत्या वयाच्या मुलांत आढळते ते जीवनाविषय्रीचे ओत्सुक्य आणि जिज्ञासा, निकोपपणा आणि निरागसता, 
पारदर्थषक प्रामाणिकपणा ह्यांनी भारलेले असे त्यांचे लोभसवाणे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळे त्यांच्या बाजूने 
त्यांना विरोधक होते पण शात्रू नव्हते. त्यांचे विरोधकही जेव्हा त्यांच्या जवळ येत आणि त्यांच्याशी भांडण्या- 
साठीही का होईना त्यांच्याशी वोलत तेव्हा त्यांच्या व्यवितमत्त्वाची मोहिनी त्यांच्यावरही पडत असे. कडवे- 
पणाचा आव त्यांनी बाह्यात्कारी टिकवून धरला तरी ते काहीसे शांत, काहीसे अंतर्मख होत. जे भांडणासाठी 
म्हणन येत ते थोड्याच वेळात संवाद करू लागत. दलवाईशी भांडण टिकवून धरायचे तर त्यांच्या साक्षात 
सान्निध्यात न येण्याची खबरदारी विरोधकांता घ्यावी लागे. इस्लामी परंपरेच्या काही वेशिष्ट्यांवर, तिच्या- 
तील काही घटकांवर टीका करीत असतानाच आपण संस्कृतीने मुसलमान आहोत असे दल्वाई अभिमानाने 
जाहीर करीत. कोठल्याही गावी गेळे तर मुसलमान वसतीत हमखास जात, स्थानिक नेत्यांशी चर्चा 
करण्याचा प्रयत्न करीत. अनेकदा असे करण्यात त्यांना धोका पत्करावा लागे. अनेक मसलमान नेत्यांची तशी 
इच्छा असूनही त्यांना दलवाईना मुसलमान समाजातून ' बहिष्कृत ' करणे शक्‍य नव्हते कारण दलवाईंनी 


० ७” श्‌ क 
म 7/ र २ प्रे 
मुत ह क 


0 
«%« रळ तूक> ० 
धर 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
क ब पशरशिशाशाशारशरर्शिििशिण 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


दोन नवभांरंत जुले-ऑगस्ट, १९९५ 


मसलमान समाजात ठामपणे ठाण मांडले होते. मनाने ते नेहमी आतच होते. त्यांच्या संपर्कात जे अनोळखी 
मततंतात आले त्यांनाही ही जाणीव झाल्याशिवाय राहिली नाही. त्यांच्याशी जे मुवडयात, नोलले त्यांनी 
बाह्यतः आपली विरोधी भूमिका सोडली नाही तरी त्यांना नक पी म्हणुन त्यांची मनोभूमिका 
पूर्वीपेक्षा अधिक समंजस, विधायक, स्वत:च स्वत:भोवती निर्माण के ल्या कोंडीतून बाहेर पडून मोकळेपणे 
जगायला अधिक अनुकूल अशी बनत असे. दलवाईचे हे यश खरेखुरे होते पण ते अदृद्य राहिले. ण पुरोगामी 
लोक दलवाईंना यश आले नाही म्हणून हळहळतात त्यांनी हे यश ध्यानात घेतले नाही. जे मजा आणि 
राजकीय मुसलमान नेते त्यांचा धिक्कार करतात त्यांच्याच ते लक्षात आले आहे. आपल्या एकाधिकारशाहीला 
पहिले खरे खिंडार दलवाईंनी पाडले ही जाण त्यांना आहे आणि म्हणून दलवाईंवर त्यांचा एवढा राग आहे. 
पण हे खिंडार आता कुणाला बुजविता येणार नाही. र 

दलवाईवर जे सावंजनिक संस्कार झाले ते राष्ट्रसेवादलाचे होते. म्हणजे निकोप भारतीय राष्ट्रवादाचे 
होते. ह्या राष्ट्रवादाला स्वतःच्या धारणेसाठी कायमच्या किवा तात्कालिक शत्रुराष्ट्राची गरज नव्हती. 
विशवबंध॒त्वाशी पूर्णपणे सुसंवादी असलेला हा राष्ट्रवाद होता. व्यक्‍तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य, समता, ऐहिक 
जीवनातील साफल्याला असलेले स्वयंभू महत्त्व ह्या ' आधुनिक ' मूल्यांवर तो आधारलेला होता. भारतीय 
समाज धामिक, सांस्कृतिक दृष्ट्या बहुविध आहे हे त्याच्या दृष्टीने ह्या समाजाचे वैभव होते. ह्या विविध 
धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरांचा आदर करीत असताना त्यांचे मानवतावादी मूल्यांच्या भूमिकेवरून परीक्षण 
करणे, त्यांतील अनिष्ट गोष्टींचा अव्हेर करणे ही आपली जबाबदारी आहे ह्याची जाण ह्या राष्ट्रवादाला 
होती. अस्पृ्यता, जातिभेद, स्त्रियांचे गौण स्थान इ. दुष्ट रूढींचे निर्मूलन करण्याला तो बद्धपरिकर होता. 
हिंदु-मुसल्मानांमधील पारंपरिक वितुष्ट त्याच्या दृष्टीने इतिहासात जमा झाले होते. हिंदू-मुसलमानांचे दंगे 
ह्या लज्जास्पद घटना होत्या. दोन्ही बाजूच्या अनकाना वाटते त्याप्रमाणे आपले पौरुष सिद्ध करण्याचे, 
इतिहासात जे घडले त्याचा वचपा काढण्याचे ते प्रसंग नव्हते; फक्‍त भ्याड क्रो्याचा आविष्कार काय तो 
त्यातून होई. आता दलवाइचा अनुभव ग्रणा. होता कोह्या विधायक, समंजस, मानवतावादी राष्ट्रवादाला 
त्या वेळच्या प्रस्थापित मुसळपाम नेतृत्वाने पुरेसा प्रतिसाद दिला नाही. भारतीय राष्ट्रवादाविषयीची त्याची 
वृत्ती दुटप्पी होती. ह्या राष्ट्रवादाच्या ठालकत्याची जी गोज्येवटवी निर्माण केली होती तिच्यापासून मिळणाऱ्या 
संरक्षणाचा लाभ उठवीत असताना ह्या घटनेच्या मूल्यांशी विसंगत असलेले असे अल्गतावादी मसलमानी- 
पण त्यांना जोपासायचे होते. घटनेने जाहीर केलेली भारवासने काहीही असली तरी हिंदू समाजात प्रत्यक्षात 
वसत असलेला प्रकट किवा टा मुसलमानांविषयीची अढी, त्यांना ' अपवित्र *, हीन लेखण्याची 
वृत्ती ह्यांचा, आणि फाळणीपुर्वीच्या इस्लामी राजकारणाचे आलेले लोण ह्याचा परिणाम म्हणून ही 
वृत्ती बनली होती म म्हणण्यात खूपच तथ्य होते. पण हे विशेषण पूरेसे नाही अश्ली त्यांची भमिका 
होती. कारण ह्या हिंदू मानसिकतेतून बाहेर पडलेल्या अन्नेक ी हिंदू व्यक्ती आणि सामाजिक, राजकीय 
कार्यकते दलवाईंती जवळून पाहिले होते. त्यांतील अनेक त्यांचे मित्र आणि सहकारी होते. त्यांच्याशी हात- 
मिळवणी करून त्याच दिशेने आपल्या समाजात काम करणारे मुस्लिम कार्यकते कुठे होते ? आता महाराष्ट्रात 
जे असे मुस्लिम कार्यकर्ते दिसताहेत त्यांच्यामागे दलवाईंची प्रेरणा आहे. रि 

दलवाईंना आधारभूत असलेली मूल्ये ही प्रबोधनाची (एन्लायटनमेन्ट ) मल्ये होती. 
सहकारी आणि पाठिराखे अ. भि. शहा ह्यांचीही तीच मूल्ये होती. व्यक्तीचे स्व्रातंत्रय, चिं नैसगिक हक्‍क, 
मानवी समता, चिकित्सक विचाराचे महत्त्व ही ती म्‌ल्ये होत. आधुनिक भारतात ह्या मूल्यांचा स्पष्ट उद्घोष 
जोतिबा फुले ह्यांनी केला पण लोकहितवादी, रानडे, आगरकर इत्यादी हद समाजसुधारकांची दृष्टीही 
ह्याच मूल्यांनी संस्कारित झाली होती. ह्या चिकित्सकांनी पारंपरिक हिंद धर्माला एक नवीन र्प दिले. 
किंवा हर्बट होतात डा आड भा ततका करहोऱ्या आगरकरांनी धर्म ह्या संस्थेलाच वेगळे रूप 
दिले. ज्यांना प्रतिगाती हिंदु म्हणून मानण्यात येते त्या टिळकांनीही धमंचिकित्सकाची आणि धर्मसुधारकाची 


भमिका बजाविली. च 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
4 0 (:: ८4.35) 9514 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे तल. .. 
राज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


त्यांचे ज्येष्ठ 


संपादकीय' तौन 


प्रबोधनाच्या मल्यांतील सार्वभौम मूल्य म्हणजे विवेक (रीझन) किंवा विवेकशीलता (रेॅशनंलिटी) 
हे होते असे म्हणता येईल. पारंपरिक श्रद्धेच्या जागी विवेकाची स्थापना प्रबोधनाच्या प्रवतेकांना करायची 
होती. सर्वच पारंपरिक समाज, उदा., युरोपमधील सरंजामी समाज हे विषमता आणि अन्याय ह्यांनी 
गांजलेले होते. धामिक श्रद्धेने आणि तिच्यावर आधारलेल्या धर्मसंस्थेने ह्या विषमतेला आणि अन्यायाला 
प्रामाण्य दिले होते हा तिच्यावरील एक गंभीर आक्षेप होता. माणसाला चिकित्सक विचाराच्या, म्हणज 
वैज्ञानिक रीतीच्या आधारे निसर्गाचे जे वास्तव ज्ञान होते त्यापासून श्रद्धा त्याला वंचित करते आणि अशा 
ज्ञानावर, माणसांचे सुख वाढवणारी आणि दुःख कमी करणारी जी प्रभावी कृती करता येते ती करायला 
असमर्थ बनविते हा तिच्यावरील दुसरा गंभीर आक्षेप होता. प्रबोधनाच्या मोहिमेमुळे धमंसंस्थेचा अधिकार- 
माणसांच्या मनांवरील तिचा काबू- क्षीण झाला, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्यांना मानवाची स्थिती सुधारण्याची 
समर्थ साधने म्हणून सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आणि धमंसंस्थेने प्रमाणित केलेल्या सरंजामी अधिकारी- 
वर्गाची जागा कोणत्या तरी स्वरूपात लोकांचे प्रतिनिधी असलेल्या अधिकारीवर्गाने घेतली. यूरोप ह्या वैचारिक 
क्रांतीच्या पर्वामधून गेले आणि तिचे लोण जेंव्हा १९ व्या शतकात भारतात आल्ले तेव्हा त्याला अनेक हिंदू 
समाजधरिणांनी विधायक प्रतिसाद दिला. हिंदू धर्मसुधारणेचे आणि समाजसुधारणेचे एक मोठे आंदोलन उभे 
राहिले. असे आंदोलन भारतीय मुसलमान समाजात उभे राहिले नाही ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. 
मसलमान समाज भारतात अल्पसंख्य आणि म्हणून असुरक्षित आहे हे ह्याचे कारण होऊ शकत नाही. कारण 
हद आणि मुसलमान ह्या दोन्ही समाजांना ब्रिटिश राजवटीचे समान संरक्षण होते आणि पुढे पुढे तर ब्रिटिश 
धोरणामुळे मुसलमान जमात ही ह्या राजवटीची लाडकी राणी होती. ' आधुनिकते'ला आधारभूत असलेल्या 
विचारांना आपण विधायक प्रतिसाद का दिला नाही ह्याची कारणे इस्लामी परंपरेतच आहेत का, किवा 
इस्लामी परंपरेचा जो अर्थ रूढ होता त्याच्यात आहेत का ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी मुस्लिम 
विचारवंतांवर आहे की नाही ? 
प्रबोधनाचा विचारव्यूह एकांगी होता ह्यात शंका नाही. मानवी जीवनात धर्माला, श्रद्धेला, परंपरेला 
जे अनिवार्य स्थान आहे ते त्याने पुरेसे ओळखले नाही, असे म्हणणे योग्य आहे. आणि कोणत्या तरी स्वरूपात 
श्रद्धेची वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनात पुनःस्थापना करू पाहणारे विचारप्रवाह श्ह्व्या शतकात 
यरोपमध्ये विकसित झाले. पण हे विचारप्रवाह प्रबोधनाने संस्कारित झालेले होते. त्यामुळे पुर्वीच्या श्रद्धेला 
तिचे मळचे स्थान प्राप्त करून देणे अशक्य होते. विवेक आणि श्रद्धा ह्यांचे परस्परसंबंध काय आहेत, 
विवेकाचा आणि श्रद्धेचा सम्यक्‌ आशय काय आहे हे ह्या वैचारिक मंथनातील मध्यवर्ती प्रश्‍न होते. प्रबोधनाने 
निर्माण केलेल्या मोकळिकीच्या युगात ह्या प्रश्‍नांची अनेकविध उत्तरे मिळणे स्वाभाविक होते. ह्यामुळे अंत:- 
प्रेरणेने एखादी विशिष्ट श्रद्धा, उदा., रोमन कॅथलिक श्रद्धा सर्वेतोपरी स्वीकारण्याच्या कृत्यापासून तो 
दे १ जीवनात कोणतेही स्थान नाकारणाऱ्या मतापर्यंत मतमतांचा संपुर्ण रंगपट निर्माण झालेला 
दिसतो ग अर्थ असा की प्रबोधनाने शिक्षित झालेल्या समाजात धर्माच्या क्षेत्रात आता अनेकतावाद 
देसतो. 
पय या रळ विज्ञानाच्या क्षेत्रात होतो असे नाही. मानवजातीचा आणि मानवी 
ही तिहास ही १९ व्या शतकाची खास देणगी आहे. ठिकठिकाणी अजून अवशिष्ट 
द मुल न ु शोध तर लागला पण चिती, भारतीय, इराणी इ. ख्शरिस्तपूव काळातील समृद्ध 
न य क गो स्क्रतींची पद्धतशीर ओळखही युरोपला झाली; युरोपीय विचारवंतांनी करून 
हावा पी की | विविध संस्कृतींत नांदणाऱ्या जनसमूहांना ती झाली. ह्यातूनही अनेकता- 
बेत्रनी जाणि ता नि सांगितलेली नीती आणि बुद्धाने. सांगितलेली नीती ह्यांतील साम्याचे किवा 
वाजा नकळे लिया प्लॉटिनसचा अद्वैतवाद यांतील साम्याचे द्शंत हा आत्मकेंद्री, साम्राज्यवादी 
शगशोनोपीता 1 धक्का होता. तो पचवायला युरोपला वेळ लागला. पण युरोपने तो पचवीत 
ता मिठता “परिक धाभिक संस्कृतीत व्यक्ती जगत असते तिच्यात स्वत:ला बंदिस्त 
आणला. आता ज्या विशिष्ट पार 


ह 
न >, याण 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत णक द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


चार नवभारत जुलै-ऑगस्ट, १९९५ 


करून घेणे तिला अशक्‍य आहे. धर्म चिरंतन सत्यांचा शोध घेत असतो हे खरे आहे. पण हा इतिहासात घेतला 
जाणारा शोध आहे. आणि ह्या शोधाचे अनेक मार्गे आहेत. धामिक श्रद्धा जर आज प्रामाणिक आणि प्रगल्भ 
असेल तर तिला ह्या सत्याला सामोरे जावे लागेल. धामिकांना जिच्याशी संवाद साधावा लागतो बो ही 
दुसर्‍या प्रकारची अनेकता आहे. 

आधुनिक परिस्थितीला आणखी एक घटक ध्यानी घ्यावा लागेल. इहवादी (सेक्युलर) राज्य (स्टेट) 
ही संस्था अनेंक संघर्षांनंतर, तडजोडींनंतर, प्रवोधनाचा वारसा म्हणूनही आज र्ढ झाली माहि. “इहवादी 
राज्या'चा थोडक्यात आशय असा को त्याचे घटक असलेले नागरिक विशिष्ट धामिक पंथाचेच असावेत असा 
कायदा नसतो किंवा तसा परंपरेवर आधारलेला व व्यवहारात पाळला जाणारा रूढ संकेत नसतो. जनसमूहांना 
त्यांची अस्मिता (भायडेन्टिटी) देणारी जी वंशिष्टये असतात त्यांच्या निरपेक्ष असलेले असे नागरिकत्व 
इहवादी राज्याने मान्य केलेले असते. ह्यामुळे अनेक धर्माचे, भाषांचे, संस्कृतींचे जनसमूह इहवादी राज्यात 
गुण्यागोविदाने, समानतेच्या नात्याने नांदावेत अशी त्याच्याविषयीची अपेक्षा असते. पण हे शक्‍य 
जे तत्त्व सांभाळावे लागते ते असे की अश्या राज्यात जी न्यायाची मूल्भूत तत्त्वे, तसेच सवध 
सामायिक साध्ये स्वीकारण्यात आलेली असतील त्यांचा उगम कोणत्याही विशिष्ट धर्म 
प्रामाण्य कोणत्याही विशिष्ट धमंश्रद्धेवर आधारलेले नसते; तर धरमंनिरपेक्ष अज्ञा अनुभवजन्य पुराऱ्यावर 
विवेकशील (रॅशनल) युक्‍्तिवादांवर आणि सर्वमान्य मानवतावादी मूल्यांवर हे प्रामाण्य आधारलेले जत. 
धर्मनिरपेक्ष असे सावेजनिक व्यवहाराचे एक स्वायत्त क्षंत्र आहे- उदा., भौतिक साधनांचे उत्पादन, कायदा 
आणि सुव्यवस्था, शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, पर्यावरण इ.- ही गोष्ट जे मनापासुन मान्य करीत नाहीत ते 
इंहवादी राज्याचे नागरिक ही भापली भूमिका उत्साहाने वठवू शकत नाहीत. पण ही गोष्ट मव केतीर 
तर वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या, मूल्यवान गोष्टींचे नियमन आता धर्म 
करू शकत नाही ही गोष्टही मान्य करावी लागते. श्रद्धाळू मुसलमानांना ही गोष्ट मान्य करण्यात विशेष 
अडचण आहे ह्यात दांका नाही. कारण इस्लामी राज्य ही मुस्लिम धामिक परंपरेतील एक मूलभूत संकल्पना 
आहे आणि इहवादी राज्याच्या संकल्पनेशी विसंगत आहे. हिंदूंना ही अडचण नाही कारण ही, 
आधारलेल्या राज्याचे प्रजाजन म्हणून राहण्याचा ऐतिहासिक अनुभव हिंदु जमातीला नाही. पाकिस्तान आणि 
बांगला देश ही स्वतःला इस्लामी राज्ये म्हणून ओळखतात व तसे जाहीर करतात ग ली क 
बहुसंख्य आहेत तो भारत इहवादी राज्य चालवितो हा फरक का पडतो ह्याच्याकडे मुस्लिम विचारवंतांनी 
ध्यान दिले पाहिजे. 

ह्या समग्र सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीत प्रामाणिकपणे आ 
तर इस्लामच्या चिरंतन संदेशाचा एक नवीन अर्थ लावणे अनिवार्य झाले आहे प 
भारतीय मुस्लिम विचारवंतांची आहे. ती पार पाडायला, प्रसंगी लोकांची अप्रीती 
असे हमीद दलवाई यांचे आवाहन होते. आपले मुसलमानीपण त्यांनी कधी ना 
ठेवले नाही. पण आज मुसलमान असण्यात काय सामावते आणि काय सामावत 


होते. 


व्हायचे तर 
समाजाची 
श्रद्धत नसतो. त्यांचे 


ण जोमदारपणे जगायचे 
रतापुरती ही जबाबदारी 
सोसूनही, त्यांनी पुढे यावे 
कारले नाही किवा दडवून 
नाही ह्याचा गोध ते घेत 


खुलासा 


र रि न्य गा उल्ले र 
१९९५ असा झाला आहे. वास्तविक हा जोडअंक जुले-ऑगस्ट, १९९५ या मच , ऐनन्युळे, 
वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी. | न्यांचा आहे. 
व्यवस्थापक 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास व 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह$ वित 
संगणकीकृत द्वारा डळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


नवलळेखक अनुदान योजना 


कठीण आथिक परिस्थितीतील नवलेखक/नवलेखिकांना उत्तेजन मिळावे म्हणून त्यांच्या काव्यसंग्रह, 
कथासंग्रह, कादंवरी, नाटक-एकांकिका (संग्रह), ललित गद्य व बालवाळूमय या ललितवाडूमय प्रकारांतील 
प्रथम पुस्तकाच्या प्रकाशना्थं अनुदान देण्याची “ नवळेखक अनुदान योजना " महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळाच्या वतीने कार्यान्वित करण्यात येत आहे. या योजनेखाली सन १९९५-९६या चालू भाथिक 
वर्षासाठी नवलेखक/लेखिका, कवी/कवयित्रींकडून साहित्य मागविण्यात येत आहे. ज्यांचे कोणत्याही वाडःमय- 
प्रकारातील स्वलिखित/संपादित/अनुवादित एकही पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही अशांनाच या योजनेचा 
लाभ घेता येईल. या योजनेत पुस्तके पाठविताना पुढील गोष्टी लक्षात घ्याव्यात- 


१) या योजनेखाली वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फक्त प्रथम पुस्तकाच्याच प्रकाशनाथं अनुदान देण्यात 
येईल. 

या नवलेखक अनुदान योजनेत अनुदानासाठी सादर करावयाच्या अर्जासोबत संबंधित व्यक्‍तीने 
त्याच्या छायाचित्रासह राजपत्रित अधिकारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य किवा प्राथमिक/माध्यमिक 
शाळेचे मुख्याध्यापक यांपैकी एकाचे ओळख दशंविणारे प्रमाणपत्र संस्थेच्या शिक्क्यासह सादर 
करणे आवश्यक आहे. हे ओळख-प्रमाणपत्र आपल्या अर्जासोबत न पाठविल्यास अर्ज विचारात 
घेतला जाणार नाही. 


3 
*-“ 


३) या योजनेत अर्ज करू इच्छिणाऱयांनी नोकरीत असल्यास तेथील सक्षम अधिकार्‍याने प्रमाणित 
केलेला वाषिक उत्पन्नाचा दाखला तसेच खाजगी व्यवसाय अथवा शेती करीत असल्यास सक्षम 
अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेला वाषिक उत्पन्नाचा दाखला अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. 


४) काव्यसंग्रह, नाटक/एकांकिकासंग्रह, कादंबरी, कथासंग्रह, ललितगद्य, बालकुमार साहित्य या 
कोणत्याही प्रकारातील वाळूमय असावे आणि ते दिनांक १ ऑक्टोबर, १९९५ पर्यंत मंडळाकडे 
पाठवावे. त्यानंतर पाठविलेले हस्तलिखित चाळू आथिक वर्षासाठी विचारात न घेता ते पुढील 
वर्षांत विचारात घेतले जाईल. 


५) वैचारिक स्वरूपाचे कोणतेही लेखन या योजनेत विचारात घेतले जात नाही. 

६) मंडळाकडे हस्तलिखित पाठवताना त्यात आपले नाव, पत्ता किवा अन्य तर्‍हेने ओळख पटेल 
असा कोणताही मजकूर लिहू नये. असा मजकूर हस्तलिखितात कुठेही आढळल्यास हस्तलिखित 
विचारात घेतले जाणार नाही. तज्ज्ञ-परीक्षकांकडे हस्तलिखित अभिप्रायासाठी पाठवताना 
लेखकाचे/लेखिकेचे नाव, पत्ता वगैरेंबद्दल मंडळ गोपनीयता राखते. मात्र मंडळास हस्तलिखित 
सादर करताना आपले नाव, पत्ता, हस्तलिखिताचे शीर्षक, वाडूमयप्रकार यांबहळचा तपश्लील 
एका वेगळ्या कागदावर लिहून तो हस्त लिखितासोबत पाठवावा. 


७) पुस्तकाची मृद्रणप्रत हस्तलिखित स्वरूपात असल्यास ती पानाच्या एकाच बाजूस व सुवाच्य 
अक्षरांत लिहिलेली असावी. मुद्रणप्रत टंकलिखित, चक्रमृद्रित किवा झेरॉक्स केलेली असल्यास, 
पानाच्या एकाच बाजूस व स्पष्ट वाचता येण्याजोगी असावी. तसेच कात्रणे असल्यास, ती 
कागदावर एकाच बाजूस क्रमाने व्यवस्थित चिकटविळेली असावीत. हस्तलिखित अशुद्ध असल्यास 
ब त्यातील मजकूर वाचता येप्याजोगा नेसत्यास हरतलिखिताचा विचार केला जाणार | 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(२) 


८) मुद्रणप्रत मंडळास मिळाल्यानंतर त्याची पोच दिली जाईल व त्यानंतर योग्य वेळी अनुदाना- 
बद्दल निर्णय कळविला जाईल. मंडळाकडे आलेली हस्तलिखिते तज्ज्ञ परीक्षकांकडे पाठविली 
जातात. त्यांचा अभिप्राय अनुकूळ असला तरच अनुदान देण्याबाबत मंडळ निर्णय घेते. त्याबाबत 
निर्णण कळविला जाईपर्यंत निष्कारण पत्रव्यवहार करू नये, हा निर्णय एप्रिलअखेरपर्यंत 
कळविला जातो. 

९) अनुदानास पात्र ठरलेल्या साहित्यात तज्ज्ञांच्या अभिप्रायानुसार काही फेरफार आव्यक 
वाटल्यास ते करून स्वच्छ मुद्रणप्रत तयार करूत देण्याची जबाबदारी संबंधित ल्ेखक/लेखिकेची 
आहे. ही सुधारित प्रत मंडळाकडे आल्यानंतरच अनुदानासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. 


१०) अनुदानास अपात्र ठरलेलो मुद्रणप्रत किवा या योजनेच्या नियमात न बसणाऱ्या हस्तलिखिताची 
मुद्रणप्रत परत हवी असल्यास दोन महिन्यांच्या मुदतीत मंडळाच्या कार्यालयातुन परत न्यावी 
लागेल. मंडळाच्या कार्यालयाने मुद्रणप्रत परत नेण्यासंबंधात पत्रव्यवहार करूनही संबंधितांनी 
सदर साहित्य विहीत वेळेत न नेल्यास त्यांना त्याची जरुरी नाही असे समजून ते निकाली 
काढण्यात येईल व त्या बाबतीत कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. मुद्रणप्रत 
रजिस्टर पोस्टाने हवी असल्यास आव्यक त्या रकमेची पोस्टाची तिकिटे पाठवावी लागतील. 

११) स्वीकृत साहित्याच्या संपादनाचे व पहिल्या आवृत्ती₹ 
राहतील. 


१२) मुद्रणभ्रत दोन प्रतींत असावी व तिची 
कडे ठेवावी. मुद्रणप्रत गहाळ झाल्यास 


१३) साहित्य मंडळाच्या कार्यालयाकडे दिनां 
अनुदानासाठी नमुना-अर्ज व माहि 


या प्रकाशनाचे स्व अधिकार मंडळाकडे 


एक प्रत मंडळाकडे पाठवून दुसरी प्रत संबंधिताने स्वत:- 
त्याची जबाबदारी मंडळावर राहणार नाही. 
क १ ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत पाठवावे. * 
तीपत्रक मागविणे तसेच हस्तलिखिते पाठविण्यासाठी पत्ता 
श्री. चंद्रकांत वडे 
संचिव, 
हा राष्ट्र राज्य साहित्य भाणि संस्कृती मंडळ, 
एन्सा हटमेट, “ डी ” कॉक, आझाद मैदान, 
हापालिका माग, मुंबई- ४०० ०० १. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
क्षमा का न्याया माकर विकास स संस्थद्वारे र 6 
(3 00. तत वह ह्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 
[>| 


शेजवलकरांचे साहित्याविषयक लिखाण 


मो. वि. भाटवडेकर 


प्रास्ताविक 

शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण मोजकेच 
पण मार्मिक आहे. यासंबंधीच्या त्यांच्या विचारांचा 
परिचय करून देणे आणि त्या अनुषंगाने मनात येणारे 
काही विचार नमूद करणे हा या निबंधाचा प्रमुख हेतू 
आाहे. 

त्यांचा “ माझे रामायण '' या एके काळी गाजलेल्या 
कादंबरीवरील अभिप्राय प्रथम “ विविधज्ञानविस्तार ”- 
मध्ये मे, १९२७ च्या अंकात प्रसिद्ध जझ्ञाला. 

त्यानंतर “ प्रगती ” च्या संपादकीय कारकोर्दीत 
म्हणजे १९२९-२३०च्या दरम्यान सुमारे २-२॥ वर्षांच्या 
कालावधीत त्यांनी चार कादंबऱयांवर, एका कथा- 
संग्रहावर व एका सिनेमावर असे परीक्षणवजा सहा 
अभिप्राय लिहिले. 

पुढे सुमारे सात वर्षांनी, श्री. मारुती अनंत पै 
यांच्या “ वाड्मय, लेखन आणि जीवित ” या पृस्तका- 
करिता लिहिलेल्या (अप्रसिद्ध) प्रस्तावनेपैकी काही 
भाग “ सह्याद्रीच्या ” ऑक्टोबर, १९३७ च्या अंकात 
पै यांच्या पुस्तकाचा मथळा वापरून प्रसिद्ध करण्यात 
आला 

या लेखाच्या प्रसिद्धीनंतर सुमारे एक तप उलटून 
गेल्यावर त्यांनी “ विभावरी वाडूमयाच्या निमित्ताने ” 
ही प्रदीचं भाणि विख्यात प्रस्तावना लिहिली. शेजवल- 
करांचे लिखाण आता फार दुमिळ झाले आहे. ही गोष्ट 
लक्षात घेऊन परिचयाचा भाग शक्‍यतोवर त्यांच्याच 
शंब्दांत दिला आहे 

दोजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण खंडित 
स्वरूपात दोन दशकांच्या कालावधीत प्रसिद्ध झाले. 
तेव्हा सलग रीतीने लिहिलेल्या पुस्तकांतून किंवा लेख- 
मालेतून आढळून येणारी सुसंगतता किवा एकसूत्रीपणा 


येथे अपेक्षित नाही. तथापि इतिहास आणि समाज- 
विषयक शास्त्रांचे अभ्यासक असल्याने अगदी सुरुवाती- 
पासून ललित वाड्मयाच्या सामाजिक आशयाकडें 
त्यांचे लक्ष जात असे. 

बारकाईने पाहिले तर, असे जाणवते की ललित 
वाड्मयाकडे पाहुण्याचा एक विशिष्ट दृष्टिकोण त्यांच्या 
मनात वसत होता. त्याने आकार घ्यायला सुरुवात 
केली १९३७ च्या बेताने आणि त्यांचे एक निठचित 
स्वरूप स्पष्टपणे दिसून येते ते “ विभावरी वाडूमयाच्या 
निमित्ताने ” या प्रस्तावनेत. 

या कारणाने “ ललित वाळूमयाकडे पाहण्याचा 
सामाजिक दृष्टिकोण ” हे सूत्र डोळ्यांसमोर ठेवून 
विविधज्ञानविस्तार व प्रगतीमधून प्रसिद्ध झालेल्या 
लेखनाचा आढावा घेतला आहे, लेखाच्या दुसर्‍या व॒ 
तिसऱ्या विभागांत. चवथ्या विभागांत वाड्मय आणि 
जीवित या विषयावरील शेजवलकरांनी प्रकट केलेल्या 
विचारांचे विवेचन केले आहे. आणि पाचव्या विभागात 
“ विभावरी वाडूमयाच्या निमित्ताने ” या प्रस्तावनेच्या 
साहाय्याने शेजवलकरांना अभिप्रेत असलेला आणि या 
प्रस्तावनेत स्पष्टपणे दृग्गोचर होणारा “ सामाजिक 
दृष्टिकोण ” विशद करून सांगितला आहे. आणि या 
दृष्टिकोणामांगील संकल्पनेचे स्वरूप, व्याप्ती आणि 
महत्त्व या विषयासंबंधीचे काही विचार सहाव्या 
विभागात नमूद केले आहेत. लेखाचा समारोप शेवटच्या 
विभागात केला आहे. 
कादंबरी परीक्षण 

१९२७ ते १९३० या कालावधीत जझेजवलकरांनी 
एकूण चार कादंबऱ्यांवर अभिप्राय लिहिले. त्या 
कादंबर्‍यांची नावे व प्रकाशनकाल पुढीलप्रमाणे 
माझे रामायण (मे १९२७), सुशीळेचा देव (ऑक्टोबर, 


* ह्या लेख लिहिण्यासाठी लागणारी दुमिळ पुस्तके मिळवून देण्याचे महत्त्वाचे काम केले प्रा. शरद 
भाटवडेकर यांनी; तसेच लेखाचा पहिला मसुदा वाचून उपयुक्त सूचना केल्या. स्नेही भालचंद्र कुलकर्णी यांनो. 


या दोघांचा मी क्रणी आहे. 


अनुक्रमणिका 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रे नवभारत 


१९३०), ब्राह्मणकन्या (२७ नोव्हेंबर, १९३०), गांव- 
सासू (१० डिसेंबर, १९३० ). या/ चार कादंबऱ्यांच्या 
निवडीवरूनच सामाजिक आशय असलेल्या कादंबऱ्याच 
शेजवळकरांना आकर्षक वाटत असत हे उघड उघड 
दिलून येते. या चार कादंबऱ्यांचे एक वैशिष्ट्य असे की, 
त्यांच्या लेखकांना मूलत: कादंवरी लिहावयाची नव्हती. 
ते लेखक विद्वान होते, अनेक विषयांचा त्यांचा अभ्यास 
होता, पुष्कळ चिंतन त्यांनी केळे 'होते. आणि आपले 
विचार सामान्य वाचकांपर्यन्त पोचावे अश्शी त्यांची 
तोब्र इच्छा होती. . म्हणून त्यांनी कादंबरी या व्याव- 
हारिक दृष्ट्या सोईच्या अशा वाडूमय प्रकाराचा 
स्वीकार केला. नाही तर ललित वाडूमयाच्या निकषां- 
वर त्या कादंबऱ्या नापासात पहिला नंबर कुणाचा 
आणि दुसरा नंवर छुणाचा असाच प्रकार होता. 
शेजवलकरांना याची चांगली जाण होती. “ माझे 
रामायण '' हो कादंबरी कोणत्या हेतुने लिहिली असावी 
हे स्पष्ट करताना ते लिहितात, * जर ग्रंथकारांनी 
महाभारतकारांप्रमाणे आपणास सांगावयाचा कोणताही 
विषय- 
कोठे तरी सडून देऊन वाचकांच्या गळी 
उतरविण्याचा अट्टहास धरला नसता तर ग्रंथाचे 
मनोरंजकत्व बरेच जास्त वाढले असते.” 
(शे. ले पू. १७२)* 
आणि होच दृष्टी या कादंबरीवरील़ प्रदीधं परी- 
क्षणात दिसून येते. म्हणजे असे 
एकूण कादंबरी आवडल 
टाळल्या असत्या तर कादंबरी अधिक कला? 


“ ग्रंथाची मनोरंजकता कमी करणारे 
कारण विषयाचे व समाजचित्रांचे नावी 
होय. ग्रंथात ग्रंथकारानी ज्या स्वत:च्या आठवणी म्हणून 
ग्रथित केल्या आहेत- त्या बर्‍याच चवित चर्वण स्वरू- 
पाच्या भासतात. रानडे कुटुंब व चिप 


एक प्रमुख 
न्य नसणे हे 


हेतू या 


प्रकरणांची स्मृती होकां; असावा 


त जागृत राहावी असा 


अनुक्रमणिका 


जून-जुले, १९९५ 


असे वाटते. तसे असल्यास या त्यांच्या 
वहूल संशय वाटतो. 

“ज्या समाजाचे व कालाचे चित्र रा. तुळजापुर- 
करांनी रेखाटावयास घेतले त्या समाजाची व कालाची 
चित्रे हरिभाऊ आपट्यांनी केव्हाच रेखाटून टाकली 
आहेत.. .. तसेच प्रत्येक गोष्टीच्या प्रकाशनास असा 
एक योग्य काल असतो को, त्या सुमुहुर्तावरच त्या त्या 
गोष्टी यशस्वी होऊ शकतात.. -. प्रस्तुत कादंवरीकारा- 
वर हरिभाऊंची बरीच छाया पडलेली दिसते... मात्र 
उळजापुरकरांची पात्रे तितकी ठसठशीत वठलेली 
नाहीत.” , 

“ स्वयंनिमित पात्रांचा स्वभाव परिपोष करणे 
यात कादंबरीकाराचे खरे कसब असते. तुळजापुर- 


नाही. एक तर, स्वभाव 
रीती.. . . 


हेतूच्या युक्‍तते- 


प्रकाराहन वराच 
होय. ही गोष्ट ज्यांना साधत नाही 
निर्माण करण्या- 
वलंब करावा लागतो. त्या 
आपलो पात्रे बऱ्याच वरच्या 
रा. तुळजापुरकरांची उषाताई व 


गाना ऊफ सरलानंद हो दोन मुख्य पात्रे आपल्याला 


1 भास होतो. व कादंबरीचा 
बोध मनावर ठसत नाही.” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 आ रि अनत तयी > 
ह [ंतमहोत्सवी 
०९4“ वष. 


५.४६. ७ 

जह) 3 र त र 
(... खात 

०८ येळ 
&6नवभारत 35 
७५ ६ 


चढ 


ह 


न 


र्ष छि. 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण ३ 


ळेखकासंबंधी आवद्यक माहिती मिळवणे व तिचा 
परीक्षण करताना उपयोग करणे ही गोष्ट शेजवलकर 
आवड्यक मानीत असत. कादंबरीकर्त्याचे शिक्षण, 
अभ्यासाचे विषय, व्यासंग, विह्ृत्ता, व्यवसाय, निवास- 
स्थान या सर्वांचा वण्ये विषयाशी निकटचा संबंध 
असतो असे त्यांना वाटत असे आणि त्याचा पुरावा 
त्यांच्या परीक्षणात दिसुन येतो. “ माझे रामायण “च्या 
परीक्षणात ते लिहितात, 

“ ग्रंथकार हे वेदशास्त्रसंपत्न असुन पुन्हा वेदाभ्यास 
जड, अरसिक नसल्याने शास्त्रीय विषयही सोपा 
करण्याची कला त्यांस अवगत आहे. उदाहरणार्थ, फल- 
ज्योतिषाचा त्यांनी उडविलेला बोजवारा हा फल- 
ज्योतिषखंडनपर एक मुद्देसुद निबंध आहे...” 

(जे. ले., पृ. १७२) 

“ग्रंथकाराच्या मनातील विषयाचे प्रतिबिब 
प्रचलित सामाजिक कादंबरीत उठावयाचे नाही तर 
ते. कोठे दिसणार ? रा. तुळजापूरकर हे मूळचे संस्थाना- 
तील रहिवासी आहेत व म्हणूनच त्यांस संस्थानांच्या 
स्वराज्याचा प्रश्‍न जिव्हाळ्याचा वाटतो. एरवी संस्था- 
नांची स्थिती, संस्थानिकांची वृत्ती व एकंदर तत्संबंधी 
प्रश्‍न यांस... एवढी मोठी जागा मिळाली नसती... . 
तसेच ग्रंथकाराच्या धंद्याचे प्रतिबिब ग्रंथात सगळीकडे 
पडलेले दिसते.” 

(शे. ले., पृ. १७३) 

कादंबरीची रचना, भाषा, छपाईच्या चका या 

सर्वांकडे. शेजवलकरांचे लक्ष असते भाणि त्याविषयी 
आपणाला काय वाटते ते, ते परखडपणे सांगतात. 

“ ग्रंथरचना-कोशल्याकडे ग्रंथकाराचे असावे तसे 
लक्ष नाही हे आरंभीच सांगितले आहे. रा. तुळजापूरकर 
हे गडकऱ्यांच्या भाषेत शब्दवेल्हाळ आहेत. थोड्याशा 
काळजीने ग्रंथाचा आकार बराच कमी करता आला 
असता...” 

(शे. ले., पू. १८१) 

“ ग्रंथाची भाषा शुद्ध सुबोध आहे. ती कमावलेली 
दिसत नाही... ग्रंथकाराने शब्दांच्या निवडीकडेही लक्ष 
पुरविले पाहिजे. रा. तुळजापूरकरांची भाषा वतंमान- 
पत्रात . वाडूमययोग्य वाटण्यासारखी असली तरी 
वाळूमयात वतंमानपत्रीच भासते... .” 

(शे. ले., पृ. १८२-८३) 
ग्रंथकर्त्यांनी छापखान्याच्या चुकांकडे दयाद्रे दृष्टीने 


अनुक्रमणिका 


पाहण्यास प्रस्तावनेतच विनवले आहे तेव्हा त्या प्रकारा- 
बावत न बोलणेच बरे... 
(शे. ले., पू. १८४) 
एकूण पाहता असे वाटते की, माझे रामायणवरील 
परीक्षण कलात्मक दृष्टिकोणातून केळे. आपल्या 
इतिहासाच्या, समाजशास्त्राच्या आणि वतंमानपत्री- 
ज्ञानाचा उपयोग त्यांनी कादंबरीच्या कलात्मक गुणांचा 
ऱ्हास होण्यात कसा झाला हे दाखविण्यासाठी केला 
आहे. नाही म्हणायला लेखकाची पाइवंभूमी आणि 
त्याचा व्यं विषयावर ज्ञाळेला परिणाम, पुढे विकसित. 
झालेल्या “ सामाजिक दृष्टिकोणाच्या ” 
दशन घडवितो. 


चोर पावलांचे 


हि. 
वामन मल्हार जोज्ली यांच्या “ सुज्लीलेचा देव ” 
या कादंबरीचे प्रदीधे परीक्षण प्रगतीमधून पाच 
लेखांच्या रूपाने प्रसिद्ध झाले आणि तेही तात्त्विक व 
कलात्मक अशा दोन्ही अंगांनी केले आहे. । 
त्यातील तात्त्विक/आध्यात्मिक बाजू येथे काहीशी 
गैरलागू असल्याने त्याच्या विस्तारात न पडता एवढे 
लिहिले कौ पुरे, कौ वामनरावांच्या मनाचा कल 
आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाकडे नाहो ही गोष्ट शेजवल- 
करांनी नेमकी जाणली आणि तो धागा पकडन देव- 
निकष कल्पनांची चर्चा करण्यात एकण पाच लेखांपैकी 
एक संपुर्ण लेख खर्ची टाकला आहे. आणि त्याचा 
निष्कर्ष “ आजची रचना सुधारून पुर्णत्वास नेण्या- 
साठी... ईश्वराचा नायनाट . करण्याचे वास्तविक 
कारण नाही. तकंदृष्ट्या, भावनादष्ट्या, आज उपलब्ध 
असलेल्या शास्त्रदृष्ट्या, समाजशास्त्रदष्ट्या व 
इतिहासदृष्ट्या ईइवराचे अस्तित्व मानणे भाग व ड्ष्ट 
आहे ” असे प्रतिपादन करण्यात झाला आहे 
(शे. हे., पृ. १६३) 
या कादंबरीत जी समाजचित्रे काढली आहेत, ती 
वास्तवाशी इमान राखन फार छान काढली आहेत 
असा शेजवलकरांचा अभिप्राय आहे. “ वामनरावांनी 
मवाळ, जहाल व ज्वलज्जहाल यांच्या सन १९०७-८६ 
सालच्या सुमाराच्या मन:स्थितीचे जे चित्र रंगविले 
आहे, त्यावरून आजच्या वाचकांस, वयाने मोठे 
असल्यास त्या काळचो आठवण होईल व लहान 
असल्यास त्या काळातील समाजचित्र डोळ्यांसमोर 
उभे राहील. राजकीय मतमतांतराचे इतके नि:पक्ष- 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


बड नवभारत 


पाताने काढलेले सुंदर चित्र आमच्या पाहण्यात नाही. 
पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या वर्तमानपत्रांच्या फायली चाळून 
ह्या काळाची जी कल्पना येणार नाही ती वामनरावांनी 
अगदी थोडक्यात भाणून दिली आहे..." 
(शे. ले., पू. १४७) 
कादंबरीची रचना, पात्रयोजना, आणि समाज- 
स्वभावपरिपोष यांबद्दल दोजवल्करांनी जे लिहिले 
आहे त्यावरून त्यांच्या सुक्ष्म वाड्मयीन दृष्टीचे दर्शन 
घडून येते. 

“ या कादंबरीचे स्वरूप दुसर्‍याने संपादिलेल्या 
एखाद्या आत्मचरित्रासारखे आहे. आत्मचरित्र एक तर 
ग्रंथकारास पुर्णपणे उपलब्ध नाही किंवा ते असूनही 
त्याचे समाधान तेणेकरून होऊ शकत नाही. अर्थात, 
आत्मचरित्राच्या माहितीला इतर स्वतः पाहिलेल्या 
क्रिवा ऐकलेल्या किंवा तकिलेल्या माहितीची जोड 
देणे ग्रंथकारास जरूर आहे. ती आत्मचरित्रपर 
कादंबऱ्यांची टूम महाराष्ट्रात लोकप्रिय होत आहे असे 
वाटते. रा. तुळजापूरकर यांनी लिहिलेली * माझे 
रामायण ' ही कांदबरी शुद्ध आत्मचरित्रस्वरूप आहे. 
“ सुझ्ीलेचा देव ” ही तशी नसून मिश्र आहे. या मिश्र 
पद्धतीतील सांधा मात्र पुर्णपणे साधलेला नाही. 

“या कादंबरीची रचना काहीशी मराठीत तरी 
नवीन तर्‍हेचीच आहे. रचना मुहाम अक्शा रीतीने 
करण्यात आली आहे की, वणंनाला शक्‍यतितका संक्षेप 
आपोआप मिळावा... संमिश्र रचना झाल्यामुळे 
आत्मचरित्राचा सत्याभास उत्पन्न होऊन कादंबरीला 
चटकदारपणा आणण्यास मदत जाली आहे. कादंब- 
रीच्या रचनेतील दुसरा विशेष म्हणजे तिच्यात पत्र- 
लेखनाच्या युक्‍तीचा भरपुर उपयोग केलेला आहे, हा 
होय. पुन: असे करण्याने मनोवेधकता कमी झालेली 
नसून उलट वाढलेली आहे...” 

(झे. ले., पृ. १४२) 

“ही कादंबरी “ रत्नाकर ” मासिकातून क्रमशः 
प्रसिद्ध होत गेल्यामुळे तिच्या रचनेत राहावी तितकी 
व्यवस्था राहु शकलेली नाही... ताजमहालसारखी 
प्रमाणबद्ध बांधेसूद, सर्वांगसुंदर इमारत त्यातील 
सर्वे भागांचा पुणं विचार आधी झाल्यासच बांधता 
येते... ज्या ग्रंथकाराला अनेक दृष्टींनी आपला ग्रंथ 
आदरशभूत व्हावा असे वाटत असेल, त्याने अशा 
तर्‍हेची काळजी अवश्य बाळगली पाहिजे. पण 


अनुक्रमणिका 


जून-जुले, १९९५ 


वामनरावांचा हेतू कादंबरी ल्हिणे हा नसून नवीन 
तत्त्वे समाजाच्या गळी उतरविणे एवढाच असल्यामुळे 
कलादृष्ट्या जरूर ती साफसफाई त्यांच्या हातून होऊ 
शकलेली नाही. या कादंबरीत जे विचार गोवलेले 
भाहेत ते देवाच्या कल्पनेच्या विकाससूत्राने बद्ध आहेत 
म्हणूनच त्यांना एका कादंबरीचे स्वरूप देता आले ञाहे 
इतकेच ,...” 

“कादंबरी प्रमाणबद्ध नसली तरी तिचे भाग 
सुंदर आहेत. थोड्या वाक्यांत भावनेचे केंद्र गाठण्याची 
युक्‍ती वामनरावांस चांगळी साधली आाहे. पाल्हाळिक 
वणंनात न पडता गड्यासच हात घालून वाचकांच्या 
डोळ्यांतून चटकन अश्रू काढण्याची कळा वामनरावात 
*वेळजवळ उत्कर्ष पावलेली दिसून येते... धोरोदत्त 
वीरमणी नायक निमिण्याचा वामनरावांचा विचार 
नसल्याने सर्वसाधारण जगातच बरीवाईट माणसे कज्ली 
वावरतात हे त्यांनी दाखविले आहे. .. स्वशीलानरूप 
बरी दिसली अशी पात्रे या कादंबरीत रंगवलेली दिसून 
येतात. विरोधाभास, बौद्धिक कोटिबाजपणा व विनोद 
हे वामनरावांचे अभिमत अलंकार आहेत. त्यांची रेल- 
चेल या... लहान कादंबरीत दिसून येते.” 

_ सा प्रकारचा कलात्मक आणि सामाजिक दृष्टि- 
काणाचा वापर, “ ब्राह्मणकन्या ? आणि « गाव-सासू ” 
या केतकरांच्या दोन कादंबर्‍यांवरील अभिप्रायात दिसून 
येत नाही. ब्राह्मणकन्येवरील अभिप्रा 
जोशी व केतकरांची तुलना आणि रा 
पाश्‍वेभूमी आणि तिचे लेखनावर झाले 
जसे “ माझे रामायण च्या बाबतीत शेजवलकरांनी 
भाष्य केळे तसेच “ सुशीळेचा देव ” या कादंबरीच्या 
बाबतीत झाले आहे. वामन मल्हारांच्या बाबतीत 
परीक्षणाचे सुरुवातीलाच ते सांगून टाकतात कौ 
“ विचारप्रधान महाराष्ट्रात स्वतंत्र विचार करणारी 
जी काही थोडी माणसे आहेत, त्यांत प्रो. वामन मल्हार 


जोशी हे पहिल्या दहांत बसण्यासारखे, सहजच 
ठरण्यासारखे आहेत.” 


यात वामनराव 
जना ग्रंथकर्त्याची 
ले परिणाम यांवर 


या गोष्टीचा लेखनावर कसा परिणाम पडला 


आहे ते शेजवलकर पुढील शब्दांत सांगतात- 

___“ कारण वामनराव तत्त्वज्ञानी असल्यामुळे जरी 
त्यांच्या लेखनात सुत्रमयता बरीच आढळते, तरी त्यांनी 
आपले लेखन सुत्र पद्धतीने केलेले नसून शंकराचार्यांच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाणं ष्‌ 


भाष्य पद्धतीने केलेले आहे. ज्याप्रमाणे आचार्यांचे भाष्य 
वाचणाऱ्यास बहुधा इतर गोष्टींची मदत घेण्याची 
आावऱ्यकता नाही त्याचप्रमाणे वामनरावांच्या ग्रंथास 
टिप्पणीची जोड देण्याचे काहीच कारण नाही. उत्तम 
गवयाची चीज ऐकून मन प्रसन्न झाले असता 
ज्याप्रमाणे त्याच्या रागदारोची चर्चा करण्याचे कारण 
राहात नाही, फुलांचा सुवास लुटीत असता त्याच्या 
जातीची चर्चा करण्याचे मनात येत नाही, त्याप्रमाणेच 
याही ठिकाणी आहे.. ." 
(शे. ले., पृ. १४०) 
कादंबरीची भाषा, शुद्धलेखन व छपाईच्या चुका 
यांच्याकडे शेजवलकरांचे बारीक लक्ष असे आणि 
परीक्षणात त्यावर एखादा परिच्छेद खर्ची पडला नाही 
असे होत नसे. वामनरावांच्या भाषेवर त्यांनी लिहिले 
आहे, 

“ सुश्ीलेचा देव ' ही कादंबरी भाषादृष्ट्या 
पहिल्या दर्जाची ठरण्यासारखी नाही. “ ग्रंथकर्त्याचे 
विचार व्यक्‍त करण्यास या कादंबरीतील भाषा समर्थ 
असली तरी ती ग्रंथाच्या महत्त्वास शोभण्यासारखी 
नाही... भाषा रोजच्या बोलाचालीची आहे. तीत 
रसाळपणा फारसा नाही. भाषेवर सवंत्र नागरपणांची 
छाप सारखी पडलेली नसून स्थानिक वाकप्रचार तीत 
मधून मधून दृग्गोवर होतात...” 

“ कादंबरीतील शुद्धळेखनही जुन्या रूढ तर्‍हेने 
वेगळे आहे. उदाहरणाथ, कादंबरीचे नावच घ्या. 
सुशीलेचा देव या शब्दांतील “ शी ” मागील पिढीच्या 
शुद्धलेखकाने बहुधा ऱ्हस्व लिहिली असती. पुढे विभक्ती 
प्रत्यय लागल्यामुळे शेवटच्या र्‍हस्व अक्षराचे दीघं 
अक्षर होते, हा नियमही सवंत्र पाळण्यात आलेला 
नाही. यावरून वामनरावांना एक तर या गोष्टी- 
बद्दल काही वाटत नाही किवा विकल्पाने र्‍हस्व, दीघ 
वाटेल तसा लेखन-प्रकार रूढ व्हावा असे त्यांस 
वाटते किंवा हा सवे हलगर्जीपणाचा किवा छापखान्याचा 
दोष असावा असे अनुमान होते.” 

(शे. ले., पृ. १४४) 
शेजवलकर एखाद्या चांगल्या वाड्मयक्रतीचे 
परीक्षण कसे कसून करीत असत याची कल्पना या 
परीक्षणावरून येईल. त्याच्यावर अधिक टिपणी 
करण्याची गरज नाही. 
ह छा छा 


अनुक्रमणिका 


मागील दोन परीक्षणांत (१) लेखक व लेखन, 
(२) ग्रंथरचना, (३) स्वभाव व सामाजिक चित्रे, 
(४) भाषा व शुद्धलेखन यांच्या आधारे कादंबरीक्षण 
करायचे असा एक ढांचा शेजवलकरांच्या मनात तयार 
झाला होता, असे अनुमान काढले तर ते डॉ. केतकरांच्या 
कादंबरी-परीक्षणला लागू पडत नाही. या दोन्ही 
परीक्षणांत विशेषतः ब्राम्हणकन्या या कादंबरीच्या 
परीक्षणाला लागू पडत नाही. प्रत्यक्ष कादंबरी आणि 
तिचे कथानक याबद्दल अगदी थोडे लिहिले आहे आणि 
जे लिहिले त्यावरून इतरांवर सणसणीत कोरडे 
भझोढणारी लेखणी इथे तसे करायला कचरत आहे असा 
भास होतो. परीक्षणाची सुरुवातच ते अश्शी करतात : 

“ ज्ञानकोशकार डॉ. केतकर यांची “ ब्राह्मणकन्या ” 
कादंबरी पुस्तकरूपाने बाहेर पडली, ही या आठवड्या- 
तील मराठी वाड्मयविषयक महत्त्वाची गोष्ट समजली 
पाहिजे. केतकरांच्या मागील कादंबर्‍या ज्यांनी वाचल्या 
असतील त्यांना याही कादंबरीच्या एका विशिष्ट 
तर्‍हेच्या आकर्षणाची शिफारस करण्याचे कारण नाही.” 
(शे. ले., पृ. १६४) पुढे ब्राह्मणकन्या आणि 
सुझीलेचा देव या दोन कादंबर्‍यांची तुलना करून, 
शेजवलकर लिहितात, “ एकंदरीत ही कांदबरी लेखक 
उपदेशितात त्याप्रमाणे अनेकदा मन लावून वाचण्या- 
सारखी आहे यांत संशय नाही.” (शे. ले., पू. १ ६५) 
ही तुलना मुळातूनच वाचण्यासारखी आहे. 

ब्राह्मणकन्या व सुशीळेचा देव या दोन कादंबऱ्यांची 
तुलना केली तर असे म्हणता येईल कौ वामनराव 
जोड्यांचा व डाँ. केतकरांचा अधिकार निराळया तर्‍हेचा 
आहे. बुद्धीचा विलास वामनरावांच्या कादंबरीत जास्त 
आहे, तर केतकरांच्या कादंबरीत समाजाचा प्रत्यक्ष 
अनुभव साठविलेला आहे. जोश्यांची कादंबरी कल्पना- 
सृष्टीतील, असे केवळ म्हणता आले नाही तरी ती 
वास्तविक सृष्टीतील, असेही मानणे कठीण जाईल. 
जग कसे आहे, त्यापेक्षा जग कसे असावे, याचाच 
विचार जोऱ्यांच्या मनात जास्त घोळत असावा. 
डॉ. केतकर हे प्रत्यक्ष जमिनीवर उभे राहून व 
डोळ्यांनी समाज व लोक यांचे निरीक्षण करून 
पावलोपावली उत्पन्न होणारे सामाजिक प्रश्‍न कसे 
उलगडावे याच्याच विचारात गर्क दिसतात. अन्‌- 
भवाच्या नाण्याचा नाद केतकरांच्या कादंबरीत जसा 
निघतो तसा तितका तो जोब्यांच्या कांदबरीतून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


द नवभारत' 


निघताना ऐंक्‌ येत नाही. लेखकाचे कौशल्य केतकरां- 
पेक्षा जोश्यांच्यात अधिक आहे तर समाजाचे निरीक्षण 
जोऱ्यांपेक्षा केतकरांत अधिक आहे. नेहमी जाड्या 
शास्त्रात गुंतून राहणारा माणूस केतकरांइतका विनोद- 
प्रिय क्वचित दिसेल....” 

(शे. ले., पृ. १६५) 

“ त्यानंतर राजवाड्यांची विवाहविषयक मते, 
राजवाडे आणि केतकर यांच्यातील संपके यांसंबंधी 
माहिती देऊन आणि डॉ. डो राजवाड्यांच्या 
मुशीतुन सलग बाहेर पडले त्याअर्थी ते हीण नव्हते, 
असेच ठरते ” असे एक शेरेवजा विधान करून मोकळे 
होतात. 

“ गाव-सासूु ” चे परीक्षण याच धर्तीचे पण त्यात 
थोडा बदल आहे. तो दाखवण्यापुरता परीक्षणातील 
काही भाग खाली देत आहे- | 

“ डॉ. केतकर हे आपल्या कांदवर्‍यांत बहुधा 
स्वत: पाहिलेले दृश्य व त्या दृश्यांचे त्यांनी नापल्या 
दृष्टीने केलेले पृथक्करण वर्णीत असतात. . . 
__ « समाजक्षास्त्रांतील विवाहाच्या प्रश्‍नांचा अभ्यास 
डॉ. केतकरांनी विशेष. केलेला आहे, हे त्यांच्या कांद- 
बऱ्या वाचणारांस ठाऊक झालेलेच आहे. या प्रश्‍नाची 
एक बाजू या कांदबरीत चांगलीच रंगवलेली दिसेल... 

कथानक आकषक करण्याची कला केतकरात बरीच 
आहे. पण विषयाची मांडणी मात्र त्यांना व्यवस्थित 
करता येत नाही. हे त्यांच्या कादंबऱ्या वाचणाराना 
ठाऊक आहेच. रचनेचा गबाळपणा हा केतकरांचा 
कायम लेखनविद्वेष मानला पाहिजे. ... 

“ पुष्कळ 'वर्षे परदेशात गेल्यामुळे व केतकरांचे 

मिसळणे संमिश्र समाजात होत असल्याने मूळचीच 
फारशी जवळ नसलेली केतकरांची मराठी भाषा 
धेडगुजरी झालेली आहे. भाषेच्या दृष्टीने केतकरांचे 
लिखाण टाकाऊच समजावे लागेल. पण विचारसंपत्ती- 
मुळे ते कधीही टाकून देता येण्यासारखे नाही.... 
_ « क्रेतकरांच्या दृष्टिपथात आलेले कोठलेही , दृव्य 
फुकट जात नसले पाहिजे. कादंबर्‍यांच्या रूपाने आपल्या 
मनात..साठवलेली दृश्ये मराठी वाचकांसही दाखवून 
देण्याचा केतकरांनी जो उद्योग आरंभिळा आहे तो 
स्तुत्य नव्हे असे कोण म्हणेल न.व 

“ केतकरांच्या काढबर्‍्या छापावयास घेणाऱ्या 


मोडतात... ” 
प्रकाहकाची जबाबदारी फारच वाढत असते. त्यांच्या (केळ. य. 
अनुक्रमणिका मराठीचा ककत सय त 
त राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जून-जुले, १९९५ 


लिखाणावर हात फिरविल्याशिवाय ते छापण्याची 
सोयच नसते असेही म्हणावयास ह्रकत नाही ...” 
(शे. हे., पृ. १२२-१२५) 

अनेक विषयांची खिचडी केल्याने माझी 
रामायणाची मनोरंजकता कमी झाली असा अभिप्राय 
देणारे शेजवलकर आणि तृसाच उद्योग केतकरांनी 
केला तर तो स्तुत्य म्हणणारे शेजवलकर, भाषेच्या 
बाबतीत वामनरावांना दोष देणारे शेजवलकर आणि 
केतकरांच्या याच बाबतीतील गबाळपणाचे खापर 
प्रकाशकाच्या माथ्यावर फोडणारे शेजवलकर हे फरक 
कोणाच्याही लक्षात येण्यासारखे आहेत. तोच फरक . 
अधिक स्पष्टपणे वि. स. सुखठणकरांच्या दोन वाडू्मय- 
कृतींवर लिहिलेल्या परीक्षणांतही आढळतो. 

"शि. 

सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आणि देवदासी 

साधारणपणे अश्नी समजूत आहे को, दोष काढणारे 
आणि दुसऱ्यांवर कोरडे ओढणारे असे होेजवलकरांचे 
व्यक्तिमत्त्व होते. पण हे म्हणणे सववस्वी खरे नाही. 
तरुण व गुणी लेखकाच्या लेखनाकडे ते गुणग्राही वत्तीने 
पाहात असत. त्यांचे दोष दाखवीत असत. पण “मला 
तुझे गुण कळले आहेत तेव्हा त्याच्या अनुषंगाने निर्माण 
झालेले दोष मी समजू हकतो ” अद्य प्रवृत्तीने ते दोष 
सांगत असत. “ सुशीलेचा देव ?” या कादंबरीच्या 
परीक्षणात या वृत्तीचा प्रादुर्भाव झालेला दिसतो. पण 
शेजवलकरांच्या या जीवनपेलूंचे : ठसठक्लीत दशन 
वि. स. सुखठणकरांच्या सह्याद्रीच्या पायथ्याद्यी ” 


आणि “ देवदासी बि या वाडूमयकृतींवर लिहिलेल्या 
अभिप्रायात दिसुन येते. । 


“ देवदासी ” या सिनेमाची मूळ-कथ 
तो सिनेमा आपण का पाहिला 
लिहितात, “' कथालेखक श्री. वि. स. सुखठणकर. 
यांच्या प्रयत्नाबहृळ कौतुक मनात वसत असल्यामळे 
हा चित्रपट पाहण्यास आम्ही गेलो. या चित्रपटाची कथा 
सुखठणकर यांनी लिहिलेल्या एका सामाजिक गोष्टी- 
वरून बसवलेली आहे. सुखठणकर गोमांतकस्थ आहेत 
व तेथील समाजचित्रे रंगविण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. 
हल्लीच्या तरुण महाराष्ट्रीय लेखकांत जे थोडे ध्येयवादी 
व कलाप्रेमी लेखक आहेत, त्यांत सुखठणकर 


1 सुखठणकंरांची. 
हे सांगताना शेजवलकर : 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण 


अशा सहानुभूतीपूर्वक दृष्टिकोणातून शेजवलकर 
वाळूमयीन कलाकृतीचे दोष दाखवितात तेव्हा ते 
सामंजस्याने दाखवितात. 

“ सुखठणकरांची मूळ गोष्ट बरीच विस्तृत व 
गुंतागुंतीची आहे. तशी ती यथातथ्य चित्रपटात आणणे 
राक्‍्य झाले नाही. त्यांनी त्या गोष्टीचे स्वरूप बरेच 
बदलून तिला ऐतिहासिक पोषाख चढविण्याचा प्रयत्न 
केला आहे...” र 

* प्रस्तुत चित्रपटात फक्त मुख्य गोष्ट तेवढी सरळ 
दाखविलेली आहे. प्रेक्षकांत कुतुहल उत्पन्न होण्यासाठी 
व ते टिकविण्यासाठी, ज्या तऱ्हेची गुंतागुंत पाहिजे तशी 
बहुतेक मुळीच शिल्लक ठेवलेली नाही. भूतकालीन 

दृश्य चित्रपटावर दाखविताना प्रेक्षकांस सहज कल्पना 

येण्यासाठी जशी पद्धतक्लीर रचना व्हावी लागते तशी 

ती झालेली नाही. चित्रपट फार आखडता घेतल्यामुळे 

असा प्रकार झाला असावा.” 

(शे. ले., पृ. १९४) 

ऐतिहासिक दृष्ट्या या चित्रपटात शेजवलकराना 

दोष दिसणे अपरिहाये होते. पण ते कश्या प्रकाराने 
दांखवले आहेत ते बघण्यासारखे आहे. 

“ विजयनगरच्या राज्यातील सोळाव्या शतकातले 
दृश्य चित्रपटात उतरविण्याचा प्रयत्न चित्रपट कंपनीने 
येथील झेवियर कॉलेजचे इतिहासाचे प्रोफेसर पिताश्री 
हेरास यांच्य़ा साहाय्याने केला आहे. हेराससाहेब हे 
विंजयनगरच्या इतिहासात रंगून गेलेले असल्यामुळे 
त्यांस तेथील ऐतिहासिक अवशेषांचा फायदा कंपनीस 
करून देता आला... चित्रपटकारांसमोर प्रेक्षकांस 
रमविण्याचा मुद्दा सर्वात पुढे असल्याने कथालेखक व 
इतिहासकार यांच्याशी ते एकरूप होणे जवळजवळ 
अशक्‍य होते... 

(शे. ले., पू. १९४) 

“सह्याद्रीच्या पायथ्याशी ” या पुस्तकावरील 
अभिप्राय वाड्मय आणि इतर कलांचा परस्परांशी 
संबंध, मानसशास्त्रीय दृष्टिकोण आणि प्रादेशिक वणंने 
कशी करावी या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ह्याविषयीचे 
निवडक उतारे खाली दिले आहेत- 

“ वाडूमयांतील या कलाकुसरीच्या घडणीत सुखटण- 
करांनी फारच परिश्रम नाजूक हाताने घेतलेले दिसत 
आहेत. या अंतर्गत कलाकुसरीच्या जोडीला पुस्तकाची 
सजावटही डोळ्यांत भ्ररण्यासारखी झाली आहे. मराठी 


अनक्रमणिका 


] 


वाळूमयातील लेखक स्वत: या बाबतींत डोके घालताना 
क्वचितच दिसतील, या गोष्टीला रा. सुखठणकर हे 
पहिलेच अपवाद दिसतात. गोष्टींतील कथानकाशी 
जुळणारी व त्या त्या प्रदेशाची सूचक अश्ली चित्रे मुहाम 
काढून घेऊन छापविण्यांत ग्रंथकाराने मोठी रसिकता व 
समपेकता दर्शविली आहे.” 
(जे. ले., पृ. १२७) 
आता पुस्तकाचे मुखपृष्ठ, टाइप, इतर सजावट 
यांच्याकडे लक्ष देण्याची प्रथा रूढ होत चालली आहे, 
पण वरील परिच्छेद त्रेसष्ठ वर्षांपूर्वी लिहिला गेला 
ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे सुखठणकरांची रसिकता, 
शेजवलकरांची गुणग्राहकता आणि ग्रंथ सुंदरपणे सजावट 
करून देण्यातील नवीनता या तिन्ही गोष्टी नजरेत 
भरल्याशिवाय राहात नाहीत. 

त्या जुन्या जमान्यात कथा-कादंबऱ्या वणंनात्मक 
पद्धतीने लिहिल्या जात असत. सूक्ष्मता, स्वभावातील 
वारीक छटा आणि घटना मागील अस्तित्वात असणारे 
मनोव्यापार या गोष्टींकडे लेखक फारसे लक्ष देत 
नसत. सुखठणकरांच्या कथा यालां अपवाद होत्या. 
सुखठणकरांच्या या वैशिष्ट्याकडे शेजवलकरांचे लक्ष 
गेले नसते तरच नवल. 

“या गोष्टींतील प्रसंग डोळ्यांत भरण्यासारखे 
नसून अगदी नित्याचे आहेत. पण या नित्यांच्या 
प्रसंगातून जाणार्‍या माणसांच्या मनोभूमीचे आकलन 
लेखकाला बिशेष आहे व मानसशास्त्र दृष्ट्या संवेदना 
कशा वर्णाव्या व भावनांचा परिपोष कसा रंगवावा हे 
तो चांगले जाणताना दिसतो. ही चित्रे पाहून भावना 
उचंबळत नाहीत, मनोवृत्ती क्षुब्ध होत नाहीत. 
निद्रानाश होण्याचा बिलकूल संभव नाहो. पण 
हृदयातील सूक्ष्म तारा आपोआप हळू लागतात व 
डोळ्यांतून नकळत अश्रुधाराही वाहू लागतात. . . 
एक प्रकारची गंभीर श्ांततेची पाश्वेभूमी सर्व प्रसं- 
गांच्या मागे सारखो उभी आहे. ” 

(शे. ले., पृ. १३०) 

“ सुखठणकरांच्या गोष्टींचे महत्त्व समाजशास्त्र 
दृष्ट्या व मानसशास्त्र दृष्ट्या विशेष आहे. या पुस्तकां- 
तील पहिली कथा जी “ जाईजुई ” तीत दोघा 
मुलींच्या मनोविकारांचे चित्र सुक्ष्म रीतीने रंगविले 
आहे... जाईला रामरावांमागोमांग जाण्याची दुर्दमनीय 


प्ररणा होणे व जुईला बेशुद्ध स्थितीतही बरळण्यात 


2 
जिळ ग 
प्र निक व 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ र व्य 
“र्थ 


तुला 
र्त 3 > 


हि "नवभारत दो: 
रॉ ७५ 


डा 


कि 


ऱ्य 


3७ 


(3:१५ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


जाईचीच आठवण होणे व लहानपणची स्मृती त्यातच 
ऐन वेळी जागृत होणे या गोष्टी मानस्शास्त्रीय दृष्ट्या 
पूर्ण शक्य आहेत, नव्हे चांगल्याच संभवनीय आहेत. 
बालपणात मनावर उठलेले संस्कार कसे कायम टाकीचे 
असतात ही गोष्ट आता मनोविउलेषणश्शास्त्राने उघड 
केली आहे. परिस्थितीमुळे दडपून गेलेले हे संस्कार 
हृद्य तळापासून हलते तेव्हा जोराच्या उमाळ्याने वर 
येतात व वेगाने आपला प्रभाव दाखवून पुन्हा उपशम 
पावतात. या मनोगंडांतर्गत प्रमेयावर या कथेची 
उभारणी केलेली आहे व तो मोठी परिणामकारक 
झालेली आहे. 
(शे. ., पृ. १३२१) 
या कथासंग्रहातील एका ऐतिहासिक कथेवर 
अभिप्राय लिहिताना शेजवलकरांची लेखणी एक 
वेगळेंच वळण घेते. भूतकाळातील प्रसंग आणि 
स्वभावचित्रे रेवाटताना इतिहासकाराळला जे सहज 
जमू शकणार नाही ते काम प्रतिभेच्या सामर्थ्याने सहज 
करू शकतो असा त्या : अभिप्रायातील मथितार्थ 
दोजवलकर लिहितात, 

“ जुन्या काळच्या लोकांच्या मनोवृत्ती कशा असतील 
याची कल्पनाच आता करणे शक्‍य आहे. तौत्र 
कल्पनाशक्ती असणाऱ्या लेखकालासुद्धा जुन्या काळच्या 
लोकांची मने खरोखुरी कितीशी रंगविता येतात 
हा मानसशास्त्रांतर्गंत वादग्रस्त प्रश्‍न आहे. इतिहास- 
कारालासुद्धा अनेक वेळा कल्पनाशक्‍्तीवरच भिस्त 
ठेवावी लागते. पण कादंबरी-लेखकाला त्याहून जास्त 
उड्डाण करायला सवड असते... तरीपण क्षणभर ही 
कथा त्याला ( वाचकाला ) जुन्या काळात नेऊन 
सोडण्यास समर्थ होईल यात संशय नाही. ” 

(शे. ले., पृ. १३२) 

वाडूमयोन. कृतीत लेखकाने प्रादेशिकता किती व 
कशी आणावी हा एक नित्याच्या चचेचा विषय असतो. 
सुखठणकरांच्या सर्व कथांना गोमांतकीय पारवंभमी 
आहे. म्हणून या विषयावरचे शेजवलकरांचे विचार 
जाणून धेणे आवश्यक आहे. 

“ सर्वे गोष्टींतून मनोरचनाविश्‍्ठेषणावरूनच 
ग्रंथकाराने विशेष भर दिलेला आहे. प्रदेशवर्णन ही 
कथेची पाइवंभूमी ठेवळेली आहे. पुस्तकाच्या शेवटी 
परिशिष्टात ग्रंथकाराने ज्या टीपा दिल्या आहेत त्यांमळे 
स्वानिक्र शब्द, वाकप्रचार, भूगोल, इतिहास, समाज 


अनुक्रमणिका 


जून-जुले, १९९५ 


रचना वगरे सवं गोष्टींची कल्पना येण्यास उत्तम मदत 
होते... या पुस्तकात सुखठणकरांनी एखादा नकाशा 
जोडला असता तर चांगले झाले असते. . . स्थानिक 
बोलींचे नमुनेसुद्धा जास्त घालावयास पाहिजे होते.” 
र (शे. ले., पृू.१३६) 
चार कादंबर्‍या, एक कथासंग्रह आणि एक सिनेमा 
यांच्यावरचे अभिप्राय सुमारे तीन वर्षांच्या कालावधीत 
लिहिले गेले. “ प्रगति ” साप्ताहिकात संपादकीय 
परीक्षण किवा अभिप्राय या स्वरूपात ते लिहिले गेले. 
बहुधा या कारणास्तव रचना, स्वभाव, परिपोष, 
रसवत्ता इत्यादी कलात्मक गोष्टींचा समावेश त्यात 
केला गेला. पण एकूण असे दिसते की कथा-कादंबरीतील 
सामाजिक आशयाचे आकषण ज्ेजवलकरांना फार मोठे 
होते आणि हाच विषय त्यांच्या पुढील, लिखाणात 


अधिक प्रभावी ठरला. 
छा छा छा 


साहित्यिक दृष्टिकोण 

१९३० साली ' प्रगति ' बंद पडल्याने शोजवलकरांची 
साहित्यविषयक लिखाण लिहायला लावणारी प्रेरक- 
शक्‍तीच नाहीशी झाली. आणि बैठक मारून सतत 
लिहीत वसण्याची प्रवृत्ती शेजवलकरांच्या ठायी नव्हती. 
कोणी आग्रह केला आणि व्यक्तिगत संबंध विशेष 
महत्त्वाचे असले तर मात्र ज्ञेजवलकर लेखणी हाती 
धरत असत आणि धारदार लेख त्यांच्या लेखणीतून 
उतरत असे. तथापि चिंतन आणि वाचन सतत चाल 
असे आणि मग ते अशा लेखातून व्यक्‍त झालेल्या 
विचारांतून जाणवत असे. 


॥ ' प्रगति ' बंद झाल्यावर सुमारे सात वर्षांनी त्यांचा 

वाड्मय, हेवन आणि जीवित ” हा अपुर्ण लेख 
“सह्याद्री ” मासिकात प्रसिद्ध झाला. शेजवलकरांचे 
साहित्यविचार त्याच्यात समाविष्ट असल्याने त्यातील 
काही भाग खाली उद्धृत केला आहे.- 

१) “ पारतंत्र्य का व कसे आले हे समजून घेण्या- 
साठी मी इतिहास, राजनीती, समाजशास्त्र, अथंशास्त्र 
इत्यादींचा अभ्यास केला. या सवव शास्त्रांचा एत द्विषयक 
उुरावा वाळूमयातच सापडत असल्याने त्याचाही मो 
अभ्यास अनुषंगाने केला... मला उत्तम वाडःमयकृती 


आवडतात, पण त्यांच्यावरील टीका आणि चर्चा म्हणजे 
वृथा कालक्षेम वाटतो. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण 


२) ... शरीरदृष्ट्याच बहुतेक इतके कमकुवत 
असतात को त्यांना जोसात जगणे शक्‍यच नसते. हा कम- 
कुवतपणाच माणसाला विचाराकडें वळवितो. लहानपणी 
अशक्‍त असलेली मुले बाहेर खेळ खेळण्यास असमर्थ 
असल्यामुळे घरी बसून विचार करायला लागतात. 
याचा अथे नेसगिक कृतीकडे असणारा मनुष्याचा 
आल्हादजनक व्यापार सोडून तो “ बदला सोख्या ”- 
( > 8पा5डपॉ.प८2 1695716 )कडे वळून त्यातून 
आनंद उत्पन्न करू पाहतात... 

(नि. ले., पृ. ४३८) * 

३) “मला तर असे वाटते कौ, जगातील बरीचनी 
दुःखे कल्पनेचा सत्य सृष्टीशी मेळ बसत नसल्याने 
उत्पन्न होत असतात. वस्तूचे कल्पनेने आकलन करून 
ती सत्य सृष्टीत उतरण्यास मदत कशी होणार ? आणि 
वस्तुतः कल्पनाही प्रत्यक्षात उतरविणे हे तर मनुष्याचे 
मुख्य कतंव्य होय. ” 

(नि. ले., पृ. ४२८) 

वरील अवतरणांतून व्यक्‍त झालेले विचार सकृत- 

दर्शनी जेवढे सरळ आणि स्पष्ट वाटतात तसे ते नाहीत. 

म्हणून पुढील विवेचनाच्या दृष्टीने त्यावर थोडे भाष्य 
करणे आवड्यक वाटते. 

पहिल्या अवतरणात दोंजवलकरांचा जीवनविषयक 
दृष्टिकोण वाटल्यास जीवनविषयक तत्त्वज्ञान म्हणा- 
व्यक्‍त ज्ञाला आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे काही जीवनविषयक 
तत्त्वज्ञान असते. बहुसंख्य लोक ते अजाणपूर्वक आपल्या 
जीवनात व्यक्‍त करीत असतात. काही थोड्या लोकांना 
त्याची जाणीव असते. आणि फारच थोडे ते उघडपणे 
बोलून किवा लिहुन दाखवतात. शेजवलकर अश्या 
थोड्या व्यक्तींपैकी एक. त्यांच्या जीवनविषयक्र 
धोरणाच्या वा दृष्टिकोणाच्या मंडन-खंडनादी चर्चेत 
येथे शिरावयाचे कारण नाही. पण एका गोष्टीकडे 
लक्ष वेधणे इष्ट वाटते. 

शेजवलकर “ साहित्य " आणि “ वाड्मय ” हे 
शब्द समानार्थी वापरतात. पण “ वाड्मय ” या 
शब्दाचा अथ व्यापक असून, साहित्य किवा ललित 
साहित्य म्हणजेच “ काव्य, नाट्य, कथा, लालित्य ”, 
यांचा समावेश असलेली एक वाडमय ज्ाखा मानलेली 
आहे. म्हणून जेव्हा वाडमय असा शब्दप्रयोग शेजवलकर 


* तरप्नंबक शांकर शेजवलकर, निवडक लेखसंग्रहू, प्रकाशक ह. नि. मोटे, १९७७. 


त. भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


८4 
र्क 


करतात तेव्हा त्यांना “ ललित वाडमय ” असा अर्थ 
अभिप्रेत असतो. एवढी गोष्ट लक्षात घेतली तर 
दोजवल्करांचे एतट्विषयक विचार समजून घेणे सोवे 
होईल. 

अवतरण (२) मध्ये व्यक्‍त झालेले वाडूमयाच्या 
उपपत्तीसंबंधीचे विचार सवंघ वाडू्मयाला लागू 
पडतात, असे कोणी म्हणणार नाही. ज्याला स्वानु- 
भवाचा आधार नाही, जे अन्य भाषांतील वाळूमय 
वाचू लिहिले जाते, अज्या वाडूमयनिमितीच्या बाबतीत 
शेजवलकरांची उपपत्ती खरी ठरण्यासारखी आहे. 
“ वाडूमय, लेखन आणि जीवित ” हा लेख ऑक्टोबर 
१९३७ मध्ये प्रसिद्ध झाला. मराठी वाळूमयात तो 
कालखंड “ फडके-खांडेकरयुग ” या नावानेच ओळखला 
जातो. त्या कालखंडात अक्शा तर्‍हेचे “ मनोरंजक ” 
वाडमय विपुल प्रमाणात प्रसिद्ध झाले. आपले वाड्मयीन 
उपपत्तीचे विचार लिहिताना ह्या प्रकारचे वाळूमय 
शेजवलकरांच्या नजरेसमोर असावे असे वाटते. 

अवतरण (३)मधील मजकुराचा निठ्चित अर्थ 
लावणे कठीण. ललित साहित्याच्या संदर्भात पहिंल्या 
दोन वाक्यांचा अथे लावणे कठीण वाटत नाही. ज्याला 
प्रत्यक्ष जीवनानुभवाचे अधिष्ठान *नाही असे साहित्य 
वाचकांच्या मनात आज्याआकांक्षा निर्माण करतात, 
त्याची पूर्तता होणे शक्‍य नसल्याने आयृष्यात दुःखे 
निर्माण होतात हा विचार पटण्यासारखा आहे. पण 
*“ आणि वस्तुत: कल्पनाही प्रत्यक्षात उतरविणे हे तर 
मनुष्याचे मख्य कर्तव्य होय” या वाक्याचा 
शेजवलकरांच्या वाळूमयीन दृष्टिकोणाश्णी संसंगत असा 
अर्थ काय लावावयाचा ? 

ज्या केवळ कल्पनानिष्ठ व मनोरंजनात्मक ललित 
वाड्मयाबद्दल दोजवलकर नापसंती व्यक्‍त करतात त्या 
वाडमयाशी या वाक्याचा काहीही संदर्भ लावता येणे 
शक्‍य नाही. पण वाचकांच्या प्रत्यक्षातील जीवनाला 
जाऊन भिडणारे, वस्तुस्थितीचे यथातथ्य दर्शन 
घडविणारे जे ललित साहित्य आहे त्याच्या संदर्भात या 
वाक्यावर '' मल्लीनाथी ” करता येणे शक्‍य आहे 

“ मला उत्तम वोडूमयकृती आवडतात ” असे 
शेजवलकर म्हणतात तेव्हा त्यांना हे दुसर्‍या प्रकारचे 
जीवनानुभवनिष्ठ असे ललित साहित्य अभिप्रेत असावे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ौ ह 


ण 


१७४, 


र शात ज्य 
वर्शििव्मातूक>, 


3५ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


१० 


अश्ला प्रकारचे ललित साहित्य नुसते वास्तवाचे चित्र 
रंगवून थांबत ताही तर कधीकधी अप्रिय अनुभव- 
कल्पकतेतून जाणवलेळे शहाणपणही सुचविते. असे 
शहाणपण मूलत: काल्पनिक असले तरी ते समाज- 
जीवनात योग्य ते वदल घडवून आणण्यास उपयुक्‍त ठरते. 
म्हणून अशा तऱ्हेच्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यास 
उद्युक्त होणे हे त्या वाळूमयाने प्रभावित झालेल्या 
वाचकांचे आद्य कतंव्य ठरते, असा अर्थ लावता येईल. 

विधायक दृष्टीने पाहिल्यास असे म्हणता येईल 
को, ललित साहित्याकडे पाहण्याचा शेजवलकरांचा 
दृष्टिकोण सामाजिक स्वरूपाचा होता. मानवी समु- 
दायाचा, म्हणजेच सामाजिक जीवनाचा अभ्यास, 
इतिहास, भूगोल, राजनौती, राज्यज्षास्त्र, समाजशास्त्र, 
मानववंशशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसद्यास्त्र इत्यादींच्या 
साहाय्याने केला पाहिजे तसाच तो वाऊूमयाच्या 
अभ्यासाच्या साहाय्याने केला पाहिजे, असा विचार या 
लेखांतून व्यक्‍त होतो. अक्षया रीतीने वाडूमयाकडे 
पाहण्याचा दृष्टिकोण मागे पडून साहित्यातील सामा- 
जिकतेला दोजवलकरांच्या मनात प्राधान्य मिळत होते. 
त्याला काहीसा स्पष्ट आकार प्राप्त ज्ञाला “ विभावरी 
वाड्मयाच्या निमित्ताने ” या प्रस्तावनेत. 

1) षा 

“ विभावरी वाड्मयाच्या निमित्ताने ” 

भारताला पारतंत्र्य का व कसेआले या जिज्ञासेने 
शेजवलकरांनी आपले वाचन आणि अभ्यास विवेचक 
बुद्धीने केला. या प्रदीर्घ अभ्यासात कशा कशाचा 
समावेश होता ? इतिहास, राजनीती, समाजशास्त्र, 
अर्थशास्त्र इत्यादींचा समावेश तर होताच, पण “या 
सर्व शास्त्रांचा एतद्रिषयक पुरावा वाळूमयातच सापडत 
असल्याने “ त्याचाही अभ्यास त्यांनी त्या अनषंगाने 
केला. याचा परिपाक असा झाला को, पुर्वीची ललित 
कृतींकडे संमिश्र-कलात्मक व सामाजिक-. दष्टीने 
पाहण्याची प्रथा सोडून विभावरी वाडूमयाकडे त्यांनी 
एका व्यापक सामाजिक दृष्टीने 
आधाराने ललित वाडूमयाकडे पाहण्याच्या सामाजिक 
दृष्टिकोणाची जाणीव होते. आणि हाच विषय या 


लेखाच्या या आणि पुढच्या सहा विभागांत प्रामुख्याने 
चचिला आहे. 


पाहिले. त्याच्या 


शेजवलकर आपण विभावरी वाळूमयाकडे वाडःम- 
योन नव्हे तर केवळ सामाजिक दृष्टीने पाहात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुल, १९९५ 


असल्याचे खालील शब्दांत स्पष्ट करतात- 

“...तात्यासाहेब केळकरांना विभावरी वाडूमया- 
वाबत आपले अत्र्यांशी तंतोतंत मतैक्य आहे” असे 
जाहीर सभेत सांगावेसे वाटले. त्यांना पुस्तकाची 
लेखिका महाराष्ट्र वाऊूमयात अत्यंत उच्च दर्जाची 
वाटली व तिच्या वाडूमयकृतीबद्दल तिचे सावंत्रिक 
अभिनंदन होणे जरूर आहे ” ही गोष्टही पटली. एवंच 
सर्वे साहित्यिकांच्या मते विभावरी कृती मराठी 
वाळमयाला भूषणभूत ठरल्या. त्यांच्या साहित्यिक 
मतांबह्ृळ आम्हाला काहीही म्हणावयाचे नाही, तर 
त्या कृती समाजाला हितकारक ठरल्या किवा काय 
हेच बघण्याचा आमचा मानस आहे. 

(नि. ले., पृ. ४३२) 
विभावरी वाळूमयाकडे पाहण्याचा शेजवलकरांचा 
दृष्टिकोण साहित्यिक किवा वाड्मयीन नव्ह्ता तर 
तो सामाजिक होता हे वरील अवतरणावरून स्पष्ट 
होते. तसेच या दोन वेगळ्या दृष्टिकोणांतून एकच 
गोष्ट अगदी भिन्न स्वरूपांत दिसू शकते ही गोष्टही 
स्पष्टपणे सूचित होते. आणि अज्ञा सामाजिक भूमिके- 
वरून आपल्या पद्धतीने, विभावरी वाऊमयाची कारण- 
मीमांसा केल्यावर ज्लेजवलकर ज्या निष्कर्षांपयंत 
पोचतात ते खालीलप्रमाणे- 

१) “ विभावरीने वैश्ञाखचा निरोप घेतला, 
काही काळ आलेल्या विषण्णतेने नि:श्वास टाकले आणि 
मग आपणाला आधी वाटले ते एक स्वप्न होते 
असे तिला वाटले, हे असे घडणे अपरिहाये होते. 
कारण जग हे अश्ला, जगाची तमा न बाळगता 
वेराग्याच्या आणि त्यागाच्या मार्गाने जाणाऱ्या आणि 
आपले आयुष्य हे चुकत ठेचकाळत पुढे जाणाऱ्या, 
अपुर्ण मानवाचेच ईश्वराने बनविलेले आहे. त्यांच्या- 
कडून मार्ग निघण्याची आज्या असते, पण आपला 
वैयक्तिक ठसा उठवू पाहणाऱ्या उठवळ लोकांकडून 
नसते. 

(नि. ले., पृ. ४३१) 

२) “ वैयक्तिक जगाची कल्पना सदा शिव-पेठी 
संकृतींतच उगम पावते. स्वयंकेंद्रीत, स्वार्थी, दुराभिमानी 
माणसांचीच ती कल्पना असते. . सुखाच्या संसाराची?” 
आत्मतुष्टी त्यांतून निर्माण होणे पर्ण शक्‍य आहे. पण 
त्या आत्मतुष्टीचा ठसा फक्त तज्षा स्वयंकेद्रीत, स्वार्थो 
जातोच्या माणसांवर भुसूटू शकेल न साहजिकच ऱ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_ च 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


शेजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण 


संख्या एका झाडाच्या फळांवर जगू शकणाऱ्या पाखरां- 
इतको भरते. सबंध जीवसृष्टीत वावरणाऱ्या जीव- 
सृष्टीचा त्यात समावेश होऊ शकणार नाही. विभावरी- 
बाईंच्या नायकांचे, सदाशिव पेठेतील किवा नारायण 
पेठेतील- मास्तरणी नायिकांचे जग केवढेसे मोठे 
असणार ? याची जाणीव खुद्द लेखिकेलाही आहे. पण 
त्यांतूत बाहेर भरारो मारण्याची ध्येयवत्ता त्या 
संस्कृतीतच नाही, त्याला बाई तरी काय करणार? ” 
(नि. ले., पृ. ४३२) 
३) प्रथम जनाचा किवा मनाचा कोणताही आड- 
पडदा न ठेवता आपले मन नायिकांच्या रूपाने जगा- 
समोर स्पष्टपणे मांडणाऱ्या विभावरीबाई पुढे रोहिणीचा 
बुरखा घेऊन “ म्हणून मी बोलणार नाही आणि 
उघडणार नाही माझे मन “ असे म्हणावयास लागलेल्या 
दृष्टीस पडतात. प्रथम “ ठराविकाच्या पलीकडे 
जाणार्‍या, लोकिकाकडे ओदासिन्याने पाहणार्‍या ” 
वैशाखकडे त्यांचे मन ओढले, पण अखेर त्यांनी त्याला 
दुरूनच नमस्कार करण्याचे ठरविले... . त्यांना अखेरपयंत 
वैशाख इतर सामान्य माणसांपेक्षा कित्ती कित्ती 
निराळा वाटत होता. पण त्याला आपल्या पचनी 
पाडून घेण्याचे धैय त्यांना झाले नाही... म्हणून त्यांनी 
त्या देवाचे विसजन केले. 
(नि. ले., पृ. ४३०) 
४) ज्या समाजाच्या विभावरी व त्यांच्या नायिका 
घटक होत्या त्या समाजाच्या गुणावगुणवेशिष्ट्यां- 
संबंधी शेजवलकरांचे निष्कर्ष थोडक्यात असे : 
भर) “सामुदायिक कल्पनेपेक्षा वैयक्तिक सुधारणेची 
कल्पना, प्यृरिटन कल्पना महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांत 
जास्त रुजली...त्यामुळे त्यांच्या सुधारणांची मर्यादा 
अखेर त्यांची कुटुंबे, त्यांचे इष्टमित्र ... येथवरच 
पसरली. 
(नि. ले., पू. ४२४) 
आ) “ संस्कृतीची ती ती पाइवंभूमी असल्या- 
शिवाय ते ते वाड्मय समाजाचे योग्य प्रतिबिंब असे 
म्हणता येणार नाही. हीच स्थिती बहुधा पाइचात्त्य 
वाडूमयाच्या अनुकरणाने हिंदुस्थानात निर्माण ज्ञाली 
आहे. पण साहित्याचा समाजशिक्षणाकडे जो नकळत 
उपयोग होत असतो तो मात्र त्या अर्थाने प्रगट होणे 
शक्‍य नव्हते. उसन्या उधारीने निर्माण झालेले साहित्य 


(044 
ध्य 


विकृती निर्माण न करतील तर आउचयं.” 
(नि. ले., पृ. ४२५) 
ई) “ आमची तिसरी निष्ठा मात्र निश्चल, 
स्थिर, आपल्या वाड्यातच उभी आहे. आपल्याच 
वुद्धीच्या भोवऱ्यात ती सापडली असल्यामुळे बाहेर 
निघण्याचा मार्ग तिला दिसत नाही.” 
(नि. ले.,.पू. ४२५) 
उ) “ महाराष्ट्र समाजातील आजच्या सुशिक्षित 
विभावरी आजून त्या “ भ्रांत ' जीवनातच गढून 
गेलेल्या आहेत. उपनगर संस्कृतींतील प्लॉट, बंगला, 
कार, रेडिओ, सोफा, इलेक्ट्रिक चूल व अखेरीस 
स्वत:च्या हाडामासांचा ठसा उमटलेले मूळ, यांच्यातच 
हा वर्ग अजून दंग झालेला दिसतो.” 
(नि. ले., पू. ४३६) 
या विवेचनातून व्यक्‍त झालेली मते विवाद्य ठरू 
दशकतील. पण त्याची चर्चा येथे अप्रस्तुत होय. या 
विवेचनातून ललित वाड्मयीन कृतीकडे पाहावयाचा 
दृग्गोचर होणारा दृष्टिकोण महत्त्वाचा आहे. 
वाळू्मयात समाजजीवनाचे प्रतिबिब पडत अस- 
ल्याने सामाजिक दृष्टीने वाळूमयाचा अभ्यास करणे 
आवड्यक आहे. 
असा अभ्यास करताना प्रसिद्ध होणारे आणि 
लोकप्रिय ठरणारे वाडूमय “ परभृत ” असेल तर 
नुसत्या वाळूमयातच नव्हे तर एकंदरीतच त्या समा- 
जाचा नवनिमितीकडे कळ नाही असा होतो. म्हणून 
असे वाडूमय, ज्या भाषेत ते प्रसिद्ध होते ती भाषा 
बोळणार्‍्या समाजाबद्दल, अप्रत्यक्ष रीत्या वरेच काही 
सांगून जाते. 
सकस वाडूमयाकडे या दृष्टिकोणातून पाहता, 
लेखकाचे अनृभव, विचार, भावना या नाही त्या 
स्वरूपात त्याच्या हेखनात प्रकट होत असतात. म्हणून 
ळेखकाला जीवनाचा सामाजिक संदर्भ लक्षात घेणे 
इष्ट नव्हे तर अनेकदा आवद्यक असते. 
व्यक्‍ती हा कुटुंबाचा आणि समाजाचा एक घटक 
असल्याने लेखक त्याला लाभलेल्या सामाजिक कोंदणात 
किती चपखल बसतो किवा बसत नाही हे पाहणे 
आवदड्यक असते. म्हणून तत्कालीन सामाजिक परि- 
स्थितीचे ज्ञान, या दृष्टिकोणातून ललित वाड्ममयाकडे 
पाहणाराला आवद्यक असते. 


व कला समाजाला उपयोगो पडणे तर राहोच, पण अक्षया परीक्षणात शब्दसौष्ठव, भाषालालित्य, 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


टि मोळी >७ 
द “8 
वर्ष ४ 


टि 
> > 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शड 


नाद, आकारबंध व घाट या गोष्टींना अगदी गौण 
स्थान, असलेच तर असते. आदायाला आणि वास्तवतेला 
फार महत्त्व असते. त्यामुळेच असे परीक्षण, नेहमीच्या 
वाळूमयीन परीक्षणांपेक्षा वेगळे आणि उठून दिसते. 

छू झि छ 


सामाजिक दृष्टिकोण 

विभावरी वाडमयासंवंधीच्या “ साहित्यिक मतां- 
वद्दूळ आम्हाला काहीही म्हणावयाचे नाही तर त्या 
कृती समाजाला हितकारक आहेत किवा काय हेच 
बघण्याचा आमचा मानस आहे ” अशा प्रतिज्ञेने निव्वळ 
सामाजिक दृष्टीने शेजवलकरांनी त्या वाड्मयाची 
छाननी केली. म्हणून लळित वाडू्मयाकडे पाहण्याचा 
“ सामाजिक दृष्टिकोण ” असे नाव मी त्याला दिले. 
यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. वाडूमयाकृती ही 
एक कलाकृती आहे. तिच्याकडे कलात्मक किवा सोंदर्य- 
दृष्टी सोडून दुसर्‍या “ अकलात्मक दृष्टी “ने बघणे 
कितपत संयुक्तिक आहे ? अद्ना लिखाणाचा हेतू काय 
आणि उपयुक्तता काय? आणि अक्षा परीक्षणांची 
व्याप्ती काय असावी ? इत्यादी. या विषयाचा थोडासा 
ऊहापोह या विभागात करण्याचे योजले आहे. 

मनुष्यप्राणी हा कळप करून राहणाऱ्या प्राण्यांपैकी 
एक आहे. इतर प्राणी व मानव ह्यांच्यामधील, ह्या 
बाबतीतला, महत्त्वाचा फरक असा की, अन्य प्राणी 
फक्त एकाच कळपात राहतात तर मानव एकाच वेळी 
अनेक कळपांचा वा समूहांचा घटक असतो. कुटुंब, 
जात, गाव, प्रांत, देश आणि जग अज्ञा वेगवेगळ्या 
समूहांत एकाच वेळी तो आपले जीवन जगत असतो. 
अश्या समूहांना “ समाज ” या मोघम नावाने संबोधिले 
जाते आणि समाजाची व्याप्ती इतर संदर्भ लक्षात 
घेऊन ठरवावी लागते. तथापि, जोपर्यंत मनुष्य समूहाने 
जगत आहे तोपर्यंत त्याच्या प्रत्येक आचार-विचाराला 
कृतीला एक सामाजिक बाजू किवा पदर असणे अटळ 
आहे. पदार्थाची जनी पदार्थविज्ञानशास्त्र, रासायनिक 
शास्त्र, अचर सृष्टीचा एक घटक म्हणून आपण 
चिकित्सा करतो त्नीच मानवी जीवनाची केवळ 
कलात्मक नव्हे तर शास्त्रीय दृष्टीने चिकित्सा झाली 
तर त्यात वावगे काय ? वावगे तर नाहीच उलट 
घरत हाण आवशयक आहे कारण सर्व कला आणि 


विविध शास्त्रे यांचा अंतिम हेतू एकच असतो, तो 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


म्हणजे जीवनविषयक सत्य जाणून घेणे. त्यांचे तत्का- 
लीन हेतू, श्योध घेण्याचे मार्ग आणि विचार व्यक्‍त 
करण्याच्या पद्धती भिन्न असल्या तरी अंतिम सत्य 
एकच असल्याने, त्यांच्या द्वारे घडणारे जीवनदर्शन 
एकच असले पाहिजे. आणि तसे घडले नाही तर असे 
का याचा विचार करून जरूर पडली तर कलांनी 
आणि शास्त्रांनी आपापल्या शोधपद्धतीत सुधारणा 
केली पाहिजे. 

मानवी जीवनाचा संवंध इतर मानवांशी, प्राणि- 
मात्रांशी येतो तसा तो अचेतन सृष्टीशीही येतो. 
पण जड वस्तूंचे गुणधम स्थिर स्वरूपाचे असल्या- 
कारणाने त्यांच्याशी संबंधित पदार्थविज्ञान, रसायन- 
शास्त्र अशी झास्त्रे वेगळ्या वर्गात मोडतात. ही शास्त्रे 
प्रयोगसुलभ असतात. म्हणून प्रयोगशाळेत वस्तूवर 
प्रयोग करून ज्ञान मिळवता येते, मोजमापन करता 
येते आणि निचित सिद्धान्त स्थापिता येतात. अद्या 
तर्‍हेने मूळ घटनेसंवंधी प्राप्त झालेले ज्ञान आणि 
कलाद्वारे मिळालेले ज्ञान यांत तफावत असण्याचे कारण 
नाही. उदाहरणाथ, पौणिमेला समुद्राला भरतीच्या 
वेळी उधाण येते, हे एक सत्य. शास्त्रज्ञाला गुरुत्वा- 
कर्षणाचे ते एक उदाहरण वाटेल तर कवीला प्रिय- 
कराला पाहून भेटण्यासाठी उत्सुक झालेल्या स्त्री- 
हृदयाचे उदाहरण वाटेल. 


पण मनुष्याच्या जीवनव्यापाराचा शोध. घेणारी 
शास्त्र वेगळ्या वर्गात मोडतात. मानसशास्त्र, वैद्यक- 
शास्त्र जोतिषश्यास्त्र, मानव-वंशक्यास्त्र 


करता येत नाहीत. आणि माणसे परिस्थिती व काळा- 
हुरूप सारखी बदलत असतात. म्हणून या शास्त्रांचे 
नियम आणि सिद्धान्त भरभक्कम पायावर उभारलेले 
असू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, माणसे चोरी करतात 
हा अनुभव असला तरी ती का करतात याची शास्त्रीय 
स्पष्टीकरणे अनेक व ती सर्वे तर्काधिष्ठित असतात. 
त्याच्यावरून भविष्यासंवंधी निदचित भाकित करणे 
हाकठीण. 

या कारणास्तव कविकल्पनेने जाणवलेले सत्य 
आणि शास्त्रीय दृष्टीने जाणवलेले सत्य यांत तफावत 
असण्याची शक्यता जास्त. आणि याच कारणास्तव 
एकच घटना अनेक अंगांतून तपासणे अत्यावऱ्यक्र 


क ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सा 

ढं ९ १९ त्र 
«र र सव्य ज् 

9 नवभारत सर 

कटा ७५ ज़ 

'&छ अमृतमहोत्सवी, 
न्य ह ६) >७ 
क्र >. वष क 


र्ग 9 ् १ कपी 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शेंजवलकरांचे साहित्यविषयक लिखाण 


असते; कारण त्यांच्यात काहीएक वाक्‍्यता आढळली 
तर सत्य समजून घेण्यात आपण सत्याच्या अधिक 
जवळ गेलो असे म्हणावयास हरकत नाही. 

उदाहरणाथ, जरठ-कुमारी विवाहामुळे कुमारीची 
होणारी कुचंबणा ही घटना मानसशास्त्र आणि वैद्यकीय 
शास्त्रज्ञांच्या कक्षेतील आणि त्यांचे निष्कषे एकमेकाला 
पूरक असतीलही. पण कविमनालाही ही कुचंबणा 
जाणवेल आणि त्यातून “न पटणारी गोष्ट ”, “ कुंकू '', 
“ झ्ारदा ” अशा वाडूमयकृती निर्माण होतील. मात्र 
सामाजिक दृष्टिकोणातून पाहिल्यास त्यातून, लेखकाला 
जाणवलेली सामाजिक बाजू, विशेषतः समस्या सोड- 
विण्याच्या दृष्टीने, किती भिन्न वअधुरी आहे ते 
स्पष्ट होईल. 

विभावरी वाडूमयाच्या देजवलकरोी चिकित्लेने 
विशिष्ट समाजरचनेत बंड करून उठणारे मन निष्क्रिय 
राहून थंड होते असा काढलेला निष्कषं आणि 
वाड्मयीन मार्गाने लेखिकेला जाणवलेले सत्य ही 
एकच आहेत. म्हणूनच विभावरी वाड्मय अधिक 
वास्तववादी व विचारप्रवर्तक ठरते. 

सामाजिक दृष्टिकोणातून वाड्मयीन कृतीकडे 
पाहण्याचा हेतू, इष्टता आणि उपयृक्‍्तता यांवर 
अधिक लिहिण्याची गरज नाही. पण शेंजवलकरांच्या 
साहित्यविषयक लिखाणातून व्यक्‍त होणाऱ्या सामाजिक 
दृष्टिकोणाची व्यापकता फार मोठी आहे. म्हणून 
तत्संबंधी उत्पन्न होणाऱ्या काही मुद्द्यांचा निदेश करणे 
दृष्ट वाटते. 

ललित वाडू्मयातील लेखन व्यक्‍्तिप्रधान असते. 
तसेच ते परिणाम साधण्यासाठी विशिष्ट प्रसंगावर 
किवा घटनेवर केंद्रीत करावे लागते. याच्या उलट, 
शास्त्रीय निरीक्षण अनेक व्यक्‍तोंच्या अनुभवावर 
आधारीत असावे लागते. सामाजिक संशोधनात 
सर्वेक्षणाचे महत्त्व वाढले आहे ते याच कारणाकरिता. 
ही गोष्ट लक्षात घेऊन, स्वतः लेखकाने, आणि परीक्षण 
करणाऱ्यांनी, संबंधित विशिष्ट ललित लेखनातील 
व्यक्तिचित्रे व घटनाप्रसंग यांचे प्रातिनिधिक स्वरूप 
तपासळे पाहिजे. ते भरपूर प्रमाणात प्रातिनिधिक 
मानता आले तरच ते सामाजिक सत्य शोधण्यास पात्र 
मानता येईल. नाही तर प्रथमदर्शनी सामाजिक वाटणारे 
प्रश्‍न कालांतराने विशिष्ट गटाचे व समूहाचे ठरून 
तत्कालीन प्रभावी ठरलेली वाड्मयीन कृती कालौघात 


अनुक्रमणिका 


१३ 


सामान्य व विस्मरणीय ठरेल. 

समाज हा गटागटांचा किवा लहान-मोठ्या समूहांचा 
असतो. सवंध समाजाचे एकजिनसी असे आयुष्य नसते. 
विज्षेषत: आधुनिक दळणवळणाची साधने अस्तित्वात 
नव्हती तेव्हा आपली जात किवा समूह म्हणजेच 
समाज असे गृहीत धरून बोलले किंवा लिहिले जात 
असे आणि जुनी सरंजामश्याही अस्तित्वात होती तोपर्यंत 
वाडःमयातील सामाजिकता मर्यादित राहणे स्वाभाविक 
होते. अशा परिस्थितीत प्रेम, द्वेष, असूया, राग, 
निष्ठा अशा मूलभूत पण व्यक्‍तिगत मनोव्यापारांवर 
आधारित वाडमय निर्माण होणेही स्वाभाविक होते. 

पण भांडवलप्रधान उत्पादन पद्धती आणि त्यामुळे 
निर्माण होणारी वितरणव्यवस्था एखाद्या देशाने 
स्वीकारली की जे सामाजिक परिवर्तन घडून येते ते 
सर्वव्यापी, सवंकष आणि कूर्म गतीने घडणारे असते. 
भारताने आता या भांडवलप्रधान उत्पादन पद्धतीचा 
स्वीकार केला आहे. आणि ती अमलात आणण्यात 
महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. म्हणून मराठी वाडमय, 
विशेषतः ललित वाडमय व त्यांतील सामाजिकता, 
भविष्यकाळात बदलून जाणे अपेक्षित आहे. तसे झाले 
नाही आणि ते वाडमय मागील वातावरणातच 
घोटाळत राहिले तर प्रत्यक्ष जीवन आणि वाडमय यांची 
फारकत झाल्याशिवाय राहणार नाही असे घडू नये 
म्हणून दोन गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. 

पहिली अशी कौ या परिवतनाची जाण लेखकात 
निर्माण झाली पाहिजे. आणि त्यासाठी जुन्या 
वाड्मयाच्या अभ्यासइतकी किवा त्याहून महत्त्वाची 
गोष्ट म्हणजे लेखकांचे निरीक्षण व अनुभव व्यापक 
झाले पाहिजेत आणि त्याच्याच जोडीला प्राप्त 
प्रतिभेच्या स्पर्शाने भविष्याच्या पोटात असणारे बदल 
जाणून घेण्याकडे आणि ते चित्रित करण्याकडे 
लेखकांचा कल होणे आवश्यक आहे. 

संघर्ष आकर्षक असल्याने ललित लेखकांचे लक्ष 
भावी सामाजिक परिवतंनामुळे निर्माण होणाऱ्या 
संघर्षाकडे जाणे अटळ आहे. त्याबद्दल आक्षेप घेण्याचे 
कारण नाही. पण या परिवतंनात, व्यक्तीचे जीवन 
व्यापक बनते आणि एकाच वेळी ती अनेक गटांत 
किवा समूहांत वावरत असते. ती कुटुंबाचा घटक 
असतेच पण शाळेत ती शाळेप्रमाणेच एका वर्गाचा 
घटक असते. ऑफिस आणि क्लब यांचा अक्षा 


ह्याने 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शड 


गटांचाही ती घटक असते. आणि काही सामाजिक 
बांधिलकी असेल वा छंद असेल तर तज्ञा गटांचा घटक 
असू शकेल. या बदलत्या परिस्थितीमुळेच व्यावहारिक 
नीती (ग्रुप बीव्हेइयर) ला महत्त्व जास्त येते. आणि 
वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या स्वैर कल्पनांना प्रत्यक्षात 
मर्यादा पडतात. यातुन संघर्ष निर्माण होतात तसेच 
मार्गही निघत असतात. आणि यक्स्वी मार्गाचे चित्रण 
करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली तर ते वाळझूमय, घडून 
येणारे परिवर्तन सहज घडन येण्याला उपकारक ठरेल. 

याच्याच जोडीला ललित वाडूमयकृतीकडे सामा- 
जिक दृष्टिकोणातून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढली पाहिजे. 
विझेषत: सामाजिक परिवर्तन जाणून घेण्याच्या दृष्टीने 
समाजविषयक शास्त्रांच्या अभ्यासकांना जाणवणारे या 


सामाजिक परिवर्तनाचे स्वरूप आणि प्रतिभेच्या दिव्य 


चक्षेने ललित वाडूमयाच्या लेखकांना दिसणारे या 
सामाजिक परिवतंताचे स्वरूप यांचा तौलनिक अभ्यास 
सतत होत राहिला पाहिजे. असे काही घडले तर 
ते वाड्मयीन व्यवहार पुढच्या पंचवीस-तीस वर्षांत 
जे बदल घडून येणार आहेत ते समजावून घेण्याला व 
सुसह्य होण्याला साहाय्यभूत ठरेल. 

याचा अर्थ सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तनापुरताच 
मर्यादित असावा असे नाही. उलट, ललित वाडमयाकडे 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


पाहण्याच्या सामाजिक दृष्टिकोणामागील संकल्पना 
फार व्यापक स्वरूपाची आहे आणि या संकल्पनेचा या 
लेखात विचार झाला त्यापेक्षा अधिक व्यापक स्वरूपात 
आणि अधिक सखोल विचार झाला पाहिजे असे 
सुचविण्याचा या विभागातील विवेचनाचा हेतू आहे. 
क्ल छि छ 

समारोप 

शेजवलकरांचे ललित वाडूमयावरील लेख पन्नास- 
साठ वर्षांपुर्वी प्रसिद्ध झाले. जन्मशतान्दीच्या निमित्ताने 
ते वाचताना त्यांचे विचार किती ओजस्वी आहेत आणि 
भाषा कश्यी धारदार आहे त्याचा पुनःप्रत्यय आला. 
आणि या वाचनातूनच सहज सुचलेले काही विचार 
मागच्या विभागांत नमूद केले. दीघ चिंतन व अभ्यासा- 
वर आधारित निष्कर्षांच्या किवा सिद्धान्तांच्या स्वरूपात 
ते मांडलेले नाहीत. तर विचारार्थ काही मुद्दे सुचविणे 
एवढाच त्यामागचा हेतू. एक गोष्ट मात्र निविवाद. 
माझ्यासारख्या सामात्याला आणि वय झालेल्याला 
विचार प्रवृत्त करण्याचे आणि लिहायला लावण्याचे 
सामर्थ्यं शोजवलकरांच्या लेखणीत किती प्रभावीपणे आहे 
याचा अनुभव आला. मला वाटते शेजवलकरांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचे हे एक प्रमुख वंशिष्ट्य ठरावे. त्यांच्या 
स्मृतीला सादर अभिवादन करून थांबतो. 


मित किति 1 माका 
तं १९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहृत्य अकादमी ( नवी दिल्ली )चे र 
| प्रथम कमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक ]| 
/ 2७ २ संस्कृती ट्२ र 
| केदिक चा क्किसि ) 
१ ब 
| ठेखक- लक्केतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी. | 
|& १2 च (५ नवीन (9 ३ । 
| ए. ६०० ] सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती [सुधारित किंमत ६० रु. | 
| पकाशक: पाज्ञपाठझाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) | 
७]. -02.-१०.-0. .42.. -“2.. ..4......._. ह खिसिदरयमण्का्या *००--००- स"न्य्न्कान्या 
“५-५. 


॥ ३७७०७०४ ८२० 52520 अळा यळयळळाानयायाया 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


0 


क्र 
68081 


1. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाड 


महाराष्ट्रातील तीन निष्ठा 


त्र्यं. शं. शेजवलकर 


[ । विभावरीचे टीकाकार ' (संपादक : द्वा. भ. कणिक व ब्र. मु. नाडकर्णी, ' बकुल-प्रकाशन *) हें 
* विभावरी ' वादावरील संकलनात्मक पुस्तक नुकतेंच प्रसिद्ध झालें आहे. त्या पुस्तकाला प्रा. त्र्यं. शं. हेजवलकर 
यांनीं सुमारें चाळीस पानांची प्रस्तावना लिहिली असून त्या प्रस्तावनेत त्यांनीं गेल्या सुमारें शंभर वर्षांतील 
सामाजिक, राजकोय, आणि वाडूमयीन प्रवाहांचें अत्यंत उद्वोधक असें समालोचन केलें आहे. प्रकाशकांनी 
म्हटल्याप्रमाणे हा प्रस्तावना-लेख * अभिजात ' असा उतरलेला आहे. पुढें दिलेला विस्तृत उतारा त्यांच्या 


त्या प्रस्तावनेंतून घेतला आहे. ] 


तीस वर्षापूर्वी महाराष्ट्रांत तीन निष्ठा सुरू झाल्या. 
त्यांतील एक टिळक पक्षाची, म्हणजेच पुणेरी पक्षाची- 
व हिचेंच पुढें सदाशिव-पेठी संस्कृतींत संपूर्ण रूपांतर 
झालेलें आढळतें. महाराष्ट्रांत अधिकारारूढ झालेली 
जुनी निष्ठा आद्य होती. तिला मराठ्यांच्या इतिहासाचा 
आधार होता, आधुनिक 'सुशिक्षितांचा पाठिंबा होता व 
पराक्रमीं माणसांनीं ती दोन पिढ्या घण मारून पक्की 
बनली होती. पण लोकमान्य मंडालेहन सहा वर्षांच्या 
गैरहजेरीनंतर परत आले व आपल्या मागें कशी काय 
हालहवाल आहे तें पाहुं लागले, तेव्हां त्यांना कळून 
चुकलें को, आपल्या शिष्यवरांनीं राजकोय वाबतींत 
पुढें काडीचेंहि काम केलें नव्हतें. नाटकें लिहून, पोवाडे 
गाऊन, शाहिरी फड घडवून साहित्याचेच आखाडे 
उघडण्यांत त्यांनीं आपल्या उपकरणांचा दुरुपयोग केला 
होता. राजकीय दृष्ट्या सवंत्र सामसूम झालें होतें. १९०७ 
सालीं काँग्रेसचा ताबा ज्यांनीं जवळ जवळ घेतला होता, 
त्यांना आतां त्या काँग्रेसच्या प्रवेशद्वाराजवळहि जातां 
येत नव्हतें. मोले-मिंटो सुधारणांच्या रूपाने विभक्त 
मतदार संघ अंमलांत येऊन पाकिस्तानचा पाया घातला 
गेला होता. ही गोष्ट टिळकांना अपेक्षित नव्हती. पुन्हां 
मुळापासून काम करण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर ओढवला. 
पण परिस्थिती मात्र मूळचीच राहिलेली नव्हती. 
महायुद्ध सुर झालेलें होते. कायद्याचा जाच जास्तच 
तीव्र झाला. त्यामुळें नवा पवित्रा टाकणें त्यांना भाग 
होतें. तो त्यांनीं जमंनीविरुद्ध इंग्रजांता मदत करणें 
योग्य आहे असें म्हणून व कसाबसा काँग्रेसमध्ये प्रवेश 
मिळवून टाकला. नंतर आपले बहुमत लखनो-काँग्रेस- 


अनुक्रमणिका 


मध्ये करून नवीन हक्कांच्या लढ्यासाठी हिंदु-मुसल- 
मान एकोचा बनाव घडवून आणला. अर्थात्‌ याकरितां 
त्यांनीं मवाळ व मुसलमान या दोघांनाही चुचकारून 
“* त्वयार्ध॑ मया्ध ' करावें लागलें. १९०८ सालीं मनांत 
असलेल्या जातींचे एकरूप स्वराज्य आतां मागे पडून 
बहुरूपी संयुक्‍त स्वराज्य पुढे आलें होतें. ही आपत्ति 
लोकमान्यांच्या शिष्यांनीं त्यांच्या गैरहजेरींत जो अंग- 
चुकारपणा केला होता त्यामुळे ओढवली होती. त्यांतच 
या वेळीं दुसरीच एक नवीन व्यक्‍ति- आणि ही व्यक्ति 
स्वत:ची स्वतंत्र नवीन निष्ठा निर्माण करण्याएवढी 
मोठी होती- हिंदुस्थानच्या राजकारणांत पुढें आली. 
पहिलों दोन वर्षे सवे राजकारणाचा, समाजकारणाचा 
व अथकारणाचा कानोसा घेऊन तिनें स्वतःचा मार्ग 
सुरू केला. चंपारण्याच्या लढ्यापासून ही निष्ठा 
हिदुस्थानवासीयांपुढें ठेविळी गेली. व तिजकडे कांहीं 
स्वतंत्र विचार करणारे तरुण आकषिलेहि जाऊं 
लागले. आघाडीच्या तरुणांना या वेळीं लोकमान्य 
मवाळ वाटू लागले होते. नेमस्तांच्या सनदशीर 
मार्गावरच त्यांनी पाऊळ टाकलेले दिसत होतें. 
अर्थात्‌ त्या मार्गाने स्वराज्य मिळेल असें ज्यांना 
वाटत नव्हते, व हिसेचा मागंसुद्धां शक्‍य आहे अल्ली 
ज्यांची खात्री नव्हती, त्यांना गांधींचा तहृन नवा मार्ग 
साहजिकच आकषक वाटला. तत्त्वज्ञानाचे विद्यार्थी, 
माझे स्नेही श्री. आप्पा पटवर्धन ' गीतारहस्या 'चें 
आलोडन करूनही याच वेळीं लोकमान्यांचा महाराष्ट्र- 
पंथ सोडून, प्रोफेसरी टाकून तडक साबरमतीच्या 
आश्रमांत गेले, अशा रीतोतें लोकमान्यांच्या | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ 


त्यांच्या निष्ठेला आंतूुनच घुणा लागत होता. ज्यांची 
श्रद्धा, हिसेशिवाय स्वराज्य कधींच मिळत नसतें, अशी 
होती, ते मात्र या नव्या निष्ठेंत सामील होऊं शकले 
नाहींत. पण त्यांच्यापुढे एक नवीन निष्ठा रश्षियाच्या 
मार्गे आली व तिनें लवकरच महाराष्ट्रांत चांगलळेंच 
मूळ धरलें. या तीन निष्ठांच्या संघर्षांच्या फेऱ्यांत 
तरुण महाराष्ट्र सांपडला. या तीनहि निष्ठांचीं रूपे 
मराठी वाडू्मयात उमटलीं आहेत. आम्हीं वर ज्या तीन 
वाढाळू महाराष्ट्र कन्यकांचा उल्लेख केला आहे, त्यांच्यांत 
हीं तीन रूपें प्रकट झालेलीं दृष्टीस पडतात. पुरुषांपेक्षा 
स्त्रियांत तीव्रपणा नेहमींच जास्त असतो ; व एकाद्या 
समाजांतील स्त्रियांत जी निष्ठा रुजली, ती कायमची 
वाढीस लागली असें खुक्लाळ समजावें. टिळकांच्या 
महाराष्ट्र-पंथापेक्षां या गोष्टीची जाणीव साम्यवाद्यांना 
व गांधीपंथाला जास्त होती. म्हणून त्यांनीं स्त्रियांचे 
समानत्व प्रथमच घोषित करून त्यांना आपल्या कार्यांत 
ओढण्याचा उपक्रम केला. लोकमान्यांच्या पंथांत तसा 
तो प्रामुख्यानें केळा गेळेला नसल्यामुळें त्या संस्कृतींत 
ज्या बुद्धिमान मुली जन्माला आल्या, त्यांची कालानुरूप 
योग्य वाढ होण्यासारखी परिस्थिती त्या संस्कृतीत 
नव्हतीं. अशांतीलच एक विभावरीबाई समजल्या 
पाहिजेत. 

ज्या गोष्टींना आपोआप सहज वाव मिळत नाहीं 
त्या गोष्टी मनांतच विकृति निर्माण करतात. या 
विकृतींच्या अडचणींचे आविष्करणच प्रामुख्याने 
“ कळ्यांचे निःश्‍वास ' व ' हिंदोळयावर या बाईंच्या 
कृतींत आहे. बाई बुद्धिमती असल्यामुळे त्यांना आपली 
ही परिस्थिती लक्षांत न येणे अशक्‍य होतें. त्यांनी 
बाहेरच्या जगाचा कानोसा घेऊन त्यांतही काय चाललें 
आहे, त्या जगांत आपणांला वाव आहे कीं नाहीं, हें 
पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्यांत त्यांचा साहजिकच 


* या शहरांती 


एप र्जा णाढ 50] ७9७ 
गृहीत धरून चालतात. 


सदाशिब-पेढी लोकांबद्दलहि म्हणण्यास हरकत नाही. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


साम्यवादी गटाशी संबंध आला. त्या निष्ठेचे आकषणही 
त्यांना खूपच वाटलें. पण बाकोच्या सर्वांनाच निरुपयोगी 
समजणारा, शिव्या देणारा व वैरी समजणारा पंथ, 
सेवासदनच्या, अनाथबालिकाश्रमाच्या व एरंडवणे 
युनिव्हसिटीच्या विहिरींतच पोहायला शिकलेल्या 
बाईंना झेंपण्यासारखा नव्हता. कम्युनिस्टांचा पंथ 
म्हणजे पर-तीर दिसत नसलेल्या समुद्रातून पलीकडे 
जाण्याचा पंथ. एवढी विशाल दूरदृष्टि सदाशिव पेठेंत 
वाढलेल्या बंदिस्त घरांतल्या बाईला कोठून येणार ? 
त्यांतहि मालवीय व केळकर राहोत, पण गांधींना 
सुद्धा न मानणार्‍या लोकांशीं त्यांचा संबंध आल्यावर 
त्या भांबावून गेल्या व त्यांनीं * तुझीं मतें मला कळत 
नाहींत. तुझ्या-माझ्यांत सगळाच विरोध आहे ' असें 
म्हणून स्वप्नांत आलेल्या आपल्या लाडक्या वैश्ाखचा 
रोहिणीकडून निरोप घेवविला. यानंतर त्यांची 
वस्तुत: दुसऱ्या एका निष्ठेकडे ननर वळावयास पाहिजे 
होती. पण तक्नी ती वळलो नाहीं याबद्दल आश्‍चर्य 
मानावयास नको. कारण सदाशिव-पेठी संस्कृतींतील 
गाजलेल्या* शहाण्यांची जेथे तशी वळली नाहीं, तेथें 
विभावरीबाईंना दोष देण्यांत काय मतलब ? 

ही निष्ठा गांधीवादाची होय. विभावरीबाईंप्रमाणेंच 
वेयक्तिक प्रश्‍न पुढें आलेल्या दृष्टीपुढे सर्व अंधार दिसं 
लागलेल्या दुसर्‍या एका महाराष्ट्रकन्यकेने, योगायोगा- 
मुळे का होईना, पण गांधीवादाकडे दृष्टि वळविली व 
त्या पंथाची निष्ठा तावूनसुलाखून पाहण्यासाठीं आश्रमां- 
तच प्रवेश केला. त्यांच्याही पुढें वर सांगितलेल्या तीन 
निष्ठांचा संघर्ष होता. त्या तीनही निष्ठांबद्दल त्यांना 
थोडें थोडें आकर्षणही निर्माण झालेलें त्यांच्या लिखा- 
णांत दिसतें. * काम आणि कामिनी ' या आपल्या 
कादंवरींत त्यांनींहि आपल्या समोरून गेलेल्या, क्षणभर 
मोह पडलेल्या दृश्यांचा इतिहास दिलेला आहे. त्यांतून 


गणा0वेलट 5 ७0. ए०्पाः ०"णा, 0 ९1५ !' असें 
7 ७९ हाट 8], १४९ घाट जावा 


प प्राळल्प्ठाा9 
न्री झआाडास्सप्रमाणे 


आ 1 


त ज्र 
च्या स्व, 
73 नवभारत 
नह क्व ७५ 
न्<« अमृतमहोत्सवी 
(व 


र 


1 ७9 
क क 


>) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह. प 
$$ ह 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्रांतील तीन निष्ठा 


त्यांचा 8111011119] नायक त्यांनीं बाहेर काढला आहे 
“ आजकाल आदरावादाची टर उडविण्यांत येते व 
वास्तववादाचा जोरानें पुरस्कार करण्यांत येतो. माझ्या 
अल्पमतीला वाटतें कों, वास्तववाद म्हृणजे समाजांतील 
घाण उपसून उघड्यावर टाकणें नव्हे, दोषी व दुष्ट 
समाजावरहि प्रेम केलें पाहिजे व त्याच्या विचारसरणीं- 
तील त्रुटि दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असतांना तेथें 
आददशंवादाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठीं मेहनत घेतली 
पाहिजे. नाहीं तर शीड नसलेले तारूं कोठे तरी भटकतें 
तशी समाजाची स्थिती होईल.” 

प्रेमाबाईंच्या या निवेदनावरून विभावरीबाईसमोर 
आलेले प्रश्‍न व त्याच्यासमोर आलेले प्रश्‍न एकाच 
जातीचे हें स्पष्ट दिसतें. दोषी व दुष्ट समाजावरहि 
प्रेम केलें पाहिजे याबाबत दोघींचेंहि एकमत आहे. पण 
विभावरोबाई आदशं ठरवीत नाहींत, आपल्या वास्तव- 
वादी लिखाणाचा दुरुपयोग वासना चेतविण्याकडेच 
करतांना भाढळतात व विचारसरणींतील दोष दूर 
करून आदरशेवादाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठीं आपल्या 
नायिकांकडून मेहनत घेववीत नाहोंत. त्यामुळेच 
सदाशिव-पेठी संस्कृतीची स्थिती शीड नसलेल्या तारवा- 
प्रमाणे कोठे तरी भटकणारी झाली आहे. तिला तिच्या 
हिंसक निष्ठेप्रमाणे स्वराज्य मिळविणे साधलें नाहीं, 
इतरांच्या अहिसक प्रयत्नांत भाग घेतां आला नाहीं व 
आतां महात्माजींचा खून किंवा संघाचा सत्याग्रह अशा 
विकृतींत तिचा आत्मा धृमसतांना दिसत आहे. तामसी- 
पणाची एवढी झांपड तिच्या डोळ्यांवर आली आहे 
कीं, आपल्या कृत्यांची तिला चांगली याद राहण्या- 
सारखी झळ लागली, तरी तिची दृष्टि निवळलेली 
दिसत नाहीं. तिच्यांतील दोन वर्षांपूर्वी * सत्तासंक्रमण ? 
करण्याच्या लंव्या-चवड्या बाता सांगणाऱ्या व्यक्‍ती 
आतां हातपाय मोडन घेऊन स्वस्थ बसल्या आहेत. अशी 
त्यांची स्थिती होण्याचें कारण, त्या संस्कृतींत झालेला 
एका पिढीचा अपप्रचार होय. खोटा इतिहास, खोटा 
अभिमान, बरे-वाईट अल्पस्वल्प तरी काम करण्याऐवजी 
दुसर्‍यांच्या चुका दाखविण्यांत, खोड्या काढण्यांत व 
हुरेवडी उडविण्यांतच ज्यांनीं काळ घालविला, त्यांच्या 
हातांत सत्ता कोठून येईल ? ती कासवाप्रमाणे हळूहळू 
व नम्रतेनें मार्ग आक्रमिणाऱर्‍्या धिम्या वृत्तीच्या कष्टाळू 
माणसाच्याच हातांत जाणार, हें विधिलिखित ठर- 
लेलेंच होतें. समाजाच्या प्राथमिक गरजांकडे दुलंक्ष 

त. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


- ॑ककॉरशिंशिशररशिरश0िणण शणशि?शणश सवस सजल पाप्सिस्व््वाम्स्् गायके पलक य. कितशदा 


१७ 


करून साहित्यिक फवारे उडविण्यांतच ज्यांनीं आयुष्य- 
भर कृतकृत्यता मानली, त्यांच्या साहित्याचे बाराच 
काय, पंधरा खंडहि प्रसिद्ध होतील ! आपल्या संसाराचा 
हिशेब अगदीं पैन्‌ पै चोख ठेवून शिल्लक दाखविण्याचा 
पराक्रम हि त्यांच्याकडून होऊं शकेळ. आपली वैयक्तिक 
तीन क्रणे फेडल्याचें समाधानहि त्यांना लाभेल. पण 
समाजाचा इतिहास घडविण्याचे, जगाच्या इतिहासाचीं 
पानें लिहिण्याचे श्रेय त्यांच्या पदरीं कसें पडेल ? 

सवे गोष्टी झाल्या-गेल्यानंतर आतां इतिहास 
दृष्ट्या सिंहावलोकन करूं लागलें म्हणजे असें दिसतें 
कीं, जगांतील त्रिविधतेचा आविष्कार वर चचिलेल्या 
तीन निष्ठांत झालेला आहे. याचा अथे त्या अगदीं 
अलग, एकमेकांशीं कांहींच संबंध नसलेल्या अज्या 
निष्ठा आहेत असें नव्हे. जग हें त्रिविध आहे व त्यांतील 
सत्त्व, रज, तम हीं सरमिसळच पसरलेली असतात. 
तुलनेनें पहातां, महात्माजींची निष्ठा हो सात्त्विक, 
साम्यवादाची निष्ठा ही राजसी व सदाशिव-पेठी 
निष्ठा ही तामसी असें म्हणावें लागेल. सात्त्विकता 
ही ' मी-तूं 'च्या व्यवहारांत कधींच राहु शकत 
नाहीं. तिचें कोंदण अखिल विश्‍वाएवढें सबंध मान- 
वता पुरून उरण्याइतके विशाल असावें लागतें. या 
विश्याल दृष्टीखेरीज सात्त्विता नाहीं व अक्ला 
सात्त्विकतेखेरीज अखिल मानवांचे प्रश्‍न योग्य दृष्टीनें 
सुटू शकणार नाहींत. एका जातीचा फायदा तो 
दुसरीचा तोटा, एका राष्ट्राचा फायदा तो दुसर्‍याचा 
तोटा, एकाच्या संस्कृतीचा विकास म्हणजे दुसर्‍या 
संस्कृतीचा संकोच- अशी व्यवस्था ही सुव्यवस्था, 
कायम व्यवस्था कधींच ठरू शकणार नाहीं. म्हणूनच 
महात्माजींची शुद्ध राष्ट्रवादापलीकडे जाणारी व 
अखिल मानवहिताचा विचार सतत दृष्टीसमोर 
ठेवणारी निष्ठा हीच सात्त्विक होय यांत संशय नाहीं. 
पण ध्येयदृष्ट्या ती परिपूर्ण असली, तरी तिच्या 
आचरणाच्या वाटेत खांचखळगे, कांटेकुटे, अडचणींचे 
डोंगर व प्रलयाचे महासागरहि आहेत, हें विसरतां 
येणार नाहीं. साम्यवाद्यांची निष्ठा ही मुळांतच जगां- 
तील सर्वे कामकऱ्यांना, शेतकऱ्यांना, म्हणजेच 
निढळाचा घाम काढून राहूं म्हणणाऱ्यांना आवाहन 
करून दिग्विजयाला निघालेली आहे; अर्थात्‌ तेवढ्या- 
पुरती ती गांधीनिष्ठेची बहोणच आहे. पण ती आपल्या 
बाहेरच्या इतरांना वेरी समजते. या तिच्या दृष्टींत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


444 


सात्त्विकता नाहीं. वैर्‍्यावरही प्रेम करावयास सांगणाऱ्या 
गांधीनिष्ठेतं ती आहे. हाच या दोन निष्ठांतील 
महत्वाचा फरक आहे. व म्हणूनच आम्ही तिला 
राजसी म्हटलें आहे. या दोन्हीही निष्ठा वेगळ्या 
मार्गानें का होईना, ' सर्व जगाचें नियंत्रण करू ' असें 
म्हणून बाहेर पडल्या आहेत. व त्यामुळे त्या वर आहेत. 
पण आमची तिसरी निष्ठा तर डोळयांसमोर सर्व 
अंधारच असल्यामुळें निश्‍चल, स्थिर, आपल्या वाड्यां- 
तच उभो आहे. आपल्याच वृंद्धीच्या भोंवऱ्यांत ती 
सांपडली असल्यामुळें बाहेर निघण्याचा मार्ग तिला 
दिसत नाहीं. बाहेरचें जग पुढे जातांना दिसत असलें, 
तरी त्याचें अनुकरण करणें वुद्धीच्या घमेंडीमुळें तिला 
अपमानाचे वाटतें. यावर उपाय तिनें आपल्या नजरेवर 
आलेली विभावरी (म्हणजेच तमस्विनी ऊफ तामसी 
वृत्तीची रात्र) दूर सारली पाहिजे हाच आहे. 
आपणाला मागें खरें वाटत असलेलें * स्वप्न विरलेलें 
आहे हें समजून, पुनरच उगाच * हिंदोळ्यावर ' 
मनाच्या अनिठ्चिततेचे झोके खात न वबसतां, व 
झाल्या चुकोच्या गोष्टीबद्दल ' नि:श्वास सोडीत 
वसण्याचें तहूकूव करून, “ तमसो मा ज्योतिर्गमय ! 
हा मंत्र जपीत उघड्या जगांत येणे, हाच एक मागं 
सदाशिव-पेठी संस्क्ृतींतील लोकांना उरलेला आहे. 
मॅथ्यू अर्नोल्ड या इंग्रज शिक्षक-टीकाकारांने या 
जातीच्या लोकांना 011115111० असें संबोधून त्यांच्यांत 
खर्‍या सांस्कृतिक गुणांचा अभाव असल्यामुळे अराजक 
कसें माजतें हें आपल्या * (1012 311 च" 
या पुस्तकांत मागेच सांगितलें आहे. अश्याच तऱ्हेचे 
अराजक सध्यां महाराष्ट्रांत माजलें आहे. कोणत्याच 
गोष्टींत कांहीं चांगलें न पहातां इतरांच्या चांगल्या 
कार्यावरहि टीका करणें, त्याविरुद्ध फूत्कार सोडणे, हे 
प्रकार आज रूढ आहेत. जो समाज विभावरीच्या 
वावटळींत वस्त्राचेंहि भान न राखतां तिच्यामागे पळत 
गेला, त्यानेंच ' प्रसाददीक्षे'त आलेल्या महात्माजींच्या 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


पत्रांची आपल्या हीन टीकेनें काय गत केली होती, हें 
मनांत आणलें म्हणजे त्याला समाजाच्या मूलभूत 
प्रश्‍नांचा विचार करण्याची पात्रताच राहिली नाहीं, 
असें म्हणावेसे वाटतें. * कळ्यांच्या निःश्‍वासा 'वर 
* प्रसाददीक्षे'चा वात्सल्यपु्ण तोडगा होता. पण तो 
करून घेण्याच्या मन:स्थितींत सदाशिव-पेठी समाज 
नव्हता. तो तोडगा लागू पडता तर गेल्या दहा वर्षांतील 
मराठी वाड्मय वेगळ्याच मार्गावर चालू झालेलें 
दृष्टीस पडतें. विभावरीचा मार्ग त्याज्य समजून जिने 
अशी दीक्षा घेतली, त्या प्रेमाबाईंचें पुढील लिखाण सर्व 
समाजाचे प्रश्‍न सोडविण्याच्या रूळांवर कसें चालू झालें 
आहे, हें नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ? भ्रांत 
जीवन ' या छोट्या पुस्तकांतील लघु-नाटिकांवरूनहि 
निदशंनास येतें. पण महाराष्ट्र-समाजांतील आजच्या 
सुशिक्षित विभावरी अजून त्या ' भ्रांत जीवनांतच 
गढून गेल्या आहेत ! उपनगर- संस्कृतीतील प्लॉट, 
बंगला, कार, रेडिओ, सोफा, इलेक्ट्रिक चूल व अखेरीस 
स्वत:च्या हाडामांसाचा ठसा उमटलेले मूल, यांच्यातच 
हा वर्ग अजून दंग झालेला दिसतो. भोंवतालच्या 
जगांत आपल्याच लोकांचे खून पडले, जाळपोळ 
झाली, लछूटमार फंलावली, तरीही हा वर्ग 
जागा होतांना दिसत नाहीं. तेव्हां अखर आम्हांला 
रामदासांच्या ब्राह्मणांवरील उद्गारांची आठवण होते: 
“ हें ब्राह्मणास कळेना | त्याची वृत्तीच वळेना | 
मिथ्या अभिमान गळेना । मूखंपणाचा ।। 
राज्य नेलें म्लेंच्छी क्षेत्री । गुरुत्व गेळें कुपात्री । 
आपण असत्रीं ना परत्रीं । कांहींच नाहीं ।। 
आतांचें ब्राह्मणीं काय केलें | अन्न मिळेना ऐसें 
| जालें । 
पुम्हा बहुतांचे प्रचितीस आलें । किवा नाहीं ॥ 


असा प्रश्‍न रामदास विचारतात. तसाच आम्हांला 
विचारावासा वाटतो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राध्यापक यं. शं. शेजवलकर 
गं. दे. खानोलकर 


[ पुण्याच्या ' डेक्कन कॉलेज पोस्टग्रॅज्युएट अँन्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट ' मधील, ' मराठा इतिहासा'चे 
प्राध्यापक श्री. त्र्यं. शं. शेजवलकर यांच्या वयाला तुकतींच गेल्या मे महिन्यांत ६० वर्षे पूर्ण ज्ञालीं. प्राध्यापक 
शेजवलकर यांच्या षष्ट्यब्दीपुर्तीच्या निमित्ताने, त्यांचे एक वेळचे ' प्रगति 'कालीन सहकारी श्री. गं. दे. 
खानोलकर यांनीं प्रा. शेजवलकरांचें चरित्र, व्यक्तित्व व वाड्मय यांचें आपल्या कांहीं जिव्हाळयाच्या आठवणी 
देऊन जें अल्पसें दर्शन करून दिले आहे, तें वाचकांस उद्बोधक व नावीन्यपूर्ण वाटेल. 

प्रा. शेजवलकर ' मराठा इतिहासा'चे एक थोर व्यासंगी, निष्ठावंत संशोधक म्हणून प्रसिद्ध आहेतच. 
त्याशिवाय इतिहासाचे सामाजिक दृष्ट्या मंथन करूत त्यांत कांहीं संगति, सूत्र, तत्त्व शोधणारे कुशाग्रबुद्धीचे 
तत्त्वचितकहि आहेत. आपल्या दीघंकालीन व्यासंगाचें व तत्त्वचितनाचें फलित त्यांनीं आपल्या लेखणी- 
वाणीच्या द्वारें मोठ्या तेजस्वी डौलदार शेलीनें महाराष्ट्रीय वाचकांसमोर वेळोवेळीं मांडलेले आहे. गेल्याच 
वर्षी पुणें विद्यापीठातर्फे ' क. न. चि. केळकर स्मृति-व्याख्यानमाला ' म्हणून * निजाम-पेशवे-संवंध ' या 
विषयावर त्यांनीं दिलेलीं व्याख्याने त्यांच्या मूलगामी व्यासंगाचा एक ताजा निष्कर्ष म्हणून काहींच्या ताज्या 
स्मरणांत असतील. ' नवभारता 'च्या वाचकांना तर प्रा. शेजवलकरांचे विविध विषयांवरील विचार व त्यांची 
साहित्य-गुणसंपन्न शेली हीं सुपरिचितच आहेत. 

वयाचीं साठ वर्षे पुर्ण झाल्यामुळें प्रा. शेजवलकर जरी ' डेक्कन कॉलेज... संस्थेतून निवृत्त होत 
असले, तरी त्या संस्थेशीं त्यांचा संबंध राहून त्यांचें संशोधन व अध्यापन पुढें चालूं रहाणार आहे, असें 
समजतें. प्रा. शेजवलकर यांना सुदी्धे आरोग्यसंपन्न आयुष्य लाभावे आणि त्यांच्या संशोधनाचा व तत्त्व- 
चिंतनाचा लाभ दीघंकाळ मिळत रहावा अश्ली शुभेच्छा व्यक्‍त करतों.-- का. सं. ] 


अडीच तपांहून अधिक काळ लोटला आहेती 
घटना घडल्याला. रियासतकार गोंविद सखाराम 
सरदेसाई यांचें “ नानासाहेब पेशवे ' हें ऐतिहासिक 
चरित्र प्रसिद्ध (१९२६) झालें. या चरित्राच्या निमि- 
त्ताने साहित्यसृष्टींत एक नवल घडलें. एका प्रसिद्ध, 
वजनदार, प्रौढ ग्रंथकाराच्या ग्रंथाला एका अप्रसिद्ध, 
अप्रौढ तरुण लेखकानें लिहिलेली भिन्नमतप्रद्शक ३६ 
पष्ठांची प्रदीघं प्रस्तावना, हें तें नवल होय. त्या 
काळांत- आणि आाजसुद्धां- प्रस्तावनालेखन आणि सार्व- 
जनिक सभांचे अध्यक्षपद यांची मिरासदारी विशिष्ट 
प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध व्यक्‍तींकडेच होती आणि आहेहि. या 
मिरासदारीला डावलून सरदेसायांसारख्या प्रथितयश 
आणि वयस्क ग्रंथकाराने अगदींच अज्ञात अशा त्र्यंबक 
शंकर दोजवलकर नांवाच्या एका, तिशीच्या आंत- 
बाहेरील, तरुणाकडून प्रस्तावना लिहून घ्यावी आणि 
तीहि प्रशंसापर नव्हे तर उघड उघड भिन्नमतप्रद्शक, 
याबद्दल विलक्षण आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यांत येऊं लागलें. 


अनुक्रमणिका 


आणि त्याहुनहि अधिक आईइचयं म्हणजे स्वत: ग्रंथ- 
कारानेंहि आपल्या '* निवेदनां'त “ इतके व्यासंगी, 
बुद्धिमान्‌ व विद्वान्‌ गृहस्थ माझ्या पाहूण्यांत फारच 
थोडे आहेत. कित्येक महत्त्वाच्या बाबतींत त्यांचा-माज्ञा 
मतभेद असुन, तो जाहीर रीतीनें वाचकांसमोर मांड- 
ल्यास त्यापासून इतिहासाचा फायदा होईल, अश्या 
बुद्धीने ती छापली आहे. ती लिहिण्याचे कबूल करून 
त्यांनीं माझा मोठा गौरव केला असें मो समजतों '' 
असे समर्थनपर उद्‌गार काढावें, हें होय. हें समर्थन 
वाचून, सरदसायांत हा न्यूनगण्ड निर्माण झाला आहे. 
म्हणून कांहीं त्यांची कोंव करू लागले, तर कांहीं 
त्यांचें हें भलतेंच औदायंप्रद्शन आहे, असें म्हणूं लागले, 
कांहीं उच्चभ्लूचें पित्त खवळलें, तर वय, अनुभव, प्रतिष्ठा 
यांचा बोज न ठेवतां एका तरुणाचें भलतेंच स्तोम माज- 
विलें याबद्दल कांहोंचें मस्तक ठणकू लागलें. कांहीं शिष्ट 
वाड्मयभूषण कुत्सितपणे उद्गारले : ' हा कोण संप्रति 
नवा पुरुषावतार !' त्या वेळच्या आम्हां | तरुण 


2. 
ण रो 
ूः "८80 सके क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


>० 
* 


-लेखकांना मात्र, जरी या अपूर्व घटनेचा अचंबा वाटत 
असला तरी हेवा वाटला नाहीं. कुत्सेएवजीं या ग्‌वाः 
गताबद्दल आम्हांला कुतूहूलच अधिक वाटत होतें. 
इतिहासविषयक रूढ दृष्टीची व तदनुसार होणाऱ्या 
मराठी इतिहासलेखनाची, पेशवाई मनोवृत्तीची आणि 
मुत्सही म्हणून मानल्या गेलेल्यां मराठी रोज्यकत्यांच्या 
अद्रदर्शी, अशास्त्रीय, मागासलेल्या धोरणाची त्यांत 
केलेली शास्त्रशुद्ध विदारक चिकित्सा आमच्यापैकी 
पुष्कळांना नवविचारप्रेरक आणि म्हणूनच अभिनंदनाह 
वाटत होती. य 

* नानासाहेब पेशवे ' हा चरित्रग्रंथ प्रसिद्ध झाला 
त्याचे दुसरे वर्षी ( १९२७ ) पुणें येथे, मराठी 
विनोदाचे जनक साहित्याचार्य श्रौपाद कृष्ण कोल्हटकर 
यांच्या अध्यक्षतेखालीं महाराष्ट्र साहित्य संमेलन भरलें 
कोल्हटकरांनीं आपल्या अध्यक्षीय भाषणांत ज्या कांहीं 
उद्‌्योन्मुख लेखकांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला होता 
त्यांपैकी शेजवलकर हे एक होते. कोल्ह्टकरांसारख्या 
चिकित्सक आणि चोखंदळ वाडूमयप्रभूनें आपल्या 
भाषणांत एखाद्या लेखकाचा नामनिदेश॒ करणें हा 
त्या वेळचे साहित्यिक तरी एक प्रकारचा अभिमानास्पद 

सन्मानच समजत. कोल्हटकर आपल्या भाषणांत तरुण 
शेजवलकरांचा केवळ उल्लेख करूनच थांबले नाहींत, 
तर सम्मेलन आटोपल्यावर ते जेव्हां मुंबईस नेत्र- 
दुरुस्तीकरतां म्हणून डाँ. सरदेसाई यांच्या इस्पितळांत 
उतरले, तेव्हां रियासतकार त्यांच्या कुशल्समाचाराथं 
आले असतां त्यांजकडे त्यांनीं जर उत्कटतेने कोणती 
इच्छा प्रदशित केली असेल तर या तरुण प्रस्तावना- 
लेखकाला पाहण्याची. कोल्हटकर हे नावीन्याचे, उच्च 
व स्वतंत्र बुद्धिमत्तेचे मोठे चाहते होते; नवीं मतें, नव्या 
प्रवृत्ती समजून घेण्याची त्यांना फार होस असे. कोल्ह्ट- 
करांच्या या विनंतीमुळे रियासतकार सरदेसायांना 
फारच आनंद झाला. सरदेसायांनीं या आपल्या तरुण 
प्रस्तावना लेखकाची स्वातंत्र्यप्रियता, नि:स्पृहता, तत्त्वा- 
साठीं मान तुटण्याचा प्रसंग ओढवला तरी हरकत नाहीं, 
पण तत्त्वभ्रष्ट होऊन मान तुकवावयाची नाहीं. हो 
बाणेदार वृत्ति वगैरे-वर्गरेंचें कोल्हटकरांकडे खूप वणन 
केलें. विशेषत: एम. ए. पदवीसाठी * मुसलमानी संस्कृती'- 
वर त्यानें लिहिलेल्या प्रबंधांतील, रूढ मतांना धक्का 
देणारा कांहीं वैशिष्टयपूर्ण मजकूर गाळण्याची तयारी 
दाखविल्यास पदवी देण्याची शिफारस केली जाईल असें 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


घेण्यासाठी त्यांनी 


जून-जुलं, १९९५ 


परीक्षकांनी सुचविले असतां, “ मळा पदवी न मिळाली 
तरी चालेळ पण मला पटलेल्या सत्याचा खून मी करूं 
इच्छित नाही, मी काढलेले निष्कर्ष लपवू शकत नाहीं ” 
हे त्यांनीं त्यांना दिलेलें बाणेदार उत्तर सरदेसायांच्या 
तोंडून जेव्हां कोल्हटकरांनी ऐकलें तेव्हां तर काव्यात्म- 
वृत्तीच्या कोल्ह्टकरांत शेजवलकरांना पाहण्याची 
उत्सुकता अधिकच वाढली. सरदेसाई दुसरे दिवशीं 
शेजवलकरांना कोल्ह्टकरांकडे घेऊन गेले, प्रस्तुत लेखक 
या भेटीचे वेळों, योगायोगाने, तेथे उपस्थित होता. 
सरदेसायांनी कोल्ह॒टकरांना शेजवलकरांचा परिचय 
करून दिला तेव्हांचें कोल्हटकरांच्या ओठांवरील तें 
ओत्सुक्यमिश्चित स्मित, त्यांचा तो संभाषणासंबंधींचा 
उल्हास, त्यांचें तें आत्मीयतेचें कोतुकंपुर्ण उत्तेजनपर 
बोलणें, शेजवलकरांच्या व्यासंगाची खोली समजून 
त्यांना सहजपणें विचारलेले अनेक 
प्रश्‍न आणि त्या प्रश्‍नांची शेजवलकरांनीं शालीनता- 
पुर्वक दिलेलीं सम्यक्‌ उत्तरे, हें सारेच दृश्य मोठें अपुर्व 
होतें ! हा सुखसंवाद जवळजवळ दोन तास चालला 
होता. कोल्हटकरांनी त्या दिवशीं शेजवलकरांच्या 
ज्ञानाची जणूं जंत्रीच करून घेतली ! आजहि त्या 
खोलींतील तें दृश्य माझ्या डोळ्यांसमोर जसेच्या तसें 
उभे राहतें. त्या दिवशीं एक मनस्वी, मानधन, स्वाध्याय 
निरत, विचारशील, बाह्यत: किचित उग्र आणि उद्दिग्न 
दिसणारा पण अंतर्यामी बालसदृश वृत्तीचा, ध्येयनिष्ठ, 
त्यागी ज्ञानोपासक मी पाहात आहे, असा जो माझा ग्र्ह 
झाला तो आजहि तसाच कायम आहे. 
_ मराठी वाळूमयक्षेत्रांत, गेल्या तीस वर्षांच्या काळांत 
माझा अनेक साहित्यिकांशी संबंध आला; कांहींचें 
साहित्यिक जीवन अगदीं जवळून न्याहाळण्याचे योगहि 
लाभले. भाज जेव्हां मी या काळाकडे मार्गे वळून 
पाह्तों आणि त्यांतील प्रतिभावंत, विचारवंत, क्रांति- 
कारक, नवमतवादी, कलावादी, ध्येयवादी वगैरे विशेष- 
णांनी ज्यांचा मधून मधून “* उदो उदो ' होत असें 
अशांचा जेव्हां मी आठव करतों आणि ' कुठें आहेत 
ते ?' म्हणून शोध घेऊं लागतों तेव्हां त्यांपैकीं पुष्कळसे 
तारें साहित्याकाझ्ांतून ठुप्त झालेले, कांहीं निष्प्रभ 
झालेले, कांहीं तर जनस्मृतींतूनहि नष्ट झालेले मला 
आढळतात. प्रारंभींच्या ध्येयाशीं एकनिष्ठ राहून 
वाढत्या व व्यापक व्यासंगानें आपली प्रतिभा अधिका- 
धिक प्रज्वलित व प्रभावी ठेवण्याचे तप 


2: 


अखण्ड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_ च 
द्वारा प्राजमपाठशाळामडळ, वाडे 


प्राध्यापक त्र्यं 


आचरीत राहिल्यामुळे जे आपापल्या स्थानीं वाढत्या 
तेजानें तळपत राहिले आहेत, असे फारच थोडे तारे 
आज साहित्याकाशांत दिसतात, अशा फारच थोड्या 
तार्‍्यांमध्ये मी शोजवलकरांची गणना करतों. त्यांच्या 
प्रतिभेची दीप्ति सर्वेसामान्यांचे नेत्र दिपवणारी नाहीं. 
भाणि साहित्याकाशाच्या ज्या कोंपऱयांत ते स्थिर 
झालेले आहेत तो कोपराहि असा आहे कीं त्याच्याकडे 
सववंसामान्याची नजरहि जाणार नाहीं. वृद्धिपुरस्सर 
अखिल साहित्याकाशाचा कोपरान्‌ कोपरा न्याहाळ- 
ण्याचा व त्यांतील प्रत्येक ताऱ्याशीं परिचय करून 
घेण्याचा जो परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करीत असेल अश्या 
जातिवंत जिज्ञासूचेंच या कोपऱ्याकडे आणि तेथें 
अविरत प्रकाशत राहिलेल्या या ताऱ्याकडे लक्ष जाईल. 
आणि तें लक्ष गेल्यावर त्यांतील तेजोवेशिष्ट्यामुळें 
काहीं काळ तरी तेथेंच तें स्थिरावल्याशिवाय राहणार 
नाहीं. कांहींतरी नवीन आपण पाहात आहों, अनुभवीत 
आहों असें त्याला वाटेल. 

महाराष्ट्रात, विद्येच्या एकाद्या क्षेत्रांत स्वतःला 
स्थिर करून घेऊन निरलसपणें, श्रेष्ठ प्रतीच्या 
जिज्ञासेने, कडकडीत वैराग्यानें त्याची सेवा करणारे, 
आणि त्यांतून प्राप्त झालेलें फल समाजास अर्पण 
करण्यांत परमोच्च आनंद मानणारे- नव्हे तें आपलें 
जीवनकतंव्यच आहे असें मानणारे आज जे कांहीं 
अत्यल्प व्यासंगी विठद्ठान्‌ू आढळतात, त्यांपैकीं 
शेजवलकर हे एक होत. 

रत्नागिरो जिल्ह्यांतील राजापूर तालुक्यांतील 
कशेळी हा हेजवलकरांचा जन्मगांव. कऱ्हाडे ब्राह्मणां- 
चीच विशेष वस्ती या गांवांत आहे. या ज्ञातीचीं 
पन्नास-साठ कुटुंबे तरी या खेड्यांत असावीं. प्रसिद्ध 
राजारामशास्त्री भागवत हे याच खेड्यांतील. गांव 
डोंगराळ पण वागबागाइतीनें संपत्न असा आहे. 
शेजवलकरांचें या गावांत एक जुनें घर व थोडीशी शेती- 
वाडीहि आहे. गांवांत राहून वाढत्या कुटुंबाचा चरितार्थ 
चालणें शक्‍य नसल्यामुळे शेजवलकरांचे आजोबा, 
वडील, चुलते वगैरेंना मुंबईचाच आश्रय घ्यावा लागला. 
शेजवलकरांचे आजोबा कस्टम खात्यांत नोकर होते. 
आणि वडील. शांकरराव मुंबई म्य्‌निसिपालिटींत 
असेसमेन्ट डिपाटंमेन्टमध्यें कारकुनी करीत. शंकररावांना 
सावंजनिक कामाची फार होस असे. मुंबई मराठी 
ग्रंथसंग्रहाळयाच्या प्रारंभींच्या संस्थापक- संचालकांर्पकीं 


अनुक्रमणिका 


, शं. शेजवलकर २१ 

ते एक होते. लोकसंग्रहाची आवड असल्यामुळें त्यांचें 

वागणें उदारतेचें आणि खर्चिक असें. त्यामुळे, १९११ 

सालीं जलोदराच्या विकाराने जेव्हां ते वारले तेव्हां 

गांठीस शिल्लक कांहीं नाहीं, उलट, लोकांचें देणेच 

फार अशी स्थिति होती. त्र्यंयंकराव शेजवलकर यांच 

वर्षी आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेंतून मॅट्रिकची 

परीक्षा पास झाले. उच्च शिक्षण घेण्याइतकी घरची 

परिस्थिति नव्ह्ती, पण तें घेऊन आपण मोठें व्हावें 
ही इच्छा दांडगी असल्यामुळें कर्जाऊ शिष्यवृत्ति व 
वडिलांच्या एक-दोन निकटवर्ती स्नेह्यांकडून मिळणारी 
मदत यांचे आधारावर बी. ए. पर्यंतचें शिक्षण त्यांनीं 
मोठ्या कष्टानें पार पाडलें. शाळेंत काय किवा 
कॉलेजांत काय, एक बुद्धिमान्‌ पण लहरी व विक्षिप्त 
विद्यार्थी म्हणून ते ओळखले जात. परीक्षेच्या दृष्टीनें 
अभ्यास करण्यापेक्षा ज्ञानसंपादनाच्या दृष्टीनें वाचनांत 
आणि चितनांत चूर होऊन राहण्याची त्यांची वृत्ति 
असे. त्यामुळें बुद्धीची कुवत दांडगी असूनहि विश्‍व- 
विद्यालयीन परीक्षांत ते विशेषसे चमकले नाहींत. 
संस्कृत हा विषय त्यांचा अत्यंत आवडोचा, पाठांतरहि 
दांडगे; पण परीक्षेच्या दृष्टीनें त्याकडे पाहावयाचें 
नाहीं हो वृत्त. त्यामुळे असा परिणाम न घडला तरच 
आइचर्य! गणित विषयहि त्यांचा फार आवडीचा व 
त्यांत त्यांची तयारीहि असे, असें त्यांचे समकालीन 
विद्यार्थी सांगतात. आजहि या विषयाची थोरवी ते 

पुष्कळदां प्रतिपादतांना आढळतात. “ गणित विषय 
ज्याचा कच्चा त्याची विद्वत्ता भआाणि विचारसरणी 
कच्ची अन्‌ ढिलीच असायची ” असा त्यांचा एक 
लाडका सिद्धान्त आहे. इतिहाससंशोधनांत पडलेल्या 
कित्येक बड्या बड्या व्यक्‍तींस गणिताचे ज्ञान नसल्या- 
मुळें, त्यांचे कांही ऐतिहासिक निष्कषे कित्येकदां कसे 
हास्यास्पद ठरतात, याचीं नमुनेदार उदाहरणें जव्हां ते 
देतात तेव्हां त्यांचा हा सिद्धान्त मनाला पटतो हि. त्यांनी 
स्वत:, इतिहाससंशोधनक्षेत्रांत पाऊळ टाकल्यावर, 
भारतीय गणिताचा यासाठींच कसुन अभ्यास केला. 
बी. ए. झाल्यावर ( १९१७ ), मिलिटरी अकोन्ट्स 
खात्यांत त्यांनी लोकरी धरली. या खात्याची कचेरी 
कांहीं दिवस दादर येथें राहून पुढें पुण्यास वानवडी 
येथें हलविण्यांत आली. त्यामुळें शेजवलकर यांस 
पुण्यास जाऊन राहृणें प्राप्त झालें. या नोकरींत त्यांचे मन 
रमण्यासारखें नव्हतें. परंतु कोटुंबिक- विशेषत: धाकटया 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२२ 
भावाच्या श्िक्षणाची- जबाबदारी शिरावर असल्यामुळें 
ते नाइलाजास्तव नोकरी करीत होते. ' केसरी 'सारख्या 
पत्रांत अल्पवेतनावर काम करण्याची त्यांची तयारी 
होती. त्या दिशेनें त्यांनी थोडी खटपटहि करून पाहिली. 
पण यश आलें नाहीं. कदाचित्‌, वषच्या वर्षे वृत्तसार 
खरडण्यांत किवा सटरफटर माहितीचे रकाने भरण्यां- 
तच आपली लेखणी राबवावी लागेल, स्वतंत्र लेखनास 
वाव मिळण्याचा संभव कमीच, असाहि इतर कांहीं 
“ केसरी '-संबंधितांचा अनुभव कानावर आल्यामुळेंहि 
असेल, * केसरीं'त काम करण्याची इच्छा त्यांनीं दाबून 
टाकली असावी. अन्यहि कांहीं कारणें असण्याचा संभव 
आहे. शेजवलकरांची मनोरचना लक्षांत घेतां 
गायकवाडवाड्याचें वातावरण त्यांना मानवलेंहि नसतें, 
पण वाईटांतून कित्येकदां वरें निघावें त्याप्रमाणें, या 
इच्छेच्या अपूतंतेंतूनच, आपल्या अभ्यासाचें क्षेत्र 
वाढवून समाजाचें वेचारिक नेतृत्व करण्यास समर्थ 
होण्याइतकी आपली ज्ञानसंपत्ति वाढवावी ही त्यांची 
इच्छा वाढीला लागली असावी असें वाटतें. १९१८ 
सालीं * भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळां'त त्यांचें जाणें- 
येणें सुरू झालें, तेंहि त्या इच्छेमुळेंच असण्याचा अधिक 
संभव आहे. शेजवलकरांच्या आयुष्यांत, १९१८ साल 
हें विशेष महत्त्वाचें आहे. इतिहासाभ्यासाची दौक्षा 
त्यांना या साली मिळाली. * भारत-इतिहास-संशोधक- 
मंडळा'च्या आद्य संस्थापकांर्पकों एक सरदार तात्यासो 
मेहेंदळे यांच्याविषयीं “ प्रतिभा ' या पाक्षिकांतः 
लिहिलेल्या एका आठवणीवजा लेखांत स्वतः: 
शेजवलकरांनीं संशोधनक्षेत्रांत आपण कसें ओढले गेलों 
याची हकोगत पुढीलप्रमाणें सांगितली आहे : 

“ सन १९१८ च्या मे अखेरची गोष्ट. मी माज्ञे 
मित्र प्रो. सीतारासपंत पटवर्धन- हल्लीं रत्नागिरीचे 
गांधीशिष्य अप्पासाहेब पटव्धन- यांच्याबरोबर पुण्यास 
तुळशीबागेच्या कोंपऱ्यावरील भागवतांच्या वाड्यांत 
राहत होतों. एक दिवस सकाळीं ' ज्ञानप्रकाश ? उघडला, 
त्यांत आदल्या दिवशीं सुरू झालेल्या भारत-इतिहास- 
संशोधक-मंडळा' च्या सम्मेलनाची हकीगत वाचली. ती 
वाचून सम्मेलन स्वतःच पहावें अज्ली इच्छा उत्पन्न 
झाली. माझ्या विशिष्ट स्वभावामुळे त्या इच्छेचे 
कृतींत रूपांतर होणें कठीणच होतें. पण त्या इच्छेला 


६ ' प्रतिभा , वर्षं २, अंक १३, ( 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


२२ जून १९३४), 


जून-जुले, १९९५ 


प्रोत्साहन देणारी एक व्यक्ति दैवाने ोजारींच बसविली 
होती. वाड्याचे मालक रा. भागवत यांना भाम्हां 
उभयतां मित्रांबद्द्ल फार आदर वाटत होता. त्यामुळे 
माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडतांच त्यांनीं मला 
सम्मेलनाला घेऊन जाण्याची उत्कट इच्छा दर्शविली. 
कारण ज्या अप्पा बळवंताच्या वाड्यांत सम्मेलन 
भरत होतें त्याचे मालक व मंडळाचे चिटणीस सरदार 
मेहेंदळे त्यांच्या विशेष परिचयाचे होते. मग त्यांचे- 
बरोबर संमेलनाला गेलों. अध्यक्षस्थानी वासुदेवश्ास्त्री 
खरे होते. प्रो. भानु आपला अहिल्याबाईवरील निबंध 
वाचीत होते. सभास्थानी पन्नासपाऊणशें लोक असती ल- 
नसतील. चिटणीस तात्यासाहेब ( मेहेंदळे ) सभेत 
नव्हते; दिवाणखान्याच्या एका बाजूस पडद्याआड 
तयार केलेल्या खाजगी बैठकींत ते बसले आहेत असें 
कळलें. तेव्हां भागवतांनीं मला भांत नेले. तेथे लोडाशीं 
बसून तबकांतील पानसुपारी हातांत घेतांना एक 
व्यक्ति मला दिसली. व्यवतीचें वय सत्तरी उलटलेल्या 
माणसाचें भासले. अंगांत साधा सदरा व डोकीस 
कानटोपीसारखी साधी टोपौ होती. रा. भागवतांनी 
“मंडळाला एक नवा सभासद भाणला आहे' अक्शा 
शब्दांनी माझी ओळख करून दिली. त्यावरून त्यांनीं 
मला बाहेरील कारकुनाजवळ सभासद-अर्ज भरून 
देग्याच सांगितलें. हीच तात्यासाहेबांची व माझी पहिली 
भेट. 


“ तात्यासाहेबांची व माझी पहिली भेट झाल्या- 


. तर एक वर्षे इतिहाससंशोधकांशी व तात्यासाहेबांशीं 


हळुहळूं परिचय होत गेला. 


व हींत गेलें १९१९ साली मंडळ 
स्वत:च्या इमारतींत गेले. तेथेहि मी सकाळ-संध्याकाळ 


वाढला. त्यामुळे त्यांच्या वाड्यांत जाऊन त्यांच्या 


प्रथसग्रहाचा उपयोग केरण्याइतकाहि धीटपणा माझ्या 
अंगी आला. तात्यासाहेबांचें वाचन 'मराठो वाडमया- 
पुरतेच व इतिहासापुरतेंच मर्यादित नसुन त्यांत 
सस्कृतप्राकुत भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजकारण, 
तत्त्वज्ञान वगरे विषयांचाहि अंतर्भाव होत असे. स्वतः 


ळी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राध्यापक त्र्यं. 


पुस्तकें आणून वाचण्याचा त्यांचा हव्यास असल्यामुळें 
पुण्यांत अनेक वाचकांची आयतीच सोय होत असे. 
माझी स्वतःची वाचनाभिरुचीहि अशीच अनेक 
विषयांतील असल्यामुळें साहजिकच त्यांचें लक्ष माझ्या- 
कडे वेधले व आमचा अनेक विषयांवर थोडाबहुत 
वादविवादहि चाले. ” 

भा. इ. सं. मंडळांत जावू-येऊ लागल्यामुळें 
दत्तोपंत पोतदार, दत्तोपंत आपटे, नानासाहेब सरदेसाई 
यांच्याशी व इतर अनेक छोट्या-मोठ्या संशोधकांशीं 
शेजवलकरांचा परिचय, सहवास व स्नेह घडून आला. 
यांपैकीं दत्तोपंत आपटे यांच्याशी त्यांचा विशेष घनिष्ठ 
संबंध जडला तो अखेरपर्यंत कायम राहिला. 
दत्तोपंतांच्या तत्त्वनिष्ठ, त्यागी, तपस्वी व व्यासंगी 
जीवनाबद्दल शेजवलकरांना अपार आदर वाटत असतो. 
आपटे यांनीं आपली ' ध्येयनिष्ठा आणि इंग्रज सर- 
कारशीं कसल्याहि तऱ्हेचा आथिक संबंध ठेवावयाचा 
नाहीं ही आपली देशनिष्ठा दारिद्रचांत राहूनहि 
टिकविली * असे त्यांच्या तोंडून त्यांजविषयीं अनेकदां 
गौरवोग्दार निघालेले मी ऐकले आहेत. दत्तोपंत आपटे 
यांचा सहवास आणि स्नेह शेजवलकरांच्या इतिहास- 
विषयक व्यासंगाला प्रारंभींच्या काळांत निश्‍चित 
स्वरूप देण्यास बराचसा साहायक झाला असावा असें 
वाटतें. 

इतिहासवाचनांत आणि संशोधनांत शेजवलकरांचें 
मन जसजसें अधिकाधिक रमूं लागलें तसतसे नोकरी- 
वरील त्यांचें लक्ष उड लागलें. आणि धाकट्या भावाचें 
शिक्षण पूर्ण होतांच त्यांनीं तिचा एक दिवस राजीनामा 
देऊन ते मोकळे झाले. नोकरींतुन मुक्‍त झाल्यावर ते 
आणि दत्तोपंत आपटे रियासतकार सरदेसायांस इति- 
हासलेखनांत मदत करण्याकरितां म्हणून बडोद्यास 
कांहीं काळ जाऊन राहिले होते. पुण्याच्या आणि 
बडोद्याच्या वास्तव्यांत त्यांनीं विविध विषयांवर विपुल 
वाचन केलें, खूप चिंतन, मनन केलें आणि मिळविलेले 
ज्ञान चांगलें मुरविलें. प्रत्येक विषयासंबंधीं स्वतःची 
अशी स्वतंत्र विचारसरणी त्यांनीं निश्चित केली. ज्या 
इतिहासक्षेत्रांत ते प्रामुख्यानें पडले त्यांतहि त्यांनी 
कोणाचें अनुयायित्व स्वीकारलेले नाहीं. आणि अन- 
यायित्व त्यांच्या प्रवृत्तीला मानवण्यासारखेंहि नाहीं. 
मराठी इतिहासक्षेत्रांत राजवाडे, खरे, आपटे यांना ते 
थोर मान देतात; या परंपरेचे ते अभिमानीहि आहेत. 


अनुक्रमणिका 


शं. शेजवलकर २३ 
पण हा त्यांचा अभिमान अंध नाही.. त्यांच्या गुणांचे 
पुजन ते जितक्या आदरानें करतात, तितकेंच त्यांच्या 
दोषांचेंहि दिग्दर्शन निःस्पृहतेनें करतात. राजवाड्यांना 
लोकोत्तर पुरुष म्हणून संबोधित असतांनाच, “ इति- 
हासकार या दृष्टीनें राजवाडे हे निराबाध मार्गदर्शक 
होण्यासारखे नाहींत. त्यांचें बरेंचसें लिखाण बकेच्या 
फ्रेंच राज्यक्रांतीवरील प्रबंधाप्रमाणें पूवंग्रहूदूषित व 
अज्ञानपुर्ण आहे. ' असे स्पष्टोद्गार काढायलाहि ते 
चुकत नाहींत. * प्रगति ' पत्रांत “ राजवाडे आणि 
भांडारकर ' यांजविषयीं लिहितांना त्यांनीं याविषयोंची 
आपली वृत्ति पुढीलप्रमाणें स्पष्ट केली होती : 

“ एखादा माणूस कितीहि मोठा असो, त्याचे 
शिष्य होण्यास आवश्‍यक असणारी मनोरचना ईशवरानें 
आमच्या वांट्यास घातलेली नाहीं. सर्वेच मोठ्या 
माणसांबद्दल आम्हास आदर वाटतो, त्यांच्या गुणाचा 
अणुरेणु तरी आपल्यांत यावा या हेतूनें , आम्हीं यथा- 
शक्ति प्रयत्नहि करीत असतों. पण त्यांच्या चरणा- 
रविदीं मिलिदायमान होण्यासारखी मनोवृत्ति आमच्या- 
जवळ नाहीं. आम्हांस राजवाड्यांच्या गुणांबदल आदर 
वाटतो तसाच भांडारकरांच्या गुणांबदलहि वाटतो. 
जेव्हां जेव्हां सत्यनिष्ठा, उत्तम गृहशिक्षा, नियमित- 
पणा, सदाचार, आदश विद्याव्यासंग इत्यादि गुणां- 
वह्दल आम्हांस कोणी विचारते तेव्हां आम्ही राज- 
वाड्यांचें नांव घेत नसुन भांडारकरांचेंच उदाहरण 
देतो. पण आम्हीं असें करतों म्हणून दोघांतील फरक 
किवा तरतमभाव किंवा प्रत्येकाचें वेशिष्ट्य आम्ही 
विसरून जातों असें मात्र नाहीं. ज्या दिवशीं इति- 
हासाच्या क्षेत्रांत आम्ही दाखल झालों, त्याच दिवक्षां 
प्रथम आम्हांस तरतमभावाची तीन्र जाणीव करून 
घ्यावी लागली. आपण अनेक माणसांना मोठीं माणसें 
म्हणून संबोधितों, अनेक माणसांस विठ्ठान्‌ हें सामान्य 
अभिधानपद लावतों. पण याचा अर्थ असा नसतो कौं 
त्या त्या संज्ञेने निदेशित केलेलीं सवं माणसें सारख्या 
दर्जाची आहेत. इतिहासाच्या क्षेत्रांत शिरलें कौ आपली 
व्यक्तिविषयक आवडनिवड बाजूस ठेवून आपणांसमोर 
येणाऱ्या प्रत्येक पात्रास ज्याच्या त्याच्या योग्यते प्रमाणें 
यथायोग्य शेलापागोटे देऊन त्याची यथोचित संभावना 
करावीच लागते. असें करतांना आमच्या डोळय़ांसमोर 
राजवाडे किवा भांडारकर या मूति राहात नसूत 
त्यांच्या गुणावगुणांचे संग्रह तेवढे उभे असतात. या 


वजनी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२४ 


बाबतींत आम्हीं प्रख्पात इतिहास-शास्त्रविवेचक लॉर्ड 
अँक्टन्‌ यांचीं वचनें व उपदेश डोळ्यांसमोर वागवितों. 
त्यांतील कांहीं येणेंप्रमाणें : 

* [. जि&९९ 10 18ए0ए1(९8. 2. रट्ट) एटा 
3110 (117125 808, 
01681४0 ०1 टा 13165. 4. 8टट [8 ४०पा 


5, (उप्याते १४०1115 (1८ 


]पतष्टिटाणटण[5 8 ए०पाः ठण बयाते त्या 
ओं तीठपा ता$9छाटला61. 3. धि एपडाया टु 
[]0प. (81०0५. 6. 32८ 11018 5९९८९ . (0 
1१885 (0181 (0 8001015. 7. ]पत्टुट ३] 81 
15 ७6. 910 लाळाचटाटा 
* उप्ीलि' ए0 गाळा 8त 10 टवए$2 (0 ९508106 
पा पातेणय१्ट ७9०18] एला 115019 1135 
पाट ७०७७ (0 गगीटा. ठा लाट. गढ [1९9 
गा छडॉालाए8101 0 छुपा ळत आणांपटव01 01 
एप्पांडीग1121. 15 ७९]९(॥१]. 8 ट्ट] डल 
१९ १७ 1९. 99 गाष्ठुपणा21(5 ७ ला ए० ० 
€£८ए५७, (० एवपांज्राट, (0 ९०॥०पाते गंठ्ा 
वात एणा5्ट गाते एटतपटट ऐट ]प$६ 1181 (0 
पाट 1ढशएट रा णह ए€1008(8.'... “| र्‍या 
०पा' प्पालटपवा १9, ४४७ 5. छीटा] हाय, 1 


घे 15. ॥७४०॥७.'... 


॥189 138, 80१ाट ॥णा€$, ७ल[लटा (0 एड 
820855 आ. एुण्या ऐक्य 1तउ]ए€1065, 
छि एटा 8. 16485 ७७ तल 10 गुपात ४ 
1095 ० ७॥॥016.' 

“ यांतील उपदेश्ाप्रमाणे आम्हांस कोणावहृल 
रागद्वेष नाहीं. आम्ही गाजलेल्या व्यक्तींच्या मोठेपणास 
"बुजून त्यांच्या मोठेपणाची छाननी करावयास मागेपुढे 
पाहात नाहीं. आमची मतें स्वत: आमचीं आम्हीच 
विचारानें बनविण्याचा प्रयत्न करतो. दुसरे अमके 
म्हणतात म्हणून त्यांचें म्हणणें कवूल करीत नाहीं. 
माणसांच्या कृतींपेक्षां त्यांमागील तत्त्वज्ञानाची छाननी 
आम्ही जास्त कसोशोने करितों. बुद्धीचा विचार 
कतेव्य तेव्हां उत्तमावरून एखाद्याची योग्यता ठरवं 
पाहातों, पण शीलाचा विचार कतंव्य असतां त्यांतील 
शक्‍य तितकी वाईट बाजूच आम्ही घेतों. व्यक्तीला 
ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें जे स्थान इतिहासदृष्ट्या 
देणें तें न भितां देण्याची काळजी घेतों. जर चुकण्याचीच 
पाळी आली तर निदान तत्त्वनिष्ठा सुटूं नये म्हणून 


ढिलाईची भाषा वापरण्यापेक्षां पुणे अथंप्रतिपादक 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


कडकपणाचा अवलंब आम्ही करतों. 

शेजवलकरांच्या 'या वृत्तीचा मात्र सर्वसामान्यांवर 
विपरीत परिणाम झालेला दिसतो. पेशव्यांवरील टोका 
वाचून कोकणस्थ या कऱ्हाड्यावर नाराज, तर 
कोकणस्थ राजवाड्याचें भलतेंच स्तोम माजवतो म्हणूस 
कऱ्हाडे नाराज; तेलंग-भांडारकरांना टिळकराज- 
वाड्यांहून कमी दर्जाचे मानतो म्हणून सारस्वत नाखूष; 
तर जातीयतेविरुद्ध कडकडून हल्ला करतो म्हणून 
जुन्या कर्मठ टिळकपंथीयांची मर्जी खप्पा ! मिळून काय, 
कोणीच खूष नाहीं. सत्य सांगायला जाणाऱ्याच्या 
कपाळीं शेवटीं हेंच येत असतें. पण जो नि:स्पृह असतो 
तो आपली सत्याविषयींची निष्ठा अढळ राखीत असतो. 
होजवलकरांनीं ती तशी राखली आहे. ते स्वत: ज्ञाति, 
पंथ, पक्ष यांपासून कटाक्षाने स्वत:ला अलिप्त ठेवीत 
आलेले आहेत. ज्ञातिसंस्थांशी कोणताहि संबंध ठेवा- 
वयाचा नाहों असा निश्चय कित्येक वर्षांपुर्वी अनेक 
मित्रांबरोबर करून तो ते पाळीत आलेले आहेत. 
“ प्रगति न करणारे प्रागतिक या एका लेखांत ते 
म्हणतात : “ त्यामुळें आम्हांस आजच्या ज्ञातिनिष्ठ 
जगांत सर्वाचीच सहानुभूति गमावण्याची पाळी प्राप्त 
झाली आहे. ज्ञातिनिष्ठ नाहीं म्हणून जातीचे लोक 
रागावलेले व इतर जातींतील लोक परका म्हणन 
डोळे वटारून पहाणारे, अक्ा स्थितोंत आमचें सत्त्व 
इंश्वरच काय टिकवील तें खरें ! पण तत्त्वाविरुद्ध 
जाण्याचा आमचा विचार नाही. ' 

“मराठ्यांचा सर्वांगीण इतिहास हा शेजवलकरांचा 
आयुष्यभराचा अभ्यासविषय आहे. त्यासाठीं जगांतील 
अनेक प्रमुख राष्ट्रांचा सर्वागीण इतिहास त्यांनीं 
ठुलनात्मक दृष्ट्या अभ्यासिला आहे. हा अभ्यास 
यवत वेला तो पतवमाजाज्या हाताशी 

र शास्त्रांच्या अभ्यासाची 
त्यांन जोड दिललेळी आढळते. जात्याच ते प्रखर जिज्ञासु 
“सल्यामुळ विद्येच्या विशिष्ट शाखेचाच अभ्यास 
करून ते समाधान पावू शकत नाहींत. बडोद्यास कांहीं 
काळ धालवून मुंबईस परत आल्यावर एम्‌.ए. साठी 
001000: 
मुले घस र. कोन गडा वतत मतभेद झाल्या- 
दर्ज्याच्या इतिहासाभ्यासकाल ण ह लि 
चौरस ज्ञान त्यांनीं मनसोक्त रि विक . हवे 

त मिळविले. ह | 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राध्यापक त्र्यं. 


उपयोग त्यांनी १९२९ सालीं “ प्रगति ' साप्ताहिक 
काढलें तेव्हां समाज-जागृतीसाठी भरपुर करून घेतला. 

* प्रगति ' पत्राचा पहिला अंक ८ जून १९२९ 
रोजीं निघाला. या अंकांत ' स्वत:विषयी ' लिहितांना 
शेजवलकरांनीं म्हटलें होतें को, “ उच्च विचारांचा 
प्रसार करण्याचा व विचारानें प्रगति घडवून आणण्याचा 
हा अश्या तर्‍हेचा प्रयत्न महाराष्ट्रांत तरी पहिलाच आहे. 
पहिलाच म्हणण्याचें कारण, आजपर्यंत जरी राष्ट्राची 
प्रगति व्हावी म्हणून अनेक वृत्तपत्रे निघालीं असलीं, तरी 
मुख्यत: सुशिक्षितांसाठीं विचारांच्या पायावर काढलेले 
असें हेंच पत्र आहे.” शेजवलकर हे क्रान्तीचे भोक्ते 
नाहींत, उत्क्रांतीवर त्यांची श्रद्धा आहे. ' प्रगति ! हें नांव 
“ क्रान्ति ' या संज्ञेशीं विरोध दशशविण्यासाठीं ' त्यांनीं 
निवडले होतें. त्यांनींच एकदां ही गोष्ट पुढीलप्रमाणें 
स्पष्ट केली होती : “ एकदम क्रान्ति घडवून आणल्याने 
वाईटाबरोबर चांगल्या, पुन्हां उत्पन्न न करतां येण्या- 
जोग्या गोष्टीहि नष्ट होतात व आमची इच्छा हजारों 
वर्षांपासून चालत आलेल्या व अनुभवाच्या भट्टोंतून 
तावून-सुलाखून निघालेल्या चांगल्या गोष्टी नष्ट व्हाव्या 
अशी नाहीं. तसेंच जुनें तें सोनें म्हणून स्वच जुनें 
राखण्याचा आमचा अट्टहास नाहो. सृष्टींत स्थिर 
कांहींच नाहीं व जुनेंहि कालान्तरानें बदलतच असतें. 
पण कालानें लोटल्यामुळें बदलले जाणें वेगळें व सद- 
सद्विवेकबुद्धीचा उपयोग करून, बरेवाईट ठरवून चांगला 
मार्ग क्रमणें वेगळें. आम्ही असा चांगला मार्गहि जलदीनें 
आक्रमण करावा असें इच्छितों. म्हणूनच प्र-गति हें 
सार्थ नांव निवडले. ” अश्या तर्‍हेची प्रगति इच्छिणारा 
तो प्रागतिक अशी त्यांची व्याख्या आहे. त्या काळांत 
स्वत:स “ प्रागतिक ' म्हणविणाऱ्या पण प्रत्यक्ष वतंनानें 
अप्रागतिक असलेल्या ' मॉडरेट्स ', ' लिंबरल्स ', 
“ मवाळ ' या नांवानें ओळखल्या जाणाऱ्यांच्या जातींत 
मात्र ते पडं इच्छित नव्हते. “ जर फिरोजशहांचा ज्ञा ति- 
निष्ठारहित राष्ट्राभिमान, गोखल्यांची दीर्घ व सूक्ष्म 
अभ्यासाशिवाय न बोलण्याची रीत, गोखल्यांचेच शिष्य 
महात्माजी यांचें दया, क्षमा, शांति यांवर उभारलेले 
अहिसाव्रत, वाच्छाचें आंकडेशास्त्रप्रेम, रानड्यांची 
सर्वांगीण उन्नतीची आकांक्षा, आगरकरांची अन्याया- 
बद्दलची चीड यांसारख्या गोष्टींबद्दल अभिमान वाटणे 
व त्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून चालणें या गोष्टी 
प्रागतिकत्वाच्या द्योतक असतील, तर आम्ही हि प्रागतिक 

त, भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


शं. शेजवलकर 


2 


आहों. कोणाचे एकांतिक भक्त होण्यासारखी मात्र 
आमची मनोरचना नाही”, असें त्यांचें स्पष्ट म्हणणें असें. 

* प्रगति ' हें इंग्लंड-अमेरिकेंतील ' स्पेक्टेटर * 
* नेशन ' या उच्च दर्ज्याच्या साप्ताहिकांच्या तोलाचें 
“ साप्ताहिक होतें. त्या वेळच्या ब्रिटिश सरकारच्या 
रोषामुळे १९३२ मध्यें तें बंद करावें लागल्यामुळे 
अल्पायुषी ठरलें. पण या अल्पायुष्यांत त्यानें जो एक 
आदश घालून दिला त्याची बरोबरी आजहि कोणतेंहि 
साप्ताहिक करू शकलेले नाहीं. नव्हे, आज “ साप्ताहिक 
हा पत्रप्रकार जवळ जवळ नष्ट झाल्यासारखाच आहे 
सध्यांच्या बहुतेक साप्ताहिकांतून आतां उच्च विचार- 
प्रदर्शनाला गचांडी मिळाली असून हुच्च विकार- 
प्रदर्शंनाचेंच प्रस्थ माजत चाललें आहे. 

शेजवलकर हो व्यक्ति काय आहे असें जेव्हां मला 
कांहीं जण केव्हां केव्हां विचारतात तेव्हां तेव्हां मी 
त्यांना म्हणतों : “ तुम्ही । प्रगती 'चें अंक वाचा. 
दोजवलकरांचें खरें खरें प्रगल्भ स्वरूप तुम्हांला त्यांत 
दिसेल. स्वतंत्र, विधायक विचारशीलता ही काय वस्तु 
आहे जर पाहावयाचें असेल तर ' प्रगती 'तील 
त्यांचे लेख वाचा. ” 

* प्रगति ' हें पत्र मुख्यत: सुशिक्षितांकरितां होतें- 
सुशिक्षितांच्या विचारांना वळण लावून, “ महाराष्ट्राचे 
राजकारण व समाजकारण शब्दपंडितांच्या, भोंगळ 
साहित्यिकांच्या व तोंडपाटलांच्या ताब्यांत गेल्यामुळें 
जो एक विपरीत परिणाम घडून येऊन, सुलभ देश- 
भक्तीचे आणि वावदूक मुत्सहेंगिरीचें जें पेंव फुटले 
आहे” त्याला आळा घालावा हा शेजवलकरांचा 
* प्रगति ' -संपादनांतील प्रमुख हेतु होता. त्या हेतूच्या 
सिद्धथ्थ त्यांसा अनेक लब्धप्रतिष्ठितांशीं झुंज द्यावी 
लागली. ' प्रगती ' चा सरकारी रोषामुळें अपमृत्यु न 
होता, तर त्यांनी आपली झुंज अविरत चालवून एक 
विचारप्रधान राजकारणी, समाजकारणी वर्ग निर्माण 
केला असता. आणि हा वगंच समाजाचा त्यांच्या अपेक्षे- 
प्रमाणें ' मेंदु' बनता. समाजाचें धुरीणत्व ढिलें डोके आणि 
तकलूुपी ज्ञान असलेल्या लोकांच्या हातांत गेलेले असल्या- 
मुळें अनवस्था-प्रसंग निर्माण झाला आहे, असा शेजवल- 
करांचा स्पष्ट सिद्धान्त. “ कुंपणानें शेत खावें त्या प्रमाणें 
सध्यांच्या देशभक्तांनी व समाजसेवकांनी समाज 
खावून टाकला आहे. समाज पुढें लोटून प्रगति घडवन 
आणण्याएंवजीं स्वत:ला पुढें लोटन पुढारी बनण्यांत ते 


ळी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डा कर 
ढ् शर १९ हे 1 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ट्‌ 
ड्‌ 


कृतकार्य ज्ञाले आहेत. तण माजून पीक वुडावें 
त्याप्रमाणें क्षत्र, झोंड, दुष्ट, लोभी यांच्या सुळसुळाटानें 
समाज हितसाधक काये वुडून जात आहे. ” - हा त्यांचा 
खणखणीत इ्ारा. हा इद्यारा समाजानें अद्यापहि 
मनावर घेतलेला नाहीं. वृद्धिहीनता आणि त्याबरोबरच 
येणारी स्त्रेणता अनावर होत चाललो आहे. आजच्या 
समाजाच्या जीवनाचे नियंते सिने-दिग्द्शक, सिने-नट 
आणि नटी होऊं पहात आहेत. असलें नेतृत्व असल्यावर 
समाजाची ' प्रगति ' अलोकिक होईल हें काय सांगायला 
पाहिजे? 
“ प्रगति ' वंद पडणें हा शेजवल्करांच्या वौद्धिक 
व भावनात्मक आयुष्याला वसलेला एक जबरदस्त 
हादरा होता. या हादऱ्याची तीव्र दाहकता त्यांना 
जवळून ओळखणारेच तेवढे जाणू शकले. समाज एका 
प्रक्षोभक पण विधायक विचारशक्‍तीला मुक्‍त आहे ही 
दुःखदायक जाणीव त्यांनाच वारंवार होत होती. 
' प्रगति ' बंद पडल्यावर विचारशील, क्रियाशील असे 
शेजवलकर काही वषें सुन्न, क्रियाहीन अश्या अवस्थेंत 
जीवन कंठीत होते. कांहीं वेयक्तिक घटनाहि त्याला 
कारण होत्या. पण त्या अवस्थेतून हे हळुहळु पांचसहा 
वर्षांनंतर वाहेर आले. पुण्याला डेक्कन कॉलेजचे 
“ रीसर्चे इन्स्टिट्यूट ' मध्ये रूपांतर होऊन, त्यांचें मन 
ज्यांत रमेल, जीवनांत एक नवीन आज्या निर्माण होऊं 
शकेल असें अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन यांचें 
काम त्या संस्थेत त्यांना मिळालें. सरकारांत, त्याच- 
प्रमाणे विश्‍वविद्यालयांत महत्त्वाच्या स्थानावर असलेल्या 
त्यांच्या कांहीं स्तेह्यांच्या आग्रहामुळेंच त्यांनीं हें काम 
स्वीकारले. ' कांहींहि करूं नये ' अक्ली त्यांची झालेली 
प्रवृत्त ' कांहीं तरी करावें ' अशी हळुहळु वनू लागली. 
दोजवलकर यांनीं इतिहासविषयक छोटे-मोठे 
अनेक निबंध, प्रबंध्र लिहिले आहेत. भारत इतिहास 
संशोधक-मंडळ व डेक्कन रीसर्च इन्स्टिट्युट यांची 
त्रैमासिके, * लोकशिक्षण ' , “ सह्याद्रि ', ' नवभारत ' 
वगैरे मासिके यांतून ते प्रसिद्ध झालेले आहेत. 
* पानिपत * प्रकरणीं त्यांनी लिहिलेला प्रदीर्घ प्रवंध हा 
त्यांच्या सूक्ष्म व्यासंगशीलतेचें यशस्वी फलित होय. 
अलीकडे नाना फडणविसाचें दप्तर संशोधून संपादित 
करण्याकडे त्यांचें लक्ष वळलें आहे. नुकताच त्यांचा 
* ४१8४]पा 115 ', ४०.1 हा नागपूरकर भोंसले 
यांच्या सुमारें ३५० पत्रांचा संग्रह प्रसिद्ध झाला असून, 
त्या संग्रहाला त्यांची ५० पानांची प्रस्तावना आहे. 


अनुक्रमणिका 


तवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


इतिहासाप्रमाणेंच समाजशास्त्र हाहि त्यांचा 
आवडता विषय आहे. मराठी समाजाचा या दृष्टीनें 
त्यांनीं खूप विचार केला आहे, त्याचें मनोविइलेषण 
करण्याचाहि प्रयत्न केलेला आहे. ' लोकशिक्षण * व 
“ नवभारत ' यांत प्रसिद्ध झालेले त्यांचे ' ब्राह्मण्या - 
वरील निवंध, त्याचप्रमाणें ' प्रगति! पत्रांत ' हिंदु- 
समाजाची घडी कां बिघडली? ', * मिश्रविवाह्‌ 
करावे काय? ', ' गुरख्यांची महाराष्ट्रावर स्वारी ' , 
“ संततिनियमन ' , “ महायुद्धानंतर ' , ' सीमोल्लंघन 
यांसारखे लिहिलेले लेख त्यांच्या निर्भीड व तलस्पर्शी 
विचारपद्धतीची साक्ष देतात. 

इतिहास आणि समाज यांच्या समीक्षणविशलेषणा- 
प्रमाणेच त्यांचें वाड्मयाचेंहि समीक्षण वेशिष्टयपूण 
आहे. “* विविधज्ञानविस्तारां'त, । माझें रामायण! 
त्याचप्रमाणे ' प्रगती 'मध्यें, ' ब्राह्मणकन्या ', ' सुशीलेचा 
देव ', “सह्याद्रीच्या पायथ्याशीं ' या पुस्तकांची त्यांनीं 
केलेलीं समीक्षणें त्यांच्या विचारवि्लेषणात्मक समीक्षण- 
कोशल्याची उत्तम साक्ष देतात. कांहीं वर्षांपुर्वी 
ह. वि. मोटे या एका वाडूमयवेड्या जहेजवलकरभक्तानें 
' जेजवलकरांचे लेख, प्रथम खंड ' या नांवानें प्रसिद्ध 
केलेल्या पुस्तकांत हे समीक्षणात्मक लेख आढळतील. 
या खण्डाप्रमाणेंच आणखीहि कांहीं खण्ड छापून 
दोजवलकरांचे विविध विषयांवरील निवडक लेख एकत्र 
प्रसिद्ध करण्याचा त्यांचा विचार होता. आथिक प्रति- 
कूलतेमुळें असो किवा या ' प्रथम खण्डा 'ला विशेषसा 
आश्रय मिळाला नाहीं म्हणून असो, पुढील खण्ड कांहीं 
भ्रकाशांत आले नाहोंत. प्रत्येक वाड्मयाचें स्वतःचे 
समीक्षणश्ञास्त्र म्हणून कांहीं असतें, आणि असलेंहि 
पाहिजे, हें ज्यांना मान्य असेल त्यांनीं हा वाडूमय- 
विषयक लेखांचा खण्ड अवश्य अभ्यासावा. आदक्षं 
समीक्षकाची तयारी कोणत्या दर्जाची असावी लागते, 
याची थोडीक्षी तरी कल्पना या पुस्तकावरून येण्या- 
सारखी आहे. ' प्रगति! साप्ताहिकांतील ' राजवाडे 
आणि भांडारकर ', ' दयानंद ', * न्यायमूति तेलंग ', 
र आगरकर ', । प्रतिभा ' पाक्षिकांतील * डॉ. श्रीधर 
व्यंकटेश केतकर ', ' सह्याद्रि ' मासिकांतील * समाज- 
शास्त्रज्ञ डॉ. केतकर ', त्याच प्रमाणें स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध 
झालेला ' दत्तात्रय विष्णु आपटे ' यांजवरील निबंध 
यांसारखे व्यक्तींच्या कार्याचे मोजमाप घेणारे, त्यांच्यां- 
तील मन:प्रवाहांचें दशन करून देणारे, त्यांच्या विशिष्ट 


७ 


... 
ह... जी गण ढं र कः प्र > 
उक ळू भुत्या टि 
पक 0 अजगारत. 26 
भ्ह्च गो ऱ्प! 
न अमृतमहोत्सवी, ह ह 
र्ट स 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 1 ळे: ् 
मराठी ि र 6 डर श्‌ क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १” 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राध्यापक त्र्यं. 


जीवनदर्णाची चिकित्सा 
लेखनहि अभ्यसनीय आहे. 

शेजवलकर, भपकेदार होळी आणि सेल, भोंगळ 
विधानपद्धति यांचा मनस्वी तिटकारा करतात. जें 
कांहीं सांगावयाचें तें आटोपशीर भाषेत, मुद्द्याचे सुव 
अखण्ड राखून सत्यतेनें मोजक्या अर्थगर्भ दाव्दांत 
सांगावें असा त्यांचा लेखनाच्या बाबतींत नेहमींच 
कटाक्ष असतो. हें आपलें धोरण त्यांनीं आपल्या सर्वे 
प्रकारच्या लेखनांत जागरूकपणे सांभाळलेलें आहे. 
लेखन नटवण्यापेक्षां विचाराने तें भरदार करण्याकडे 
त्यांचें लक्ष असतें. त्यामुळ एखाद्या विषयावर अली- 
कडील अनेक सिद्धहस्त लेखकांप्रमाणें झटपट लेखन ते 
करूं दकत नाहींत. ज्या विषयावर लिहावयाचे त्याच्या 
चितनांत ते वराच वेळ घालवितात. काय व कोणत्या 
प्रकारें सांगावयाचें हें मनाशीं निश्‍चित झालें म्हणजेच 
ते लेखणी उचलतात. त्यांच्या भाषेत सडेतोडपणा- 
बरोबरच जो एक प्रकारचा ठसकेबाजपणा आणि 
दिमाख आढळतो, तो विशिष्ट शब्दरचनापद्धतीमुळें 
आलेला नसुन, तिच्यामागे असलेल्या विशिष्ट सुक्ष्म' 
निरीक्षणांतून निर्माण झालेल्या समाजशास्त्रीय विचार- 


करणारें समीक्षणात्मक 


शं. दोजवलकर २७ 

शेजवलकर हे स्वतःस, समाजसेवेच्या हेतूनें विद्या- 
क्षेत्रांत पडलेली व्यक्ति असें मानतात. जी विद्या, जें 
ज्ञान समाजाच्या कारणीं लागत नाहीं त्याचें संपादन 
करण्यांत आय॒ष्य घालविणे, हा त्या आयुष्याचा शुद्ध 
दरुपयोग होय असें समजणाऱ्या दर्गापैकीं ते एक आहेत 
पण खेदाची गोष्ट अशी को, आपले आयुष्य समाजो- 
पयोगी व्हावें यासाठीं कष्टणाऱ्या या विठ्ठानाची कदर 
समाजानें मात्र बाळगलेली नाहीं. एकाद्या विद्ठानाचा 
व्यासंग समाजोपयोगासाठीं चाललेला आहे, ही कल्पनाच 
मुळीं त्याला विचित्र वाटते. 

ओेजवलरांची आतां साठी उलटली असून ते 
नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आहेत. असें असलें तरी 
आपला व्यासंग अखण्ड चालू ठेवण्याची ते उमेद 
बाळगतात. मराठी इतिहासाच्या साधनांचें संशोधन, 
संपादन व. विवेचन करण्यांत उर्वरित आयुष्य घाल- 
विण्याची त्यांनीं आकांक्षा धरलेली आहे. त्यांच्या 
परिपक्व प्रज्ञेचा मराठी इतिहासाला या योगें अधिका- 
धिक लाभ घडत गेल्यास ती एक भाग्याचीच गोष्ट 
ठरेल. राजवाडे, खरे, आपटे, केतकर यांनीं तपस्या- 
पुर्वक चालविलेले ज्ञानोपासनेचे अग्निहोत्र अखण्ड चालूं 


सरणीमुळें आलेला आहे. विचारांचा दिमाख हें ठेवण्याचे कार्य त्यांजकडून घडो, असेंच माझ्यासारखा 
शेजवलकरी लेखनाचें एक वैशिष्ट्य आहे. केव्हांहि इच्छील. 
जेट जर जेर 


24:27 > 6 क) 0020002 ळी ल्क 0 “नदली 


३2) ५३० ७ टकर 
८०00000000 


क ०] > 
श्र 


र ' प्राज्ञ ' प्रकाशन : वड क 
डं र (तड धर 
र क्ाकदेक कतत 
रड 9 संपादक : टि 
र डॉ० वसंत स० जोशी धु 
र ठी 
रं प्रस्तावना : ऱ् 
र तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी १ 
र मूल्य तीस रुपये. नि 
डं लिहा : धे 
डर चिटणीस, प्राक्षपाठशाळामंडळ, बाई, अ 
थ्रू ७“ ० *“0 .» थ्ट््ूट ०(०>%-० ९: ०९ र 
अक्का क्क यकत ट्क का क कक क क्क > 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्याचा ऱ्हास 


प्रा. त्य. शं. शेजवलकर 


* बरोबर वीस वर्षांपूर्वी वरील नांवाचा प्रबंध 
लिहिण्याचे योजून त्यांतील ब्राह्मण्य * हा काय पदार्थ 
आहे याची व्याख्यारूप चर्चा मीं एप्रिल १९२८ च्या 
* लोकशिक्षणां 'त केली होती. माझ्या त्या चारपानी 
लेखानेंच कुतूहळ निर्माण होऊन क॑. तात्यासाहेब 
केळकरांसारखे इसमहि पुढील प्रकरणाची वाट पाहत 
होते हें मला पुढें कांहीं वर्षांनीं त्यांच्याकडूनच समजलें. 
पण आयुष्यांतील अनेक वावींप्रमाणें तो प्रबंध लिहिणेंहि 
त्या व्याख्येवरच राहून गेलें. तो प्रबंध लिहिण्याची 
कल्पना मला स्पेंग्ळरचा “ पाश्‍चात्य संस्कृतीचा र्‍हास ' 
हा ग्रंथ वाचल्यामुळे सुचली होती. माझा ब्राह्मण्य हा 
शब्द ब्राह्मण जातीशीं निगडित नाही, हें मीं माझ्या 
व्याख्येंतच स्पष्ट केलें होतें. प्लेटोच्या तत्त्वज्ञान्याप्रमाणें 
ब्राह्मण म्हणजे अखिल मानवसमाजारचें चिरंतन हित 
डोळ्यांसमोर ठेवून भौतिक परिस्थिति व मनुष्यमात्राची 
मनोरचना यांची वेळोवेळीं सांगड घालून देणारा 
अत्यठ्पसंख्य वर्ग होय व या वर्गाने दिग्दशत जी 
अखिलमानवहितसाधक समाजव्यवस्थिति तेंच ब्राह्मण्य 
होय असें मीं म्हटलें होते. तीच गोष्ट डोळ्यां- 
समोर ठेवून मीं पृढील विचार मांडीत आहें. 
ब्राह्मण हें नांव काढतांच अनेक सुशिक्षितांचें- ब्राह्मण- 
जातींतील सुशिक्षितांचेंहि डोके उठतें व ते देहभान 
विसरून बोलूंच नव्हे, तर देहभान विसरल्यासारखे 
आचरणहि करूं लागतात. हें महाराष्ट्रांत गांधींच्या 
खुनाच्या निमित्ताने उघड झालें आहे. पण याला 


श्‌ 


* प्रा. शेजवलकर यांनी प्रस्तुत लेखांत मुख्य वि 
मतें दिग्दशित केलीं असून त्यांमधून वाचकांस त्यांचें वि 


केलेलीं मतें समाजांत सध्यां चाळू असलेल्या निरनिराळ 


अंशत: प्रातिनिधिक अशीं आम्हांस वाटल्यामुळे त्यांचा 


प्रा. शेजवलकर यांनीं प्रदशित केलेल्या विचारांपैकीं कांहीं विशे 
* जावडेकर यांनीं आपले विचार दिग्दशित केले 
सत्याग्रह हवा " या त्यांच्या लेखांत दिसुन येतील.-_ का. सं. 


आचार्य शं. द 


अनुक्रमणिका 


शि 
लेखांतील अनेक विधानें वादग्रस्त आहेत. तरी पण त्यांनी 


था विचारप्रवा 


भिऊन ३००० वर्षे सुप्रतिष्ठित झालेला आदशं दाख- 
विणारा शब्द भाषेतून हांकून देणें योग्य ठरतें असें 
आम्हांस वाटत नाहीं. म्हणून वीस वर्षांपूर्वीच ठर- 
विलेल्या अर्थानें तो शब्द योजून कांहीं लिहिण्याचे 
योजिले आहे. 
खऱ्याखुऱ्या अर्थानं ब्रह्महत्या 
समाजहिताची कोणतीहि गोष्ट कोणी तरी 
अधिकारी पुरुषाने सांगितल्याशिवाय होत नसते. 
समाजाला वळण देण्याचा अधिकार कोणाचा 
याबहृळ मतभेद होणें साहजिक आहे. अधिकार 
लादण्याच्या सध्यांच्या लग्नघाईत आपलीच आअधि- 
कारसंपन्नता तकंज्ञास्त्रांत वणिलेल्या अखेरच्या उपायाने 
म्हणजे लगुडप्रहारानें सिद्ध करण्याचा मार्ग भाज बहु- 
संख्य मानवसमाज चोखाळीत आहे. जर हा मार्ग 
इतिहासांत आजवर चालत आलेला म्हणून पुढें चालूं 
द्यावयाचा असेल तर मानवजात सुधारणेच्या मार्गावर 
आहे असें म्हणणें मुष्किलीचें ठरेल. मानवसमाजाची 
सर्व प्रगति त्याच्या नैतिक भावना बदलून उच 
होण्यावर अवलंबून असते. वेळोवेळीं जर 
भावना टाकून नवीन नैतिक मूल्ये प्रस्था 
उच्च मानवांचें इतिकतंव्य होय. आपल्य 
नवीं मूल्यें निर्माण करूं पा 
हीनदीन झालेल्या आपल्या 
व निराशेच्या निबिडांधका 
पेटवून आपल्याला केवळ 


च्चतर 
जुन्या पाशवी 
पित करणें हेंच 
1 सुदैवानें अशीं 
हणारा महापुरुष सवंस्वी 
भरतभूमींत जन्मास आला 
रांत त्यानें जागती ज्योत 
राष्ट्रहिताच्याच नव्हे तर 


गाने इतर अनेक विषयांवर आपलीं 
ष्ट व्यक्तिमत्त्व व झली दिसून येतील. त्यांच्या 
आपल्या लेखांत अनेक प्रचलित विषयांवर व्यक्‍त 
हांचीं द्योतक, म्हणूनच त्या दृष्टीनें 
प्रस्तुत लेख मोठा असूनहि आम्हीं तो छापला आहे. 
ष महृत्त्वाचे व मूल्गामी असे निवडून त्यांवर 

आहेत, ते याच अंकांत * ब्राह्मण्य नको, 


ह: 
न क. शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


षयावर व तदनषं 


२ 


नट ८ ९ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्याचा ऱ्हास 


भानवजातीच्या उद्घाराच्या मार्गावर चालू केलें. 
“ शमोदमस्तप: शोचं क्षान्तिराजंवमेव च । ज्ञानं विज्ञान- 
मास्तिक्यं ' इत्यादि ब्रह्मकर्मस्वभावज गुण ज्याच्यांत 
इतर कोणाहीपेक्षां ढळढळीत दिसले, असा हा स्वगुणो- 
त्कर्षानेंच सिद्ध झालेला ब्राह्मण एका ब्राह्मणवुवाच्या 
हातून मारला जावा हें कोण देवदुविलसित ! ब्राह्मणाने 
अनिष्टाचा नाश खरोखरीं श्ापानेंच, म्हणजे तपश्‍चर्ये- 
चाच इष्ट कार्यासाठीं व्यय करून करावयाचा असतो. 
तो ' शरादपि ' करावयाचा हें ज्याजवळ तपडचर्या नाही, 
त्याचेंच केवळ आचरण; पण तेंहि समोर लढण्यासाठी 
उभा असेल त्यावरच योजावयाचें अस्त्र. हिंदुधर्मावर 
अत्याचाराने जय मिळवूं म्हणणाऱ्या परधर्मीयांवर या 
अस्त्राचा प्रयोग करण्याचा ज्यांना कधीं धीर झाला नाहो, 
त्यांनी स्वकोयांतीलच खऱ्या ब्राह्मणावर त्याचा प्रयोग 
करणें, म्हणजे खऱ्याखुऱ्या अर्थानें ब्रह्महत्या होय. 

खरी ब्रह्महत्या होणें ही गोष्टच ब्राह्मण्याचा ऱ्हास- 
काल दाखविते. ब्राह्मण्याचा उगम समाजांतील वेग- 
वेगळ्या वर्गांत व गुणांनीं लहानथोर माणसांत एक 
प्रकारची समतोलता स्थापन करून समाज प्रकृतींत सम- 
धातपणा निर्माण करण्यासाठीं होत असतो. या समाज- 
प्रकृतीवर वंद्याप्रमाणें सतत लक्ष पुरवून तिच्यांत बिघाड 
होऊं न देणें हेंच ब्राह्मणांचे कर्तव्य आणि असें करणारे 
तेच ब्राह्मण या नामाभिधानास योग्य. ज्या समाजांत, 
ज्या संस्कृतींत, ज्या जगतांत असा वर्ग उरत नाहीं, त्या 
समाजाची प्रकृति दिवसेंदिवस खालावत जाणें अपरिहार्य 
होतें. हिंदुस्थानांत इतर कोठेंहि दृष्टीस न पडणारी 
जातिसंस्था निर्माण झाली व बहुत.काळ ती बिनबोभाट 
चालली, यावरून तिचा उगम भारतीय समाजांत 
ततिर्माण झालेले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी झाला व म्हणूनच 
ती लोकांना मानवून शेकडों वर्षे सर्वमान्यतेनें चालली, 
असें इतिहासाभ्यासकास म्हणावें लागतें. ही संस्था 
आतां अडगळीसारखी वाटू लागली आहे, तेव्हां तिचे 
दिवस भरले व उपयुक्तता संपली असा सामान्य बोध 
होतो; पण असें म्हटलें तरी २००० वर्षांवर चालत 
आलेली व या देशांतील हिंदुमात्राच्याच काय, पण 
इस्लामी व ख्त्रिस्ती लोकांच्याहि अंगी भिनलेली अज्ली 
संस्था एकदम जाहीरनामा काढून मोडणारोहि नव्हे हें 
उघड आहे. तसें झाल्यास साम्यवादाच्या प्रस्थापने- 
नंतर रशियांत जसा गोंधळ माजला, प्राणहानि झाली 
व संस्कृति उखडून निघाली, त्याच्याहूनहि फार मोठ्या 


अनुक्रमणिका 


२९ 
प्रमाणांत फिरून कोणत्याहि उपायांनी भरून त 
निघणारी हानि भरतखंडांत होण्याचा बळकट संन्नव 
दिसतो. आपल्या समाजाची प्रगति ज्ञांततामय लोक- 
शाहीच्या मार्गाने होतांना दिसत नाहीं, असें धनंजयराव 
गाडगिळांसारखे विचारी पुरुष सांगतात. म्हणजे येथें 
वर सांगितलेला धोका निश्‍चितच संभवतो. आधुनिक 
लोकशाहीच्या उगमस्थानाशीं आपला सेव्यसेवकभाव 
एका शतकावर टिकून सुद्धां जर आपण इंग्लंडची 
शांतताप्रधान संक्रमणपद्धति आत्मसात्‌ केली नसली, 
तर भारतवासी हे या विद्येबाबतचे अगदी बथ्थड 
विद्यार्थीच म्हटले पाहिजेत; आणि अशी गोष्ट अहिंसेचा 
प्रसार पुरी एक पिढी एका सर्वमान्य महात्म्याकडून 
होऊनहि शिल्लक उरते, यावरून त्या महात्म्याच्या 
शिकवणीचा येथील लोकांवर कांहींच परिणाम झाला 
नाहीं असें म्हणावयाचें काय ? याबाबत जगाचें मत 
अजमावावयाचें तर ज्या अर्थी नोबेलचें श्यांतता पारि- 
तोषिक महात्मां गांधींना मिळालें नाहीं व याउलट 
अनेक राजकारणी खटपट्यांना दिले गेलें, त्याअर्थी 
पाश्‍चात्य लोक शांतताप्रस्थापनेचें श्रेय गांधींना देऊं 
इच्छीत नाहींत हे स्पष्ट होतें. भारतीयांनी याहि 
मताचा विचार करावयास तको काय ? 

गांधींच्या पूर्वी अग्रेसर ठरलेल्या लोकमान्य 
टिळकांना इंग्रजांनीं * हिदी असंतोषाचे जनक अशी 
पदवी बहाल केली होती. “ असंतोष: श्रियो मूल्म्‌" हें 
तर शाइवत सत्य आणि गांधींनीं हिंदुस्थानला इंग्रजांशी 
केलेल्या झगड्यांत जयश्री मिळवून दिली असें मानलें, 
तर ती श्रीहि त्याच उपायानें म्हणजे परक्या अंमला- 
विरुद्ध असंतोष निर्माण करून मिळविली गेली असें 
ठरतें. असंतोष निर्माण करणारा म्हणजेच मनाची 
समस्थिति ढळविणारा, शांतताप्रस्थापक कसा म्हटला 
जाईल ? एवंच गांधींनीं हिंदुस्थानांत शांति स्थापन 
केली हें खरें नसुन खळबळ निर्माण केली हेंच इतिहास- 
दृष्ट्या खरें. व एकदां खळबळ निर्माण झाली म्हणजे 
ती केवळ परक्यांबद्दलच कशी उरेल? तौ आपला 
प्रभाव घराबाहेरच्याप्रमाणें घरांतहि दाखविणारच ! 
आणि तिनें तो आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या पाकिस्तान स्थापन 
करून दाखविलाहि आहे. 
इंग्रजांनों निर्माण केलेला समंध 


गांधींनी टिळकांप्रमाणें एका राजकोय बाबींतच 
असंतोष निर्माण करून त थांबतां इतर सामाजिक 


क वि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


च 


प्रश्‍नहि हातांत घेऊन तेथेहि समाजांतील वेगवेगळ्या 
गटांत वेगवेगळया कारणांबाबत असंतोष निर्माण केला. 
सर्वे समाजच आमूलाग्र ढवळला गेल्यामुळें त्याला 
तोंड देणें परक्यांना अशक्‍य झालें हा गांधींच्या 
असंतोषनिमितींतील चांगला भाग होय. टिळकांच्या 
राजकीय असंतोषावर इंग्रजांनीं जातीयतेचा तोडगा 
शोधून काढून राजकीय चळवळीला पायबंद घातला. 
हा पायबंद किती बळकट होता हें गेल्या तीस वर्षांतील 
राजकारणांत दिसून आलें व पाकिस्तानची निर्मिति 
हीहि त्याच धोरणाचा चिरंतन परिणाम होय. गांधींनी 
सर्वे लोकांत असंतोष निर्माण करून इंग्रजांना हिंदुस्थान 
सोडणें भाग पाडलें असें म्हटलें, तरी त्यांनाहि इंग्रजांनीं 
स्वत:च्या रक्षणाथे निर्माण केलेला समंध गाडून टाकतां 
आला नाहीं. असें होण्याचें कारण काय? कारण 
इतकेंच की त्यांनीं परकीय सत्तेच्या छत्राखाली 
राजकीय दृष्ट्या सुरक्षित राहण्यासाठी जे अहिसेचें 
धोरण अवलंबिले व इतरांवर राष्ट्रीय सभेच्या अनुज्ञेच्या 
रूपानें लादले, तें त्यांना स्वतःला तत्त्वदृष्ट्या व 
नीतिदृष्ट्या मंजूर असलें तरी इतरांनी त्याचा अवलंब 
केवळ आपआपल्या इष्ट साधनासाठीं केला होता. 
इंग्रजांच्या कायदेशीरपणाच्या तत्त्वाला गांधींच्या या 
शांततामय मार्गाच्या घोषणेने चांगलाच काटशह दिला. 
त्यामुळें गांधींची आक्रमक चळवळ सुद्धां कायद्यांना न 
जुमानतां फोफावूं शकली. इंग्रज कायदेबाज असल्यामुळे 
त्यांच्याविरुद्ध गांधींची मात्रा लागू पडली. आपल्याला 
कायदा सुरक्षित राखतां येत नाहीं असें दिसल्याबरोबर 
हिंदुस्थान सोडण्याचा निर्णय त्यांनीं आपल्या उपजत 
शहाणपणाने त्वरित घेतला; पण ज्यांनीं केवळ 
राजकीय सोंगाची बतावणी करण्यासाठीं अहिसेचा 
बुरखा घेतला होता, त्यांचें खरें स्वरूप मात्र इंग्रज 
जाणार, जात आहेत, गेले, हें दिसण्याबरोवर निदशंनास 
आलें. सत्ता काबीज करण्यासाठीं कोणताहि प्रकार 
अनैतिक नाही, अशी विचारसरणी सुरू झाली. गेल्या 
शंभर वर्षांत न दिसल्यामुळे जे प्रकार भरतभूमींतून 
नष्टच झाले असें आपण सर्वे समजत होतों व ज्या 
समाजाला गांधींच्या अहिसेच्या मुलाम्यामुळें सद्यः- 
स्थितीच्या चकाकोचा आभास निर्माण करतां आला 
होता, तो समज उण्यापुऱ्या एक वर्षांत रसातळाला 
ग्रेला व आपल्या समाजांतील अमानुषतेचें खरें स्वरूप 
चवाठ्यावर आलें. इंग्रजांना नमविण्यांत यश आलेल्या 


अनुक्रमणिका 


नव'भा'रत 


जून-जुलं, १९९५ 


गांधी-नेहरूंनाहि या समंधासमोर साष्टांग नमस्कार 
घालावा लागला. जें कधींहि प्राण गेला तरी आपण 
कवूल करणार नाही किवा देणार नाहीं असें ते म्हणत 
होते, तेंच कबूल न केलें तरी देणें त्यांना भाग पडलें. 

मात्र या गोष्टीचे नैतिक दुष्परिणाम त्यांच्या 
लक्षांत आले नाहींत असें दिसतें. जुनी साम्राज्यशाही 
मोडण्यासाठी इंग्रजांनीं साडेचार वषे पहिलें महायुद्ध 
खेळून क॑सरला ठेचून काढलें व त्यांतच झारशाहीची 
आहुती पडळी; पण या महायज्ञांतुन साम्यवादी क्रांति- 
तंत्राचा नवा राक्षस निर्माण झाला. त्यापासुन बचाव 
करण्यासाठीं वंशवादावर आधारलेल्या नव्या झोटिंग- 
शाह्या पुढे आल्या. या झोटिंगशाह्यांना व त्यांच्यामागे 
असलेल्या मानवसमाजविघातक नव्या तत्त्वज्ञानाला 
गाडून टाकण्यासाठी दुसरें महायुद्ध लढविण्यांत आलें. 
नव्या शस्त्रांच्या मदतीनें त्यांचा नि:पात करण्यांत आला. 
हा नि:पात अर्थातच नैतिक मार्गानें झाला नाहीं येवढेच 
नव्हे, तर तो नव्या अनैतिक अमानुषतेच्या बळावर 
बडवून आणण्यांत आला. आपला हेतु- न्याय्य हेतु 
सुद्धां साध्य करण्यासाठी अनैतिक मार्गांचा अवलंब 
करण्याचा प्रकार साम्यवादी तंत्रानें यापुर्वीच जगभर 
फेलावला होता, त्याला आतां राष्ट्रदृष्टया कायदेशीर 
स्वरूप आल्याप्रमाणे झाले. हें कायदेशीर स्वरूप नवीन 
निर्माण झालेल्या संयुक्‍तराष्ट्रसंघाच्या आधारभूत प्रमुख 
राष्ट्रांनी आणून दिले, ही याबाबत विशेष लक्षांत 
ठेवण्यासारखी गोष्ट होय. रेव्हरंड होम्ससारखे अमेरिकन 
ब्राह्मण ही गोष्ट * अब्रह्मण्यं अब्रह्मण्यम्‌ ' म्हणून 
कितीहि निंदोत, पण ती अंमलांत आणिली गेली खरी ! 
या अनेतिक घटनेचा कांहीं अकल्पित 
स्थानला मिळाला व त्यामुळे हिंदुस्थान 
अर्थात्‌ द्विभवत स्वातंत्र्य येथील राजकौय पक्षांच्या 
अंदाजापूर्वीच अंमलांत आलें. जी गोष्ट दहापांच वर्षे 
लढूनहि कदाचितूच सिद्ध व्हावयाची, ती आका्यांतील 
बापाकडून अशा रीतीने अकस्मात पदरांत टाकण्यांत 
आल्यामुळें हिंदुस्थानचा राजकीय तोल मात्र पुर्णपणे 
गेला, ही गोष्ट बो अर्थानें महात्माजींच्याहि लक्षांत 
आली होती असें दिसत नाही. 
स्वयंनिणयाचें उंटाचें पिल्लू ! 

जर हिंदुस्थानातील एका संघटित व मोक्याच्या 
जागा धरून बसणार्‍या अल्पसंख्य गटाला केवळ अनैतिक 
अमानुषतेच्या प्रभावाने हवें तें मिळुं शकतें, तर उतर , 


७:24 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


फायदा हिंदु- 
चें स्वातंत्र्य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्याचा ऱ्हास 


अल्पसंख्याकांनाच नव्हे तर विशिष्ट भागांतील बहु- 
संख्य़ाकांना ते चहातील तें कां मिळूं नये ? पाकिस्तान 
नाक मुठींत घेऊस देणें भाग पडल्यावर, कांही काँग्रेस- 
पक्षीय राज्यशास्त्रकार झालेल्या अनिष्ट प्रकाराला असें 
गोंडस स्वरूप देऊं लागले कों काँग्रेसने जे केलें, तें तिला 
संमत अशा स्वयंनिणयाच्या तत्त्वानुसार जे जरूर तेंच 
केलें. हें स्वयंनिणयाचें पिल्लू कोणत्या घरांत शिरून 
घर डोक्यावर घेईल याचा नेम नाहीं. पाकिस्तानच्या 
विचारसरणीच्या मागोमाग पठाणिस्थान, शौख्विस्थान, 
द्रविडिस्थान असें होतां होतां आतां मराठास्थान हि यावें, 
हें कालाच्या ओघास अनुसरूनच आहे. 

या विचारसरणीमांगील तत्त्वज्ञान खऱ्या अर्थानें 
वस्तुत: खोटें व पोकळ आहे; पण जर एकाद्या 
प्रदेशांतील बहुसंख्य लोक तसें करावयाचें म्हणतील, 
तर त्याला प्रतिबंधक शक्ति आजचे राजकारणी 
अंतगगंतरीत्या निर्माण करूं शकत नाहींत, हें स्पष्ट आहे. 
या विचारसरणीमागे मुख्यत: खोटा गर्व व नागडा 
स्वाथे हींच मुख्य प्रवतंक अंगें असतात, असें या 
तत्त्वांच्या इतिहासावरून दिसून येतें. जमन लोकांनीं 
आपल्या घरीं स्वत:ला जगांतील सर्वश्रेष्ठ मानववंश 
असें म्हणवून घेतलें, तर त्यांत इतरांचें कांहीं वेंचत 
नाहीं. पण या सरवेश्रेष्ठतेच्या तत्त्वाचा प्रत्यक्षांत उप- 
योगांत आणावयाचा उपसिद्धांत असा कीं, ज्याअर्थी 
आम्ही श्रेष्ठ, त्याअर्थी इतरांनीं आमच्या अंमलाखाली 
आलें व राहिलें पाहिजे. मुसोलिनीच्या फासिस्ट पक्षाने 
रोमन साम्राज्याच्या कल्पनेचे पुनरुज्जीवन केलें, 
त्यांतीलहि सद्यकालीन उपयोगाचा भाग म्हणजे, जुन्या 
रोमन लोकांचे वंशज जे आजचे नादान इटालियन, 
त्यांचें राज्य इतरांवर व्हावें ! पठाण हे पुर्वी कधींच 
पुर्णपणे परतंत्र नव्हते; मग आतां त्यांना पाकिस्तान 
येऊनहि स्वातंत्र्य कां मिळूं नये? शीख रांगड्यांनीं 
एका काळीं बहुसंख्य मुसलमान प्रदेशावर ठोकून राज्य 
केलें होतें. मग भातां त्यांनीं इतर बहुसंख्यांत मिसळून 
नामशेष कां व्हावें ? त्यांना नव्या हिंदुस्थानांतहि शीखांचें 
बहुसंख्य मत हमखास चालेल असा प्रांत तोडून पाहिजे! 
मराठ्यांचेंहि तसेंच. शिवाजीमहाराजांचें नांव घेऊन ते 
आजच्या मनूंत आपलें एकछत्री राज्य स्थापूं म्हणणार; 
मग असें करूं म्हणणाऱ्यांपैकी एकालाहि शिवाजी- 
महाराजांच्या राज्यसंस्थापनेच्या मुळाशीं असलेल्या 
मूलभूत कल्पनांची व तंत्राची तिळमात्र हि ओळख तसेना 


अनुक्रमणिका 


३१ 


कां ? अल्पसंख्य ज्ञात्यांची मतें गुंडाळून ठेवून व स्वत:च्या 
स्वार्थाला तात्कालिक फायदेशीर अश्या तंत्राचा अवलंब 
करून सत्ता वळकावणें हा नवा दंडक जगांतील राष्ट्रांत 
पडत चालला आहे. धूत साम्यवाद्यांनीं छोटया राष्ट्रांच्या 
पुनरुज्जीवनाला व स्वातंत्र्याला मान्यता देण्याचा 
वूट कां काढला आहे, ही गोष्टहि गेल्या पिढींतील 
इतिहासावरून लक्षांत येण्यास अडचण पडत नाहीं. 
यामागील खरा हेतु एकच व तो म्हणजे लोकसंख्येच्या 
पाशवी बळावर आपलें अधिष्ठान ठेवून, अत्यल्पसंख्य 
शहाण्यांच्या शाश्‍वत मूल्यांना मोडून काढण्याचा कांहीं 
धटिंगण पण कार्यक्षम स्वार्थी गटांनीं रचलेला कट होय. 
याचाच परिणाम म्हणजे ब्राह्मण्याचा ऱ्हास. 

“म्हातारी मेल्याचें दु:ख नाहीं. पण काळ सोकावतो'; 
म्हणून खोट्या गोष्टीला शहाण्या माणसानें कधींहि 
मंजुरी देतां कामा नये. याच तत्त्वाच्या परिपालनासाठीं 
गेलें महायुद्ध लढलें जाऊन हिटलर, मुसोलिनी व तोजो 
यांचें मत मोडलें गेल. हें खरें असेल तर याच तत्त्वा- 
नुसार काँग्रेसनें पाकिस्तानला संमति द्यावयाला नको 
होती. तीन वर्षांपूर्वी हिटलर, मुसोलिनी मोडल्यामुळें 
हिंदुस्थानांतील त्याच विचारसरणीचा अवलंब करणारे 
स्थानिक पक्ष आपोआपच मलूल झाले. कालाच्या 
ओघावरून बोध घेऊन व शहाणे होऊन आपले मार्ग 
त्यांनीं बदलावयास हवे होते; पण ते न बदलतां जुन्याच 
अफिणीच्या तारेंत राहुन त्यांनीं गेलीं दोन वर्षे आपलें 
कार्य त्याच सुरावर चालूं ठेवलें होते. याचाच परिणाम 
महात्माजींचा अमानुष खून होय. महात्माजींच्या 
विचारसरणींत केवढेहि ढोबळ दोष असोत; पण 
त्यांच्या अहिसेच्या निःसंदिग्ध तंत्रामुळे त्यांच्याबद्दल 
त्यांच्या शत्रूंनाहि एक विश्वास होता, तो म्हणजे 
शुद्ध पाशवी बलावर ते कधींहि अत्याचार करणार 
नाहींत. याच विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन जिनांनी 
आपलें पाकिस्तानचे स्वप्न प्रत्यक्षांत उतरविले. गांधींचा 
आपल्या मार्गाच्या खरेपणाविषयींचा विश्‍वास बेंबीच्या 
देठापासून उत्पन्न ज्ञालेला होता, ही गोष्टहि आतां- 
त्यांच्या मृत्यूनंतर तरी त्यांच्या टीकाकारांना कबूल 
केली पाहिजे. पण म्हणूनच ऐतिहासिक विचार- 
सरणीच्या माणसांना हा नितांत विश्‍वास राजकारणां- 
तील ढोबळ दोष मानावा लागतो. गांधींचे तत्त्वज्ञान 
हें त्यांचें शिळोप्याचें खेळणें नसून जळजळीत जीवल- 
कार्य असल्यामुळें त्यांनीं आपले तत्त्वज्ञान रतिमात्रहि 


2 ण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३ र 
»नवभारत ६ 

१७७५ 
६ अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दर 


चळूं दिलें नाहों ही व्यक्तिश: त्यांना अत्यंत भूषणावह 
व त्यांच्याबद्दल इतरांना विश्‍वास पटवणारी गोष्ट 
होय. मात्र याच तत्त्वामुळे पाकिस्तान अटळ झाले 
असा शेरा इतिहासकाराला मारावा लागेल. गांधींचा 
मार्ग हा सर्वांच्या- म्हणजे सर्व जगाच्या- हिताचा, 
चिरंतन हिताचा व जीवनांतील प्रत्येक क्षेत्रासाठी 
हिताचा याबद्दल वादच नाहीं. मार्ग सोडण्यापेक्षां मरून 
जाणें हें गांधींना व्यक्तिश: मंजर. तोच सिद्धान्त तर्काच्या 
अंतिम कसोटीला नेला तर त्याचा प्रत्यक्ष अर्थ म्हणजे 
सबंध हिंदुस्थान नष्ट झालें तरी चालेल; पण त्यानें 
पाशवी मार्ग सोडावा असें म्हणणें होय. जन्या इतिहास- 
कालांत अशी नष्ट करण्याची शक्‍यता मानवांच्या 
हातांत थोडीच होती; आतां मात्र हिरोशिमाचा प्रयोग 
करून कोणता हि देश संपुर्ण नष्ट करणें अशक्‍य कोटीं- 
तळे मानतां येणार नाहीं. अर्थात्‌ या भीतीनें सर्वांनी 
स्वस्थ बसावें असें कोणीच म्हणूं शकत नाहीं; पण 
गांधींच्या तत्त्वांशी ज्यांचा प्रामाणिक मतभेद आहे 
त्यांचे मत समजून घेणें हें गांधीवाद्यांचेंहि आद्य कर्तव्य 
आहे व म्हणून वरील विवेचन अवश्य समजून विस्ता- 
रानें येथे केले आहे. 
गांधींच्या खुनांतील विरोधाभास ! 

वरील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षांत येण्यास 
हरकत नाहीं को जग सध्यां तकंशास्त्रांतील षुगा- 
पत्तीच्या धोक्यांत सांपडलेलें आहे. जर गांधींचा मार्ग 
अनसरला तर पाकिस्तान अटळ होतें, तें देऊनहि जे 
युद्ध टाळण्यासाठी तें दिलें त्या युद्धाचा ससेमिरा 
अंतर्गत किंवा जागतिक राजकारणांतहि पाठीमागचा 
सुटूं शकत नाहीं व आपण पुन: दुष्ट चक्राच्या फेऱ्यांत 
तसेंच फिरत राहतों. गांधींचा मार्ग न अनुसरला तर 
जग कधींकाळीं सुधारेळ ही आज्याच सोडून द्यावी 
लागते. संकट येईल म्हणून युद्धाची तयारी व युद्धाची 
तयारी झाली म्हणून पुन: युद्धाचेंच संकट ही परंपरा 
अखंड चालू राहण्याचा धोका निर्माण होतो. धमंदृष्ट्या 
याचा विचार गांधींप्रमाणे केला तर यांतील कोणता 
मार्गे अनुसरावा याबद्रल संशय उरत नाहीं. पण 
आजच्या काँग्रेसचे सारथीहि त्या अर्थानें धाभिक 
आहेत असें वक्िसित नाहीं. ज्याअथी जवाहरलाल 
काइमीरचा लढा ' शेंडी तुटो कीं पारंबी तुटो' या 
पणानें लढण्याचा निश्‍चय करतांना दिसतात व अंतगत 
बंडाव्याचा बीमोड “ राक्षसी ” इंग्रज सरकारची 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


पद्धति अवलंबून करू म्हणतात, त्याअर्थी त्यांच्या 
गांधीवादाला मुरड पडलेली उघड दिसते. हीच मुरड 
काँग्रेसने आधीं घालण्याचा विचार केला असता तर 
तिला सुचलें असतें कीं अंतःस्थ यादवीला भिऊन ती 
टळत नाहीं. गांधी वारल्यानंतर त्यांची अब्राहाम 
लिंकन यांश्ीं तुलना करण्यांत आलेली दृष्टीस पडते. 
पण दोघांचा खून झाला या घटनेखेरीज दोघांच्या 
विचारप्रणालींत कांहींच ऐतिहासिक साम्य नाहीं हें 
तुळना करणारे विसरलेले दिसतात. छिकननें तत्त्वा- 
साठीं आपल्याच देशबांधवांविरुद्ध, जातिबांधवांविरुद्ध 
व धर्मवांधवांविरुद्ध निकराचें युद्ध पांच वषे चालविले. 
बलाढ्य इंग्लंडसारखा आपला मायदेश शत्रुपक्षास 
आहे, याची तमा धरली नाहीं; सवंध राष्ट्र यादवी 
य॒द्धानें खिळखिळे झालें याचा दरकार बाळगिला 
नाहीं. तेव्हां युद्ध यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा 
एका चिडलेल्या माणसाकडून खून झाला. गांधींनी, 
त्यांचा मार्ग मुळांतच भिन्न असल्यामुळे, मुसलमान 
धर्मबांधव नव्हते तरी त्यांच्याशीं लढण्याचें नाकारून 
आपल्या खऱया समाजाविरुद्ध पाकिस्तान देऊन टाकलें ! 
आपले साथी अबदुळ गफारखान यांच्यासारख्यांच्या 
भावी कुचंबणेचा विचार सोडून दिला ! फाळणी 
अंमलांत आल्यानंतर जे अमानुष अत्याचार घडून 
निरपराध अल्पसंख्याकांची सर्वस्व जाऊन, वर विटंबना 
झाली तीहि निमूटपणे सहन केली! व येवढे झाल्या- 
नंतरहि करार मोडून मागील अंकावरून पुढे अत्याचार 
चालविणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध अडवणुकोचा मागं धरू 
नये म्हणून उपवास केला ! अखेर त्यांचा चिडलेल्या 
एका धमंबांधवानें खून केला. अक्षी गोष्ट घडण्याचे 
कारण म्हणजे धरमवाक्यांचा दोन माणसांनी केलेला 
परस्परविरुद्ध अर्थ होय. गांधींनी भगवद्‌गीतेचा रूढांथ 
वेगळा करून अर्जूनाप्रमाणें जे युद्धापूर्वीच शस्त्र खालीं 
ठेवल, तें पुन: भगवंतांच्या उपदेशानेंहि वर उचलले 
नाहीं ! याच्या अगदीं विरुद्ध स्वबांधवांशींहि यद्ध 
उकारून त्यांना मारणे हें न्यायदृष्ट्या अपरिहायं आहे 
अशी भगवद्गीतेची शिकवण अंगीं भिनलेल्या माणसाने 
त्यांचा खून केला ! 

वरील विवेचन लक्षांत घेतल्याखेरीज गांधींच्या 
खुनांतील विरोधाभास उकलूं शकत नाहीं. प्रत्यक्ष हानि 
झाल्याभुळ ज्यांना चिडण्यास कारण होतें त्यांपैकीं 


कोणाकडून चिडून खून ह जी डौ ला ; 
र 
ट् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्याचा ऱ्हास 


झळ विचाराशिवाय कोठेंहि लागलेली नव्हती. त्यांपैकी 
एकानें दूरवरून मुद्दाम खेपा मारून अखेर असला परा- 
क्रम केला ! आणि हा खून झाल्यामुळे ज्यांनीं चिडणे 
साहजिक त्या गुजराथ्यांकडून दंगल होण्याऐवजीं त्या 
खुनी इसमाच्या अर्थाअर्थी त्यांच्याशीं संबंध नसलेल्या 
प्रांतस्थानीं त्याच्या किवा त्याच्या सहकाऱ्यांच्या घरांची 
होळी करूनच केवळ न थांबतां त्याच्या जातीच्या सांप- 
डेल त्या इसमाचे घर प्रांतभर जाळून आपला क्रोधाग्नी 
शांत केला ! या गोष्टींची संगति कशी लावावयाची ? 
नीतिधर्माचा ऱ्हास | 

हो संगति फक्त इतिहासानेंच लागते, तात्कालिक 
कारणांनीं लागत नाहीं. वर सांगितलेंच आहे की, 
गांधींच्या उपदेशाने शांतता स्थापन झाली नसून 
खळबळ निर्माण केली आहे. इंग्रजांच्या जाण्यानें एतहदे- 
शीयांत एको घडून येण्याऐवजीं वेकोचेंच भूत संचारले 
आहे. किंबहुना “ हिंदुस्थान सोडा ' या गांधींच्या 
घोषणेला ' हिंदुस्थान फोडा ' असें इंग्रजांनीं दिलेले हें 
उत्तर आहे. हिंदो लोक इंग्रजांनीं स्वातंत्र्य दिलें असें 
समजत असतील तर तें चूक असून त्यांनीं वेकी दिली 
हें जास्त खरें आहे. इंग्रज येथें नांदणार या समजुतीवर 
गेलीं शंभर वर्षे जं ब्राह्मण्य येथे निर्माण झालें होतें तें 
तें गेल्यामुळे आपोआपच मोडून पडलें आहे. हें ब्राह्मण्य 
धर्माच्या पायावर स्थापलेलें नसून केवळ भौतिक 
भमिकेवर उभारलेलें होतें. गांधोंनीं त्यांत नीतिधमं 
समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो यशस्वी 
झाला नाहीं हें दिवसेंदिवस जास्त जास्त स्पष्ट होत 
जाणार आहे. राजकारणी लोकांच्या स्वार्थामुळें 
पाकिस्तान निर्माण झालें असें म्हणतां आलें तरी, हिदु- 
स्थानांत अपरंपार बोकाळलेल्या व कमो होण्याच्या 
बिलकुल मार्गावर नसलेल्या काळा बाजार ह्या अभूत- 
पुर्व संस्थेची उपपत्ति त्याने कशी लावतां येईल? 
विलायतेंत जीवनोपयोगी जिन्नस बरेचसे बाहेरून 
आणावे लागत असतांहि तेथें महायुद्धाच्या ऐंन काळां- 
तहि महागाई प्रमाणाबाहेर बोकाळली नाहीं. याउलट 
बरेचसे जीवनोपयोगी जिन्नस येथेंच निर्माण होत 
असुनहि हिंदुस्थानांत किमती अनेक पटींनीं वाढल्या. 
समाजांतील अमूर्त व राज्यांतील मूत कायद्यांना धाब्या- 
वर बसवन प्रजेला लुबाडणार्‍्या लोकांची या देशांत 
कल्पनातीत वाढ झाली. येंवढ्यावरच न थांबतां या 
लोकांनीं समाजात प्रतिष्ठित बतून राज्ययंत्रहि ताब्यांत 

त, भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


३३ 


घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पण त्यांना हात 
लावण्यास आजचे राज्यकते भीत आहेत असें स्पष्ट 
दिसतें. 

टिळक व गांधी दोघेहि सामाजिक असंतोषाचे 
जनक होते असे वर सांगितलें आहे; पण टिळक एका 
वेळीं समाजाचीं एकच बाजू . घेऊन असंतोष निर्माण 
करूं पाहत होते, तर गांधींनी सर्वच वाजू आपल्या 
सर्वोदयाच्या सिद्धान्ताप्रमाणें असंतोषाचे वारें भरून 
उठविल्या आहेत. वादळ निर्माण करून त्या वादळाच्या 
जोरावर उडत जाणें हें हुशार डोंबाऱ्याचें काम असतें. 
गांधींनी वादळ निर्माण करून इंग्रज तर उडविले, 
पण आतां हिंदी समाज कसा टिकतो याची काळजी 
निर्माण झाली आहे. नवनिमित सामाजिक झंझा- 
वातांत मोठमोठे राजवृक्ष उन्मळून पडावे हें साहजिक 
असलें, तरी त्याखालीं माणसें सांपडूं नयेत याची तरी 
काळजी घेतली पाहिजे ना ? पण ती घेण्यास आमचे नवे 
प्रभु समर्थ दिसत नाहींत. नवीन राजवटीची सवव कांहीं 
मर्यादेपयंत ठीक; पण ती पुष्कळ गोष्टींना लावतां 
येण्यासारखी नाहीं. ज्याप्रमाणें अमेरिकेंत सर्वांत पुढार- 
लेले सरकार अधिकारारूढ असूनहि तेथील नौपग्रोंना 
जाळणाऱ्या संस्थेचा वा आजतागायतच्या साधनांनी 
लुटणाऱ्या व मारणाऱ्या टोळ्यांचा नायनाट होऊं 
शकलेला नाहीं, तत्नीच स्थिति हिंदुस्थानांत बद्धमूल 
होण्याचा बळकट धोका आहे. रामचंद्रपंत अमात्यांच्या 
राजनीतींत शिवाजीच्या राज्यव्यवस्थेचे मुख्य सूत्र असें 
सांगितले आहे को, त्याच्या राज्यांत प्रजेवर राजसत्ते- 
व्यतिरिक्त इतर कोणाचेंहि तिळमात्र स्वामित्व चालूं 
न देण्यावर त्याचा कटाक्ष होता. आजच्या हिंदुस्थानांत 
त्याच्या अगदीं विरुद्ध स्थिति आहे. समाजांत असे अनेक 
लोक उत्पन्न झाले आहेत कों, जे सरकारला न भितां 
त्यांना इष्ट अशी ढवळाढवळ पाहिजे तेथे करूं गाकतात. 
त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा येवढी वाढली आहे कीं, 
सरकार त्यांना हात लावूं शकत नाहीं किवा त्यांचे 
चाळे बंद पाडण्यास धजत नाहीं ! अशी स्थिति निर्माण 
होणें कोणत्याहि समाजाला भूषणावह नाहीं. 
जगाच्या व्यवहारांत ' अर्था 'ला आदयस्थान ! 

चतुविध पुरुषार्थांपैकी मोक्ष हा काल्पनिक ध्येय- 
वत्तेचा मार्ग आहे. धर्माला आद्यस्थान पूर्वकाळांत दिले 
गेले असलें तरी प्रस्तुत युगांत बावचळलेल्या ज्ञानाच्या 
सरमिसळ प्रसारामुळे या पुरुषार्थाची एकात्मता केव्हांच 


जी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३ड 


नष्ट झाली आहे; तो सज्जन तेवढें मानतात आणि 
दुर्जन कधींच मानीत नाहींत या.कोटींत जाऊन पडला 
आहे. मानवतेचा सर्वे गाभा धर्मसमजुतींत असल्यामुळें 
तो अज्षा संकटांत सांपडला म्हणजे गांधींसारख्या धर्म- 
प्रचारकांची कवक्ती ओढवली असें समजावें. समाजांत 
आज ज्यांना कर्तबगार व म्हणूनच * यः क्रियावान्‌ स 
पण्डित: ' या न्यायानें पंडितहि समजतात, त्यांपैकीं 
बहुसंख्य सध्यांच्या जगांत तरी अधमंवान्‌ आहेत, 
यावह्दल शंका नको. अर्थात्‌ कतंवगार म्हणजेच अधर्म- 
वान्‌ म्हणजेच दुर्जन, असें समीकरण वसूं पाहत आहे. 
या गोष्टीला अज्ञपणा हें मुख्य कारण असलें तरी, या 
अज्ञानाचा फायदा या दुर्जन, सत्ता वळकावून वसलेल्या 
पुढार्‍यांना देतां येण्यासारखा नाहीं. तिसरा पुरुषार्थ जो 
अथ त्यालाच सध्या जगाच्या व्यवहारांत आद्यस्थान 
प्राप्त झालें आहे. सव कृत्यांचे आरंभ तंड्लप्रस्थ असले 
तरी धर्माचारय सदेव ' अर्थशास्त्रात्त वबलवत्‌ धमं- 
जास्त्रमिति स्थितिः' सांगत आले आहेत; पण आजच्या 
युगाला तें बिलकुल मंजूर नाहीं. अर्थशास्त्र हेंच 
सध्यांचें राज्यशास्त्र, म्हणजे सर्व धर्मांना वांकविणारें 
शास्त्र, वनलें आहे. त्यामुळें आजचे कर्तवगार पुरुष 
समजले जाणारे जागतिक राज्यकते मुख्यत: याच 
वर्गातून निवडलेले आहेत. यांचें 
इतके दुलंक्ष झालेलें आहे को, 

परिणाम जगावर न 


इतर शास्त्रांकडे 
त्यांच्या अज्ञानाचा 
झाळा तरच आइचयं ! कोणत्याहि 
धर्मातील पूर्वीच्या सामाजिक आचारांत नित्यकर्माचा 
समावेश पूर्वी होत असे. आजच्या जगांतील अतिबहु- 
संख्य प्रजा या आचाराच्या नित्य कसरतीला अडगळ 
समजत असून त्यांतून मुक्‍त ज्ञाली आहे. 
धरमंपुरुष नित्य प्राथंनेला येवढे मह 
तिला समजेनासे झालें आहे. 
कोटींत जन्माला आलेल्या गां 
आपले आचार व विचार पापभावनेपासून अलिप्त 
ठेवण्यासाठी, नित्यधर्माचरणाची तालीम आवद्यक 
वाटे व केवढेंहि मोठें काम असलें तरी जुन्या करमनिष्ठ 
ब्राह्मणांप्रमाणें त्यांनीं तींत कधीं खंड पडूं दिला नाहीं. 
पण पांढर्‍या टोप्पा घाळून गांधीवादी म्हणविणाऱ्या व 
आतां आपण राजे झालों असें समजणाऱ्या किती अहं- 
मन्य लोकांना या आचाराची गरज भासते ? मनांतून व 
खासगी संभाषणांत त्यांपैकी कितीकजण महात्माजींच्या 
प्राथनातंत्राची टव्राळकी करणारे होते. जगांतील 


गांधींसारखे 
त्त्व कां देत, हें 
अनेक जन्मसंसिद्ध अशा 
धींसारख्या माणसाला हि, 


ल बहुसंख्य 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुल, १९९५ 


मानवांचा वेळ हल्लीं बहुधा अर्थ व काम यांच्याच 
व्यवधानांत संपतो. मोक्षावर कोणाचाच विः्वास नाहीं 
व धर्माची कोणालाच गरज उरलेली नाहीं. वर्तमान- 
पत्रे, भिकार गोष्टींचीं मासिके, कादंबऱ्या, वावदूक 
निबंध-ल्घुनिवंध, कद्मांतच कांहीं अर्थ नाहीं असें 
सांगणारे ग्रंथ, नाटक-गायन-सिनेमा व तज्जन्य छंदफंद, 
यांतच हल्लींच्या सुधारलेल्या माणसांचा काळ व्यतीत 
होत असतो. यांत धर्माचा संबंध कोठेंच दिसत नाहीं. 
याच परिस्थितीचे दुष्परिणाम जग सध्यां भोगीत असून 
अनेक “मी मी ' म्हणणारे पुढारीहि त्याला आळा 
घालण्यास असमथे ठरलेले दिसत आहेत. पक्वान्न किवा 
मिठाई या वस्तू सर्वाना आवडत असल्या तरीहि 
ज्याप्रमाणे त्या नित्याहाराचा भाग वनतां कामा नयेत 
तद्वतूच वरील गोष्टोबाबतहि समजलें पाहिजे ; पण 
लोक या मेवामिठाईंतच मशगुल होऊन गेले आहेत ! 
अर्थात्‌ त्यांना जंतोदराची भावना होणें क्रमप्राप्तच आहे 
व याच स्थितीला आम्ही ' ब्राह्मण्याचा ऱ्हास ' म्हणतों. 
सास्यवादी तंत्र 


नुकतेंच वर्तमानपत्रांत वाचलें कों, अमेरिकेजवळ 
जगांतील सर्व मानवजात नष्ट करण्यास पुरेसा अँटम- 
बांबचा संग्रह झाला आहे व तसाच तो प्रसिद्ध नसला 
तरी रश्रियाजबळ असण्याचा संभव आहे. या बातम्या 
काय दाखवितात ?जग कोठल्या नैतिक मार्गावर आहे? 
लहानग्या वाशिग्टनला बापानें एक छोटी फरशी दिली, 
तेव्हां त्यानें एका बहुमोल झाडावरच त्या शस्त्राचा 
पहिला हात चालविला. आजच्या जगांतील राजकोय 
पुढारी हे धर्मनीतीच्या बाबत लहानग्या वॉशिंग्टन 
इतकेच अज्ञ ठरण्याचा संभव असल्यामुळे यांतील 
कोणत्याही सज्जन राष्ट्राचे अस्तित्व संदाय 
णार नाहीं. ही स्थिति जगाच्या मोठ्या रा 


मग ती छोट्या जगाच्या दैनंदिन कार्य 
असा 


तीत राह- 
जकारणांत, 

क्रमांत किती 
वी? बळाचा उन्माद बहुधा अनेतिक गोष्टी 
करण्यांतच खर्ची पडतो असा इतिहासाचा धडा आहे. 
याचेंच प्रात्यक्षिक गांधींच्या खुनांत व तदनंतरच्या 
जाळपोळीत प्रकट झालें आहे. यांत पुन: अश्नी विकृति 
दृष्टीस पडते कीं, अज्ञा गोष्टी करणारे लोक हे ' अधम 
धर्ममिति य: मन्यते तमसावृत्त: ' या न्यायानें आपल्या 
कृती पूर्णपणे धरम्येच आहेत असें प्रतिपादन करतांना 
आढळतील ! साम्यवादी हे असल्याच ' धर्मवादा'चे 
ठळक उदाहरण आहेत. या नव्या धर्माच्या अपरंपार 


0 १ ऱ्री 
20 _/ 
क... त 
., 'नवभारत 2 
हट्टी ७५ च > 
अमृतमहोत्सवी (3/->७ 
१) 
२ 
री २४ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास . > यी शु औक 
श्‌ 1 ३ » 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे यू 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्याचा र्‍हास ३५ 


वाढीमुळें मेरी कॉरेळीची गेल्या महायुद्धानंतरची अखे- 
रची कादंबरी ' गूढ शक्ति ' हींत वणिलेला स्फोट सत्य- 
सृष्टींत उतरून, भापल्या ह्या पृथ्वीगोलाची अंतराळांत 
राख उडण्याचा संभव निर्माण झाला आहे. 

गांधींचे तत्त्वज्ञान ब्राह्मण्याच्या आधारावरच 
उभारलेले आहे व या दृष्टिकोणामुळेंच ते भांडवल- 
वाल्यांशीं वागत असत तसें वाग शकत. मात्र त्यांचा 
दृष्टिकोण समाजांतील आजच्या ब्राह्मणांना म्हणजे 
वुद्धिवादी वर्गाला मंजूर नाहीं. हा वर्ग बहुधा साम्य- 
वादी तंत्रप्रधान मताचा अनुयायी झाला आहे. यांचें 
वैशिष्ट्य असें कौं, ते साध्यासाठीं कोणतेंहि साधन 
योग्य समजतात. वृत्तीने कोटिल्याचे बाप असल्यामुळें 
दुसर्‍या कोणाहीवहृल शंका घेणें व आपला खन होईल 
या भीतीनें आधींच दुसर्‍याचा खून करून वसणें 
संशयास्पद गोष्टी वाढल्यास पुढें पुष्कळशी कत्तल 
करावी लागेल म्हणून आजच फारशी चौकशी न करतां 
संशय आलेल्या माणसांना मारून टाकणें, वगैरे प्रकार 
त्यांना नीतिदृष्ट्या वावगे वाटत नाहींत. ही विचार- 
सरणि गुन्ह्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या लोकशाहीच्या 
पद्धती विरुद्ध आहे. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण 
एकहि' निरपराधी अन्यायानें फाशी जातां कामा नये, या 
तत्त्वाशीं साम्यवाद्यांच्या तंत्राचा कांहींच संबंध नाहीं. 
याच विचारसरणीमुळे दहा वर्षांमागें रश्ियांत लागोपाठ 
चार सपंसत्रे घडून आलीं व त्यांत हजारों पहिल्या 
दर्जाचे साम्यवादीसुद्धां नाहींसे करण्यांत आले. ज्यांनीं 
तावत्कालपर्यंतचें आयुष्य साम्यवादी राजवट प्रस्थापित 
करण्यासाठीं व वाढविण्यासाठी वेंचिलें होते, त्यांचीहि 
कदर करण्यांत आली नाहीं. यानंतर महायुद्ध सुरू 
झालें तेव्हां साम्परवादाचा नाश करण्यासाठींच अवतार 
घेतलेल्या हिटलरशीं सुद्धां मंत्रीचा करार करण्यास 
रशिया मार्गे सरला नाहीं आणि या कराराचें कायं पुरें 
झाल्याबरोबर पुन: दोस्तांशीं संगनमत करण्यासहि 
त्याला कांहीं लाज वाटली नाहीं. जुने राजकारणी 
याला वारांगनेसारखी राजनीति समजत; पण आजचे 
साम्यवादी या गोष्टीचें आपल्या ' गूढ ' तत्त्वज्ञानाने 
समथंन करूं शकतात. गांधींच्या एक पिढीच्या उप- 
देशानें हिंदुस्थानांत खरी अहिसावृत्ति बाणण्याऐकवजीं 
चळवळवृत्ति बाणली आहे असें वर सांगितलें. याचें 
खरें कारण, जे लोक गांधींच्या चळवळींत या साम्य- 
वादी संधिसाधु वृत्तीमुळे सामील झाले होते त्यांची 


अनुक्रमणिका 


: १ 


दानतच खरी गांधीवादी नसुन साम्यवादी तंत्राची 
म्हणजे नीति- अनीतीचा विचार न करणारी होती हें 
होय. हिंदुस्थानांतील दर एक प्रांतांत वेगवेगळे गट अगदीं 
भिन्न भिन्च कारणांसाठीं गांधींच्या मेळाव्यांत ठकसेन 
वृत्तीने शिरले. त्यांची खरीं ख्पें आतां कोठें थोडीं थोडीं 
दिसूं लागलीं आहेत. एक पिढीं गांधींच्या मेळाव्यांत 


| राहुनहि या लोकांचा स्वभाव पालटला नाहीं त्याअथी, 


तो गांधींचा दोष न समजतां हे लोकच फसव्या वृत्तीने 
मेळाव्यांत सामील झाले होते, असें म्हणणें भाग आहे. 

जर आमचें वरील विवेचन खरें नसेल, तर या 
गोष्टींचा बंदोबस्त करण्याचा मार्ग शिष्टसंमत कसा 
काय असणार ?यांच्याशीं शिष्टसंमत मार्गानें वागण्याचा 
यत्न करणें म्हणजे महात्माजींप्रमाणे मरून जाण्याची 
तयारी करणें होय. असला मार्ग देशाला परवडणार 
नाहीं व म्हणूनच राज्यकर्त्यांनी तो सोडणें भाग आहे 
असें आम्हांस वाटतें. आम्हीं या प्रश्‍नाचा विचार केवळ 
हिंदुस्थानांतील अन्‌ृभवानें करतों असें नसून, जागतिक 
उदाहरणांवरून या निश्‍चयावर येऊन पोहोंचलो आहों. 
भाजच्या जगांतील सवे खळबळ, वळवळ, या दोन 
तत्त्वांमधील झगड्याचाच स्पष्ट आविष्कार आहे. 

जगांतील बहुतेक बरेचसे अनर्थ केवळ आळसामुळें 
व औदासीन्यामुळें घडून येतात असें इतिहासावरून 
स्पष्ट दिसतें. वेळींच एक टाका घातला तर नऊ टाके 
घालण्याची आपत्ति टळते, अशी इंग्रजी म्हण आहे. 
आज समाज फाटला आहे याचें कारण, वेळींच टाके 
घालण्याच्या या कामांत झालेला सावंत्रिक आळस होय. 
आजहि तीच मनोवृत्ति आपत्प्रसंगी सुद्धां दिसते. पण्या- 
सारख्या मोठ्या शहरांत शेपांचणे भसके लोक कायदा 
हातांत घेऊन शहराच्या एका टोंकापासून दुसर्‍या 
टोंकापर्यंत दिवसां मज्लाली लावून अजिक्यपत्र घेत 
सवेत्र संचार करूं राकतात, तरी त्यांना अडथळा असा 
नागरिकांकडून कोठें होतांना दिसत नाहीं, ही स्थिति 
आम्ही म्हणतों ती वस्तुस्थिति सोदाहरण क्िकविते. 
अधिकारी-वर्गानें काय केलें किंवा काय न केलें, यापेक्षां 
ही परिस्थिति अत्यंत भयानक म्हटली पाहिजे ज्या 
समाजांत-आणि हा समाजं मोठा सुशिक्षित, पुढारलेला 
राजकोय दृष्ट्या जागरूक, व आथिक दष्ट्या साधन- 
सपन्न समजला जातो-असा अनथं क्षणार्धात घडन यऊं 
शकता, ता समाज स्वराज्य उपभोगण्याच्या अखेरच्या 
पायरीवरहि नाहीं असें म्हणणें भाग आहे. 


यी यश 


र्ष“ 
1) 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्टटप् अमृतमहोत्सवी >२७ 
9८ 


१ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३ड 


आचारधर्माचा र्‍हास 

आतां आपणांला असले करंटेपण सोडावयाचें असेल 
तर ज्यानें त्यानें, कोणाहि मूर्खानें, वृद्धि सांगण्याचा 
मार्ग बंद केला पाहिजे. मनुस्मृति जाळून टाकावी असें 
म्हणणारे पंडित आपल्या समाजांत हल्लीं पुष्कळ झाले 
आहेत; पण सर्व जुन्या स्मृतींतील आचाराध्याय व 
प्रायशिचत्ताध्याय यांकडे मूलयराही दृष्टीनें कोणीच पाहूं 
इच्छीत नाहीं. वर्णाश्रमधर्म वर्णसंकर झाल्यामुळें भाज 
त्या त्या स्वरूपांत ग्राह्य राहिले नसतील; पण म्हणून 
आचारधर्माच्या आवड्यकतेंतून मानवजात कधीं सुटेल 
असें म्हणतां येईल काय ? प्राचीन समाज साधा, 
सुटा होता; तर आजचा समाज व अतिशय संमिश्र 
झालेला आहे. म्हणूनच त्याला वतनाच्या शिस्तीत 
राखणें महादुष्कर कम झालें आहे. दोन पिढ्यांपूर्वी 
खडंगांवांतील अत्यंत अशिक्षित वर्गंहि सदाचाराचे जे 
नियम मोडोत नसे ते आजचे पंडित, अधिकारी व 
पुढारी प्रत्यही मोडतांना दिसतात. अशीं माणसें ज्या 
समाजांत झालीं, तो समाज सुस्थितींत कसा राहील ? 
पुर्वी समाजांतील वर्गांची कर्म समाजवंधनांनींच 
ठरविलीं जात. हल्लीं हें बंधनच नष्ट झाल्यामुळें 
कोणताच सदाचार ख्ढ न राहून अनाचार फंलावत 
आहे. मात्र तो अनाचार आहे असें कोणाला वाटतच 
नाहीं. गांधींच्या चळवळीमुळे इतर काय फायदे झाले 
असतील ते असोत, पण तेणेंकरून समाजाची नेतिक 
उंची वाढली आहे असें आमचें मत नाहीं. याचें कारण 
आम्हीं वर म्हटलें आहे त्याप्रमाणे, तींत बहुसंख्य अज्ञ 
व ढोंगी लोक आपापल्या स्वार्थासाठी सामील झाले 
हेंच होय. सदाचाराचें एक प्रमुख अंग साधेपणा 
म्हणजेच कमी गरजा असणे हें आहे. गेल्या तीस वर्षा- 
तील ओघ याच्या अगदीं उलट चालला आहे. गांधींनी 
पायघोळ धोतर सोडून राजापुरी पंचा स्वीकारला, तर 
आमचे नूतन काँग्रेसमेन-- ज्यांची आथिक स्थिति 
वस्तुतः लंगोटी पेहेरण्याचीच -__. एकदम पांढरा शुभ्र, 
पायघोळ, रस्ता झाडूं शकणारा लेहेंगा पेहेरावयास 
लागले. ज्यांना पुर्वी साबण क्वचितच लागत असे, 
त्यांना आतां परीटघडी कपडे असल्यावांचून चालत 
नाहीं व येरवड्याच्या तुरुंगांतहि स्नानार्थ सुवासिक 
साबणाच्या पेट्या फस्त कराव्याज्ा वाटतात ! पूर्वी 
आठवड्यांतून एक वेळ हजामत म्हणजे फार, तर आज 
लित्य इमश्रुकर्मांत व केवळ चेहर्‍याच्या मश्यागतींतच 
तासांवर तास मोडतात ! पुर्वी जीं माणसें बहुधा अन- 


अनुक्रमणिका 


नवभा'रत 


न-जुले, १९९५ 


वाणी जात, त्यांना आतां छचोर चपला व अक्कडबाज 
वूट पाहिजेत. चहा, सिगारेट, पानपट्टी हीं व्यसने उरलीं 
नेसून सावंत्रिक राहणीचीं अंगे वनलीं आहेत. ज्यांच्या- 
कडून वस्तूंची निमिति मुळींच घडत नाहीं, त्यांची 
वस्तू वापरण्याची वृत्ति मात्र येवढ्या मोठ्या प्रमाणांत 
वाढली आहे कों, कोणतेंहि सरकार त्यांचा पुरवठा 
करू शकणार नाहीं. साम्यवाद वोकाळल्यामुळें प्रत्येक 
सुलाच्या राहणीचा दर्जा जवाहरलाल नेहरूंचा व 
प्रत्येक मुलीची ऐट मृदुला साराभाईंची ! अगदी सहीन्‌ 
सही तसें दिसण्याचा प्रयत्न सवे तरुण पिढींचा ! 
गांधी-सेवा संघाचे साधुसेवक कसे राहत असतील ते 
असोत, पण आज वर्तंनाच्या वावतींत गांधोर्चे अनुकरण 
होत नसुन सिनेमा नट आणि नटी यांचेंच अनुकरण 
प्राय: होतांना दिसतें. समाजांत समानता स्थापन 
करावयाची याचा अर्थ नायकिणींचे पोषाख गरतींनीं 
घेण्यांत झाला आहे. पु्वींचा समाजदंडक असा होता 
को, श्रीमंतांनींहि आपला व्यक्तिश: राहणीचा दर्जा 
प्रमाणाबाहेर वाढवितां कामा वये. त्यामुळे अनु- 
करणाच्या रूपाने समाजावर श्रीमंतीचा वाईट 
परिणाम होऊं शकत नसे. आजच्या श्रीमंतींत सामाजिक 
खर्च शून्यावर आणून वेयक्तिक खर्च वाटेल तितका 
वाढविण्यास वाव मिळूं लागला आहे. पुर्वी श्रीमंतांच्या 
घरीं वर्षांतून अनेक वेळीं गावांतील गोरगरिबांनासुद्धा 
अनेकदां जेवावयास मिले. भातांचे श्रीमंत धाभिक व 
सामाजिक बाबतींत पुरोगामी झाल्यामुळे यांतील 
कोणताच खर्च ते करीत नाहींत. वर्षांत एकदां तरी 
आपल्याकडे गांवांतील सर्व आप्त-इष्ट जेवावयास यावे 


म्हणून अगदीं गरीब बायाबापड्यासुद्धां वर्षभर स्वत: 
तोंड शिवून रा 


रुटारू समाजकंटक 
आथिक प्रश्‍नांवर सवे शिष्टांचें प्रन वेंद्रित 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


'& अमृतमहोत्सवी न > 
व्य 


प्र जर ! द 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्याचा र्‍हास 


मुळें सभ्य गृहस्थ व व्यापारी यांत कांहींच फरक 
उरलेला नाहीं. दुसऱ्याकडून किती पैसे एकाद्या वस्तू- 
बहृल उकळावयाचे याला मर्यादाच उरलेली नाहीं. पूर्वीं 
चार सहा टक्के व्याज सुटलें कीं व्यापारी समाधानी 
असत. आतां त्याच्या दसपट व क्‍्वचित्प्रसंगीं शंंभरपट 
फायदा मिळविणे यांत कांहींच वाटेनासे झालें आहे. 
त्यामुळे ज्याअर्थी मुंबईच्या फूटपाथवर भटकणारा 
मुलगादेखील एकादी कंपनी स्थापूं शकतो, आरंभीं 
दुसऱ्यांचे पैसे “ लिमिटेड कंपनी ! म्हणून वापरून 
* अन्‌ु-लिमिटेड ' फायदा मारूं शकतो व नंतर ओट 
वर्षांत ती स्वत:च्या नांवाची करून शिवाजीनगरशीं 
स्पर्धा करणारें स्वत:च्या नांवचें नगर उठवितांना 
दिसतो, त्याअर्थी आजचे लोक शिवाजी महाराजांचे 
प्रपितामह म्हणण्याइतके पराक्रमी ज्ञाले असेंच म्हटलें 
पाहिजे. हा जो डोळ्यांवर धूर आल्यासारखा प्रकार 
रूढ झाला आहे, त्याचीच दुसरी बाजू, कोट्यवधि 
रुपयांच्या मालमत्तेची जाळपोळ असला सिनेमाचमत्कार 
पाहणारांकडून होते, ही आहे. समाजांतील एका 
माणसाला कोणताहि नेतिक किंवा बौद्धिक गुण त्याच्या 
अंगांत नसतांना- किंबहुना असा गृण अंगीं नसल्या- 
मुळेंच- जर अभूतपूर्व पैसा मिळावयास लागला, तर 
त्यामुळे कमीत कमी दहा हजार माणसांची नीति 
चळली म्हणून खुशाल समजावें. हल्लीं वर सांगितल्या- 
सारखे सभ्य ठगीचे प्रकार गावोंगांव निर्माण होत 
आहेत. आधूनिक तंत्रांचा अवलंब करून, शहरांत 
राहणारे लबाड लोक अथेशास्त्राचें नांव घेऊन खेडे- 
गांवांतील संपत्ति लुटण्यांत तरबेज होत आहेत. 

परवांच अथंमंत्री सर पण्मुखम्‌ चेट्टी यांनीं 
. हिंदुस्थानांतील श्रीमंत सरकारी कर चुकविण्यांत किती 
निष्णात आहेत हें सांगितलें. आम्हांला, दारांत दोन 
मोटारी ठेवणारा मुंबईतील व्यापारी आपलें उत्पन्न 
सालीना दोन हजारांहूनहि कमी आहे असें लिहून 
देतांना, पंचवीस वर्षांपुवा्चं आढळला होता. पण त्याला 
शिक्षा झाल्याचें मात्र कोठेहि मागाहून ऐकलें नाहीं. 
आज हिंदुस्थानांतील अथंशास्त्रज्ञ प्राप्तीवरील कराच्या 
महसुलावरून श्रीमंतांचे जें उत्पन्न कल्पितात तें वस्तुतः 
कमींत कमी दसपट मोठें असलें पाहिजे असें आमचें 
मत आहे. आणि या आंकड्यांच्या पायावर आमचें 
सरकारी काम चालतें. सरकारी पगारी नोकरांच्या 
उत्पन्नाखेरीच इतर कोणतेहि उत्पन्नाचे आंकडे प्रामा- 
णिक असतील असें म्हणणें मृष्किळीचे आहे. आणि 


अनुक्रमणिका 


३७ 


सांगण्याची मुख्य गोष्ट ही कों यांतील बहुसंख्य वर्ग 
राजकारणांत गांधींचा अनुयायी व बाह्यतः: पांढऱ्या 
टोप्या घालणारा असतो. आजच्या भारतीय समाजाच्या 
सुधारणेला आरंभ व्हावयाचा, तर प्रथम कोणत्याहि 
व्यक्‍तीच्या संपत्तीचे मोजमाप करून तिच्या उगमाचा 
छडा लावणारे कायम सरकारी कमिशन नेमणें हा 
आहे, अशी आमची अनेक वर्षांच्या विचारानंतर पक्की 
समजूत झाली आहे. समाजांतील अन्याय शोधून 
काढण्यासाठी पूर्वीचे हरून-अल्‌-रशीद किवा अकबर 
यांसारखे बादशहा रात्री वेषांतर करून शहरांत हिंडत 
असत असें वाचण्यांत येतें, त्यांतील स्वारस्य आपल्या 
लक्षांत येत नाही. आम्हांला कोल्हापुरच्या शाहु उत्र- 
पतींची तीस वर्षापुर्वीच घडलेली एक गोष्ट कळली 
होती ती येथें आठवते. आठ रुपयांच्या मराठी कार- 
कुनीपासून चाळीस रुपयांपर्यंत वाढलेल्या एका इस- 
माला त्यावर मर्जो खऱ्पा झाल्यामुळें त्यांनीं बोलाविले, 
त्याची स्वतःच तपासणी केली व तो आपले तीन मुलगे 
डेक्कन कॉलेजांत दरमहा दीडझ रुपये .पाठवून कसे 
ठेवूं शकतो असें त्याला विचारले. आरंभी त्याची वडि- 
लाजित संपत्ति किती होती त्याची त्यांनी चौकल्ली केली 
आणि शेवटी म्हटले कौ, ज्याअर्थी येवढ्या मोठ्यां 


दर्जांनें राहून तुमची पन्नास हजारांची मालमत्ता झाली 
आहे, त्याअर्थी तुम्हांला माझ्या प्रजेला लुबाडूनच अशी 


गोष्ट करणें शक्‍य झालें असलें पाहिजे ! अर्थातच 
छत्रपतींनी आपल्या राज्यांतील सर्वांचीच अशी चौकझ्ली 
केली नाहीं हें खरें ! पण या पद्धतींत आम्हांला कांहींच 
वावगें दिसत नाहीं. किंबहुना अशी मतप्रणाली बद्ध- 
मूळ झाल्याशिवाय लुटारू समाजकंटकांना कधींच 
पायबंद बसणार नाहीं. जर साम्यवाद हिंदुस्थानांत न 
बोकाळावा अशी इच्छा असेल, तर हाच एक मार्ग 
स्वीकारणे भाग आहे. एरव्ही गांधीवादी नीतितंत्रातें 
वागणें खऱ्या अर्थानें शक्‍य होंणार नाहीं. 
गांधीवादांत डोळसपणाचा अभाव 

वरील विवेचनांत आम्हीं गांधोवाद हा ब्राह्मण्याच्या 
पायावरच उभा आहे असें गृहीत धरलें आहे, तें आचार- 
दृष्ट्या व भावनादृष्ट्या खरें असलें तरी ज्ञानदष्ट्या 
खरें नव्हे. गांधीवादाचा चांगुलपणा त्यांतील अढळ 
श्रद्धेची प्रेरक शक्ति व तज्जन्य अविरत निष्काम कमे- 
योग यांत दिसतो; पण ज्ञानाचा डोळसपणा मात्र त्यांत 
त्या प्रमाणांत दिसत नाही. ' केल्यानें होत आहेरें' या 
सामदासाच्या वचनाप्रमाणे गांधींनी ज केलें तें झाले व 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३८ 
त्यामुळें इंग्रज गेले. पण त्यांतील दुलंक्ष झालेल्या भागा- 
मुळें आजचे अनर्थ हिंदुस्थानला जाचत आहेत. खरे 
गांधीवादी हिंदुस्थान निर्माण होते तर सर्व आपल्या- 
पुरते सुत कातणारे व कापड विणणारे झाले असते; प्या 
त्याऐवजीं गिरण्यांचीच मगरमिठी देश्याच्या गळ्यां- 
भोंवती पडलेली .दिसत आहे. म्हणजे भांडवल्शाहीचे 
सवे दोष येथें निर्माण झाले; पण त्यांवर यंत्रवादी 
समाजाचे जें तोडगे इंग्लंडसारख्या पाइचात्य देशांत 
अंमलांत आले, ते गांधीवादामुळें येथें येऊं शकत नाहींत. 
तेथें सरकारी नियंत्रण व सर्वांना- अगदीं बेकारांना व 
म्हाताऱ्यांना हि- पुरेसें अन्नवस्त्र देण्याची योजना मागेच 
अंमलांत आली; पण येथें साधें नियंत्रणहि चालू देण्यास 
महात्माजींचा आपल्या तत्त्वांवरील विश्वासामुळे नकार! 
याचा प्राकृत अर्थ लुटारूंना तेवढें स्वातंत्र्य व इतरांची 
नागवणूक असा व्यवहारांत ज्ञाला आहे. यावर उपाय 
साम्यवाद्यांना पकडणे हा नसुन, सर्वे पदार्थांच्या किमती 
महायुद्धापुर्वीच्या दरावर आणून बसविणें हा आहे. 
किंबहुना असें न केल्यास इतर नवे नवे सामाजिक प्रश्‍न 
उत्पन्न होण्याचा बळकट धोका आहे. साम्यवादी हे 
असंतोषाचे जनक नसून त्याचा अनेतिक फायदा घेणारे 
आहेत. महागाई हाच असंतोषाचा खरा जनक आहे. 
आजच्या अनियंत्रित समाजव्यवहारांत कोण कोणाला 
किती प्रमाणांत लुबाडीत आहेत हें कळूं दाकूं नये अशी 
रचना अंमलांत आली आहे. त्यामुळे कोणी कोणाला ल्‌ट्‌ं 
नये असा दंडक राहण्याऐवजीं, सर्वांनी सर्वांना लुटण्याचा 
जास्तींत जास्त प्रयत्न करून काय होतें तें पाहावें, असा 
सध्यांच्या व्यवहारांचा सरळ सरळ उद्देश दिसत आहे. 
मनुष्यांच्या स्वभावांतील मूलभूत चांगुलपणामुळें व 
आज हजारों वर्षे चालत आलेल्या व अंगांत मुरलेल्या 
विशिष्ट सामाजिक आचारांमुळे, कोणत्याहि समाजां- 
तील बहुसंख्य लोक लुटारू होऊंच शकत नाहोंत आणि 
त्यामुळेंच ते आधुनिक (अन्‌-) अर्थक्षास्त्राचा जागरूक- 
पणे लुटारू कामासाठीं उपयोग करून घेणाऱ्या वाट- 
माऱ्यांच्या तडाख्यांत हटकून सांपडतात. आज किमती 
अनृकपटीनें वाढल्या असें बाह्यत: सांगण्यांत व समजण्यांत 
येतें; पण त्या वस्तुतः त्यापेक्षां किती तरी जास्त 
पटींनीं वाढलेल्या असतात ; कारण वस्तू असाव्या 
तक्षा न करण्याचा दुसरा अंतर्गत लुटारूपणा अनीति- 
मत्तेमुळे किती तरी वाढला आहे. वहाणेची किमत 
बाह्यतः पूर्वीच्या तिप्पट चौपट असेल; पण पूर्वी 
तब्बळ एक वर्ष वापरतां येण्यासारखी वस्तु जाऊन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


तिच्या जागीं मध्यें काडंबोर्ड घातलेली व कच्च्या 
धाग्यानें कशी तरी चामडें न कमावतांच शिवलेली 
नूतन वहाण बाजारांत रूढ ज्ञाली आहे. ही वस्तु 
पुर्वीच्या तिसरा चौथा हिस्सा काळच टिकूं शकते. 
धोतरजोडी बाह्यत: दुप्पट तिप्पट महाग असेल ; पण 
तिच्यांत पुर्वीच्या इतका कापूस सामावलेला नसतो, 
सृत पीळ दिलेलें नसतें व वीण चाळणीची असते. 
हाच प्रकार सगळीकडे चालू आहे. यामुळें समा- 
जाची नीतिमत्ता किती खाली गेलीं आहे तें तुलणेंहि 
कठिण झालें भाहे. व यामुळेंच समाजांत निरनिराळे 
नवे चक्रवर्ती, राजे, महाराजे, जहागीरदार, मोकास- 
दार, निर्माण होऊन बद्धभपूलहि झाले आहेत. 
एकीकडे जुने कसर, झार व वादशहा कोसळून पडत 
असतां ही नवी बिननामधारी सरंजामशाही अस्तित्वांत 
आली आहे. यांत कापडराजे, नौराजे, भुईमूगराज, 
नारळराजे, सुपारीराजे, साखरराजे, गूळराजे मोटार- 
राजे, व इतर असंख्य लहानमोठे सत्ताधीश सवंत्र 
अधिकारावर भाले आहेत. आज हिंदुस्थानवर राज्य 
यांचेंच आहे. सरकारीं नोकरांच्या पगारांतून सरकार 
कांहीं थोडा प्राप्तीवरील कर मुळांतच कापून 
पण तो या राजांना बिनबोभाट द्याव्या लागणाऱ्या 
करांपुढे इतका अल्प भासतो को, तो लक्षांतहि घेण्या- 
सारखा उरत नाहीं. दुसऱ्यांवर कर बसविणे हें राजाचें 
प्रधान लक्षण. जर सरकारी करांहुन अधिक इतरच 
कर अशा तऱ्हेने वसूल केले जातात 
राज्य कोणाचें म्हणावयाचे ? या 
करणें हेंच नाज खऱ्या राज्याचे पहिलें कतंव्य ठरतें. 
ते ज्या प्रमाणांत करण्यास तें समर्थ होईल त्याच 
प्रमाणांत तें खरें राज्य; एरव्हीं त्याला राज्य हीसंज्ञा 
सुद्धां लावतां येणार नाहीं. या अनर्थामुळे समाजांतील 
ब्राह्मण्य पार रसातळाला गेलें आहे! हा अनर्थ नष्ट 
करून जे राष्ट्राच्या व समाजाच्या प्रकतींत नीतिजन्य 
समधातपणा निर्माण करूं शकतील, तेच आजच्या 
काळांतील खरे ब्राह्मण म्हटले जातील, हें सुज्ञांस सांगा- 
वयास नकोच. असे ब्राह्मण पुढे येवोत हीच प्राथना 
आपण सवजण करू या. असे ब्राह्मण निर्माण होतील 
तर ब्राह्मणांच्या घरांची होळी करणारा वर्ग समाजांत 
एक दिवसहि उरणार नाहीं. ' ब्राह्मण ! नाहींसे कर- 
ण्याचा विचार सोडून खरे ब्राह्मण निर्माण करणारी 


रसायनशाळा उघडणे, हेंच आजचे इष्ट कार्य आहे. 


घेतें; 


' तर आतां चालं 
राजांचा नायनाट 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्य नको, सत्याग्रह हवा. 


आचायय शं. द. जावडेकर 


परंपरागत ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य 
यांपासून होणारा अथंबोध 

प्रा. शेजवलकर यांचा “ ब्राह्मण्याचा ऱ्हास” हा 
लेख* वाचून मला सुचलेले कांहीं विचार मी या 
लेखांत मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रा. शेजवलकर 
यांनीं आपल्या लेखांत “ ब्राह्मण्य ऱ्हास पावलें असलें 
तरी त्या शब्दानें व्यक्‍त होणारें ध्येय आपल्या संस्कृतींत 
सुमारें तीन हजार वषें सुप्रतिष्ठित झालेलें असून तो 
आदश आपण गमावितां कामा नये ” असें प्रतिपादन 
केलेलें आहे. त्यांनीं आपल्या लेखांत ब्राह्मण्याची 
स्वतःची कल्पना पुढीलप्रमाणे मांडलेली आहेः-- “ माझा 
ब्राह्मण्य हा शब्द ब्राह्मण जातीओीं निगडित नाहीं, 


प्लेटोच्या तत्त्वज्ञान्याप्रमाणे ब्राह्मण म्हणजे अखिल . 


मानवसमाजाचें चिरंतन हित डोळ्यांसमोर ठेवून 
भौतिक परिस्थिति व मनुष्यमात्राची मनोरचना यांची 
वेळोवेळीं सांगड घालून देणारा अत्यल्पसंख्य वर्ग होय 
व या मार्गाने दिग्दशित जी अखिल-मानव-हितसाधक 
समाजव्यवस्थिति तेंच ब्राह्मण्य होय......”". या 
व्याख्येत ब्राह्मणवर्ग आणि ब्राह्मण्य या दोघांचीहि 
व्याख्या समाविष्ट झालेली नसून ब्राह्मणवर्ग म्हणजे 
जात असा आपला भभिप्राय नाहीं असेंहि स्पष्टीकरण 
करण्यांत आलेलें आहे. या ब्राह्मणवर्गाची तुलना 
प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानी वर्गाशीं करण्यांत आली आहे. पुढे 
लेखांत असें म्हटलें आहे कों, “ गांधींचें तत्त्वज्ञान 
ब्राह्मण्याच्या आधारावरच उभारलें आहे.” यावरून 
प्रा. शेजवलकरांच्या मतें हिदु-समाजांतील ब्राह्मणवगं, 
प्लेटोचा तत्त्वज्ञानी-वर्ग आणि महात्मा गांधींना अभि प्रेत 
असणारा सत्याग्रही लोकसेवकवगं हे संव एकच आहेत, 
असें दिसतें. पण आमच्या मतें हे तीन आदश एक 
नव्हेत. ब्राह्मणवर्ग आणि प्लेटोचा तत्त्वज्ञानी-वर्ग यांत 


टीप पाहावी --का. सं. 


अनुक्रमणिका 


* प्रा. शेजवलकर यांचा ' ब्राह्मण्याचा ऱ्हास ' 


आम्हांस असा स्पष्ट भेद वाटतो कों, प्लेटोचा तत्त्व- 
ज्ञानीवगं हा स्वत: राजसत्ता आपल्या हातीं घेऊन 


समाजाला धाकानें आपल्या प्रभुत्वाखालीं ठेव इच्छि- 
णारा वर्ग होता. ब्राह्मणवर्गाच्या कल्पनेंत स्वत:च्या 


हातीं राजदंड घेण्याची कल्पना अंतर्भूत होऊ शकत 
नाहीं असें आम्हांस वाटतें. स्वत:च्या हातीं राजदंड न 
घेतां केवळ वृद्धिबलानें किंवा आत्मवलानें समाजाला 
सुसंस्कृत करण्याचा प्रयत्त करणारा आणि समाज- 
धारणेचे नियम घालून देणारा वर्ग येवढाच अथे 
ब्राह्मणवर्ग या शब्दांत अंतर्भूत होतो. याच्या उलट जे 
स्वत:च्या हातीं राजदंड घेऊन समाजावर सत्ता चाल- 
वितात ते तत्त्ववेत्ते असल्यास त्यांना “राजषि ' ही' 
पदवी हिंदु-संस्कृतींत देण्यांत येत होती. हे राजर्षी 
प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानी-वर्गासारखे होत. पण त्यांचा 
ब्राह्मणवर्गात समावेश करणें युक्‍त नाहीं. या राजषींहून 
भिन्न असे जे ब्रह्मर्षी ते आपल्या तपश्‍चर्येनें समाजाची 
संस्कृति टिकवून धरून समाजघटनेचे नियंम ठरवीत 
असत. आतां हे ब्रह्मर्षी अथवा हा ब्राह्मणवगे यांच्याहून 
महात्मा गांधींना अभिप्रेत असणारा सत्याग्रही लोक- 
सेवकवर्ग हा कसा भिन्न आहे तें पाहा. हा सत्याग्रही 
लोकसेवकवर्ग केवळ स्वतःच्या हातीं राजदंड घेतं 
नाहीं येवढेंच नव्हे तर तो राजदंड धारण करणाऱ्या 
लोकांनीं जनतेवर अन्याय केला असतां त्या अन्यायाचे 
निवारण जनतेनें स्वत:च्या आत्मबलानें कसें करावें हें 
दाखवून देणारा वर्ग बनावा अशी गांधींची इच्छा होती. 
हें कार्य एक प्रकारें जनतेच्या आत्मबलानें राजकीय व 
सामाजिक क्रांतीचे कायं आहे. असें राजकीय व सासा- 
जिक क्रांति करण्याचें कार्य जनतेच्या आत्मबलाच्यां 
आधारें करण्याचा प्रयत्न ब्राह्मणवर्गाने कधी केला होता 
असें आम्हांस वाटत नाहीं. सत्याग्रही तत्त्वज्ञानात या 


हा लेख याच अंकांत दिला आहे तो व त्यावरील 


तल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


्ठ 


राजकीय व सामाजिक क्रांतिकार्याला अग्रस्थान आहे. 
परंतु ब्राह्मणवर्ग अथवा ब्राह्मण्य शब्द ऐकून कोणाच्याहि 
मनामध्यें राजकीय अथवा सामाजिक क्रांतीचा अर्थ 
उदित होत नाहीं; उलट राजकीय व सामाजिक 
क्रांतीला विरोध करणारा वर्ग असाच बोध ब्राह्मण या 
शब्दापासून होत असतो. हिंदुसंस्कृतींत सामाजिक व 
धाभिक क्रांति करण्याचा प्रयत्न गौतम बृद्धानें सुमारे 
अडीच हजार वर्षांपूर्वी केला. या सामाजिक व धामिक 
क्रांतीला विरोध करणारा वग म्हणजे ब्राह्मणवर्ग आणि 
त्यानें जी समाजव्यवस्था टिकवून धरण्याचा प्रयत्न 
राजदंडाच्या आश्रयाने केला ती समाजव्यवस्था म्हणजे 
ब्राह्मण्य, असाच अथंबोध या दोन शब्दांपासून गेली 
दोन हजार वर्षे होत आला आहे असें आम्हांस वाटतें. 
या दोन-अडीच हजार वर्षांच्या पूर्वी जर कधीं काळीं 
ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य या शब्दांनी सामाजिक, धाभिक 
अथवा राजकोय क्रांतीचा बोध होत असेल तर त्याची 
आम्हांस माहिती नाहीं. निदान गेलीं दोन हजार वर्षे 
तरी तसा अथंबोध या दोन शब्दांपासून झाल्याचें दिसत 
नाहीं. सारांश, ब्राह्मण व ब्राह्मण्य या शब्दांत राजकीय 
व सामाजिक क्रांतीचा अंतर्भाव होत नाहीं आणि ही 
राजकीय व सामाजिक क्रांति जनतेच्या आत्मबलानें 
घडवून भाणावी असा बोध तर त्या शब्दापासून खात्रीनें 
होऊं शकत नाहीं असें आम्हांस वाटतें. सत्याग्रही लोक- 
सेवकवर्ग आणि सत्याग्रह या शब्दांना निदान अद्यापि 
तरी क्रांतिकारक अर्थ चिकटून बसलेला आहे. कदाचित्‌ 
पुढे-मागे या शब्दांनाहि प्रतिक्रांतिकारक अर्थ येण्याचा 
संभव आहे; परंतु आज तरी तसें झालेलें नाहीं. याच्या 
उलट ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य या शब्दांनीं व्यक्‍त 
होणार्‍या अर्थाचा कितीही विचार केला तरी 
त्यांत जनतेच्या आत्मबलानें घडून येणाऱ्या सामाजिक 
क्रांतीचा अंतर्भाव होऊं शकेल असें वाटत नाहीं. म्हणून 
सत्याग्रह आणि सत्याग्रही लोकसेवक हे ब्राह्मण्य आणि 
ब्राह्मणवग यांच्याहून भिन्न आहेत असें आमचें मत 
आहे. याच दृष्टीनें आम्हांला * ब्राह्मण्य नको, पण 
सत्याग्रह हुवा ' असा मथळा लेखास दिला आहे. 
टिळक आणि गांधो असंतोषाचे जनक असें 
म्हणणें हं अधंसत्य 

प्रा. शेजवलकर हे आपल्या लेखांत जेव्हां महात्मा 
गांधींना ब्राह्मण म्हणतात अथवा त्यांच 


नमत या हत्येला 
बह्महेत्य़ा असे नांव देतात तेव्हां त्यांच्या मनांत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


महात्मा गांधी व सत्याग्रह यांच्यांतील क्रांतिकारक 
गुणांवद्दल कोणती भावना वसत आहे याचा उलगडा 
आम्हांस या त्यांच्या लेखावरून स्पष्टपणें होऊं शकत 
नाहीं. ते आपल्या लेखांत लो.*टिळकांना हिंदी असंतो- 
षाचे जनक अशी पदवी देतात. गांधींनी टिळकांप्रमाणें 
केवळ राजकीय बाबतींतच असंतोष निर्माण करून न 
थांबतां इतर सामाजिक प्रश्‍नहि हातीं घेऊन तेथेंहि 
समाजांतील वेगवेगळ्या गटांत वेगवेगळ्या कारणां- 
बाबत असंतोष निर्माण केला. सर्व समाजच आमूलाग्र 
ढवळला गेल्यामुळें त्याच्याशीं तोंड देणे परक्यांना 
अशक्य झालें, हा गांधींच्या असंतोष-निर्मितींतील 
चांगला भाग होय असें प्रा. शेजवलकर यांनीं म्ह्ट्लें 
आहे. तथापि गांधींच्या अहिसक क्रांतितंत्रावर त्यांचा 
विवास असल्याचें मात्र दिसत नाहीं. आमच्या मतें 
टिळक हे राजकीय असंतोषाचे जनक होते हें म्हणणे ' 
अर्धसत्य आहे. टिळकांनीं राजकीय असंतोषाला कायदे- 
शीर चळवळीचे बंधारे बांधून तो प्रवाह सतत वाहत 
राहील अशी व्यवस्था केली आणि हें कार्य झाल्यानंतर 
पुढील काळांत हे कायदेशीर बांध उल्लंघून हा प्रवाह 
नि:शस्त्र प्रतिकाराच्या व बहिष्कारयोगाच्या विज्याल 
पात्रांतुन वाहूं लागेल हें त्यांनीं आपल्या प्रज्ञाचक्षूंनीं 
पाहिलें हेंच टिळकांचें खरें मोठेपण होय. राजकोय 
असंतोष टिळकांच्या पुर्वी निर्माण झालेला होता व तो 
सदस्त्रक्रांतिरूपानेंहि प्रकट होण्याचा अयशस्वी प्रयत्न 
करीत होता. टिळकांनी या असंतोषाच्या प्रवाहाला 
योग्य आणि प्रभावी स्वरूप लावून दिले आणि आपलें 
राजकारण त्या शक्‍तीच्या जोरावर इंग्रजांना दहशत 
बसण्याइतरके परिणामकारक करून दाखविले. याच 
दृष्टीनें गांधींच्या कार्याचा विचार केल्यास आपणांस 
असें म्हणावें लागेल कीं, ते सामाजिक असंतोषाचे जनक 
नसुन त्यांच्या पुर्वी जो सामाजिक असंतोष निर्माण 
हाऊन सामाजिक क्रांतिकार्यास प्रवृत्त होऊं लागला 
होता आणि ज्या सामाजिक असंतोषाचा फायदा ब्रिटिश 
लोक आपल्या राजकारणासाठीं करून घेत होते, ह्या 


सामाजिक असंतोषाला गांधींनी राष्ट्रीय सभेच्या 


णि त्याला अहिसक 


र त्यांचा प्रयत्न जर 
यशस्वी होईल तर नुकतेंच स्वतंत्र झालेलें हिंदी राष्ट 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्य नका, सत्याग्रह हुवा 


जगांत निर्माण झालेल्या समाजवादी क्रांतीच्या तंत्रामुळे 
येवढा धक्का वसलेला दिसतो कीं, त्यांना जततेचें 
आत्मबल जागृत करणें आणित्या आत्मबलानें सामाजिक 
क्रांतीला अहिसिक स्वरूप देणें या कल्पना अभिनंदनीय 
वाटत नसाव्या असा भास होतो. एकंदरींत आधुनिक 
जगांत निर्माण झालेले लोकशाहीचे अथवा समाजवादाचे 
विचारप्रवाह त्यांना उत्पातकारी व भोषणच वाटतात. 
प्लेटोचे तत्त्वज्ञानी, आसचे ब्राह्मण व गांधोजींचे 
सत्याग्रही हे एक नव्हत 

प्रा. दोजवलकर यांच्या वृद्धीवर प्लेटोच्या तत्त्व- 
ज्ञानी राजर्षींची पकड इतको जोराची वसलेली आहे 
कों, ते प्लेटोचे तत्त्वज्ञानी, ब्राह्मणवर्ग आणि सत्याग्रही 


वर्ग या सर्वांना एकरूपच समजतात असें वाटतें. प्लेटोला , 


लोकशाहीची भोति वाटत होती आणि त्याच्या 
राजर्षींच्या कल्पनेचा आधार हिटलर आणि लेनिन या 
दोघांनाहि घेतां येणें शक्य आहे असें लक्षांत घेतल्यास 
प्रा. शेजवलकर यांना प्लेटोचा आदर्श जितका आकर्षक 
वाटतो तितका वाटूं शकेल किंवा नाहीं याबद्दल आम्हांस 
शंका आहे. आज फॅसिस्ट व कम्युनिस्ट विचारसरणींतून 
ज्या सवंकष राजसत्तेचा उदय होत असल्याचें दिसत आहे 
तो प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानाचाच परिणाम आहे असें आम्हांस 
वाटतें. आजच्या जगांत एकोकडे ही राजसत्ता उदयास 
येत आहे, तर दुसरीकडे महात्मा गांधी हे सत्याग्रहाच्या 
रूपानें अराज्यवादाचा आदर्णा रामराज्याच्या नांवानें 
जगापुढें ठेवीत आहेत. अर्थात्‌ या अराज्यवादाचें मूळ 
शोधावयाचें झाल्यास तें येशू ख्त्रस्ति आणि गोतम बुद्ध 
यांच्या उपदेश्ांत आढळेल. यूरोपीय संस्कृतींत प्लेटो 
आणि येशू स्त्रिस्ति तसेच भारतीय संस्कृतींत श्रीकृष्ण 
आणि गोतमवृुद्ध होऊन गेले. युरोपीय संस्कृतींतील 
मध्ययुगीन भटजीवर्गानें प्लेटोच्या चातुवंर्ण्याचा आदश 
पुढें ठेविला होता. आणि हिंदुसंस्कृतींतील ब्राह्मणांनी 
भगवद्‌गीतेंतील वर्णाश्रमधर्मांची कल्पना घेऊन मनु- 
स्मृतीच्या आधारें तिला प्रतिगामी बनविण्याचा प्रयत्न 
केला. आधुनिक युरोपने स्त्रिस्ती धर्मातील मध्ययुगीन 
भटजींनी स्थापन केलेलें चातुवण्ये मोडून टाकून पुन: 
ख्मिस्ताच्या उपदेशाच्या आधारें एकवर्गी समाज स्थापन 
करण्याचा प्रयत्न केला व या प्रयत्नांतून लोकशाहीचे व 
समाजवादाचे ध्येय उदित जालें. आमच्या ब्राह्मणांनी 
निर्माण केलेली चातुवेर्ण्याची चोकट आम्हीं कधींच 
मोडन टाकलो नाहीं. 
» जन. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


च 


आणि आमच्या ब्राह्मणांना लोकशाहीच्या किवा 
समाजवादाच्या क्रांतीची आवश्यकता कधींच वाटली 


नाहीं. यामुळे केवळ वब्राह्मण्याचाच नव्हे तर सवं 
हिंदुसंस्कृतीचा ऱ्हास ज्ञाला आणि ब्राह्मण्यानें निर्माण 


केलेले ब्राह्मणांपासून शूद्र-अतिशूद्रांपयंत सर्व लोक 
दुसऱ्यांचे दास बनले ! प्रथम मुसलमानांनी त्यांचें 
चातुवंण्ये खिळखिळे केलें आणि नंतर इंग्रजांनीं त्याला 
सुरुंग लावून उडवून दिलें. त्यानंतर हिंदुसंस्कृतींत 
लोकशाहीच्या व समाजवादाच्या भावना प्रादुर्भत 
झाल्या आणि राजकीय व सामाजिक क्रांतीचे वारे 
हुं लागले. महात्मा गांधींनीहि या क्रांतीला अहिसक 
स्वरूप देण्याचा यत्न केला आणि त्यासाठीं पन्नास वर्षे 
झिजून व अखेरीस आपलें प्राणदान करून “ गौतम 
बुद्धाने व येञ्रू स्त्रिस्तानें जो अहिसेचा व सामाजिक 
समतेचा संदेश मानवांना दिला आहे तो तुम्ही 
आत्मसात करा, नाहीं तर ठार मराल * अक्ली 
ब्राह्मणांना व ब्राह्मण्याभिमानी हिंदूंना जाणीव करून 
दिली. ज्यांना ही जाणीव सानवली ताही, त्यांनीं 
त्यांचा वध केला आणि ती बातमी ऐकून आनंद व्यक्‍त 
केला. 
ब्राह्मण्याची बद्धि हो अहंकारी, केवळ मोंमांसक 
आणि प्रतिगामी 
“* परित्राणाय साधूनाम्‌ ' हें भगवद्गोतेचें वचन 
परमेश्वरी अवताराचें कार्य सांगण्यासाठी असलें तरी 
साधूंचा छळ करणारे सनातनी ब्राह्मण हिंदुधर्मांत 
पुष्कळ झालेले आहेत. ही परंपरा कांहीं नवीन नाहीं 
व या परंपरेमुळेंच संतांचा धम आणि ब्राह्मणांचा धर्मं 
यांत विरोध उत्पन्न झालेला आहे. संतांच्या आत्स- 
बलाची महती ब्राह्मणांच्या ब॒द्धोलळा संतांचे निधन 
होईपर्यन्त तरी पटत नाहीं आणि जनतेच्या अंत:- 
करणाला ती महती पटून जनतेनें संतांना अवत!र बन- 
विल्यानंतर त्या अवतारांची पुजा करण्याचा धंदा 
ब्राह्मण स्वीकारतात; तथापि नव्या संतांचा छळ 
करण्याचें आपलें सनातन कततंव्य मात्र बद्धीच्या अहं- 
कारान सतत चालूच ठवतात. प्रा. शेजवलकर यांनीं 
आपल्या लेखांत गांधींना ब्राह्मण म्हटलें असलें तरी 
त्यांच्यापाशी विठ्त्ता नव्हती हा त्यांचा दोष त्यांनीं 
वणिला आहे. बृद्धिबलाहून आत्मबलाचें महत्त्व अधिक 
आहे आणि हें आत्मबल सामान्य जनतेच्या अंगीं 
व्यापकत्वान वेसत असतें व त्याच्या आधारें सपताजाची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


उ वी १.2 


ठी त्यात 


व 


जी 


कै १ क्री 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शज 


खरी धारणा होत असते आणि म्हणून जुनी समाज- 
रचना समाजधारणेला निरुपयोगी ज्ञाळी असतां ती 
मोडून टाकून नवीन समाजरचना उभारण्याचे सामथ्य 
जनतेच्या आत्मवलाच्या ठिकाणीं येऊं शकेल हो श्रद्धा 
गांधींना कोणत्याहि विठ्ठत्तापुर्ण ग्रंथांतून लाभलेली 
नव्हती. या श्रद्धेचा उगम ज्या आत्मसाक्षात्कारांतून 
झालेला होता, त्या आत्मसाक्षात्काराचा परिचय 
विद्वत्तेचा अहंकार नष्ट झाल्यावांचून ब्राह्मणांच्या 
बुद्धीला होणे कठिण आहे. '' इहैव तैजित: सर्ग: येषां 
साम्ये स्थितं मत: ” ही वृद्धीची साम्यावस्था ब्राह्मणांत 
आढळत नाहीं. ब्राह्मणांची वृद्धि शास्त्रीय व मीमांसक 
बनली, पण तिला साम्यावस्था व समदृष्टि यांचा स्पशं 
झाला नाहीं; आणि म्हणून तिने आपण होऊन राज्य- 
क्रांति व सामाजिक क्रांति करण्याची आवश्यकता 
जाणिली नाहीं इतकेंच नव्हे, तर तिला अद्यापि लोक- 
सत्तेचे व समाजवादाचें महत्त्वहि आकलन होऊं शकत 
नाहों. वौद्धधर्मानें व संतांनी जी सामाजिक समतावृद्धि 
हदुसंस्कृतींत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तिला 
विरोध करण्यांतच तिनें धन्यता मानिली. युरोपीय 
संस्कृतींतील स्त्रिस्ताच्या संदे्यापेक्षां प्छेटोचें चातुवेण्यं 
तिला अद्याप अधिक आकपपंक वाटतें आणि स्त्रिस्ताचा 
व बुद्धाचा संदेश आत्मसात्‌ करून संकुचित हिंदु- 
संस्कृतीला विज्ञाल, विश्वव्यापी मानवसंस्क्रतीचे स्वरूप 
देणाऱ्या महात्म्याची वुद्धिमत्ता पांडित्यप्रिय जड 
वुद्धीला दिसू दकत नाही. 

व्राह्मणवर्ग आणि ब्राह्मण्य यांचा हा दोप लक्षांत 
आल्यामुळेंच स्वामी विवेकानंद यांनी जपानमध्ये 
गोतमवुद्धावर व्याख्यान देताना असें म्हटले होतें कौं, 
ब्राह्मणांच्या वृद्धीला जेव्हा वृद्धांचे औदार्य व समदृष्टि 
यांचा लाभ होईल तेव्हांच हिंदुस्थानचा खरा उद्धार 
होईल. गांधीजींनी जर कोणती मोठी गोष्ट केली 
असेल, तर ब्राह्मणवृद्धीनें निर्वासित केलेला बुद्धाचा 
संदेश हिंदूंना पुन: शिकविला. अहिसा आणि समता 
हाच तो संदेश होय. हा संदेश ब्राह्मणांच्या वेदभ्यासजड 
वृद्धीला आकलन झाला नाहीं व म्हणून त्या बद्धीनें 
तो संदेश देणाऱ्याचा दीघंद्रेष केला व अखेरीस अळी 


घेतला. पण आपल्या या केत्याने वृद्धाचा ख्थिस्त बनेल 
आणि मरणामुळें तो आपणांवर विजयशाळी बनेल 
ही कल्पना या बुद्धीला होण्याची मळींच शक्‍यता 
नव्हती. ी 


ब्राह्मण- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


ब्राह्मण्य आणि भगवद्गीता 

प्रा. शेजवलकर यांनीं आपल्या लेखांत असे ध्वनित 
केले आहे को, म. गांधींना भगवद्गीतेचा अर्थ समजला 
नाहीं आणि त्यांचा वध करणारे गोडसे यांसहि तो 
अर्थ समजला नाही. 

“ अक्षी गोष्ट घडण्याचें कारण धमंवाक्यांचा दोन 
माणसांनी केळेला परस्परविरुद्ध अथ होय. गांधीजींनी 
भगवद्‌्गीतेचा रूढाथे वेगळा करून अर्जुनाप्रमाणें जे 
युद्धापूर्वीच शस्त्र खालीं ठेविलें, ते पुन: भगवंतांच्या 
उपदेश्ञानेहि वर उचलले नाहीं. याच्या अगदी विरुद्ध 
स्वबांधवांशीं युद्ध पुकारून त्यांना मारणे हे न्यायदृष्ट्या 
अपरिहार्य आहे अशी भगवद्‌गीतेची शिकवण अंगी 
भिनलेल्या माणसानें त्यांचा खून केला ! वरील 
विवेचन लक्षांत घेतल्याखेरीज गांधीजींच्या खुनांतील 
विरोधाभास उकलूं शकत नाहीं. 

प्रा. शेजवलकर यांच्या वरील 
दोन स्थूल दोष आहेत. 
खालीं ठेविलें तें भगवंता 
लले नाहीं, 


सूक्ष्म विवेचनांत 
गांधींनीं अर्जूनाप्रमाणे शब्द 
च्या उपदेशानंतरहि वर उच- 
हें त्यांचे म्हणणें अध-सत्य आहे व तें 
संपुर्ण असण्यापेक्षा फार भयंकर आहे. गांधींनी भौतिक 
शस्त्रे खाली ठेवण्यापुवी आत्मिक कझास्त्र हातीं घेतलें 
आणि अर्जुनाप्रमाणें रणांगण सोडून पलायन करण्याची 
व भगवीं वस्त्रे पेहरून संन्यास घेण्याची वृत्ति केव्हांच 
स्वीकारली नाहीं. ब्राह्मणांच्या सनातन वुद्धीला गांधींचे 
हें आत्मिक शस्त्र कळूंच शकलें नाहीं आणि त्या 
बुद्धीनें गांधी हे अस्त्र आहेत म्हणून ते (अजुंना- 
प्रमाणें) अप्रतीकारहि होऊं पाहात आहेत, असा या 
बुद्धीला भ्रम झाला. या भ्रांत बुद्धीनें गांधींचा वध 

केला ! र 
स. गांधींचा वघ करणाऱ्या ग 
करतांना प्रा. गेजवलकर लिहिता 
वुद्ध पुकारून त्यांना मारणे न्यायदृष्ट्या अपरिहार्य आहे 
ही गीतेची शिकवण अंगीं मुरलेल्या माणसानें त्यांचा 
वध केला. ” पण म. गांधींचा वध करण्यांत स्वबांधवांची 
हत्या हा मुख्य मुद्दा नसून ' साधुहत्या ' हा मुख्य मुहा 
आहे आणि गीतेचा कसाहि अर्थ केला तरी परित्राणाय 
साधूनामु विनाशाय च इप्छताम्‌ ” असें सांगणाऱ्या 
धर्मवाक्याचा आधार गांधीवघाला मिळूं शकत नाहीं. 
प सव तत्त्वज्ञानाचा मूलाधार जो सदसद्विवेक तोच 
गीतेचा आधार वाटेल त्या 


ओोडशांची चूक वर्णन 
त कों, “ स्वबांधवांशीं 


जेथें नष्ट झाला तेथे 


श्‌ ._ 
जा, य. 
म ळत 1 अुणित्णत 2७ 
पुं *.& केक 
1: नवभारत 1 ढं 
न्स्टरि ७५ - शडे 
(अमृतमहोत्सवी ६ 
०श्«  : खुरी ः ब 
र्श्टी ९७४ . 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास क; ी भु गी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्य नको, सत्याग्रह हवा. 


पापकर्मास मिळेल असा भ्रम झाल्यास त्यांत नवल 
नाहीं. म. गांधींनी अनासक्तियोगाच्या प्रस्तावनेंत 
अशा धमंग्रंथाचा अर्थ पांडित्यपु्ण विठ्ठत्तनें लावणें 
धोक्याचे आहे, असा नम्र इशारा दिला आहे व 
आपणांपाशीं विठ्त्ता नसली तरी चाळीस वर्षे तो 
उपदेश स्वत:च्या जीवनांत आचरून व पडताळून पाह- 
ण्याचा प्रयत्न किवा तपश्चर्या याचा आधार आपणांस 
आहे असें त्यांनीं आहे. गांधींनीं गीतेचा अर्थ 
लावतांना त्याची वाढ केली आणि “ मामनृस्मर युद्ध 
च” या उपदेश्याचे आचरण करतांना सत्याग्रह हा 
एक नवा युद्धप्रकार शोधून काढिला व हें युद्धहि 
त्या उपदेश्यांत बसतें असें प्रतिपादन केलें. 


म्ह्ट्ें 


धमंग्रंथांचा 
अर्थ लावण्याची ही क्रांतिकारक दृष्टि ब्राह्मण्याभिमा- 
न्यांना नसल्यानें म. गांधींचा हा नवा अर्थ त्यांना सुचला 
नाहों व पटलाहि नाहीं. ते त्यांना विद्वत्ता नाहीं म्हणून 
त्यांची अवहेलनाच करूं लागले. तेव्हां गांधींनी उत्तर 
दिलें कीं, “ जुन्या युद्ध शब्दाचा अर्थ बदलून नवा कर- 
ण्याचें तंत्र मी गीताकारांपासूनच शिकलों. गीताकारांनीं 
नाहीं का “कार्म “व “यज्ञ “या शब्दांचे अथ वाढविले 
व अधिक विकसित केले? मग मीं “युद्ध ' शब्दाचा 
अर्थ वाढविला तर मींहि गीताकारांचेंच अनुकरण केलें 
असें कां म्हणूं नये ?” संतांचें पांडित्य असें संशोधक 
व ज्ञानसंवधेक असतें. ब्राह्मण्यांत हें पांडित्य फारसें 
आढळत नाहीं; म्हणूनच आम्हांस ब्राह्मण्य नको पण 
सत्याग्रह हवा असें वाटतें. 


गांधींनी फाळणीला संसति दिली नव्हती 

प्रा. शेजवलकर यांची अशी एक समजूत दिसते को, 
गांधी हे अहिसावादी असल्यानें त्यांनीं पाकिस्तानला 
मान्यता दिली आणि पं. नेहरूंनीं काश्मीरप्रकरणीं जी 
लढाऊ वृत्ति स्वीकारली ती राष्ट्रसभेनें व गांधींनी 
फाळणीबाबत स्वीकारली असती तर राष्ट्रसभेला लढून 
पाकिस्तान हाणून पाडतां आलें असतें. पण या प्रकरणां- 
तहि प्रा. दोजवलकर यांना गांधींच्या अहिसेचें लढाऊ 
स्वरूप न कळल्याने त्यांचा घोंटाळा झाला आहे असें 
वाटतें. वस्तुस्थिती अशी आहे कों, गांधींनी पाकिस्ता- 
लला मान्यता दिलीच नाहीं. यासंबंधीं म. गांधींनी 
स्वतःच राष्ट्रसभेची भूमिका व आपली भूमिका यांतील 
भेद पुढीलप्रमाणे विशद केला आहे!- 


“गवा (0 50000 तीर्‍ला05 ठा [115 


अनुक्रमणिका 


डड? 


9 


5प3]९० 110 (७911311139. (2911011) ळात ळा 
01९ 1९१तलटा5 180 वाढते [0 पट एळापर्‍ठया 
1हॉ. 1८ 
एा९ 5 डा- 


95 (11८ 1.5. 16501. रिवणाठा ऐवा 
१४॥०1९ ००प) "9 ए० (0 एट 0१0४8, 
€९ते (० ९ वाएठा, 101108 (0 टाएट (112 
ट०्पापए 9 गाप्या गल्ह्तेहत एल. र्म 1811 
कणीठा€[]४. जि 1त डात ॥०६ ॥० ४०१ 
1411९1 16 (1९ १10०12 6०ए॥॥५ ७९ 1९0९९0 
0 घैञा 05 [8] ऱांटोते जरा) गाली (0 शाळोहाट्ट. 
उ 101-0101९10 १४9७ 115 टाटह्त. 1 १४9५ 
110. 50 १९1] (1८ (४० टा€55.” 
र्‍ा िवा]०1], 2701 ]0]9, 1948 
या ठिकाणीं म. गांधी स्पष्ट सांगतात कीं, “ सर्व 
देशाची राख होऊं नये आणि देज्याला अत्यंत अवश्य 
असणारी विश्रांति लाभावो म्हणून निरुपाय झाल्या- 
वरच राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनी फाळणीला मान्यता दिलो. 
पण आपलें स्वतःचे मत निराळे होतें. फाळणीला संमति 
देऊन अत्याचाराला शरण जाण्यापेक्षां सर्व देशाची 
राखरांगोळी झालो तरी चालेल, पण देद्याचा एक 
इंचहि सोडून देऊं नये असे मला वाटतें. पण मी पडलों 
अहिसावादी. राष्ट्रसभा कांहीं अहिसा हें आपले ब्रीद 


मानीत नाहीं.” यावरून अहिंसा दष्टीनें फाळणीला 
संमति देणें हें चूक आहे असेंच गांधींचे मत होतें हें 


उघड आहे. पण राष्ट्रसभेनें क्रांतिकारक अहिसा या 
वेळीं सोडली होती आणि हिंसक क्रांतीचीहि तिला त्या 
वेळीं शक्‍यता नव्हती, म्हणून तिला फाळणी मान्य करणें 
भाग पडलें. कार्मीरप्रकरणीं नेहरूंनीं जी लढाऊ वत्ति 
दाखविली, ती त्यांना फाळणीप्रकरणांत स्वीकारणे 
शक्‍य नव्हतें. कारण फाळणीला मान्यता दिल्यावरच 
नेहरूंना सैन्य मिळाले आणि त्य़ानंतरच कारमीरप्रकरणी 
ढणें नेहरूंना शक्‍य झालें. फाळणीची मोंट्वेंटनयोजना 
धुडकावून लावून लढण्याचें कोणतेंहि साधन नेहरूपालीं 
नव्हत. नेहरूनी कारमोरांत जं यद्ध चालविले, त्याला 
* गांधींचा पुर्ण पाठिबा होता हेंहि जगजाहीर आहे 
तात्पर्य, नेहरू हे सशस्त्र साधनांनींच लढणारे असल्यानें 
त्यांना फाळणीच्या योजनेच्या वेळीं ब्रिटिशांना शरण 
जावें लागलें व मगच काइ्मीरचा लढा लढवावा 
लागला. म. गांधी हे दोनहि प्रकरणी लढाऊ वत्तीचाच 
उपदेश करीत होते. पण मोंटबॅटनयोजना काँग्रेसच्या 
पुढाऱ्यांनी स्वीकारल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध ] 


करण 


0. 


20 १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


(र र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डि 


०९२९ अमृतमहात्सवा,/( 


त्व 
»नवभारत 
७५ 


त्य 
(८ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


डड 


आपणांस योग्य वाटत नाहीं असें म्हणून त्यांनीं या वेळीं 
राष्ट्रसभेच्या नेत्यांविरुद्ध बंड करणे विवेकाचे नाहीं; 
असा सल्ला समाजवाद्यांना व इतर क्रांतिवाद्यांना 
दिला. ही वस्तुस्थिति व तींतील ति गांधींचा भाग 
लक्षांत घेतल्यास म. गांधींनीं शस्त्र घेतले नाहीं येवढ्या- 
मुळेंच ते अर्जनाप्रमाणे संन्यास घेण्याचा आणि आताताय 
लोकांपुढे शरणागति पत्करण्याचा अप्रतीकारी उपदेश 
राष्ट्राला करीत होते, हा प्रा. जेजवलकर यांचा समज 
भ्रामक आहे हें लक्षांत येईल 
दंडसामर्थ्यांचा ब शस्त्रबलाचा अहंकार 
व्राह्मणवुद्धीचा आणखी एक दोष असा आहे कीं 
तिला शास्त्रवलाचा अहंकार फार मोठा असतो. ब्राह्मण 
हा वरकरणीं शास्त्रसन्यासी दिसत असला तरी त्यानें 
आपल्या व चातुवेर्ण्याच्या रक्षणासाठीं एक राजदंड 
निर्माण केलेला असतो. या राजदंडाच्या सामर्थ्याने 
आपण निर्माण केलेली समाजसंस्था वाटेल त्या परि- 
स्थितींत जिवंत ठेवू आणि ती सर्व जगावरहि लादू 
असा अहंकार त्याला झालेला असतो. सामाजिक 
समतेवर त्याचा केव्हांच विश्‍वास नसतो. आणि 
सामाजिक विषमता टिकवून धरण्यास शस्त्रधारी 
राजसत्ता वाटेल त्या परिस्थितींत समर्थ आहे या 
भ्रमामुळे आपलें चातुवेण्ये ही शाद२वत व सनातन वस्तु 
आहे असा भ्रम त्याला झालेला असतो. यामुळें शस्त्र- 
क्रांतीने वाटेल त्या परिस्थितींत हवी ती समाजघटना 
स्थापितां येईल आणि तिची स्थापना वाटेल तेवढ्या 
क्षेत्रावरहि आपण करूं शकू अश्या अहंकारामुळेंच आज 
हिंदुस्थानांत निर्माण झालेलें पाकिस्तान शस्त्रक्रांतीनें 
किवा उास्त्रबलानें टाळतां आलें असतें अथवा तें केवळ 
शस्त्रबलानें जिंकून अखंड हिंदुस्थानाचें हिंदुराष्ट्र 
बनविता येईल असा भ्रम ब्राह्मणबुद्धीला होऊं शकतो. 


लोकश्ाहो, स्वयंनिणेय आणि समाजवाद हों 
पुरोगामी ध्येये 

पण जी वृद्धि ब्राह्मण्याच्या व चातुवेर्ण्याच्या 
पलीकडे जाऊं शकते तिला हें कळू शकतें कीं आजच्या 
जगांत लोकझ्याही व स्वयंनिर्णय यांच्या आधारावांचून 
राज्यें टिकणार नाहींत. ज्या प्रदेशांतील शेंकडा पाऊणशे 
भ्रजाजन एकाद्या राज्याच्या सक्रिय विरुद्ध आहेत, त्या 
प्रदेशावर तें राज्य टिकू कत नाहीं. याच दृष्टीनें 
राष्ट्रसभेनें विशिष्ट प्रदेशावर राज्य करण्याचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


मुसलमान-समाजाचा हक्‍क तत्त्वत: मान्य केला 
आ.ण त्या समाजाला अखंड हिंदुस्थानचे ध्येय 
पटविणे आज व्यवहारत: अशक्‍य आहे असें दिसून 
आलें तेव्हां व्यवहारतः पाकिस्तानला मान्यता 
दिली. त्यापूर्वी सर्व हिंदुस्थानांतून ब्रिटिश सत्ता 
नामशेष झाल्यावांचून घटनापरिषदूच भरवूं नये 
म्हणून १९४२ चें आंदोलन केलें; पण तेंहि 
पूर्ण यश्नस्वी झाळें नाहीं, तेव्हां * सर्वनाशे समृत्पन्ने 
अध त्यजति पण्डित: ॥” या न्यायाने पाकिस्तान 
वगळून इतर हिंदुस्थानांत लोकशाही राज्य स्थापावे व 
पाकिस्तानांतहि तसें स्थापण्यास संमति द्यावी यावांचून 
दुसरा उपायच नव्हता. डी व्हॅलेराला अल्स्टर द्यावें 
लागलें आणि लेनिनला पांच कोटी लोकसंख्येचा 
प्रदेश जमंनीला बहाळ करावा लागला, याचें कारण 
त्यांच्या शस्त्रवळाची मर्यादा तेथें संपली हेंच होय. 
ब्रिटिझ्ांनीं हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य व स्वयंनिणय हे हक्‍क 
उपभोगू दिले याचेंहि खरें कारण ते कायद्याच्या राज्याचे 
भोक्ते होते असें शेजवलकर समजतात त्याप्रमाणें 
नसून, हिंदुस्थानांत राष्ट्रीय भावनेने उठलेली क्रांतीची 
लाट लष्करापर्यंत पोहोंचळी म्हणजे आपण हिंदुस्थान- 
वर शस्त्रबळानें राज्य करूं शकणार नाहीं हें त्यांना 
समजलें होतें, हेंच होय. १९४२ चें हिंदुस्थानांतील 
आंदोलन व नेताजींची आझाद-हिद-फोज ” यांचें 
दर्शन होतांच इंग्रजांनीं आपला गाश्या गंंडाळण्याचा 
निश्‍चय केला; पण पाकिस्तानांत हिंदी राष्ट्रवाद 
त्यांनीच गारद केल्यामुळे फाळणी करण्यांत ते यशस्वी 
झाले. यांत इंग्रजांच्या कायद्याच्या राज्यावरील प्रेमाचा 
सवध नसून राजकारणांतील शस्त्रबलाची मर्यादा 
ओळखणाऱ्या शहाणपणाचा संबंध आहे. म्हणून भाप- 
णांस शस्त्रबलानें पाकिस्तान टाळतां येईल हा अविवेकी 
अहंकार राष्ट्रसभेनें केव्हांहि धरला नाहीं. मात्र ' लोक- 
शाही व स्वयंनिर्णय ' या आधुनिक राजनीतीस धरून 
जेवढा भाग पाकिस्तानवाल्यांना देणें भाग होतें, 


णामागेंहि केवळ 
शस्त्रबलाचा अहंकार नेसून लोकझ्याही व स्वयंनिणय 
हींच तत्वें आहेत हें विसरून चालणार नाहीं. हिंदु- 
राष्ट्राचा संतान अंत:करणांत ठेवून काह्मिरांत पाय 
ठेंवणेंहि हिंदी संघराज्याच्या १ जयय-राक्य ग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


षत हि 
& अमृतमहोत्सवी 
ची 2 ह 


र्क 


७५८ वि 


> 


कटे च्छ » वषे, 


72 


£ शात तट < 


र्ग डर ९ भू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ब्राह्मण्य नको, 


निजामाचें अरिष्ट मिवारण करण्यासहि तींच तत्त्वे 
उपयोगीं पडत आहेत. 


हिंदुस्थानचे अखंडत्व टिकविणे अथवा पुन: 
परत मिळविणें या गोष्टीसाठीं लोकशाही, स्वयंनि्णय 
व समाजवाद हीं पुरोगामी ध्येये हिंदी जनतेला पटवून 
तिला त्यांच्या रक्षणासाठीं लढण्यास प्रवृत्त करणें हाच 
मार्ग आहे हें राष्ट्रसभेला कळलें आहे. यार्चे कारण 
तिला राज्यक्रांति, राज्यस्थापना व राज्यरक्षण या 
कामांतील झस्त्रबलाच्या मर्यादा समजल्या आहेत व या 
मर्यादांचे शिक्षण तिच्या मनावर ठसलें आहे. याचेंहि 
कारण म. गांधींचें सत्याग्रही नेतृत्वच होय. 
सत्य व आहिसा यांचें मूते स्वरूप म्हणजेच 
लोकशाही समाजवाद 

हीच गोष्ट सामाजिक विषमतेची वा समतेची 
आहे. कोणत्या अवस्थेंत किती सामाजिक समता 
स्थापितां येते आणि कोणत्या अवस्थेंत किती विषमता 
अपरिहार्य असते याचें ज्ञान न झाल्यामुळें ब्राह्मण्य 
व चातुवेण्ये हीं सनातन आहेत व पुरेसें शस्त्रबल 
असल्यास तीं जगाच्या अंतापर्यंत टिकू शकतील असा 
भ्रम होऊं दकतो. आज उत्पादक शक्‍तींची व उत्पादन- 
पद्धतींची जी वाढ झाली आहे ती लक्षांत घेतां 


सत्याग्रह हवा. डप 
चातुर्वण्येच नव्हे तर द्विवर्ग समाजरचनाहि टिकणें शक्‍य 
नाहीं हें ओळखून एकवर्ग समाज व समाजवादी लोक- 
शाही राष्ट्र निर्माण करणें हाच आपला यृगधरमं आहे, 
हें राष्ट्रसभेला दिसत आहे व म. गांधींनाहि दिसत 
होतें. आजच्या परिस्थितींत “सत्य व अहिसा या 
सनातन धर्माचें मूर्त स्वरूप लोकशाही समाजवादच 
आहे हें ब्राह्मणबृद्धीला अद्यापि पटलेलें नाहीं; पण तेंच 
वास्तव सत्य आहे. हें वास्तव सत्य आजची राष्ट्रसभा 
यापुढे कितपत अंमलांत आणील हा भावी इतिहासाचा 
प्रश्‍न असून तें सत्य तिला समजलें आहे येवढाच आतां- 
पर्यंतचा इतिहास आहे. मात्र या सत्याचें ज्ञान तिला 
झालें याचें श्रेय ब्राह्मण्याच्या अहंकाराने पछाडलेल्या 
बुद्धीला नसुन सत्याग्रही महात्म्याला आहे. यापुढे हें 
सत्य अंमलांत येण्यासहि त्याच सत्याग्रही महात्म्याचा 
उपयोग झाला असता येवढे म्हणून हा लेख संपवितों. 
याखेरीज प्रा. शेजवलकर यांनीं आजच्या राष्ट्रीय 
मंत्रिमंडळाच्या आथिक धोरणावर जे कोरडे ओढण्याचा 
प्रयत्न केला आहे, त्याचा विचार करण्याचें कांहीं 
कारण आम्हांस वाटत नाहीं; कारण ती सवंच टीका 
मूळ विषयाशीं असंबद्ध आहे. त्यांच्या लेखांतील अश्या 


अवांतर मुह्यांचा समाचार घेण्यास एकादा स्वतंत्र 
ग्रंथच लिहावा लागेल. 


0८ 
वकक क 5.33... 


(तृतीयावृत्ती ) 


जे. ३.३३ ३३५३३३३ 


अनुक्रमणिका 


प्रसिद्ध झाले ! 


ठिंुधर्मांची समीक्षा व सवेधर्मसमीक्षा (एकत्रित) 


लेखक : तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


किमत : ५० रुपये 
मिळण्याचे ठिकाण : चिटणीस, प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 
३१५ गंगापुरी, 
वाई-४१२ ८०३ 


श्रे 
श्र 
जॅ 
2.3 
र 
(प्रथमावृत्ती ) ज्र 
जेर 
श्रे€ 
रॅ 
जर 
> 
श्र 
जॅ 
जह 
(जि. सातारा) लय 
जरर 
श्र 


हळ. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री यांच्या सहवासात 


रा. कु. बाबर 


वाई, जिल्हा सातारा येथे वेदोक्त नारायणशास्त्री 
मराठे ( स्वामी केवलानंद सरस्वती ) यांनी वेदिक 
धार्मिक शिक्षणासाठी प्राज्ञपाठशाळा कृष्णा नदीच्या 
रम्य काठी, भानूंच्या भव्य वाड्यात स्थापन केली. या 
पाठशाळेत ठिकठिकाणचे विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत 
होते. र 

सन १९३० साली भिगारदवे हा मांग-विद्यार्थी या 
शिक्षणासाठी प्राज्ञपाठशाळेत राहिला होता. तकंती्थ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी त्याला संस्कृत शिकविले. 
तसेच वैदिक धर्माची माहिती दिली. 

सन १९२३२ साली श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड 
(बडोदा )हे महाबळेश्वर येथे आले होते. त्या वेळी वाई 
तालुका मंडळाने त्यांना मानपत्र दिले. मंडळाचे अध्यक्ष 
गणपतराव पिसाळ (बावधन), उपाध्यक्ष नारायणराव 
चव्हाण (वाई) हे उपस्थित होते. ठरल्याप्रमाणे 
श्रीमंत गायकवाड सरकार हे कृृष्णेश्‍वर थिएटरात 
आले. त्यांनी कार्यकर्त्यांचा ओळखी करून घेतल्या. 
या वेळी तकंतीर्थ॑ लक्ष्मणक्यास्त्री उपस्थित होते. 
नारायणराव चव्हाण यांनी त्यांना स्वागताचे भाषण 
आपण करावे असे सांगितले. तकंतीथं लक्ष्मणश्नास्त्रीजींचे 
भाषण चालले असताना श्रीमंत सयाजीरावमहाराजांचे 
लक्ष तकेतीर्थ लक्ष्मणज्ास्त्री यांच्याकडे वेधले. त्यांनी 
तकेती्थ लक्ष्मणशास्त्री यांच्या विठ्त्तेची पारख केली. 
महाराजांनी त्यांना भेटीस महाबळेशवरी बोलाविले. 
तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री यांनी श्रीमंत सयाजीराव 
गायकवाड यांची भेट घेतली. प्राज्ञपाठशाळेचो माहिती 
दिली. श्रीमंत सयाजीरावमहाराजांनी प्राज्षपाठशाळेस 
देणगी दिली. नारायणराव चव्हाण यांनी तकंतीर्थ 
लक्ष्मणशास्त्री यांची वाहूवा केली. 

महर्षि विठ्ठल रामजी शिदे यांनी वाईतील रविवार 
पेठेंतील कार्येकते नारायणराव चव्हाण, ताईसाहेब 
बाबर, शंकरराव जेजुरीकर, यज्ञेश्‍वर भांडारकर, 
भगिनी जनाक्का शिदे (महषि वि. रा. शिदे यांच्या 


अनुक्रमणिका 


भगिनी) यांच्या साह्याने तारीख ४ जुल १९३३ साली 
ब्राह्मसमाजाची स्थापना केली. या समाजाचा पहिला 
वाषिक उत्सव करण्याचे ठरविले. उत्सवासाठी मुंबई, 
पुणे येथून प्राथंना समाजाच्या येणाऱ्या मंडळींची 
भोजनाची व निवासस्थानाची सोय कोठे करावी हा 
विचार पडला. चट्‌दिशी प्राज्ञपाठशाळेची इमारत 
डोळ्यांपुढे उभी राहिली. ती प्राप्त करण्यासाठी मर्हाषि 
वि. रा. शिदे, नारायणराव चव्हाण यांच्यासह आम्ही 
स्वामी केवलानंद सरस्वती यांना भेटण्यास प्राज्ञपाठ- 
शाळेत गेलो. स्वामीजींची भेट ज्ञाली. समाजाच्या 
उत्सवाची माहिती त्यांना सांगितली. 

स्वामींना महषषि शिदे यांचे कार्य माहीत होते. 
त्यांनी संमती दिली. त्याप्रमाणे तकेतोर्थांनी प्राज्ञपाठ- 
शाळा मोकळी करून आमच्या हवाली केलो. इतकेच 
नव्हे, तर उभयता उत्सवात सहभागी झाले. समाजाच्या 
कायंक्रमात गंगापुरीतील हरिजन वस्तीत सफाईच्या 
कार्यात भाग घेतला. मुंबई प्राथना समाजाचे सेक्रेटरी 
हरा. गो. वेद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली टिळक मंदिरात 


त्यांचे तारीख ३] १११९३४ रोजी धमसमन्वय या 
विषयावर व्याख्यान झाले. 


तकेतीथे लक्ष्मणक्यास्त्री 
विवाहाचे पौरोहित्य वैदिक 
वाईच्या सनातनी लोकांन 
तकंतीर्थांवर बहिष्क 


यांनी देवीदास गांधी यांच्या 
विधी करून केले होते. हे 
1 पसंत पडले नाही. म्हणून 
एर टाकला होता. त्यांच्या भाषणास 
कोणी येत नव्हते आणि भाषणासही त्यांना कोणी 
बोलवीत नव्हते. अशा परिस्थितीत ब्राह्मसमाजाच्या 
कार्यकर्त्यांनी आपले ब्राहा समाज व्यासपीठ त्यांना 
मोकळे केले. या व्यासपीठावरून महात्मा फुले विचार 
व्याख्यानमाला सुरू केली. त्यांची बारा व्याख्याने 


झाली. महात्मा फुले यांच्या विचारांचा प्रसार वाईत 
तकतीर्थांनी केला. 


दिल्ली येथे भरणाऱ्या अखि 


ल साहित्य संमेलनाच्या 
अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली 


होती. स्वामी र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री यांच्या सहवासात 


सरस्वती यांच्या अध्यक्षतेखाली ब्राह्म समाजात तके- 
तीर्थांचा सत्कार झाला. या प्रसंगी स्वामी केवलानंद 
यांनी ' माझा आशेचा तंतू लक्ष्मण आहे * असे उद्‌गार 
काढले. सन १९४७ साली तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री यांनी 
* ज्योतिनिबंध ' रा. ना. चव्हाण यांच्या साह्याने 
लिहिला. या निबंधासाठी मजजवळ असलेले महात्मा 
फुले यांचे समग्र वाड्मय त्यांच्या हवाली केले होते. 
या विषयावर चर्चाही करीत असे. ज्योतिनिबंधाचे 
प्रकाहान येवले थिएटरमध्ये केशवराव जेधे (पुणे) 
यांनी केले. माकसंवादी चळवळीस तकंतीर्थांनी वाईस 
सुरवात केली. या पक्षाची संपुर्ण माहिती देण्यासाठी 
टिळक मंदिरात वर्ग चालविला होता. या वर्गातील 
व्याख्याने मी ऐकली होती. या पक्षाच्या निवडणुकीत 
विठ्ठलराव जगताप यांना उमेदवार म्हणून उभे केले 
होते. पक्षाच्या प्रचारासाठी तकेतीर्थांची व्याख्याने 
झाली. 

आपण पक्षांतर का केले असे त्यांना विचारताच 
तकंतीथ म्हणाले, दोन्ही पक्षांची मूलभूत तत्त्वे देशाला 
स्वातंत्र्य मिळवून देणे' ही एकच आहेत. काँग्रेस 
पक्षात राहूनच कार्य करण्याचे ठरविले आहे. 

सन १९५५ साली बापूजी साळुंखे यांनी कोल्हापूर 
येथे ' स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था * स्थापन केली. 
या संस्थेने वाई त्राह्मण समाजाच्या सहकार्याने महपि 
शिदे विद्या मंदिर (हायस्कूल) त्राह्म समाजात तारीख 
११ जून १९५६ रोजी सुरू केले. येथे कॉलेज काढण्या- 
साठी बापुजी साळुंखे प्रयत्न करू लागले. वाईव 
खेड्यांतील कार्यकते यांनी त्यांना विरोध केला. वाई 
नगरपालिकेच्या गांधी सभागृहात मोठी सभा झाली. 
कॉलेजबाबत खूप चर्चाही झाली. अखेर जनता कॉलेज 
या नावाने प्राज्ञषपाठशाळेने कॉलेज सुरू केले. या 
कॉलेजचे किसन वीर महाविद्यालय असे नामकरण 
झाले. 

वाईतील सामाजिक कार्यकर्ते नारायणराव चव्हाण 
यांचे निधन २१ जानेवारी १९६० रोजी झाले. 
निधनाची बातमी समजताच तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री 
हे त्यांचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी आले. त्यांच्या 
सामाजिक कार्याचे वर्णन केले. ' उदार धर्मवादी, गोर- 
गरिबांचा वाली, सत्य, प्रामाणिक कृतीने सुधारणा 
करून समाजास मार्ग दाखविणारा निगर्वी, आपली 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


0:4८) 


संपत्ती गरिबांसाठी खर्च करणारा, प्रेम, दया, क्षमा 
या गुणांचा वाईतील थोर पुरुष हरपला याबद्दल 
दु:ख होत आहे. पुढे असला पुरुष होणे कठीण * असे 
गोरवपर उद्‌गार काढले. 

वार्ई ब्राह्म समाजाने बालकाश्रमाची श्ञाखा तारीख 
१-७-६२ रोजी काढली. मुंबई प्राथना समाजाचे 
अध्यक्ष ग. ल. चंदावरकर यांनी वाई बालकाश्रमा- 
साठी द्रविडांचा रविवार पेठेत असलेला वाडा खरेदी 
करावा असे ठरविले. हा वाडा प्राज्ञृपाठशाळेस द्रवीड 
यांनी बक्षीस दिला होता. तो वाडा मिळविण्यासाठी 
चंदावरकर, नारायणराव चव्हाण असे आम्ही तकेतीर्थ 
लक्ष्मणशास्त्री यांच्याकडे गेलो होतो. चंदावरकर यांनी 
बालकाश्रवमाची माहिती सांगितलो. अडचणींचे निवेदन 
केले. त्यावर तकतीथ लक्ष्मणशास्त्री म्हणाले, “ तुम्ही 
सावंजनिक कार्यासाठी द्रवीड वाडा घेत आहात म्हणून 
मी तुम्हास देईन. 

वाड्याची तपासणी इंजिनीअरकडून केली. वाडा 
जुना आहे. वालकाश्रमास उपयोगी नाही असे सांगितले. 
त्यामुळे व्यवहार झाला नाही. तथापि सामाजिक 
कार्यास त्वरित मदत करण्याची वृत्ती दिसुन येते. 

वाई ब्राह्म समाजात तारीख २८ मे १९९१ रोजी 
* महषि विठ्ठल रामजी शिदे आणि वाई ब्राह्म समाज ' 
(वाई ब्राह्म समाजाचा इतिहास) या ग्रंथाचे प्रकाशन 
तकंतीथे लक्ष्मणश्ञास्त्रो जोशी यांच्या हस्ते झाले. ग्रंथ 
लेखक श्री. रा. कु. बाबर व ॒ त्यांच्या पत्नो 
सो. माणिकबाई बाबर या उभयतांचा सत्कारही 
त्यांच्या हस्ते झाला. या वेळी श्री. गो. मा. पवार, 
श्री. रा. ना. चव्हाण यांची भाषणे झाली. तकंतीथं 
लक्ष्मणशास्त्री आपल्या भाषणात म्हणाले, “ मर्हाष शिदे 
यांनी अस्पृश्यतेचे कार्य त्या कठीण काळात केले. आजही 
त्यांच्या विचारांची गरज आहे.” सेक्रेटरो श्री. द. ना. 
चव्हाण यांनी आभार मानले. 

वाईस तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी या ज्ञानयोगी 
महापुरुषाचे वास्तव्य झाल्यामुळे वाईचा लौकिक जगभर 
झाला. विइवकोश्याच्या निमितीमुळे वाई शहराच्या 
वैभवात भर पडली. विश्वकोश हेच त्यांचे खरे स्मारक 
आहे. त्यांच्या निधनामुळे सामाजिक व सा हित्य क्षेत्रांत 
पोकळी निर्माण झाली. अश्या व्यक्तीचा सहवास मला 
सहा दशकांहुन अधिक काळ घडला. 


| 
0 
वळि 


सक 
टर 


3. > १ डर 


1. 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


शास्त्रीजींच्या सहवासात 


अशोक भट 


मूळचे खानदेश्याच्या भूमीतील शास्त्रीजी १९ 44 
साली शिक्षणासाठी वाईला आले. त्या वेळचे वाई गाव 
म्हणजे सनातनी व कमंठ विचारांचा एक बालेकिल्लाच 
होता. परंतु तेथेच धमंसुधारणा, समाजसुधारणा, 
राजकौय क्रांती यांची तडफदारी करणारे गुरू त्यांना 
स्वामी केवलानंद सरस्वती यांच्या रूपाने मिळाले. लोक- 
हितवादी, आगरकर, टिळक, मिल्‌ स्पेन्सर, सावरकर 
आणि विनोबा भावे यांचे विचारही त्यांनी अभ्यासले. 
पुढे ते धमंपरिवर्तनवादाचे पुरस्कते झाले. मानवेंद्रनाथ- 
रॉयप्रणीत नवमानवतावादाचेही ते एक प्रमुख भाष्य- 
कार झाले. प्रगाढ विद्त्ता आणि तकंशुद्ध विचारसरणी 
त्यांच्या लेखनात आणि वक्‍्तृत्वात दिसून येत असे. 
त्यांच्या विचारांतील ताजेपणा, वैचारिक विनिमयासाठी 
आवड्यक असणारी सर्वसमावेशक व समन्वयवादी वृत्ती, 
व्यक्‍तिमत्त्वातील चैतन्य आणि त्ःजुता यांचा प्रत्यय 
त्यांच्याशी चर्चा करताना नेहमीच येत असे. 

“ वेदाभ्यासजड ” असा शब्द नेहमी वापरला 
जातो. परंतु शास्त्रीजी वेदाभ्यासाने अगदी ह्ल्के 
झालेले होते. त्यांची विठ्ठत्ता पखर असून शझोतलही 
होती. त्यांच्याशी बोलताना माझ्या स्वत:च्या अज्ञाना- 
बद्दल कधीच संकोच वाटलेला नाही. सहज बोल- 
तानासुद्धा ते एकदम एखादे वाक्य असे उच्चारीत की, 
ऐकणाराला एकदम काही तरी मूलभूत आणि नवीन 
समजले असे वाटावे. एकदा अट्वेत धर्माबद्दल बोलताना 
ते म्हणाले की, “ अद्वेत धर्म असला तरी अस्पृश्यता 
टिकून आहे. त्यामुळे यात काही तरी चूक आहे.” 
देशाच्या प्रगतीबाबत बोलताना ते एकदा म्हणाले को, 
“ देशाची खरी प्रगती व्हायची असेल तर बुद्धिवाद 
आणि मानसिक स्वातंत्र्य असले पाहिजे. ” 

शास्त्रीजींशी चर्चा करण्याचा अनेकदा योग येत 
असे. विशेषत: त्यांच्यावरोबर प्रवासात असताना ते 
अचानकपणे अगदी नवीन अजी माहिती सांगत. अक्षा 
प्रकारे निरनिराळ्या निमित्ताने त्यांनी सांगितलेली 


अनुक्रमणिका 


माहिती टिपून ठेवण्याचा परिपाठ मी ठेवला होता. 
त्यांतील काही महत्त्वाचा भाग यापुढे दिला आहे. 

१ ) शास्त्रीबुवांबरोबर अनेकदा प्रवासाळा 
जाण्याचा योग यायचा. नांदेडच्या साहित्य संमेलनाला 
जाण्यासाठी शास्त्रीजी, राम कोल्हटकर आणि मौ 
पहाटे पाच वाजता पुण्याहन निघालो. शास्त्रीजींचा 
एक विशेष म्हणजे एकदा किती वाजता निघायचे हे 
नक्की झाले की त्याच्या अगोदर दाढी, भंघोळ वगेरे 
सर्वे उरकून कपडे करून ते तयार असायचे. त्यांची ही 
सवय माहीत असल्याने आम्ही दोघेही तयार होतो. 
वरोबर पाच वाजता उुण्याच्या सकिट हाऊसमधून 
निघालो. 

जरा वेळाने गाडीतल्या रेडिओवर भकक्‍्तिसंगीत 
सुरू झाले होते. राम मराठे यांनी म्हटलेला एक अभंग 
सुरू होता. शास्त्रीजी मला म्हणाले, “ हा राम मराठे 
कोणाचा हो शिष्य!” « मास्तर कृष्णरावांचा ” मी 
उत्तर दिळे. तरीच मी मघापासून विचार करतोय, 
को हा अगदी कृष्णामास्तरांसारख्या ताना मारतोय. 
तुम्ही अगदी बरोबर माहिती दिलीत असे त्यांनी मला 
सटिफिकेट दिले. 

नांदेड जसे जवळ येऊ लागले तसे वाई म्हणून 
एका गावाची पाटी लागली व भोगाव अशा गावाचीही 
एक पाटी लागलो. तेव्हा शास्त्रीजी म्हणाले, “ भाता 
उल्गडा झाला. वामन पंडित हा शेष घराण्यातील 
आणि हे घराणे मराठवाड्यातीलच. वामन पंडित 
वाईजवळच्या भोगावला समाधिस्त झाला असे आपण 
समजतो. पण ती वाई आणि भोगाव हो गावे येथीलच 
असावीत. 

नांदेड जवळ आल्यावर एकदम शास्त्रीजींनी मला 
प्रश्‍न केला, “ नगरपासुन नांदेडपर्यंत येताना एक गोष्ट 
पुमच्या लक्षात आली का? ती म्हणजे एवढ्या मोठ्या 
अंतरात एकही सुदृढ स्त्री अगर पुरुष रस्त्यावर दिसला 
नाही. सर्वांची पोटे खपाटीला गेलेली. यानंतर त्यांनी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शास्त्रीजींच्या सहवासात धर 


मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत भाष्य 
सुरू केले. 


नांदेड साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला पी. व्ही. 
नरसिंहराव येणार होते. परंतु ते उद्घाटनासाठी येणार 
नाहीत व तुम्हालाच संमेलनाचे उद्घाटन करावे लागेल 
असा निरोप शास्त्रीजींना पुण्यालाच मिळाला होता. 
त्यावर त्यांनी कोणतेही संदर्भ अगोदर न पाहता जें 
उद्घाटनाचे भाषण केले ते सर्वांना थक्क करणारे होते. 
मराठवाड्याचा राजकीय व सांस्कृतिक इतिहास, 
मराठवाड्यात सुरू झालेली संतांची परंपरा, मराठ- 
वाड्यातील साहित्यिकांची परंपरा अशा अनेक विषयां- 
वर ते बोलले. एकनाथापासून नरहर कुरुंदकरांपर्यंत 
साहित्यिकांच्या साहित्याचा परामशे त्यांनी घेतला. 
पैठणच्या गागाभट्टाच्य़ा शिवाजीमहाराजांना राज्या- 
भिषेक करण्यातील राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व 
त्यांनी सांगितले. शास्त्रीजींचे उद्घाटनाचे भाषण 
ऐकून श्रोतूवृंद अगदी थक्क होऊन गेला. 

“या भाषणाची तयारी केव्हा केलीत ? ” असे 
विचारले असता शास्त्रीजी म्हणाले, “ भापण पुण्याहून 
निघाल्यापासून नांदेडला पोहोचेपर्यंत माझ्या अंतर्मनात 
सारखा विचार चालू होता. मी जरी अनेक विषयां- 
बद्दल तुमच्याशी बोलत होतो. तरी मला उद्घाटनाचे 
भाषण करायचे आहे, याचे कायम भान होते आणि 
त्याबद्दलचा सुसुत्रपणे विचार अंतमंनात चालू होता. 
नांदेडचे संमेळन सुरू असतानाच मुंबई येथे शास्त्रीजींचे 
मित्र व्ही. बी. कणिक हे फार आजारी असल्याबाबतची 
माहिती समजली. शास्त्रोजींच्या जीवाची फार घालमेल 
झालेली दिसली. ताबडतोब मुंबईला गेले पाहिजे असे 
ठरवन एक दिवस आधीच आम्ही निघालो. नांदेडहून 
पुण्याला येईपर्यंत व्ही. बी. कणिक आणि एम. एत. 
रॉय यांच्याबद्दलच सारखे बोलत होते. 


एम. एन. रॉय आणि स्टॅलिन यांची किती दोस्ती 
होती हे सांगताना त्यांनी रॉय यांची एक आठवण 
सांगितली. लेनिन यांती एकदा संपुर्ण दारूबंदी 
करण्याचा हुकूम काढला व दुसर्‍या दिवसापासून या 
हुकुमाची अमलबजावणी होईल असा फतवा निघाला. 
त्या वेळी रॉय हे मॉस्कोत होते. स्टलिनने त्यांना आपल्या 
घरी बोलाविले. तेथे रशियातील बरीच अधिकारी 
मंडळी जमली होती. त्या सर्वांना उद्देशून स्टॅलिनने 

त. भा. ७ 


अनुक्रमणिका 


सांगितले की, उद्यापासून दारूबंदी आहे. आजच्या 
दिवस जेवढी प्यायची आहे, तेवढी पिऊन घ्या. असे 
म्हणून त्याने स्वत: व्होडकाची बाटली उघडून रॉय 
यांचा पेला भरला. मोठ्या जल्लोश्यात पार्टी सुरू 
झाली. जसजक्षी रात्र होऊ लागली तसतसा एकेका 
अधिकाऱ्याने काढता पाय घेतला. दोवटी स्टॅलिन आणि 
रॉय दोघेच राहिले. त्यावर स्टॅलिन म्हणाला, “हे 
युरोपियन लोक सर्व अगदी असेच ! आपण दोघे 
एशियन आहोत. म्हणूनच पहाटेपर्यंत टिकून राहिलो. 
तुम्ही भारतातले, आणि मो जॉजियाचा ! 


असे निरनिराळे किस्से सांगताना पुणे कधी आले ते 
समजले नाही. शास्त्रीजी म्हणाले, “ आता पुण्याला 
थांवायचे नाही. तावडतोव मुंबईला निघायचे. व्ही. बी. 
कणिक यांना केव्हा भेटीन असे मला झाले आहे.” एक 
रात्र विश्रांती घेऊन मग पुढे जाऊ असा रामने आग्रह 
केल्यावर कसेबसे रात्री पुण्यात थांबण्यास तयार झाले 
व दुसर्‍या दिवक्षी पहाटे पाच वाजता मुंबईस जाण्यास 
निघायचे असे बजावून ज्ञोपी गेले. 

२) तकेतीथ॑ आणि सातारचे सुप्रसिद्ध वकील 
कॅ. मनोहरपंत भागवत यांची वंशिष्ट्यपु्ण मंत्री होती. 
भागवत मूळचे कम्युनिस्ट पक्षाचे, कॉर्ड होल्डर, 
शास्त्रीजी रॉयवादी. त्यामुळे त्यांचा सूर जुळत असे. 
त्यातून दोघांनाही यशवंतराव चव्हाण यांच्याबद्दल आदर. 
भागवत हे कधीही कांग्रेस पक्षात नव्हते. परंतु यशवंत- 
रावांच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज 
भरताना त्यांना भागवत आणि शास्त्रीजी हे दोघेही 
लागायचे. असा एक वैशिष्ट्यपूर्ण संबंध शास्त्रीजी 
आणि भागवत यांच्यामध्ये होता. भागवतांचे सातारला 
वास्तव्य असे. स्वभाव फार आतिथ्यश्ील. त्यांनी 
शास्त्रीजींना सांगूनच टाकले होते की, केव्हाही सातारला 
आलात, अगर सातारवरून नुसते जाणार असला तरीही 
माझ्याकडे आलेच पाहिजे आणि येताना अद्योकला 
घेऊन या असेही सांगायचे. त्यामुळे शास्त्रोजींबरोबर 
भागवतांकडे किती वेळा गेलो हे सांगताच येत नाही. 
तेथे निरनिराळे लोक भेटत असत. सातारचे कलेक्टर, 
डी. एस. पी. पासून अधिकारीही भेटत. एकदा फलटणचे 
मालोजीराव नाईक-निबाळकर असेच अचालक तेथे 
आले ते चांगले आठवते. 


भागवतांकडील मैफिलीत बुद्धीला खाद्य मिळायचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्‌ 9 


निरनिराळ्या विषयांवर चर्चा व्हायची. राजकारण, 
समाजकारण, धर्म, रूढी, कायदा वगैरे निरनिराळे 
विषय असत. एकदा अगदी अचानकपणे आम्ही 
भागवतांकडे गेलो. तो प्रसंग असा को, संपूर्ण देशातूत 
रामशीलांचे पुजन करून त्या शीला अयोध्येला पाठवि- 
ण्याचे अभियान सुरू होते. झ्ञास्त्रीजींना कोणी तरी या 
शीलापुजनाच्या कायंक्रमासाठी वोलावळे. आणि भिडस्त 
स्वभावामुळे त्यांनी निमंत्रण स्वीकारले. लगेच संपुर्ण 
गावात धवनीवर्धकावरून शास्त्रीजींच्या हस्ते राम- 
शीलांचे पुजन असे जाहीर करण्यास सुरवात झाली. ते 
ऐकून मी शास्त्रीजींकडे गेलो. 

“आज आपल्याला भागवतांकडे जायचे आहे, 
त्यांनी बोलावले आहे. असे सांगितले. ते लगेचच 
निघाले आणि सातारला गेल्यावर “आज वाईहन पळून 
आलो ” असे म्हणाले. उद्या सर्व वर्तमानपत्रांत राम- 
शीलांचे पुजन करताना माझे फोटो प्रसिद्ध झाले भसते. 
मग ते नाकारणार कसे ? सर्वांची हसता हसता पुरेवाट 
झाली. 


३) निफाड येथे सामाजिक परिषदेचे पुनरुज्जीवन 
करण्याचा कायंक्रम ठरला. मुंबई हायकोर्टाच्या न्याया- 
धीश्य सुजाता मनोहर, शास्त्रज्ञ उदगावकर, माधवराव 
गडकरी वगेरे नामवंत लोक येणार होते. शास्त्रीजीं- 
बरोबर राम आणि मी असे दोघेजण होतो. पुण्याहून 
मधुकाका कुलकणी त्यांची गाडी घेऊन निघाले. पण 
गप्पा मारण्यासाठी ज्ञास्त्रीजोंच्या गाडीतच आले. पुस्तक- 
प्रकाशनाबाबतची इतको माहिती शास्त्रीजींनी सांगितली 
कौ ती ऐकून आश्‍चर्य वाटले. निर्णयसागर छापखाना, 
कर्नाटक पळ्लिशिग हाऊस या मुंबईतील जुन्या संस्थां- 
बाबत बोलले. त्यांची प्रकाशने आणि नव्या पुस्तकाला 
येणारा वेशिष्ट्यपुर्ण वास याचीही माहिती दिली. 


वाटेत एका डाकबंगल्यात जेवणासाठी थांबलो. 
रामच्या पत्नीने झुणका भाकरीचा डबा करून दिला 
होता. शास्त्रीजींनी झुणका भाकर आवडीने खाल्ली. 
आणि शेवटी म्हणाले, “ आचार्य अत्र्यांच्या भाषेत 
म्हणायचे असेल तर इतका चांगला झुणका मी जन्मात 
कधी खाल्ला नव्हता.” सायंकाळी नाशिकला पोहोचलो. 
माधवराव गडकरी हे रतत 2& 11) फातपराडाण्र्‍या 
डॉ. आंबेडकरांच्या पुस्तकावरील टीकेने सर्व दलितांचे 
लक्ष झाले होते. त्यामुळे मोठाच पोलिस बंदोबस्त होता. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत र 


जून-जुल, १९९५ 


एका मोठ्या हॉटेलात भोजनाची व्यवस्था होती. तेथे 
अनेक प्रसिद्ध व्यक्‍ती जमल्या हीत्या. कवी कुसुमाग्रज, 
नाटककार वसंत कानिटकर हेही होते. अनेक स्त्रियाही 
होत्या. त्यांचा गराडा कुसुमाग्रजांच्या भोवती पडला 
होता. ते पाहून शास्त्रीजी विनोदाने म्हणाले, “ कुसुमाग्रज 
कवी असल्याने त्यांच्याबहृल आकर्षण आहे. आमच्या 
सारख्या शास्त्र्याला कोण विचारतो ?” 


दुपारी निफाड येथे जाण्यास निघालो. माधवराव 
गडकरी परिषदेचे मुख्य संयोजक होते. त्यामुळे त्यांच्या- 
विरुद्ध निदशंने करणार असे काही दलित नेत्यांनी 
सांगितले. त्यामुळे सामाजिक परिषदेत विध्न निर्माण 
होते काय, असे वाटू लागले. विशेषत: नामदेव ढसाळ 
हे त्यामध्ये मुख्य होते. शास्त्रीजी आणि कुसुमाग्रज 
यांनी दलितांच्या नेत्यांना एका बाजूस घेतले आणि 
“ तुमचा आमच्यावर विश्‍वास आहे का नाही ?” असा 
प्रश्‍न केला. आणि माझ्या भाषणात मी माधवरावांच्या 
भूमिकेवर माझे मत मांडतो. तुम्ही निदर्शने वर्गैरे करून 
परिषदेत गोंधळ करू नका असे दलित नेत्यांना 
सांगितले. त्यांनीही ते मान्य केले. त्यानंतर परिषदेचा 
नियोजित कायंक्रम निविघ्नपणे पार पडला. 


शास्त्रीजींनी या परिषदेत केलेल्या भाषणात 
न्यायमूर्ती रानडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. आणि 
निफाड हे रानड्यांचे जन्मग्नाम असल्याने येथे सामा- 
जिक परिषदेचे पुनर्जीवन करण्यातील औचित्य 
सांगितले. तसेच 7२1तत1८& ० पागातेपाजा) हे काही 
डॉ. आंबेडकरांनी छापण्यासाठी तयार केलेल्या पुस्त- 
काची प्रेस कॉपी नाही. ती फक्त टिपणे केळेली आहेत 
आणि त्यांनी शब्दही * हिंद धर्मातील कोडी ” असा 
वापरला आहे. अशी कोडी अनेकांना पडतात असे 
सांगून चिंतामणराव वैद्य यांनीही रतत] 
ए81199918 या विषयावर लिखाण केले होते. 
त्या वेळीही लो. टिळकांसारख्यांनी त्यांच्यावर कडाडून 
टोका केलो नव्हती. तर वैद्यांनी हे लिहिले नसते तर 
चालले असते; एवढीच टीका केली होती याची 
आठवणही दिली. 


पुण्याकडे परतताना याच विषयावर शास्त्रीजी 
बोलत होते. बोलण्याच्या ओघात त्यांनी महाराष्ट्रातील 
तीन ब्राह्मणांनी हिन्दुस्थानला राष्ट्रवाद शिकविला 
असे सांगितले. आणि ते तीन भ्राह्मण म्हणजे 


जय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शञास्त्रीजींच्या सहवासातं 


टिळक आणि गोखले हे ठासून सांगितले. मधेच नेहरूंचा 
विषय निघाला. त्यावर शास्त्रीजी म्हणाले, “ नेहरूंना 
जगाच्या इतिहासाची (9111113565 दिसली. परंतु त्यांना 
इतिहासाचे शांअंठा सापडले नाही. परंतु नेहरूंनी 
केलेली एक मोठी गोष्ट म्हणजे भारत आणि रशिया 
यांची मैत्री. या मैत्रीमुळे भारताला अनेक गोष्टी 
साध्य करता आल्या. 

४) नानासाहेब गोरे यांचा ७५ वा वाढदिवस 
पुण्यात साजरा झाला. त्या वेळी अच्युत राव पटवर्धन, 
बॅरिस्टर तारकुंडे, एस. एम. जोशी, यशवंतराव चव्हाण 
यांच्याबरोबर शास्त्रीजींचेही व्याख्यान झाले. बरेच वक्‍ते 
असल्यामुळे संयोजकांनी प्रत्येक वक्त्याने १५ मिनिटे 
बोलावे असे सांगितले. शास्त्रीजींनी आपल्या भाषणात 
ब्रह्मसुत्रसुद्धा १५ मिनिटांत म्हणून होते, असे सांगून 
नानासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे उत्तम चित्रण केले. 
“: आकाशगंगा हो जीवनविरहित आहे. परंतु त्यामध्ये 
पृथ्वी हा नवा सभासद येणार आहे आणि तो केवळ 
बुद्धीच्या जोरावर ! माणसाने बुद्धिवादी आणि मानसिक 
दृष्ट्या स्वतंत्र असले पाहिजे. यथा राजा तथा प्रजा. 
शासन लोकांना बदलू शकत नाही. परंतु. लोक शास- 
नाला बदलतात. स्वातंत्र्य हे महत्त्वाचे मूल्य आहे. येशू 
ख्मिस्तानंतर महात्मा गांधीच त्याच्या तोडीचे असे 
महामानव झाले. अश्या नेत्याचे नेतृत्व स्वीकारल्याने 
एस. एम. आणि नानासाहेब यांच्यासारख्या नेत्याला एक 
विदोोष असे तेज प्राप्त झाले.” असे शास्त्रोजींनी शेवटी 
सांगितले. 

५) एस. एम. जोशींचा ८० वा वाढदिवस होता. 
त्या कार्यक्रमाला शास्त्रीजी उपस्थित होते. आम्ही काही 
मित्र स्वतंत्रपणे गेलो होतो. तो कार्यक्रम चालू असताना 
यक्षवंतराव चव्हाण फार आजारी आहेत अशी बातमी 
आली. कायंक्रम संपल्यावर एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी 
गेलो. तेथे यशवंतराव चव्हाण गेल्याची बातमी समजली. 
भाता काय करायचे असा प्रश्‍न पडला. शास्त्रीजी सकिट 
हाऊसवर उतरले होते. सर्वांनी तिकडेच जायचे ठरवले. 
आम्हीही सकिट हाऊसवर गेलो. यशवंततरावांबद्दल 
अनेक आठवणी शास्त्रीजींनी सांगितल्या. तेवढ्यात 
शारद पवार येत आहेत असा निरोप आला. मागोमाग 
ते आलेच. शास्त्रीजींनी कसेबसे त्यांचे सांत्वन केले. 
भाम्ही सर्वजण खोलीच्या बाहेर येऊन थांबलो. शरद 


५१ 


ते शास्त्रीजींच्या खोळीत लहान मुलासारखे रडत बसले 

होते. त्यांच्यावरोबर सुशिलकुमार शिदे होते. तासा- 

भराने शरद पवार बाहेर आले. शास्त्रीजी त्यांना 
म्हणाले कौ, “ तुम्ही आता निळूभाऊ लिमयांकडे जा 
आणि तेथे विश्रांती घ्या.” 

त्यानंतर लगेच कऱ्हाडहून आणि मुंबईहून फोन 
येऊ लागले. मुंबईच्या लोकांचे असे म्हणणे होते को, 
चौपाटीवर दहन करावे. शेवटी दोन्ही बाजूनेही शास्त्रीजी 
जो निर्णय देतील, तो मानायचे ठरविले. शास्त्रीजींनी 
फोनवरूनच सांगितले की शास्त्राप्रमाणे जेथे निधन 
झाले तेथेच दहन करणे श्रेयस्कर आहे. परंतु यशवंत- 
रावांचे निधन तर दिल्लीला झाले आणि त्यांचा पाथिव 
देह मुंबईला आणला गेला आहे. आता तो तसाच मुंबई- 
हून कऱ्हाडला न्या आणि तेथेच दहन करा. कारण 
यशवंतरावांचा प्रवास कऱ्हाड, मुंबई, दिल्ली असा झाला 
होता. आता त्यांच्या पाथिवाचा प्रवासही दिल्ली, मुंबई, 
कऱ्हाड असा होऊ द्या. शास्त्रीजींनी हे सांगितले आणि 
सर्वांनी मानले. कऱ्हाडच्या प्रीतिसंगमावर यशवंत- 
रावांचा अंत्यविधी झाला आणि पुढे तेथेच त्यांची भव्य 
समाधी बांधली गेली. आणि कृष्णा-कोयना प्री तिसंग- 
माचा सर्व परिसरच बदलून गेला. 

६) एकदा शास्त्रीजींबरोबर मुंबईला जायला 
निघालो. त्या वेळेला एकदम त्यांनी “ हिंदू कोण ?” 
असा मला प्रश्‍न केला आणि निरनिराळ्या लोकांनी 
हिंदूंवाबत केलेल्या व्याख्यांची माहिती सांगण्यास 
सुरुवात केली. 

१) लो. टिळक यांनी केलेली व्याख्या- 
प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु साधनानाम्‌ अनेकता । 
उपास्यानामनियमः एतत्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

२) स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केलेली व्याख्या- 
आर्सिधसिधुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पितृभू: पुण्यभूश्चेव स वे हिन्दुरिति स्मृत: ॥ 

३) भालाकार भोपटकर यांनी केलेलो व्याख्या- 
घेनुर्यस्य महामाता वेदा धर्मस्य जीवनम्‌ । 
प्रतिमापूजन चैव, सवे हिन्दुरिति स्मृत: ॥ 
या तीन व्याख्या सांगून त्यांतील फोलपणा त्यांनी 

विषद केला. संपूर्ण प्रवासात या एकाच विषयावर ते 

बोलत होते. भाळाकार भोपटकर यांनी केलेली व्याख्या 


पवारांना अनावर दुःख झाले होते. जवळजवळ तासभर सनोतन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी, स्वातंत्र्यवीर 
व, र वी 1 र 4 
क १३७ 
शि नर्क 'नवभारत २ 
न्“्« ह » अमृतमहोत्सवी, 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास नटी दे वतात; 
व ्स्सास् ल्क ाचलाळ,.य न 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह की. 
संगणकीकृत द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई 


दर 
सावरकर यांनी केळेली व्याख्या हिन्दुत्वाच्या राज- 
कारणासाठी केलेली व लोकमान्य टिळकांनी केलेली 
व्याख्या ही संपूर्णतः अप्रमाण अज्ली असल्याने या 
तिन्हीही व्याख्या स्वीकारताच येणार नाहीत असे 
त्यांचे प्रतिपादन होते. 

प्रथम भालाकार भोपटकर यांनी केलेल्या व्याख्ये- 
बद्दल बोलताना ते म्हणाले की, गाईच्या हंबरण्यावाटे 
प्रत्येक क्षणी वेदवाणी बाहेर पडते. पंचगव्य हो हिन्दू 
धर्माची संजीवनी आहे. असे पंचगव्ये ज्या धेनुरूपी 
महामातेपासून उत्पन्न होते, त्या गो-मातेला जो पूज्य 
मानतो, तोच हिन्दू होय. वेदांचे प्रामाण्य व जीवनतत्त्व 
ज्यांना मान्य नसेल, ते सर्व आअहिन्दू होत. मग ते 
बाह्यतः हिन्दूंसारले दिसोत, अगर या भरतभूमीत 
अनदिकाळापासून राहात आलेले असोत, गाय-गायत्री- 
गजानन हो त्रयी मान्य करणाराच हिन्दू ही विचार- 
सरणी सनातन्यांशिवाय कोणाला पटणार ? ही व्याख्या 
करणार्‍यांनी स्वत: काय केले ? तर जन्मभर अस्पृश्य- 
तेचे निलेंज्ज समर्थन केले. अस्पृद्यतेत काय वाईट 
आहे असे सांगताना “ आपल्या पत्नीसही चार दिवस 
अस्पृश्य समजत नाही का? असा असभ्य युक्तिवाद 
केला. त्या गृहस्थांनी केलेली हिन्दू धर्माची व्याख्या 


कशी मानायची ? स्वातंत्यवोर सावरकर यांनी 
केलेल्या व्याख्येबद्दल ते म्हणाले, की ज्यांचे पितर 


म्हणजे वाडवडील सिंधुसागरापासून गंगासागरापर्यंत 
भरतखंडात म्हणजे हिन्दुस्थानात वसत आले, आणि 
म्हणूनच ती ज्यांची पितृभू आहे, आणि ज्यांचे धर्म- 
संस्थापक याच भूमीत व त्याच पितरांच्या उदरी 
उत्पन्न होऊन आपापले धर्म स्थापित झाले. म्हणूनच 
ती ज्यांची पुण्यभू आहे, तो हिन्दू होय. या व्याख्येतील 
हिन्दुत्वाचे राजकरण सहज लक्षात येते. बुद्ध, जैन, 
शीख इत्यादींना हिन्दू धर्मात ओढून आणण्याचा हा 
एक चांगला प्रयत्न होता. या व्याख्येवर टीका करताना 
भालाकार भोपटकर असे म्हणाले, को सावरकरांच्या 
व्याख्येतील लक्षणांनी युक्‍त अ्ली व्यक्ती हिन्दू होणार 
नसुन ती हिन्दी किवा भारतीय होईल. परंतु दुर्दैवाची 
गोष्ट ही की स्वत:ला सावरकरवादी म्हणविणारे बहु- 
संख्य लोक भोपटकरांना अभिप्रेत असणारा हिन्दू धम 
मानणारे आहेत. त्यामुळे “ हिन्दुत्व ” याऐवजी 
“ भारतीयत्व ” असा शब्द वापरला गेळा नाही. हिन्दू 
धर्माची व्याख्या करताना त्यात राजकोय दृष्टी ठेवणे 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


योग्य नाही. 
आता शेवटी राहिली लो. टिळकांनी केलेली 
व्यास्या. “ प्रामाण्यवुद्धिर्वेदेपु ” हे पहिले लक्षण. दुसरे 
म्हणजे मोक्षाची अनेक साधने व उपास्यदेवतांची 
विपुलता आणि साकार परमेइवराची पूजाअर्चा 
यांतील पहिले लक्षणच संपुर्णत: पुर्णत: अप्रमाण आहे. 
कारण हिन्दू धर्माच्या अनेक एकनिष्ठ भक्तांनी व 
प्रवतेकांनीही वेदांचे श्रेष्ठत्व मानलेले नाही. “ वेद 
आम्हासी रुसला | आम्ही धरले त्याच्या बाला 1 ” 
असे उद्गार काढणारे तुकाराम हिन्दूच होते. “ त्रयो 
. वैदस्य कर्तार: धूर्तभाण्ड निज्ञाचर: ॥ ” असे म्हणणारा 
बृहस्पती हिन्दू धर्मातीलच होता ! आणि “ त्रेगुण्य- 
विषया वेद: निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन ” असा अर्जुनास 
उपदेश करणारा श्रीकृष्णही येथे वेदांपेक्षा जास्त उंच 
दृष्टी ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, तेथे “ प्रामाण्य- 
वुद्धिवेदेष्‌ टिकणार कोठून ?” 

बोलण्याच्या ओघात शास्त्रीजींनी अच्युत बळवंत 
कोल्हटकर यांनी केळेळी हिन्दू धर्माची “ स्वातंत्र्याचा 
धर्म " अक्की व्याख्या सांगितली. प्रत्येक व्यक्तीस येथे 
मतस्वातंत्र्य आहे. तुम्ही हैत माना किवा अद्वेत माना, 
तुम्ही एकच जन्म माना किवा पुनजंन्म माना, 
मूतिपूजा माना किवा अमूतिपुजा माना, 
माना किंवा सबगोलंकार माना, इतकेच काय तुम्ही 


ही असे माना. तरी 
आहात. पड्दशंने ही मतस्वातंत्र्याची 
पताका आहे. दर्शन म्हणजे दृष्टी. आणि दष्टी म्हणजे 
दृष्टिकोण. धर्माकडे पाहताना प्रत्येकास आपला 
दृष्टिकोण स्वतंत्र ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. 

“ सर्वे देव नमस्कार: केशवं प्रतिगच्छति ।” याप्रमाणे 
कोणतेही मत असले, तरी त्याला हिन्दू धर्मात स्थान 
आहे. हिन्दर धम हा विविध मतांचा, 
सर्वांगसुंदर बगिचा आहे. 
( 1"०फाततला पीप 


० * ज्याचा जसा हात 
पोहोचेल, त्याने या वगिच्यातील 


फळ तोडावे आणि 
धर्माचे ध्येय आहे. शास्त्रीजींचे 


> 


७) पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात श्रोताचार्य 
बापटशास्त्री यांच्या अन्मशताब्दीचा कार्यक्रम होता. 


त्या वेळ शास्त्रीजींबरोबर > ल . | 
त्या वेळी मी शास्त्रोजींबरोवर हो प विठा 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
पव राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शास्त्रीजींच्या सहवासात 


दालनातच कार्यक्रम होता. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी तेथे 
लावळेली लो. टिळकांची अनेक छायाचित्रे वगेरे 
शास्त्रीजींनी बारकाईने पाहिले. कार्यक्रम संपून सकिट 
हाऊसवर परतताना आणि तेथे पोहोचल्यावरही 
टिळकांबद्दलच वोलत होते. ते म्हणाले को, लो. टिळक 
हे केवळ राजकोय पुढारी अगर पत्रकार नव्हते; तर 
ते फार मोठे तत्त्ववेत्ते होते. त्यांनी भारतीय व पाइचात्त्य 
तत्त्वज्ञानाचा फार विचार केलेला होता. उपनिषदे, 
वेदान्तसूत्रे व भगवद्‌गीता यांना प्रस्थानत्रयी असे 
म्हणतात. प्रस्थानत्रयी म्हणजे निवृत्ती व प्रवृत्ती या 
दोन्ही मार्गाचे विवेचन करणारे तीन आधारभूत ग्रंथ. 
या तिन्हींचाही त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. 
श्रीमद्भगवद्‌्गीतारह्स्य अथवा कमंयोगशास्त्र हा त्यांचा 
ग्रंथ प्रसिद्धच आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला कमंप्रवण 
करण्याची त्यांची इच्छा होती. गीतारह्स्याची अरपण- 
पत्रिका फार महत्त्वाची आहे. “ समर्पयामि ग्रंथमिदं 
श्रीशाय जनतान्मने ” सर्व जनतेला हा ग्रंथ अर्पण केला. 
ब्रह्मसुत्रावरील टिपणेही प्रसिद्ध झाली आहेत. ब्रह्मसूत्रे, 
शांकरभाष्यही त्यांनी वाचली होती. “ ब्रह्मसुत्र 
शांकरभाष्यरह्स्य ” असा ग्रंथ लिहिण्याचा त्यांचा 
नक्कीच विचार होता. 7॥८ (0॥.1-र९5689161105 
110 0८ &पतृणा!!, खी ८. ४८१8७, गाट 
11८ प०्पाट 7 ८४९८१85, ७१ताट (॥0110- 
11010९9 हे प्रबंधही प्रसिद्ध झाले आहेत. ' 


लो. टिळकांनी अनेक राजकीय अग्रलेख लिहिले. 
समाज आणि संस्कृति, जीवनध्येय यांविषयीही विपुल 
लिखाण केलेले आहे. यांतील अनेक अग्रलेख म्हणजे 
तत्त्वचितन आहे. अग्रलेखांवर विषयाला अनुरूप 
असे सुभाषित घालण्याची त्यांची पद्धत होती. उदा., 
कझेनबद्दलच्या अग्रलेखावर- 

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ । 

हा हत ! हंत ! नलिनीं गज उज्जहार ॥ 

हबेटं स्पेन्सर यांच्याबद्दल लिहिताना - 

नहि ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमिहं विद्यते ॥। 


आगरकरांच्या मृत्यूबद्दल  “ डेक्कन एज्युकेशन 
सोसायटीतील पाचवा मृत्यू ” हा हृदयस्पर्शी अग्रलेख 
त्यांनी लिहिला. त्या अग्रलेखावर “ सर्वे यस्य व्यादगा 
स्मृतिपथं कालाय तस्मे नमः । ” दादाभाई नौरोजी 
* एम. पी. ' या अग्रलेखावर 


अनुक्रमणिका 


५२ 


उद्यमेन ही कार्याणि सिध्यन्ति न मनोरथ: ।। 
नहि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा: ॥ 


याप्रमाणे जी निरनिराळी सुभाषिते घातलेली आहेत; 
ती विचार करायला लावणारी आहेत. यातूनच टिळकां- 
मधील तत्त्ववेत्ता दिसून येतो. 

अर्थात तत्त्वचितनात्मक आणि सर्वसामान्यांना 
भाकलन होऊ शकणारा ग्रंथ म्हणजे गीतारहस्य. गीतेचे 
अनेक अथ सांगितले गेले. शंकराचार्यांनी गीताभाष्यात 
संन्यासमागं, ज्ञानेश्‍वरीत भक्तिमार्ग आणि टिळकांनी 
कर्मयोग सांगितला. गीतारहस्य हा ग्रंथ मंडालेच्या 
तुहंगात लिहिला. तेथे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे 
लागले. इतक्या अडचणींत हा ग्रंथ कशासाठी लिहिला? 
टिळकांना जो परकियांक्ली लढा द्यायचा होता, त्याचे 
तत्त्वज्ञानच गीतारह्स्यात त्यांनी मांडले. अज्ना तर्‍हेच्या 
वैचारिक ग्रंथातून क्रांती होऊ शकते का? याचे 
उदाहरण म्हृणजे फ़रेंच राज्यक्रांती ! व्होल्टायरने 
लोकांच्या मनातील देवाचे सिंहासन प्रथम उद्‌ध्वस्त 
केले. त्यानंतर रूसोने राजाचे सिंहासन उद्‌ध्वस्त केले. 
या विचारामुळेच फ़ेंच राज्यक्रांती झाली. 

महाराष्ट्रात गीतारहस्यावर फार मोठा वाद झाला. 
याचे कारण म्हणजे ज्या निवृत्तीवादाचा पगडा हजारो 
वर्षे होता, त्याचे खंडन केले. शंकराचार्यांनी निवृत्ती- 
वादाची परंपरा सुंदर आणि तकंशुद्ध भाषेत मांडली 
आहे. शंकराचार्यांचे विचार खंडित केले. त्यामुळे जुन्या 
पिढीतील शास्त्र्यांना सात्त्विक संताप आला. आणि 
त्यांनी गीतारह्स्याचे खंडन केले. वाईलाच काशीनाथ 
वामन ऊफ भाऊशास्त्री लेले यांनी गीतारह्स्यावर फार 
मोठी टीका केली. अर्थात हे फार चांगले झाले. कारण 
विचारांचा संग्राम व्हावा लागतो भाणि या संग्रामा- 
तूनच विचार पुढे जातो. महाराष्ट्रात असे संग्राम बरेच 
वेळा झाले आहेत. 

लोकमान्यांनी जो असंतोष निर्माण केला, तो 
नैतिक असंतोष आहे. ते स्वत:ला कधी साक्षात्कारी 
पुरुष म्हणत नसत. ते अत्यंत साधे होते. त्यांनी कोणाला 
कधी मंत्र दिला नाही किवा उपदेश केला नाही. 
कसलीही कसोटी लावा, त्यातून उत्तम असे सुवणंच 
बाहेर येईल असे त्यांचे पवित्र जीवन होते. अज्ञा या 
आदश माणसाने मानवी आदर्शाचा आध्यात्मिक विचार 
सांगितला तो गीतारहस्यात. टिळकांनी हे एक उच्च 

क ॥ 


“५ 
श्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भू 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पड नवभारत 


दर्जाचे नीतिशास्त्र लिहिले आहे. ज्ञानेश्‍वरीच्या उप- 
संहारात ही भगवंतांची वाडू्मयमूर्ती ञाहे. असे म्हटले 
आहे, म्हृणजे गीतेच्या योगाने भगवंत आपल्याला 
भेटतात, तसेच टिळक आपल्याला कश्यात दिसतात, 
तर गीतारहस्यात ! तेथे ते अमररूपाने उभे आहेत. 
प्रस्तावनेत ते 

“ संतांची उच्छिष्टे बोलता उत्तरे । 

काय म्यां पामरे जाणावे हे । ” 

असे म्हणतात. परंतु हा त्यांचा विनय आहे. 

कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमफलेतुर्भ: मा ते संगो5स्त्वकर्मणि । 
कर्मयोगाची चतुःसुत्री 

१) कर्मे करण्याचा तुझा अधिकार आहे. 
२) कर्मफलाच्या ठायी तुझा अधिकार नाही. ३) कर्म- 
फलाची हाव मनात ठेवून कोणतेही काम करू नको. 


जून-जुले, १९९५ 


४) कर्मे न करण्याचा तू आग्रह धरू नको. 

कर्मयोग दृष्ट्या हे चारही सिद्धान्त इतके महत्त्वाचे 
आहेत को, वरील इलोकांचे चारही चरण म्हणजे 
कर्मयोग शास्त्राची किंवा गीताधर्माची चतुःसूत्रीच 
आहे. लो. टिळकांची प्रसिद्ध चतुःसुत्री १) स्वराज्य, 
२) स्वदेशी, ३) बहिष्कार, ४) राष्ट्रीय शिक्षण. 

चतुःसूत्री हा शब्द नक्कीच कर्मंयोगाच्या चतु:- 
सुत्रीवरून टिळकांना सुचला आहे. 

“ असंतोष हा सर्व भावी उत्कर्षांचे, प्रयत्नांचे, 
ऐंइवर्याचे व मोक्षाचेही बीज आहे ” असेही एक वाक्‍य 
गीतारह्स्यात आलेले आहे. लोकमान्यांनी तत्त्वज्ञान 
आणि तत्त्वचितन व्यवहारात आणले त्याचे हे उत्तम 
उदाहरण आहे. सध्याच्या संदर्भात टिळकांचे तत्त्व- 
ज्ञानविषयक विचार फार महत्त्वाचे आणि चितनीय 
आहेत. 


जॅ क कर 


प्राज्ञ प्रकाशन, वाई 
नवी सुधारित आवृत्ती 


इतिहासाचे तत्त्वज्ञान 


लेखक : सदाशिव आठवले 
पृष्ठे : २२४ किमत : ६० रुपये 
& पदवी-पदव्युत्तर परीक्षांसाठी उपयुक्त ग्रंथ. 
४ ग्रंथविक्रेते व शाळा-कॉलेजची ग्रंथालये यांना योग्य कमिशन. 
% व्ही. पी. ची पद्धत आहे. 


% रजिस्टडं पोस्टाने पाठविण्याचा खर्च जादा पडेल. 


>3८4३५५७५६८०५>-५५७५५८ ०५००५५८५५० 2934084449 2>4-७06.445 >८८३३५१७५८५०५५-५१७ ५८ >>> 0५०८ 2३-५५७-५५५ 2240000444 


चिटणीस, 


अनुक्रमणिका 


वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


| 


मनिऑडर किवा ड्राफ्ट पाठविण्याचा पत्ता : 


4 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शास्त्रीजींबद्दलच्या काही व्यक्तिगत आठवणी 


श्री. ना. नानजकर 


२७ में १९९४ रोजी शूक्रवांरीं पहाटे महाबळेश्‍वर 
येथे “ कृष्णादंशंन " यां त्यांच्या आंवंडंत्यां वास्तूत 
तकंतीर्थांचे अकस्मात, अकल्पित देहींवसांन॑ झाले. 
पंचपंचउषःकाली कोणालाही न पत्ता लांगू देतां 
शास्त्रीजी अनंताच्या प्रवासाला निघून गेले. सर्वांगीण 
परिवर्तनाचा चालताबोलता ज्ञानकोश अश्या शब्दांत 
त्यांचे वर्णन करता येईल. कवी कुलगुरू कालिदासाच्या 


शब्दांल्न  “ पूर्वापरो ज्ञाननिधी वगाह्य स्थित: 
ज्ञारदायाइव मानदंड:। ” असे त्यांचे वर्णन करता 
येईल. न 


या लेखामध्ये शास्त्रीजींच्या काही व्यक्‍तिगत 
आठवणी मी सांगणार आहे. सध्याचे किसन वीर 
महाविद्यालय हे वाईच्या प्राज्षपाठशाळेने सुरू केले. 
१९६२ ते ६९ पर्यंत चालविले. १९६२ साली वाई 
महाविद्यालय पुणे विद्यापीठाच्या कक्षेत येत होते. पुणे 
विद्यापीठाचे कमिक्षन महाविद्याल्याची प्राथमिक पाहणी 
करण्यासाठी आले. त्यामध्ये पुण्याच्या एका प्रसिद्ध महा- 
विद्यालयाचे प्राचार्य हे एक सभासद होते. ते शास्त्रीजींना 
म्हणाले, “ अहो शास्त्रीबुवा, उद्या तुम्ही पसरणीला महा- 
विद्यालय मागाल ! ” शास्त्रीबुवा म्हणाले, “ मी हे महा- 
विद्यालय सध्याच पसरणीला मागतोय.” सरवेजण आइचयं- 
चकित झाले. कारण महाविद्यालयाची वास्तू डॉ. गोखले 
यांचा पूर्वीचा दवाखाना- स्वस्तिक सॅनिटोरियम- वाई 
नगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर, पसरणी ग्रामपंचाय- 
तीच्या हद्दीत येते. अनेक वेळा व्याख्यानांतून शास्त्री- 
बुवांनी हा किस्सा रंगवून सांगितलेला आहे. आज या 
महाविद्यालयात मानव्य-वाणिज्य व विज्ञान अज्ञा शाखा 
असून तीन हजारांवर मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. 
ग्रामीण भागातील मुलामुलींची शिक्षणाची ओढ 
शास्त्रीबुवांनी अचूकपणे हेरली होती. आमच्याकडील 
शहरी शिक्षणतज्ञांना हे प्रश्‍न कधी कळलेच नाहीत. 
महिलांच्या शिक्षणाबाबत शास्त्रीजी विशेष 
आग्रही होते. या देशाची संस्कृती ही महिलांनीच 
टिकविली आहे, असे ते वारंवार म्हणत. उत्कृष्ट 


अनुक्रमणिका 


सुशिक्षित माता हीच बालकाचा पहिला शिक्षक असते, 
असे ते म्हणत. “ स्त्रियांना जोपयंत प्रतिष्ठा मिळत 
नाही, तोपर्यंत हा समाज विकास पावणार नाही”, 
असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांची दृष्टी याबाबत इतकी 
परिपूणे होती को, मी प्राज्ञपाठशाळेचा त्या वेळी 
चिटणीस असल्यामुळे, मला असे म्हणाले, प्राज्ञपाठ- 
शाळेची एक तरी विश्‍वस्त महिला असली पाहिजे व 
कार्यकारी मंडळावर काही महिला असल्या पाहिजेत. 
वाई नगरपालिकेच्या १३० वर्षांतील इतिहासात 
सौ. शामलाबाई जोग पहिल्या महिला-नगराध्यक्ष 
झाल्याने त्यांची निवड प्राज्ञपाठशाळेच्या विशवस्तपदी 
केली. 

शास्त्रीजींना ९२ व्या वाढदिवसानिमित्त भारत 
सरकारने पद्मविभूषण हा किताब देऊन गौरविले, 
त्या वेळी त्यांची मुलाखत दै. “ पुढारी “चे श्री. मोहून 
कुलकर्णी यांनी घेतली. त्या वेळी शास्त्रीजी म्हणाले, 
“ देशात फिरतो, परदेशात फिरतो. माणसामाणसांत 
संवाद होतो. खूप नवे शिकायला मिळते. अनुभवायला 
मिळते. अजूनही विद्यार्थी असल्यासारखे अनेक गोष्टींत 
कुतूहूल असते. मी जीवनाकडे निरामय आनंदाने पाहतो. 
मी एक आनंदयात्री आहे. 

२० मे १९९४ रोजी शुक्रवारी सकाळी १० च्या 
सुमारास महाराष्ट्राचे गव्हनंर डॉ. अलेक्झांडर हे 
विइवकोश कार्यालय व प्राज्ञपाठशाळामंडळ यांना भेट 
देण्यासाठी येणार होते. आम्ही सर्वजण त्यांच्या 
स्वागतासाठी प्राज्ञपाठशाळेत हजर होतो. गव्हनंर 
येण्यास थोडा उशीर झाला. गप्पा सुरू झाल्या. सहज 
आबांना म्हटले, “ भाबा तब्बेत क्ली काय आहे?” 
अत्यंत आनंदी प्रसत्न असणारे आबा म्हणाले, “ खरं 
सांगू, गाडं आता थकलं, आता पाऊल उचलतानासुद्धा 
सरवेशक्ती एकवटून ते उचलावं लागतं.” पुढे ते म्हणाले, 
“ माझी कायम स्मृती (?९१०101 ला०9) 
उत्तम आहे. पण तत्कालीन स्मृती (टता ळट 
७॥ट०"४) ही दगा देते. पाच मिनिटांपूर्वो भेटलेल्या 


लि. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


षट्‌ 


माणसाचे नाव आठवत नाही, पण १४ व्या वर्षी याच 
कृष्णा नदीत कसा डुंबलो हे माझे मला अजून स्पष्ट 
दिसते.” 

१९९५ हे विनोबाजींचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. 
शास्त्रीजी आणि विनोबाजी हे सहाध्यायी. विनोवाजी 
वाईला प्राज्ञपाठशाळेत स्वामी केवलानंदतीर्थांपाशी 
शांकरभाष्य शिकले. विनोबांना सोळा भाषा येत होत्या. 
वर्षे दोडवर्ष राहिल्यानंतर विनोबा बडोद्याला गेले. 
जाताना त्यांनीं आपल्याबरोबर शास्त्रीजींना नेले. 
बडोद्याला असताना माधूकरीसुद्धा मिळायची नाही. मग 
अह्मदाबादी बोरे खाऊन ते राहायचे. बरं, त्याबद्दल 
खंत किवा खेद नव्हता. हे सांगून, ते पुस्ती जोडायचे 
“ बोराने वजन वाढते.” आता या माणसाला स्थितप्रज्ञ 
म्हणायचे नाही तर काय म्हणणार? “मी किती 
गरिबी पाहिली आहे, व सोसली आहे, याची तुम्हाला 
कल्पना येणार नाहो ” असे ते म्हणायचे. पुढे दिवस 
बरे आल्यावर ते चांगल्या तर्‍हेचे पदाथे खाऊ लागले. 
तसे शास्त्रीजी रसिक होते. जीवनातील विविध रसांचा 
त्यांनी स्वाद घेतला होता. पण त्यांत ते अडकून पडले 
नाहीत. पुण्याला माझ्य़ा मुलीच्या लग्नामध्ये जेवण 
झाल्यावर ते म्हणाले, पुण्याचे लोक हे खरेच खर्वये. 
बरेच दिवसांनी इतकी उत्कृष्ट जिलबी खायला मिळाली. 
विविध पक्वान्न ते खात. काही वेळा सामिष भोजनेही 
घेत. पण त्यांची खरी आवड, मला त्यांच्या खालील 
वाक्यामध्ये दिसते. मला एकदा सहज जेवताना 
म्हणाळे, “ पक्वान्नांची नावे सांगा. ” मौ सांगितली, 
“ जिलेबी, पुरणपोळी, श्रोखंड, बासुंदी ” एकदम ते 
म्हणाळे, “ वरण-भात, उत्कृष्ट लोणकढे तूप, लिब्‌ 
पिळलेळे, आणि मोठ, यासारखे उत्कृष्ट पक्वान्न नाही. 
सुरुवातींला पहिला भात, गरम गरम उकळत्या 
वाफांचाच असला पाहिजे.” अश्ली त्यांची आवड 
होती. 

अलीकडच्या काळामध्ये ते विशवसंस्कृतीबद्दल 
विशेष बोलत. शास्त्रीजींसारखी माणसं अशी एखाद्या 
पंथाला, धर्माला, पक्षाला अडकून वसणारी नसतात. 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


शास्त्रीजी मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या प्रभावाखाली दीर्घ- 
काळ राहिले. पण अलीकडे मात्र ते म्हणत, गांधींना 
मी सोडलं ही माझ्या हातुन फार मोठी चूक झाली. 
या भारतीय समाजाची खरी नस कोणाला सापडली 
असेल तर ती म. गांधींनाच, असे ते मनमोकळेपणे सांगत. 

“ शास्त्रीवुवा हे वुद्धिप्रामाण्यवादी होते का? ” 
या प्रश्‍नाचे उत्तर मला वाटते, भाऊ धर्माधिकारी 
म्हणतात त्याप्रमाणे “ते बुद्धिप्राधान्यवादी होते.” हे 
आहे. अनेकवेळा शास्त्रीजींना परदेशात जाताना स्वामी 
केवलानंदांची समाधी उघडायला लावून पाच मिनिटे 
त्यासमोर उभे राहून, नमस्कार करून मगच अमेरिक्रेच्या 
प्रवासाला गेलेले मी पाहिले आहे. 

“ चरणयोग ” हा शब्द शास्त्रीजींनी काढलेला 
आहे. ते म्हणायचे चालत राहिल्याने माणसाचे आरोग्य 
चांगले राहते. रोज ते ३-३, ४-४ मैल चालायचे. 
डॉक्टर दातारांचे लो. टिळक ग्रंथसंग्रहाळयात एक भाषण 
झाले होते. त्या वेळी त्यांनी चित्रांच्या साहाय्याने असे 
दाखवून दिले होते, को चालल्यामुळ, म्हणजे पोटऱ्यांच्या 
आणि मांडीच्या स्नायूंच्या चळनवलनामुळे हृदयाला 
थोडीशी विश्रांती मिळते. शास्त्रीबुवांनी आपल्या 
अनुभवांतून हे ताडले होते. 
री एवढा श्रेष्ठ ज्ञानयोगी असून सवंसामान्यांत 
मसळणारा; पु. ल. देशपांडे म्हणतात त्याप्रमाणे 
ज्यांची विद्वत्ता चांदण्यासारखी शीतळ आहे, असे 
शास्त्रीजी होते हा माणूस कधीही लोकांना कंटाळला 
एच जर आय लाटा 
कोणालाही वास आला व -.., कुनाला 

९. जा माणूस या विसाव्या 
शतकातच जन्मला, विसाव्या शतकाचा जळा भाऊ 
असल्याप्रमाणे वाढला, विसाव्या शतकाने जे अदभत 
चमत्कार पाहिले तेच शास्त्रोजींनीही पाहिले, फक्त हे 
यतक संपण्यापूर्वी सहा वर्षे जधी विसाव्या शतकाचा 


हा जुळा भाऊ त्याचे बोट सोडन आधोच निघून गेला. 


ही प्रा. रा. ग. जाधव यांची कल्पना मला अतिशय 


समपंक वाटते. 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“: मुसलमानी रियासत ” 


गो. स. सरदेसाई (खंड १ व २) ; आवृत्ती पाचवी; 
संपादक- स. मा. गर्गे; पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९९३ 


म. श्री. माटे 


रियासतकार सरदेसाई यांनी “ मुसलमानी रिया- 
सत ? हा ग्रंथ १८९८ मध्ये प्रसिद्ध केला आणि त्यानंतर 
त्याच्या तीन आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या. मध्यंतरी 
बराच काळ सरदेसाई यांच्या रियासतीचे कोणतेच 
खंड उपलब्ध नव्हते. गेल्या चार-पाच वर्षात, प्रथम 
मराठी रियासतीचे सर्वे खंड पॉप्युलर प्रकाशनने 
प्रसिद्ध केळे आणि त्यापाठोपाठ मुसलमानी रियासतींचे 
दोन्ही खंड आता प्रसिद्ध झाले आहेत. जवळपास शंभर 
वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ग्रंथावर अभिप्राय व्यक्‍त करण्यात 
अर्थातच फारसे औचित्य नाही. मात्र या ग्रंथाचा 
आधार घेऊन प्रमुख संपादकांनी मुसलमानी काल- 
खंडाविषयीची साधने, त्या काळाचा इतिहास यासंबंधी 
व्यक्‍त केलेल्या मतांचा परामशे घेणे आवश्यक आहे. 
या प्रास्ताविकाला “ संपादकांचे मनोगत असे श्लीषेक 
आहे. ते वाचल्यानंतर, हे “ मनोगत ” संपादकांनी 
« स्वगत "च ठेवले असते तर बरे झाले असते- मध्य- 
यगीन इतिहासाविषयीचे- किंबहुना एकूणच इति- 
व प्रक्रियिविषयीचे संपादकांचे गाढ अज्ञान 


हासाच्या 
गलदस्तात तरी राहिले असते ! 
या *“' मनोगता “पर्यंत वाचक पोचण्यापूर्वीच 


संपादकांनी त्याला हटकले असून “ वाचकांसाठी ” 
म्हणून दोन पाने खर्ची घातली आहेत. प्रस्तुतची 
आवत्ती का कांढली याचा खुलासा त्यात केलेला आहे. 
या संपूर्ण कालखंडाचाच इतिहास नव्याने लिहिण्याची 
गरज आहे असे सांगून श्री. गर्गे म्हणतात, “ अश्ा 
दौर्घकाळ कराव्या लागणार्‍या कामापूर्वी मराठीत 
उपलब्ध असलेला “ मुसलमानी रियासती “सारखा 
ग्रंथ वाचकांना उपलब्ध करून देणे आम्हास आवश्यक 
वाटते. कारण त्यावरून एकपक्षीय साधनांच्या आधारे 
लिहाव्या लागलेल्या इतिहासाची मर्यादाही वाचकांच्या 
लक्षात येऊ शकेल.” (खंड १, पृ. २) 
न. भा. ८ 


अनुक्रमणिका 


ही “ एकपक्षीय ” साधने कोणती ? किवा त्यांना 
“ एकपक्षीय ” का म्हणावयाचे हेही ते सांगतात. 
मुसलमानी रियासतीविषयी मुख्य साधने म्हणजे 
दरबारी लेखकांची लिखाणे आणि तुर्की, फारशी 
प्रवाशांनी केलेली लिखाणे, अक्ली दोन प्रकारची. 
आजपर्यंतच्या इतिहासकारांनी यांतल्या पहिल्या 
प्रकारच्या साधनांच्याच आधारावर ,सगळे लेखन केले 
आहे आणि दुसऱया प्रकारची साधने त्याला पुरक 
म्हणून वापरली आहेत. दरबारी भाटांनी लिहिलेले 
“शहानामे, तवारिखा, बखरी आणि काव्यमय वणंने 
इत्यादी. त्यांत तत्कालीन दरबाराची वणंने, सत्तेवर 
असलेल्यांच्या धोरणांची प्रशंसा, त्यांनी दाखविलेल्या 
आणि न दाखविलेल्या शौर्याची अतिशयोक्त वणंने, 
त्यांनी केलेल्या अत्याचाराच्या आणि अनाचाराच्याही 
अभिमानाचा विषय म्हणून सांगितलेल्या कथा ” असे 
या साधनांचे “ एकपक्षीय ” स्वरूप आहे. सरदेसाई 
यांना केवळ अज्लीच साधने उपलब्ध होती आणि त्या 
आधारेच त्यांनी रियासत तयार केली हेही संपादक 
सांगून जातात. म्हणजेच सरदेसाई यांचा “ एकपक्षीय ”' 
सांधनांवर आधारलेला आणि अतएव अविश्वसनीय 
ग्रंथ आपण प्रसिद्ध करीत आहोत, तो “ इतिहास 
कसा नसावा याचा आदशं म्हणून ” असे आडवळणाने 
संपादक कबूल करीत आहेत. 

साधनचिकित्सेविषयी “ संपादकांचे मनोगत” 
यातील सतरा ते वीस पाने आणि भारतीय विद्या- 
भवनाने प्रसिद्ध केलेल्या “ हिस्टरी अंड कल्चर ऑफ 
इंडियन पीपल ” ग्रंथाच्या सहाव्या खंडातील पहिली 
दहा-बारा पाने शेजारी शेजारी ठेवून वाचल्यास 
श्री. गर्गे यांच्या “ संपादन ” कौशल्याची वाचकांना 
सहज खात्री पटेल. माहिती तीच असू शकेल, व्यक्तींचा 
कालक्रमही तोच असू शकेल, मतेही कदाचित मिळती- 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट 


जुळती असतील पण वाक्‍यरचनासुद्धा एकसारख्या 
उतराव्यात ही गोष्ट विद्याभवनाच्या ग्रंथाश्ञी संपाद- 
कांचे केवढे “ तादात्म्य ' झाले आहे याची साक्ष 
पटवणारी आहे. एक-दोन नमुने असे- 

“ ठा 1395 तलरलाप0टत या 95 तेया 
पाधिता याचणाचाठा ठा) एट डाठपात 8 ]८ 
ठाणा॥(टत 81(०एट ला, ठा 5]पाा'टत ०७ढा', 85 ली 
110 ८01756त1९1९, 50112 01 (1९ 1108 ]][]01- 
[1871 80९15, ठल ट्या छी गाटपापटु एट 
ताड1285ए16 01 115 [8101. ]*७ट] 151]. 
एाद्षणाटते. उद्याचा छि ७1111101तार्‍ पाट 
एप.” 

(९5, शा,3 ) 

“ इलियिटने वर्णीच्या लेखनासंवंधी प्रतिकूल 
अभिप्राय व्यक्‍त केला आहे. इलियटच्या मते बर्णीने 
आपल्या आश्रयदात्याची अवकृपा होऊ नये म्हणून 
अनेक महत्त्वाच्या घटना टाळल्या, गाळल्या किंवा 
विपरीत पद्धतीनें लिहिल्या. फेरिश्ता यापुढच्या काळा- 
तोल इतिहास-लेखकाने तर वर्णीच्या ग्रंथावर प्रखर 
टीका करून म्हटले आहे, “ त्याचे लेखन सत्यापासून 
दूर गेलेले होते. 

(मु. रि. खंड १, ' मनोगत !', १८ ) 

५६७४ .. ८०१(९]]०0॥च७ 9०००प0 
७तहाऱ ए७७९०]टत छत &९४]९एटाटटत 11130 
० $तल्यप ७1० ॥8त 9111016 १]]]30॥॥॥11(४ 
०1 ला०ठणाड पढ एप, एट रेलाछ]9 0 151 
388(प[9 0९टप]1€5 8 एढा प]0१8॥( 101402 
911101 1९ 50ए068 0 ग)”0ि२ 0१)! 8101 00 (12 
एट्ा01 0 ॥॥011811110 0111) गठ्ठा ळत. ता 
8९८टठए( 15 ४9]ए89012 88 1. ९113165 (0 छाया) 
१ व्रि 88082 0 ए1८ लाह्ाचिटाटा' 9110 
2९016001101(5 01 (18 €11[)€1' 


० व 


०॥, ११० ७४१५ 
०५७९ ० 1८1105 ९11८ 7९75018111165 


"13 हएटा एप[ल्त एटा 8 ४१७. [तया 


ग] हा'2 15 10 163501 (0 त०्प७॥ ॥1८ ह४161'1] 
१9८9 0 115 १3९0011115 


ठिश्‍्थट्टाणहा 11९ ७७७ ॥९८ शीठया ( 
810 8110811 8551121908 0०पा ९1०1118 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


॥15 ]1"91111]9. 
(8४5, ७1, 9) 
“ त्याची प्रवासवणंने मान्यता पावली आहेत. 
त्याचे अनुभवसंपन्न विचार तत्कालीन परिस्थितीच्या 
संदर्भात अनेक इतिहासकारांती उद्धृत केले आहेत... 
त्यामुळे महंमद तुघलखाच्या काळातील इतिहासावर 
चांगला प्रकाश पडतो आणि. .. शिवाय तो थोड्याच 
काळात दरबार सोडून गेला. त्यामुळे त्याला बादशहा- 
संबंधी किंवा त्याचे धोरण आणि कारभार यासंबंधी 
लिहिताना मनावर दडपण बाळगण्याची गरज वाटतं 
नव्ह्ती. ” 
(मु. रि. खंड १, ' मनोगत ', पृ. २०) 
“ छत (1८ 1105 
०१. ०! शाल 


प]300(11 तया ठया 
१४७95३ ॥1०010 (ख्यात, छ्या 
गव्ांळ्ा, ७९० एभाल्तृ शुवणवेठवा 200 
$. 1). 1420. ए॒ट 8१५४८ ३ तहद्रा]लत 9000011 
० [115 गतला 0053 78] 8ल्टा'टवा'.” 
(3 ४ 5, ४1, 9) 
“ इटालियन प्रवासी निकोलो कोंती हाइ.स. 
१४२० मध्ये विजयनगरला गेला होता. त्याने त्या 


राज्याचे आणि राजधानीचे विस्तृत वर्णन आपल्या 
ग्रंथात दिले आहे. ” 


असल्यास त्रोटक 

नाही. (भारतीय विद्या 
भवनाच्या सहाव्या खंडाच्या संपादकांना याखेरीज 
अन्य कोणते भाषांतर मिळाले असल्यास हा शेरा परत 


संपादकीय कोशल्याचा हा भाग सोडल्यावर, साध- 
नांच्या उपयोगासंबंधी संपादक कितीसे सावध आहेत 
हेही पाहता येते. ज्या साधनांवर- दरबारी तवारिखां- 
वर- संपादकांनी “ एकपक्षीय ” असा शरा मारला आहे, 
त्याच साधनांचा मुक्‍त हस्ते वापर त्यांनी जागोजाग 
आपल्या “ मनोगतां “त केलेला आहे. या साधनांच्या 
ग्राह्याग्राह्यमतेचा, त्यांतील माहितीच्या राकयाशक्यतेचा 
यत्‌किचितही विचार त्यांनी केलेला नाही. आणि | 


कन्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


*: मुसलमानी रियासत ” ५९ 


साधने संपुर्ण तपासुन घेण्याचा सावधपणाही दाख- 
विलेला नाही. सहावा खंड प्रमाण मानल्याने तशी 
जरूरच त्यांना भासलेली नसावी. 

वाराव्या-तेराव्या शतकांत सुलतानांनी सहस्रा- 
वधी माणसे गुलाम बनविली असे संपादक सांगतात 
(मु. रि., खंड १, मनोगत, २० ). यासाठी आंधार 
निजामी याचा. “ निजामी या लेखकाने म्हटले आहे 
कौ, कुतुवृद्दीन ऐबकने ११९५ साली गुजरातवर स्वारी 
केली आणि २०,००० लोकांस पकडून पंजाबमध्ये 
आणले. सात वर्षांनी कलिजरवर.त्याचा हल्ला झाला 
आणि त्या स्वारीत त्याने पन्नास ह॒जार लोकांना गुलाम 
बनवन नेले.” अल्लाउहिन खिलजीने ५०,००० लोकांना 
गलाम म्हणून बंदिस्त केले होते “ तर सुलतान फिरोज 
तघलख याच्या गुलामखान्यात २ लाख माणसे गुलाम 
म्हणून पक्षूंचे जीवन जगत होती.” “ निंजामी याने 
कुतुबृद्दीनच्या स्वारीच्या वर्णनात पहिले वाक्‍य असे 
घातले आहे, कौ त्याने पन्नास हजार माणसांना 
कंठस्नान घातले ” आणि “ वीस हजार माणसे विजे- 
त्याच्या हाती पडली.” एकूण हिशेब सत्तर हजाराचा 
झाला. ग॒जरातमध्ये एका लढाईत सत्तर हजार माणसे 
कामी येण्याइतकी लोकसंख्या होती का ? हा प्रश्‍न 
संपादकांना पडत नाही. कलिजर स्वारीच्या वर्णनात 
मळ इंग्रजी शब्द असे- 30 000 एला ९97160 
पएातेटा ७९ ट्णीवा 8 डळशटाए.” (घपिठ 30 
1980501, ९४. ग], 230-231) या वाक्याचा 
अर्थ “ गलामगिरी ” असा करण्यापेक्षा “ पारतंत्र्य 
असा केल्यास ते जास्त शक्‍यतेच्या कोटीत येईल 
फिरोक्ञ तघळखाच्या दोन लाख गुलामांची कथा 
आणखीनच निराळी आहे. विस्तारभयास्तव तारीख 
$ फिर्झश्याहीच्या इलियट व डॉवसन यांनी तिसऱ्या 
खंडाच्या पृ. २४१ वर दिलेले संपुर्ण वणन येथे देता 
येत नाही. फक्त त्यांच्या माहितीतळे महत्त्वाचे मुहे 
देत आहे. निरनिराळ्या शहरांत पाठविण्यात आलेल्या 
गुलामांना मासिक १० ते १०० टंका इतका भत्ता 
देण्यात येई. काही गुलाम कुराणाचे पठण करून धामिक 
विषयाचे अध्ययन करीत, काही पुस्तके नकलण्याचे 
काम करीत. काही गुलामांना कारागिरांच्या हाताखाली 
शिक्षणासाठी ठेवले होते व त्यामुळे बारा हजार गुलाम 
कसबी कारागीर झाले. सुलतानाच्या रक्षणासाठी 
चाळीस हजार गुलाम सज्ज असत.  ॥१॥०छुटणाटा' र्‍या 


अनुक्रमणिका 


"1८ ला काते पा 1९ एवठाड तरीलोतेड. एालटाट 
१४९८ 1,80,000 ५७18९७5, 101 १11०५९ 119111[.01- 
91106 छत ००0 डणींचा (000 ७७९९81] 
८8८.” “ शहरांत व जहागिरी मिळून १,८०,००० 
गुलाम होते आणि त्यांच्या उपजीविकेची व स्वास्थ्याची 
सुलतान विशेष काळजी घेई.” तारीख ई फिरुझ- 
शाहीतील गुलामांची आकडेवारी खरी मानावयाची 
आणि वर उद्धृत केलेली माहिती खोटी मानावयाची 
असे ठरविले, म्हणजे सुलतानांना अपकर्षेक असेल ते 
खरे आणि उपकारक असेल ते खोटे असे मानावयाचे 
ठरविले तर आधीच “ एकपक्षीय ” साधनांत आपण 
आणखीनच “पक्ष ” पाडीत आहोत असे होईल. ते तटस्थ 
इतिहाससंशोधनाला घातक ठरेल. वस्तुतः ही माहिती 
ध्यानात घेऊन सलतनतीच्या काळातल्या “ गुलाम- 
गिरी " संस्थेचा पुनविचार करणे जरूर आहे. संपादकांनी 
हे सांगावयास हवे होते. पण इलियटचा ग्रंथ स्वतः न 
वाचता भारतीय विद्याभवनाच्या मजकुरावरच अवलंबून 
राहिल्याने काही स्वतंत्र विचार सांगण्याची संधी त्यांनी 
गमावली आहे. 

जी गोष्ट गुलामगिरीची तीच इस्लाम धर्माच्या 
प्रचाराची. त्यासंबंधी संपादक सांगतात, “ इस्लामचा 
धमंप्रसार करणे हे आपल्या आयुष्याचे परमश्रेष्ठ 
कार्ये आहे अक्या श्रद्धेने सुलतान भारलेले होते. 
यासाठी “ सीरत-ई-फिरुझद्याही ” ग्रंथाचा हवाला 
संपादक देतात. शिवाय दिल्ली फार दूरची पडेल 
म्हणून को काय, श्री. गर्गे यांनी महाराष्ट्राचे दाखले 
दिले. आहेत. बहमनी राज्याचा संस्थापक सुलतान 
अल्लाउहिन बहामनी याने दक्षिणेत इस्लामची स्थापना 
करून काफरांचा उच्छेंद केला.” “ सुलतानाच्या 
आज्ञेप्रमाणे त्याच्या सरदारांच्या फोजा हिदंच्या 
प्रदेशांत लुटालूट करीत तापी नदीपर्यंत पोचल्या 
वाटत त्यांना जे जे मूतिपूजक आढळले त्यांची त्यांनी 
सर्रास कत्तल केली.” हे पृ. २९ वर दिलेले उतारे. 
सय्यदअली तबातवा याच्या “ ब॒र्‍हाने मासिरी 
या ग्रंथाचे श्री. कुंटे यांनी मराठी भाषांतर केले 

त्यातून दिळेळे आहेत. सययदअलीचा ग्रंथ (कुटे 
यांचे भाषांतर) समग्र वाचला असता, तर श्री. ग्गे 
यांना सहज दिसले असते, को सययद लीच्या 
म्हणण्याश्रमाण प्रत्यक सुलतानाची प्रत्येक स्वारी हो 


काफरांचा उच्छेद करण्य आणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


६० 
तो यशस्वी झाला ! तबातबाची साक्ष शब्दश: प्रमाण 
मानली तर खरे म्हणजे महाराष्ट्रात आज एकही हिंदू 
माणूस जिवंत राहता ना. एकही हिंदू मंदिर उभे 
राहते ना. प्रत्यक्षात रियासतीचे संपादक श्री. गर्ग, या 
समीक्षणाचा लेखक असे लक्षावधी हिंदू अस्तित्वात 
आहेत. हिदू ह्यात आहेत एवढेच नव्हे, तर बहुसंख्य 
आहेत. मग तबातबा काय सांगतो आहे? आणि तो 
तसे का सांगतो आहे ? सरदेसाई यांच्या ग्रंथाला 
प्रस्तावना लिहिण्याची उमेद बाळगणाऱ्या संपादकांना 
हे प्रश्‍न पडत नाहीत. ते एकपक्षीय साधनांवर आणि 
विद्याभवनाच्या संपादकांवर अंधळेपणाने विसंबले 
आहेत. अन्यथा त्यांना हे जाणवले असते की, सय्यदअली 
आणि त्याच्यासारखे दरबारी भाट हे अतिशयोक्ती या 
अलंकाराचा अतिरिक्‍त वापर करीत आहेत आणि 
त्यांचा हेतू सुलतानाची तोंडपूजा हाच होता. आपल्या 
आश्रयदात्याच्या सत्तापिपासेला तात्त्विक मुलामा देण्या- 
साठी त्यांनी इस्लामच्या प्रचाराचा डांगोरा पिटला 
आहे. बापाचा, भावाचा खून करून गादीवर येणारा 
सुलतान राज्यासाठी हपापलेला नव्ह्ता तर “ इस्लामचा 
प्रसार ” ह्या पवित्र कतंव्यासाठी त्याची धडपड होती ! 
सत्तालोभाचे, सत्ताकारणाचे हे उदात्तीकरण होते. 
जगभरचे सत्ताधीश हेच करीत आले आहेत, आजही 
करीत आहेत- कोणो “ लोकशाहीचा ” पुकारा करतो, 
कोणी “कामगार हिता ”चा करतो, कोणी समाज- 
वादा”चा तर कोणी “ राष्ट्रहिता "चा ! 

पण हे समजावयास इतिहासाची, इतिहासाच्या 
अंत:प्रवाहांची जाण हवी. सत्ताकारणाच्या प्रक्रियेची 
जाण हवी. सगळीकडचे सत्ताधीश उदात्तीकरणाचा यत्न 
करीत आलेले आहेत याचे अवधान हवे. ते नसेल तर, 
आपणच एकपक्षीय म्हणून हिणकस ठरविलेल्या साधनां- 
वर विसंबून विपरीत प्रतिपादन करण्याचा अनवस्था 
प्रसंग ओढवतो-- जसा श्री. गर्गे यांनी ओढवून घेतळा 
आहे तसा !या प्रश्‍वाला आणखी एक पदर आहे. त्याची 
पुसटश्ीसुद्धा जाणीव संपादकांना झालेली नाही. 

अकराव्या शतकानंतर सर्वत्र हिंदू सत्तांचा सतत 
पराभव होत गेला, हे सांगून त्याची अनेक कारणे 
संपादक नमूद करतात. ती यापुर्वीच्या लेखकांनी बऱ्याच 
वेळा नमूद केलेली आहेत- जातिभेदाने समाजाच्या 
चिरफाळ्या झाल्या ”, “ परमार्थाच्या अतिरिक्‍त ओढीने 
ऐहिक जीवनाविषयी उदासीनता निर्माण झाली होती.” 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


इत्यादी इत्यादी इत्यादी. हे विवेचन करीत असताना, 
सुलतानांना व मुसलमानी सत्ताधीश्यांना मिळत गेलेले 
हिंदूंचे सहकाय सोईस्करपणे दुलंक्षिण्यात आले आहे. 
बहूमनींच्या दोळताबाद किल्ल्याची जबाबदारी जनादन- 
स्वामी सांभाळत होते, छत्रपतींचे गुरू दादाजी कोंडदेव हे 
आदिल्झाहीचे कारभारी होते, सवाई जयसिंग, जसवंत- 
सिंग, जयसिंग हे मुघलांच्या सेनेचे आधिपत्य करीत 
होते, आदिलशाही दरबारात भफजलखानाच्या मांडीला 
मांडी लावून बसत होते आमचेच जाधवराव, भोसले, 
घोरपडे. हे सगळे हिंदूच होते आणि सलतनतांच्या 
वृद्धीसाठी, रक्षणासाठी दक्ष होते, प्रयत्नशील होते. हो 
सगळी मंडळी शूर होती, मुत्सद्दी होती, राजकारणी 
होती. यांपैकी कोणालाही सुलतानांच्या अंतरंगाचा, 
त्यांच्या “ इस्लामीकरणा”च्या श्रद्धेचा व ध्येयाचा 
कधीच बोध झाला नाही असे समजावयाचे का? का 
असा बोध होऊनही त्यांनी मुसलमानी सत्ताधीश्यांना 
साथ दिली, हिंदू धर्माचा व समाजाचा-- स्वत:च्या 
धर्माचा आणि स्वत:च्या समाजाचा घात केला होता ? 
हे सगळे मूर्ख तरी ठरवावे लागतील नाही तर स्वधमं- 
घातको तरी. किवा असे तर झाले नसेल ना, कौ 
श्री. गर्गे व त्यांच्या विचाराच्या इतर लेखकांनी 
“ इस्लामीकरणा”चा अवास्तव बाऊ केला आहे? 


दरबारी भाटांच्या उदात्तीकरणाच्या प्रचाराला हेही 
बळी पडले आहेत का? 


| हिदू मंदिराच्या पाडापाडीविषयी 
शंकेला जागा नाही. दिल्लीच्या 


दोलताबादच्या आणि विजापुरच्या जुन्या जामा 
मशिदीपर्यंतच्या वास्तू, 


मंदिरांचा विध्वंस करून 
त्यांच्या खंडांच्या बांधलेल्या आहेत याची आजही साक्ष 
देतात. सक्तीच्या धर्मातराबद्द शंका नाही. हे सगळे 
होत असूनही हिंद सरदार-दरकदार मुसलमानी सत्ता. 
धीशांशी सहकार्य करीतच होते याचा अंथ काय? हे 
तटस्थपणे, निर्भीडपणे समजून धेण्याचा व देण्याचा 
यत्न करावयास हुवा. संपादकांनी ती तसदी घेतलेली 
नाही, किंबहुना तसा प्रयत्न करावयास हृवा हे त्यांना 
जाणवललेळलेच नाही. या सगळ्यावरून दिसते ते असे, 
को मध्ययुगीन इतिहासाचा एंकांगी अथ लावण्यात 
आलेला आहे. “ धर्मकारण ” हे केंद्रस्थानी मानल्या- 
मुळे; एका बाजूला “ इस्लामीकरणा चा पुकारा 


करण्यात येतो तर दुसऱ्या 2: तितक्याच अवास्तव 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


यत्किंचितही 
कुवतुल इस्लामपासून 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


:£ मुसलमानी रियासत ” 


असणाऱ्या “ निधर्मी 7, “सर्वे धमं समभाव ” या 
कल्पनांचा. हा ग्रह जोपर्यंत कायम आहे तोपर्यंत 
आपल्यापर्यंत विकृतच इतिहास पोचणार. मध्ययुगीन 


इतिहास हा सत्ताकारणाचा आणि अथंकारणाचा - 


इतिहास आहे. प्रत्येकाची निष्ठा आहे ती सत्तेशी, 
आथिक स्वार्थाशी- धर्मकारणाचा वापर, जेव्हा 
सोईचे वाटेल तेव्हा, आपल्या सत्ताकारणाला, अथ- 
कारणाला पुरेशी धार आणण्यासाठी सत्ताधीशांनी 
केलेला आहे. केवळ धर्मनिष्ठा हा स्थायीभाव असता, 
तर मुसलमानी सत्तांचे आपापसांत चालणारे संघर्ष 
कधीच उद्भवले नसते. हिंदू सरदारांचे सहकाय त्यांना 
कधीच मिळाले नसते. याशिवाय, हेही ध्यानात 
घ्यावयास हवे की स्थानिक, ग्रामपातळीवर परंपरागत 
कारभार चालू राहिला व हिंदू कारभारी हेच जीवनाचे 
नियंत्रण करीत होतेः व्यापार, सावकारी हीहि हिंदु- 


संदर्भ 


द्१ 


जैन यांच्याच हाती मुख्यतः होती. इक्रम तर पुढे 
जाऊन सांगतात की बहुतेक सवे मुसलमान सरदार-- 
दरकदार यांची चैन हिंदू सावकारांकडून घेतलेल्या 
कर्जावर चालत असे !  (इक्रम, १९६४, १०९- 
११०) असा समतोल दृष्टिकोण बाळगला तरच 
मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाचा बोध घडू शकेल, 
सत्याप्रत पोहोचता येईल. 

असा डोळस शोध घ्यावयाचा तर संशोधकाला 
मानवी इतिहासाच्या जडणघडणींतील विविध घटकांचे 
ज्ञान हवे. अश्या ज्ञानाचा प्रत्यय “ संपादकांचे मनोगत ” 
वाचताना कोठेही येत नाही असे मोठ्या खेदाने 
म्हणावे लागते. म्हणूनच प्रारंभी म्हटले आहे को, 
श्री. गर्गे यांनी हे “ मनोगत”, “ स्वगत ”च ठेवले 
असते तर बरे झाले असते. 


1) “ ाडिठाए घात टणीएपा८ खी प्राढ णह ताच्या ए९०७॥८ ”", ७९. ता, 1. ॥॥. 
॥॥॥॥1501, ४०1. ४17, ७1०११ त 811४१91), 3011039. 
2) “ गाडा ञीाकाळ 0, छत. छोप० हात 1090501, (४०. पा & पा), प.खातेगा, 


1871. 
5) [01 


१०४५१४० ० पता) 


1) एट 150 टक्यापा” (ऐचण९2्ट १ स्योहट्यंगा ॥811"910605 
, उत, : रे. &. एवीठा, 1)8111, 1974, ?. 20-33. 


4) “ ४७] (1011129101 य] ताव ? [व 8. ॥॥. 810 8119110 1. 1010162 


एए८५ शा, 1964, ?. 109- 110. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय 


वसंत पळशीकर 


“ इतर मागासवर्गीयां ' (ओ. वी. सी. ) साठी 
राखीव जागांचे प्रमाण काय असावे, त्यांची जातगट 
म्हणून सामाजिक, आथिक स्थिती पुढारलेल्या जाती 
व वग यांच्याशी तुल्यबळ होण्यासाठी अन्य कोणते 
उपाय योजावेत, याबाबत मंडल आयोगाचा अहवाल 
प्रसिद्ध झाल्यापासून प्रा. श्रावण देवरे या साऱ्या विष- 
यावर सातत्याने लेखन करीत आले आहेत. मंडल 
आयोगाच्या शिफारशींचा अंशत: स्वीकार श्री. विश्‍वनाथ 
प्रताप सिंग यांच्या सरंकारने केल्यावर थोड्याच 
अवधीत त्यांचे सरकार कोसळले. पण मंडल आयोगाच्या 
शिफारशी काही प्रमाणात शासकीय धोरणामध्ये, 
कार्यक्रमामध्ये अंतर्भूत केल्या गेल्या आहेत. १९८९ ते 
१९९३ या काळातले बारा छोटेमोठे लेख या पुस्तकात 
एकत्र करण्यात भाले आहेत. 

पण या पुस्तकात संग्रहित केलेले लेख मंडल आयो- 
गाच्या शिफारशींचा साधकबाधक विचार करण्याच्या 
मर्यादेत सीमित ठेवलेले नाहीत. या लेखांचा मुख्य रोख 
उच्चवर्णीय “ब्राह्मणी ' राजकीय शक्तींचे प्रच्छन्न हेतू 
व डावपेच उघड करण्यावर आहे. मंडल आयोगाच्या 
शिफारशींची, अंशत: का होईना, अमलबजावणी 
झाल्यास सर्वांगीण क्रांतीची वाट मोकळी होणार ती 
बंद करावी म्हणून भारतीय जनता पार्टीने अयोध्येच्या 
बाबरी मशीद, राममंदिराचे राजकारण उपस्थित केले. 
याबद्दल प्रा. देवरे नि:शंक आहेत. ते ' लेखकाचे 
मनोगत ' मध्ये लिहितात, ' पेशवाईचे आक्रमण सुरू 
झाले असून कट्टर ब्राह्मणी शक्तींचा लाँग मार्च आता 
दिल्लीपासून फार लांब नाही हे आता सर्वच मान्य 
करीत आहेत. परंतु या पेक्षवाईचे आधुनिक ब्राह्मणी 
स्वरूप कोणते, तिला रोखणार कसे, या विषयांवर 
मात्र फारच कमी व क्षीण आवाजात चर्चा सुरू आहे. 
एकविसाव्या शतकाची स्वप्ने दाखविणारी ब्राह्मणी 
छावणी उलट्या पावलाने अठराव्या दतकाकडे 
जात आहे. तिचा मागे शास्त्रशुद्ध असुन ती बेमालूमपणे 


४ 


अनुक्रमणिका 


ब्राह्मणी प्रतिक्रांतीची बीजे पेरत बहुजन (बहुसंख्य) 
समाजाला बरोबर घेत आगेकूच करीत आहे.' बहुजन 
समाजाला वेळीच जागे करण्यासाठी व योग्य दिक्षा 
दाखविण्यासाठी प्रा. देवरे यांनी लेखन केले आहे. 
बहुजन समाजाला बरोवर घेऊन जाता येण्याची 
गोष्ट प्रतिक्रांतिकारक * पेशवाई ' शक्‍तींना कशी 
साधली ? याचा काही खुलासा ' लेखकाच्या मनोगता '- 
मध्येच प्रा. देवरे पुढीलप्रमाणे करतात- ' भारतीय 
इतिहासात एक सवंमान्य नमूद गोष्ट ही आहे की, वर्ण- 
जातविरोधी कोणताही क्रांतिकारक विचार-व्यवहार 
दा ब्राह्मणी छावणीकडून प्रथम दडपला जातो. दडपणे 
शक्‍य नसले तर उलट-सुलट वांझ चर्चेत कालापव्यय 


करून गोंधळ निर्माण केला जातो. आणि तरीही तो 
स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतर नसे 


शास्त्रशुद्ध पद्धतोने वेदिक संस्क 
करण करण्यात येते. संतांर्च 
चळवळ, नामांतर, रिडल्स, 
अर्वाचीन व वर्तमानकालीन 
आयोगही याच पद्धतीने वि 
रुजू करण्यात आला आहे. 
मंडळ भायोगाच्या शिफारक्ी स्वोकारण्याच्या 
संदर्भातला “ब्राह्मणी कावा ' कोणता? या शिफारशींचा 
स्वीकार केल्याचे विदवनाथ प्रताप. सिंग यांच्या सर- 
कारने घोषित केल्यावर ज्या दंगली, जी जाळपोळ, जी 
आत्मदहने झाली, त्यानंतर सरकार पाडले गेले, हा 
कावा म्हणता येत नाही. हा उघड उघड विरोध होता. 
इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागांचा लाभ देत चा 
ताना, या गटातील जातींमध्ये जो एक शेक्षणिक पुढार- 
लेला, आथिक दृष्ट्या सुस्थितीतला, व्यावसायिक दष्ट्या 
उच्च दर्जा गाठलेला असा पात ळे 
आज अस्तित्वात आला आहे(' क्रिमी लेअर? ) 
या लाभांपासुन बगळले जावे 
आयोग शिफारशींच्या संदभ 


4. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ल तर मग त्यावर 
1र करून त्याचे ब्राह्मणी- 
ही चळवळ, ब्राह्मणेतर 
अक्षी किती तरी प्राचीन, 
उदाहरणे आहेत. मंडल 
धिवत बहुजनांच्या सेवेत 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रशखीव' जागा आणि समताधिष्ठित न्यायं 


म्हटले आहे. याला उद्देशून प्रा. देवरे * मनोगता - 
मध्ये लिहितात, ' राव सरकारच्या '' जाती अंतगंत 
आथिंक ” निकषालां विरोध करणारे काही नेतेव 
विचारवंत क्रिमी लेअर सिद्धान्ताच्या ब्राह्मणी काव्याला 
बळी पडले आहेत. यावरून हा वैदिक संस्कार किती 
बेमालूमपणे करण्यात भाला आहे याची कल्पना येते.' 
__ प्रा. देवरे यांचा युक्तिवाद उचलून धरणाऱ्यांची 
गोष्ट सरळ, सोपी आहे. पण ज्यांना त्यांचा युक्तिवाद 
मान्य नाही त्यांनी टीकात्मक असे लेखन केले, वा 
बोलणे केले, तर त्याचा अथं प्रा. देवरे असा करणार 
की, कालापव्येयांच्या उद्देशाने व गोंधळ उडवून 
देण्याच्या हेतुने उलट-सुलट वांझ चर्चा उपस्थित केली 
जात आहे. मग, अर्थातच, तो ब्राह्मणी काव्याचा भाग 
ठरतो. अश्टी टीकाटिप्पणी करणारा जन्माने ब्राह्मण 
असला (तो स्वत: जातपात पाळीत असो वा नसो) 
तर “ शेवटी पहा, कसा आपल्या मुळावर गेला ' असे 
म्हणण्याची सोय राहतेच. पण, समजा, तो प्रा. देवरे 
यांच्या परिभाषेतलळा बहुजन समाजातून आलेला 
असला, स्वतः “ इतर मागासवर्गीय ' असला तर तो 
* ब्राह्मणी काव्या 'ला बळी पडलेला आहे हे, प्रा. देवरे 
यांच्या दृष्टीने, सिद्धच होते. ' स्वत:च्या विचारे मी 
अमुक अमुक युक्तिवाद करीत आहे असे जरी त्या 
व्यक्‍तीने म्हटले तरी, तो काव्याला किती पूर्णपणे बळी 
पडलाय, व काव्य किती प्रगल्भ आहे, हेच सिद्ध होते 
असे प्रा. देवरे म्हणायला मोकळे राहतात. 
जातिजमातींचे मागासलेपण, राखीव जागा व 
विविध सवलती, मंडल आयोगाच्या शिफारशी या व 
अश्या अनेक मुद्द्यांवरून प्रा. देवरे व इतरही मंडळं 
समथंकांच्या भूमिकेशी, विशलेषणाशी मतभेद असणे व 
ते व्यक्त करणे याला अवसर मग कोठे राहतो? 
प्रतिपक्षीयांचा अप्रामाणिकपणा, कावा, मतलब वा 
उणेपणा हे त्याचे युक्तिवाद सदोष, अपुरे, निराधार 
आहेत हे दाखवून देऊनच उघड करण्याचे पथ्य 
स्वीकारले जाण्याची पायाभूत आव्यकता आहे. 
हेत्वारोप करूत भिन्न मते बाळगणाऱ्यांची मुस्कटदाबी 
करणे वा त्यांना बदनाम करणे हे बौद्धिक-सांस्कृतिक 
क्षेत्रांतले दमन-तंत्र म्हणावे लागते. 
न्न र चनक 
राखीव जागांच्या उपाययोजनेचा एक इतिहास 
आहे. स्वातंत्र्ययुवे राजकारणाची या उपाययोजनेला 


अनुक्रमणिका 


ट्रे 


एक पार्श्वभूमी आहे. हे आवर्जून सांगण्याची गरज 
का आहे? गरज यासाठी आहे को, सामाजिक 
न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वात 
परिणामकारक व योग्य उपाययोजना कोणती याचा 
सांगोपांग विचार करून राखीव जागांचा उपाय सर्वे- 
संमतीने निवडला गेलेला आहे, अशी वस्तुस्थिती नाही, 
हे-ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. खरी गोष्ट अशी दिसते 
की, थंड डोक्याने, वस्तुनिष्ठ दृष्टीने हा प्रश्‍न उपस्थित 
करून उपाययोजनेंचा शोध घेतलाच गेलेला नाही. 
राखोव जागांचा उपाय हाच सर्वोत्तम, प्रभावी व पर्याप्त 
उपाय आहे हे गृहीत धरूनच आपण सर्व चाललेलो 
आहोत. 

१८५७ साली उठावाचा बीमोड केल्यावर 
व्हिक्टोरिया राणीने जो जाहीरनामा प्रसृत केला 
त्याचा आधार घेऊन राजकीय हक्कांची मागणी हिंदी 
पुढारी करू लागले. या मागणीमागे संघटना व बळ 
उभे करू लागले. १८८५ साली राष्ट्रसभेची स्थापना 
झाल्यावर या राजकारणाला गती आली. आम्हा सर्वे 
हिदवासीयांचे एक राष्ट्र आहे, आणि प्रत्येक राष्ट्राला 
स्वयंनिणेयाचा हक्‍क जन्मसिद्धच असतो, या भूमिकेतून 
राष्ट्रसभेचे काम आकार घेऊ लागले. युरोपात 
एकोणिसावे शतक हे राष्ट्रवादाचे शतक होते. तोच 
हिंदुस्थानातील राष्ट्रवाद आत्मसात करून येथील 
आंग्लशिक्षित वर्ग स्वातंत्र्यासाठी सनदत्नीर राजकारण 
करू लागला तेव्हा येथील ब्रिटिश राजवटीचे धाबे 
दणाणले. तेव्हा मग तीन युक्तिवाद ब्रिटिश अमलदार, 
मिशनरी व अन्य करू लागले. ते तीन युक्तिवाद असे : 
१) हिंदुस्थानात एक नाही तर अनेक राष्ट्रे आहेत. 
मुख्य दोन : हिंदू व मुसलमान. २) त्यातही हिंदू 
समाज हे एक राष्ट्र म्हणता येत नाही. जातींच्या 
पलीकडे या समाजात राष्ट्रीयत्व असे काही नाही. 
३) येथील सामान्य प्रजेला साहेबाचेच राज्य हवे आहे; 
स्वातंत्र्याची, अधिकाराची, प्रातिनिधिक लोकशाही 
संस्थांची मागणी ही ' बाबू ' लोकांची, अस्मानी- 
सुलतानी राज्य करीत आलेल्या जुलमी राज्यकर्त्या 
वर्गांची मागणी आहे. (मुंबई इलाख्यातल्या * मराठी 


राज्यां च्या मुलखात ती ' पुणेरी ब्राह्मणां 'ची मागणी | 


असल्याचे म्हटले गेले. ) 


पण घटनात्मक सुधारणांसाठीची. 


राजकोय.. 


चळवळ - वाढतच चालली. येथील संस्थानिक, | | 


पाल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


4 


जमीनदार इत्यादी समिती वर्गांबरोबरच आंग्लशिक्षित 
मध्यमवर्गीयांच्याही सहकार्यानेच अखेरीस राज्य राखणे 
ब्रिटनला क्रमप्राप्त होते. म्हणून प्रातिनिधिक लोकह्याही 
राज्यव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेच्या दिशेने काही ना काही 
पावले ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना टाकावीच लागत होती. 
घटनात्मक सुधारणा अटळ आहेत, विधिमंडळांमध्ये 
प्रांतिक व केंद्रीय स्तरांवर लोकप्रतिनिधींना स्थान 
द्यावेच लांगणार आहे हे स्पष्ट झाल्यावर मग “* फोडा 
व. राज्य करा ' (1)एंतेट ह्यात रिपीट) या 
नीतीचा अवलंब बृद्धीपुरःसर केला गेला. विधि- 
मंडळातील जागांचे वाटप अँग्लो-इंडियन, मुस्लिम, 
हिंदू, शीख असे जमातवार करण्याची गोष्ट सुरू 
झाली. एका दगडाने दोन पक्षी मारता येणार होते. 
सर्वे हिंदवासीयांची एकजूट होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा 
उत्पन्न करणाऱ्या अनेक पाचरी ठोकल्या जाणार होत्या. 
दुसरे, हिदी लोक हे एक राष्ट्र नाही, कधीच होऊ 
शकणार नाही,' याचा पुरावा म्हणून या राखीव 
जागावाटपाकडे बोट दाखविता येणार होते. 

१९०८-९ च्या मोले-मिटो सुधारणांच्या वेळी हिद्- 
मुसलमान यांच्यात विभक्त मतदारसंघ / राखीव जागा- 
वाटप या उपायाने हिराष्ट्रवादाची पाचर ठोकली 
गेली. पुढे हिंदू समाजातही ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, सवर्ण- 
अवरणे असा “भेद करून जागा राखीव ठेवण्याची 
आवेद्यकता प्रतिपादिली गेली. जातपातींमध्ये विभाग- 
लेल्या हिदू समाजातल्या अनेक ब्राह्मणेतर व पूर्वास्पृश्य 
नवशिक्षितांनी, ' हिदू समाज हा वस्तुतः एक समाज 
नाहीच; उच्चवर्णीय त्यांच्या स्वार्थी हितसंबंधांसाठी 
तो बळजबरीने एकच आहे असे भासवीत आहेत, हा 
युक्तिवाद आपलासा केला होता. त्यामुळे विधिमंडळे 
व सरकारी नोकऱ्या यांत राखोव जागा असाव्यात, 
अग्रक्रमाने भरती केली जावी इत्यादी मागण्या पुढार्‍्यां- 
कडून केल्या जाऊ लागल्या. १९१८-१९ सालच्या 
माँटेग्यू-वेम्सफडे सुधारणांच्या वेळी फरेंचाइज कमिटीपुढे 
या अर्थाची निवेदने, साक्षी झाल्याचे ठळकपणे आढळन 
येते. त 

हिंदू समाज हा एक नसुन जितक्या जाती तितके 
पृथक्‌ समाज आहेत. हा युक्तिवाद किमान सुसंगत 
ठरला असता पण “ ब्राह्मणेतर ', * पूर्वास्पृश्य ', * आदि- 
वासी * हे जणू काही एकरस संभाज आहेत, ' ब्राह्मण । 
उच्चवर्णीय हा वेगळा एकरस समाज आहे ही भूमिका 


अनुक्रमणिका 


नेवभारंत 


जून-जुले, १९९५ 


राखीव जागा / विभक्त मतदारसंघ मागत असताना 
अंगीकारली गेली. प्रत्यक्षात आढळणाऱ्या हजारो 
लहान-मोठद्या जाती चार वर्णांच्या चौकटीत सर्वानुमते 
चार कप्प्यांमध्ये विभागता येत नाहीत, यांचा वणं 
कोणता या मुद्द्यावरून समाजात वाद उपस्थित आहे. 
अश्या अनेक जाती आहेत, हे वास्तव ब्रिटिश काळात 
समोर आले होते. जनगणनेच्या ओघात आणि एकदा 
जर चातुवेर्ण्याची संकल्पना व चौकट भेदरेषा निश्‍चित 
करायला वापरली तर, हिंदू समाजाला एकसंधता. 
प्राप्त करून देणारी ती चौकट आहे हेही मान्य 
करायला हवे. 

तात्पये असे को, ' ब्राह्मणेतर ! , पूर्वास्पृश्य ' 
यांच्यासाठी राखीव जागा / विभक्त मतदारसंघ, 
नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा यांची मागणी करणाऱ्यांचा 
युक्तिवाद अंतर्गत विसंगतीने ठिसूळ असाच होता. पण 
ब्रिटिशांची त्यात फार सोय होती. त्यांनी या मागण्यांना 
उचलून धरण्याचे धोरण ठेवले. या मागण्या करणा- 
यांची पृष्टी करून त्यांना * फोडा नि राज्य करा! हो 
नीती यशस्वीपणे राबविता येणार होती. । 

नव 1 न 

लोकहितवादी आणि महात्मा जोतिबा फुले हे 
समकालीन. लोकहितवादी ब्राह्मण सरदार घराण्यातले 
तर फुळे माळी समाजातले. लोकहितवादींना पेशवाई 
नष्ट झाल्याबद्दल दु:ख झाले होते द 
शोकहितमावीना रीळ र यता 

रि 1 

करणारा तसेच सरदारको उपभोगलेला, आतुन माहीत 
होता. त्याप्लीकडील समाज त्यांना बाहेरून दिसेल 
तेवढा परिचित होता. जोतिबांना हा बहुजनसमाज 
आतून माहीत होता. हा फरक महत्त्वाचा आहे. पण 
दुसर्‍या बाजीरावाच्या कारकीर्दीतील पेशवाईविषयी 
लोक हितवादींचे मत फुल्यांच्या मतापेक्षा सौम्य होते अस्ते 
शतपत्रांवरून आढळत नाही, हो गोष्टही ध्यानात घेणे 
महत्त्वाचे आहे. दोघांनी इंग्रजी राज्याचे स्वागतच केले. 
लोकहितवादींनी हिदी पालेमेंटची गोष्ट केली. इंग्लंडच्या 
वर्तीवर प्रातिनिधिक राज्यपद्धती येथे प्रस्थापित करावी 
असे लिहिले. याचा अर्थ त्यांना पुन्हा एकवार पेशवाईची 
प्रस्थापना करावयाची होती असे म्हणणे वस्तुस्थितीला 
सोडून होईल. 


हीच गोष्ट पुढील पिढीच्या रानडेंबहल, त्यांच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय प्‌ 


पुढील पिढ्यांतील टिळक, आगरकर, गोखले यांच्या- 
वहृळ खरी आहे. राष्ट्रसभेच्या उपक्रमाला जोतिबांनी 
अव्हेरले. ब्रिटिश राज्यकर्ते तिच्यावर जी टीका करीत 
तीच त्यांनीही केली. राष्ट्रसभेचे धुरीण मुख्यत: त्यांच्या 
वर्गीय समस्या व आकांक्षा यांच्या चौकटीत मागण्या 
पुढे ठेवीत होते, ही गोष्ट एका अंगाने खरी होती. 
पण केवळ त्या अंगाने त्या मागण्यांकडे पाहणे हे 
एकांगी होते हेही खरे. रानड्यांचेच उदाहरण घ्या. 
सावंजनिक सभेने शेतकऱ्यांची दुःखे, त्यांच्यावरचा 
वाढता बोजा यांबद्दल सरकारदरबारी दाद मागितली. 
' आपण असे म्हणू शकतो की, समाजव्यवस्थेत रानडे 
ज्या जागी उभे होते त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीची पोच 
मर्यादित होत होती. न्यायाधीश्याच्या खुर्चीत बसल्यावर 
न्यायदानाच्या रीतीची व पथ्यांची बंधने त्यांच्यावर 
होती. पण ते राष्ट्रसभेमाफेत अधिकार व हक्‍क प्राप्तीची 
जी चळवळ करीत होते ती महाराष्ट्रात पेशवाईचे 
पुनहुजीवन करण्यासाठी होती हे म्हणणे गैर आहे. 
महात्मा फुले यांना शूद्रातिशूद्रांविषयी जो कळवळा 
होता, त्यांच्याशी ते जेवढे एकरूप झाले होते तेवढा कळ- 
वळा, तेवढी एकरूपता त्यांच्या समकालिनांमध्ये अन्य 
कोणापाशी आढळत नाही. अगदी स्वाभाविकपणे यांची 
नाडवणूक, पिळवणूक त्यांच्या काळजाला भिडली. ब्रिटिश 
राजवटीतील अमलदारांकडून होणारी, तसेच धार्मिक 
समजतींच्या आधारे आणि व्यापारी-सावकारांकडून 
होणारी नाडवणूक-पिळवणूक. तत्कालीन ब्रिटिश 
इतिहासकार, ब्रिटिश व अन्य मिशनरी यांच्या लेख- 
नाचा, संभाषणांचा, विलेषणाचा जोतिबांवर प्रभाव 
पडलेला स्पष्ट दिसतो. जी नाडवणूक-पिळवणूक ते 
पाहात होते तिचे मूळ ब्रिटिश्यपूर्व राजकोय-आथिक व्यव- 
स्थेत, धाभिक-सामाजिक व्यवस्थेत किती होते, आणि 
ब्रिटिशांनी प्रस्थापित केलेल्या राजवटीच्या स्वभाव- 
प्रकृतीमध्ये किती होते याचा पुरेसा सखोल तात्त्विक 
विचार जोतिबांनी केला असे आढळत नाही. पेशवाईमध्ये 
अनेक ब्राह्मण हे क्षत्रिय कर्म करणारे सरदार होते, ते 
प्रशासनातही होते, त्यामुळे पेशवाई हे ब्राह्मणी राज्य 
असल्याचे दिसे. शूद्रातिश्ूद्रांची नाडवणूक-पिळवणूक 
अ-ब्राह्मणी मराठा व मुसलमानी राज्यांत विशेष कमी वा 
वेगळी होती का, याचाही विचार जोतिबा करीत नाहीत. 
ब्राह्मण भिक्षुक गावोगाव यजमान शेतकरी कुटुंबांकडून 
नाना प्रसंगी काही ना काही उकळत असे. भिक्षुकांचा 
व, भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


लोभीपणा व लुच्चेपणा गावोगावच्या शूद्रातिूद्रांना 
फुल्यांमुळेच प्रथम कळला असे वाटत नाही. लोकांमध्ये 
प्रचलित म्हणी याला साक्षी आहेत. पण हे भिक्षूकही 
त्या आधारे वडे सावकार वा जमीतदार झाल्याची 
उदाहरणे फार्यी मिळणार नाहीत. तात्पर्य दुहेरी आहे. 
एक, महात्मा फुले यांची इतिहासमीमांसा तपासून घेणे, 
आज आवश्‍यक आहे. तिची सदोषता व एकांगीपणा 
स्वीकारायला हवा. दुसरे, लोकहितवादी, रानडे व 
राष्ट्रसभेंचे पुढारी हे ( महाराष्ट्रात) बव्हंशी ब्राह्मण 
होते यावरून इंग्रजांचे राज्य गेले तर, येथे पुन्हा पेशवाई 
प्रस्थापित होईल या प्रकारचे सुचन फुल्यांच्या लेखनात 
जे आढळते ते अन्यायकारक आहे हे स्वीकारले पाहिजे. 
महात्मा फुले यांच्या डोळ्यांसमोर मुख्यतः तत्का- 
लीन पुण्यातली ब्राह्मणी संस्कृती होती असे म्हणता येते. 
राजकोय, धामिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या ही विज्ेषच 
अवनत अवस्थेत होती. उदाहरणार्थ, पहिल्या 
बाजीरोवाच्या वेळच्या पुण्याच्या ब्राह्मणी संस्कृतीची 
कल्पना करून पाहण्यासारखी आहे. शूद्रातिशूद्रांमधूनच 
अनेक नामवंत सरदार उदयास येण्याचा हा काळ आहे. 
खुद्द पेश्वेही भट म्हणून कोकणात हलकेच मानले जात. 
फुल्यांच्या लेखनात ग्रामव्यवस्थेवर जवळपास सवंस्वी 
कुलकर्ण्यांची पकड असल्याचा सूर आहे. वास्तव खरो- 
खर सवंत्र असे होते का ? को बेरकी पाटील व चलाख 
कुलकर्णी यांची सत्ता गावोगावी होती ? तत्कालीन 
ब्राह्मणवर्गाकडे ब्रिटिश राज्यकर्ते व मिशनरी यांच्या 
खोलवरच्या प्रभावाखाली व त्यांच्याकडून आत्मसात 
केलेल्या दृष्टिकोणामधून पाहिले. त्यामुळे ब्राह्मणी 
कसब, ब्राह्मणी कपट व कावा त्यांना सवंत्र दिसतो. 
महात्मा फुल्यांनी प्रवतित केलेली सत्यशोधक 
चळवळ ही एकोणिसाव्या हतकाच्या अखेरीस चळवळ 
म्हणून असांगत झाली. तिचे पुनरुज्जीवन झाले ते 
घटनात्मक सुधारणांच्या पाशवेभूमीवर. या पुनरुज्जीव- 
नात कोल्हापूरच्या शाहू-महाराजांनी मोठी महत्त्वाची 
भूमिका पार पाडली. ही ब्राह्मणेतर चळवळ बव्हंशी 
राजकारणी चळवळ होती. जोतिबांच्या शिकवणुकोतला 
क्रांतिकारक धामिक-सामाजिक आशय या चळवळीने 
अंगाबाहेर टाकला नि सत्तेच्या राजकारणात ब्राह्मणी 
टिळक पक्षाला शह देण्यापुरता, गावोगावी ब्राह्मणां- 
विरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासाठी फुल्यांच्या 
छेखनातला ब्राह्मणांविरुद्धचा विस्तार तेवढा आत्मसात 


गाळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


इद 


केला. अगदी आरंभाला डॉ. बाबासाहेब आंब्रेडकर 
शाहू महाराजांच्या पुढारीपणाखालील व्राह्मणेतर 
चळवळीचाच एक भाग म्हणून पुढे आले, हे येथे 
आठवावे. जागावाटपाद्रारा सत्तेत वाटा मिळविण्यावर 
या चळवळीचा भर राहिला. 

हिंदू समाज हा एकरस समाज नाही, तेव्हा त्यातील 
* ब्राह्मणेतरां 'चा, ' पूर्वास्पृश्यां 'चा (त्या वेळचा शब्द 
* डिप्रेस्ड क्लासेस ' विचार जागा वाटपाच्या वेळी, 
नोकऱ्या चाकऱ्यांसाठी भरती करते वेळी वेगळा, स्वतंत्र 
केला पाहिजे हाच मुख्य युक्तिवाद राहिला. 

“फोडा आणि राज्य करा या नीतीच्या यशस्विते- 
साठी हिंदू समाज हा एक समाज नाही. हिंदू, मुस्लिम, 
शीख, अँग्लो-इंडियन ही वेगळी राष्ट्रे आहेत, वांशिक, 
धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या हे वेगळे वेगळे लोक 
आहेत. ही समज रुजणे, ती राजकारणाचा भाग वनणे, 
ब्रिटिशांच्या पथ्यावर पडणारेच होते. त्यांनी ही भूमिका 
घेऊन जागा व मतदारसंघ वेगळे मागणाऱ्यांची पुष्टी 
केली असल्यास नवल नाही. 

येथील हिंदूच नव्हे तर, येथील सख्त्रिचन/ अँग्लो- 
इंडियन, मुस्लिम, शीख समाजही जातपातिधिष्ठित 
आहेत, कारण ते मुळात बव्हंशी हिंदू समाजाचे घटक 
होते; जरी धर्मं वेगळा झाला तरी वांशिक, सांस्कृतिक 
दृष्ट्या ते भिन्न नाहीत, हे प्राथमिक व पायाभूत 
वास्तव दृष्टिआड झाले, किंबहुना केले गेले. जाति- 
व्यवस्था हा जर या समाजाच्या संरचनेचा व देनंदिन 
लौकिक व्यवहारांचा कणा असेल तर, या कण्याने 
बांधला गेळेला समाज एकरसच असणार, हे सत्यही 
उपेक्षिले गेले. नव्हे, आग्रहपूर्वक नाकारले गेले. म्हणज, 
हिंदू समाज तर एकरस आहेच; पण अन्य धर्मीय 
समाजही हिंदू समाजाशी जेनसंबंधाने बद्ध आहेत, 
आणि हे सर्व मिळून एक एकात्म समाज येथे आहे, ही 
गोष्ट ध्यानात घेतली गेली नाही. आपले समाजशास्त्रही 
ब्रिटिशधाजिणे राहिले; त्यांच्या हितसंबंधांचे पोषण 
करणारे राहिले. 

>. 4 

ब्राह्मणी कसब, कावा, कपट यांच्याबद्दल जसे 
सतत बोलले गेले, व अजूनही बोलले जात आहे, तसेच 
ब्राह्मणी मक्‍तेदारीबद्दल बोलळे जात असते. ब्राह्मणांनी 
जाणीवपूर्वक, हेतुतः: जातिव्यवस्था अशी गठित केल 
की ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्णीय सोडून. इतर सर्व 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


जातींमधील लोकशिक्षण व ज्ञान यांच्यापासून वंचित 
राहतील वा मुह्यामहून सक्तीने ठेवले जातील असा 
आरोप केला जातो. त्यामुळे सत्ता-मत्ता-प्रतिष्ठा 
या दृष्टीने सव उच्च व्यवसायांमध्ये ब्राह्मण व तत्सम 
उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी राहिलेली आहे असा युक्‍्ति- 
वाद केला जातो. “ दोन हजार वर्षांपासून वंचित 
ठेवल्या गेल्याची, तळागाळात दडपल्याची ' भाषा परि- 
चित आहे. खरोखरच हाच भारताचा इतिहास आहे 
अश्शी हा युक्तिवाद लेखांमधूनन, भाषणांमधून वा 
संभाषणांमधून वापरणाऱ्यांची प्रामाणिक समजूत 
आढळून येते. 

भारतीय समाज हा प्राचीन काळापासून जात- 
पातींवर भाधारलेला आहे, जातींचे -स्थान उच्च-नीच, 
विषम आहे, सवर्ण-अवणं (स्पृष्य-अस्पृश्य) भेद पुष्कळ 
जुना आहे, जातींचे व्यवसाय पुष्कळसे ठरलेले होते, या 
सर्व गोष्टी निविवाद आहेत. अशी श्रमविभागणी 
करणारी विषयव्यवस्थाच न्याय्य आहे, गुणकर्मा- 
नुसार योग्य भेदभाव करणे उचितच आहे ही धारणा 
पुर्वापार होती. भश्ी धारणा जगभर, सर्व प्रकारच्या 
लहान-मोठय्या नागर समाजांमध्ये आपणास आढळते हे 
लक्षात घ्यायला हवे. सिंधू संस्कृती ही नागर, प्रगल्भ 
संस्कृती होती. श्रमविभागणी, तिच्यावर अधिष्ठित 
जातीसदृश संरचना, उच्चनीच भेद या गोष्टींचे मळ या 
संस्कृतीत दिसते. आर्यांची संस्कृती ही टोळी समाजाची 
संस्कृती दिसते. त्यांची तीन वर्णांची रचना ही 
खरोखरच एका प्राचीन काळी गुणकर्मान्सार भेद 
करण्यावर उभारलेली असावी. आर्य व अनाये यांचा 
संस्कृतींचा व या दोन लोकांचा संकर होऊन जी 
समाजरचना व संस्कृती उत्कर्ष पावली तिच्यामध्ये 
जातपातिधिष्ठित वास्तवावर चातुवेण्ये संकल्पनेचा 
साज चढविण्यात आला. पण हा पोशाख येथील जात- 
पातींच्या व्यवस्थेला आजवर कधीच ' फिट ' बसलेला 
नाही. 

सवं स्मृतिकार ब्राह्मण होते त्याअर्थी वर्णव्यवस्था व 
जातिव्यवस्था ही ब्राह्मणजातीयांची /वर्णीयांची मतलबी- 
निमिती होती, या प्रकारचा युवितवाद, माक्‍क्‍संच्या 
अन्वेषण पद्धतीचा- म्हणजेच समाजशास्त्रीय > ऐति- 
हासिक चिकित्सक दृष्टीचा वारसा- लाभलेल्या अभ्या- 
सकांना शोभत नाही. एका प्रदीर्घ कालावधीत, तत्कालीन 
ऐतिहासिक वाटचालीच्या ओघात, आ्थिक-राजकीय-- 


ळा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय' 


सामाजिक व्यवस्थांच्या द्वंद्वात्मक क्रिया-प्रतिक्रियां- 
मधून ती आकारास आली. स्मृतिकारांनी तिला आलीव- 
रेखीव, सुस्पष्ट, निःसंदिग्ध असे प्रमाणरूप देण्याचा 
प्रयत्न केला. पण तो कधीच यशस्वी झाला नाही. 


वास्तव त्यांच्या संकल्पनांच्या नि यमनियमांच्या, 
विधिनिषेधांच्या चोकटीत साचेबंद बनले नाही. ही 


निर्मिती दीर्घ कालावधीतल्या “ वरिष्ठ जातीयां “ची 
होती, म्हणजे त्या त्या कालखंडातील राजे-महाराजे, 
धनिक, व उच्चभ्रू पुरोहितवर्ग यांची संयुक्‍त निर्मिती 
होती, असे म्हणता येईल 

*“ वरिष्ठ जातीय ” हे शब्द जाणीवपुर्वक अवतरण 
चिन्हांमध्ये टाकले आहेत. जातींची एक अपरिवतंनोय, 
सुस्पष्ट भेदांवर आधारलेली कप्पेबंद उतरंड आहे, 
आणि माणसाची जात बदलू शकत नाही कौ जातीचे 
स्थान बदलू शकत नाही, को जातिनिहाय व्यवसायच 
तेवढा करण्याचे बंधन मोडता येत नाही, ही समज 
करून घेऊन युक्तिवाद केले जांतात. टोळी-समाज- 
अवस्थेतील आर्यामध्ये जी ' ब्राह्मण ' कुळे होती 
त्यांच्याचपासुन उत्पन्न झालेले तेवढेच ब्राह्मण म्हणून 
आज आहेत ? अनेकानेक जातींतल्या व्यक्‍ती, कुटुंबे वा 
उपजाती यांना ब्राह्मणत्व प्राप्त ज्ञाळे असले पाहिजे, 
ही गोष्ट देशभरच्या ब्राह्मण गणल्या गेलेल्या जातींकडे 
पाहिल्यावर ध्यानात येते. कोकणातल्या भट मंडळींना 
पेज्ञवाईच्या उदयापूर्वी तिकडील सारस्वत ब्राह्मण 
म्हणायला राजी नव्हते. राज्यकते झाल्याने आज ते 
चितपावन ब्राह्मण म्हणून प्रतिष्ठित आहेत. अगदी 
पारंपरिक समजूतीनुसारदेखील नंद वंश्याचा नाश 
झाल्यावर क्षत्रिय कुल असे राहिले नाही. पण नंतरचे 
सगळे राजे आज क्षत्रियच गणले जातात, आजच्या धनि- 
कांची कुळकथा तर जास्तच उद्बोधक ठरेल. क्रषीचे 
कळ शोधीत जाऊ नये असे म्हणतोच आपण. कोणत्याही 
मोठ्या आकारमानाच्या, जिवंत, वाढत्या, प्रसरणज्लील 
समाजात, अधिकृत चाकोऱ्पा नि कप्पेबंदपणा तोडून 
सतत घुसळण चालू असते. संन्यातील शिपाईगिरी, 
पैसा मिळवून देणारे पण त्या त्या समाजात अप्र तिष्ठित 
वा अवेध गणले गेलेले व्यवसाय, व्यापारउदीम, साव- 
कारी, साधु-बैरागी बनून औपचारिक व्यवस्थेच्या बाहेर 
पडणे, अश्या नाना वाटांनी व्यक्‍ती, कुटुंबे, समूह आपले 
भवितव्य घडवितात. धार्मिक कमंकांड, देवते, रीति- 
रिवांज यांच्यात सुधारणा करून समूह आपले स्थान 


अनुक्रमणिका 


९७ 


उंचावतात. कालांतराने त्यांचा वण पण बदलतो. 
जातपातिधिष्ठित रचना व चातुवर्ण्याची संकल्पनात्मक 
चौकट या ओपचारिकतः कायम राहिल्या, टिकवून 
धरल्या गेल्या. पण दोन-अडीच हजार वर्षे भारतीय 
समाजात सतत घुसळण चालूच आहे. 

परदेशांमधून येऊन भारतातच नंतर वास्तव्य 
करणाया आक्रमक लोकसमृहांच्या आघातांनी हो 
घुसळण चालू ठेवण्यास मदत केली. तसेच येथे जी धमं- 
चक्रप्रवतने वेळोवेळी झाली त्यांनीही यात महत्त्वाचा 
हातभार लावला. मुस्लिम परिचक्रे, ख्रिश्‍चन परचक्रे ही 
याच मालिकेतील होत. इस्लाम व ख्त्रिचनिटी हे दोन 
सुसंघटित धर्म- असल्याने, ते इथल्या बहुमुखी, अनेक 
पदरी हिंदू धमंप्रवाहात विरघळून गेळे नाहोत. येथे 
मुसलमान व ख्त्रिचन समुदाय अस्तित्वात आले. 

या सगळ्या घुसळणींमधूनही भारतीय समाज- 
पुरुषाच्या कण्याच्या जागी जातिव्यवस्था व स्पृद्या- 
स्पृ्यता टिकून राहिली. भारतातील सवच बंडखोर, 
परिवर्तनवादी धार्मिक चळवळींना, धर्मांना हिच्याशी 
जुळवून घेणे भाग पडले आहे. तथाकथित वंदिक 
ब्राह्मणी धर्माचाही याला अपवाद नाही. 

वैदिक ब्राह्मणी धाभिक-बौद्धिक-तांस्कृतिक 
वर्चस्व, उच्चवर्णीयांचे राजकोय-आथिक प्रभुत्व उखडून 
टाकणे हे जातिव्यवस्थाअंताच्या वा चातुवर्ण्याची 
संकल्पनात्सक चौकट उखडण्याच्या आव्हानाचे स्वरूप 
नाही. ज्यांनी धर्मातर करून तत्त्वतः या दोन्हींचे 
प्रामाण्य नाकारले, झिडकारले तेही व्यवहारात 
त्यांमधून मुक्‍त. होऊ शकले नाहीत, हा आजवरचा 
इतिहास आहे. 

व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव यांच्या प्रस्था- 
पनेसाठी जातपात ( त्यातील उच्चनीच भेदभाव व 
विषमता) व स्पृश्यास्पृद्यता यांचे तिर्मलन अत्या- 
वशऱयक आहे याबद्दळ, एकोणिसाव्या शतकापासून 
भारतात सुरू झालेल्या प्रबोधन युगाचे नेतत्व करणाऱ्या 
सर्वे व्यक्तींचे एकमत आहे. सनातन वैदिक आर्यधर्माचे 
पुनरुज्जीवन करणारे, वेद तेवढेच प्रमाण असे ठामपणे 
प्रतिपादन करणारे दयानंद सरस्वतीही याला अपवाद 
नाहीत, को हिंदुराष्ट्रवादाची मांडणी करणारे स्वातंत्र्य- 
वीर सावरकरही याला अपवाद नाहीत 
आणावयाचे याची वाट आपण सारेच 
पण' अद्यापि ती आपल्यापै ह.“ क 


कसे घडवेल 


पा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष्ट । 
*(<<?.अमृतमहोत्सवी, ्ि 

च वष 
क्ट र्य पर्पर 4 


» नवभारत 
७५ 


यी 


र्तत ॥/३॥/)/ > 


जे 


च के” 


> 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


<८ 


दिसत नाही, असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. निर्मूल- 
नाचे प्रभावी हत्यार कोणते, त्याची पद्धती कोणती 
याबद्दल मतमतांतरे असणे अगदी स्वाभाविक आहे, हे 
स्वीकारणे जास्त समंजसपणाचे आहे. 
न ष्‌ ट्ट 
आरंभाला आपण पाहिले कौ, राखोव जागांच्या 
मागणीला एक विशिष्ट राजकोय व ऐतिहासिक 
पाइवंभूमी आहे. एका भूप्रदेशात राहणारे असले, 
त्यांची सरमिसळ वस्ती आढळत असली तरी, आणि 
योगायोगाने ब्रिटिशांच्या एकछत्री अमलाखाली ते एका 
राज्यात समाविष्ट असले तरी, हिंदू, मुसलमान, शीख 
आदी एका राष्ट्रोय समाजाचे घटक नाहीत, व कधीच 
होऊ शकणार नाहीत; सबब, त्यांच्यात जागांचे वाटप 
केले पाहिजे, स्वतंत्र मतदार संघ दिले पाहिजेत, ही 
भूमिका होती. याच भूमिकेतून हिंटू समाजातील 
ब्राह्मगेतर व पुर्वास्पृश्य यांच्यावतीनेही युक्तिवाद केला 
गेला. 
याच भूमिकेमवून आज आरक्षणाच्या धोरणाचे 
पुरस्कर्त, मंडल आयोगाच्या शिफारश्ींचे समर्थक 
युक्तिवाद करीत आहेत असे पुष्कळदा दिसते. नवभारत 
मासिकाच्या एप्रिल-मे-जून १९९४ च्या अंकात 
प्रा. श्रावण देवरे यांचा ' हिंदुत्ववादाचे राजकारण 
आणि जातिनिर्मूलनाचा प्रश्‍न ' हा लेख प्रसिद्ध झाला 
आहे. या लेखात आरंभीच “ हिंदू समाज हा एक भ्रम 
आहे... आपण एकसंध समाज आहोत, ही भावना 
त्यांच्यात कधी रुजली नाही. हिंदू समाज नावाचा 
समाजच अस्तित्वात नाही. ते अठरापगड जातींचे 
कडबोळे आहे. ' हे डाँ. आंबेडकरांचे म्हणणे ते अक्ञा 
रीतीने उद्धृत करतात की हे म्हणणे त्यांना मान्य 
आहे हे स्पष्ट होते. भारताचा इतिहास म्हणजे ब्राह्मणी- 
अब्राह्मणी संघर्षाचा इतिहास, अशी महात्मा फुल्यांची 
मांडणी आहे, व ती योग्य आहे, असेही त्यांचे मत 
दिसते. ( एकसंध “ हिंदू ' नावाचा समाज नव्हता, पण 
* ब्राह्मणी ' व ' अब्राह्मणी ' असे दोन एकसंध समाज 
होते का, हा प्रश्‍न उरतोच. ) 
स्वातंत्र्यपुवे काळातील राजकारणावरील प्रा. देवरे 
यांचे भाष्य असे आहे : “ स्वातंत्र्यपुर्व काळात काँग्रेस, 
हदुसभा व संघ हे एकमेकांना संलग्न व पुरक 
म्हणूनन काम करीत होते. ते पुढे लिहितात, 


अनुक्रमणिका 


न॑वभा'रत॑ 


जून-जुले, १९९५ 


“परंतु मुस्लिमविरोधाचे राजकारण करणे हे प्रमुख 
कार्य हिंदुत्ववादी संघटनांचे होते, हा आपला सर्वांचा 
भ्रम आहे. त्यांच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे प्रमुख 
धोरण हे होते की, कनिष्ठ जातींमधून सत्ताकांक्षी शवती 
प्रबळ होऊ न देणे, आणि या कामात ते एकशेएक टक्‍के 
यशस्वी झाले. ' ( उपरोक्त लेख ) मुसलमानांच्या 
आक्रमक राजकारणाचा बागुलबोवा उभा करून कनिष्ठ 
जातींना हिंदू म्हणून संघटित करता येत असल्याने 
हा बागुलबोवा कायम ठेवण्याचे राजकारण काँग्रेसने 
केले. फाळणी स्वीकारल्यावरही डॉ. आंबेडकरांनी 
सुचविल्याप्रमाणे हिंदू व मुस्लिम लोकसंख्येची पुर्ण 
अदलाबदल करून भारत हे हिंदू गणलेल्यांचे राष्ट्र केले 
गेळे नाही यामागेही हा बागुलबोवा कायम ठेवण्याचे 
ब्राह्मणी राजकारण होते असा प्रा. देवरे यांचा युक्ति- 
वाद आहे. तर हो सूचना करण्यामागे स्वतंत्र भारतात 
जातींच्या पायावर राजकारणाचे धृवीकरण होईल हो 
दुरदृष्टी होती असे ते सांगतात. 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणाचे विव्लेषणही 
याच सूत्राचा अवलंब करून त्यांनी उपरोक्त लेखात 
केळे आहे. अब्राह्मणी शक्‍ती संघटित व प्रबळ होऊ 
नयेत यासाठी ब्राह्मणी पक्ष सगळे राजकारण खेळत 
आले. प्रा. देवरे लिहितात, ' कनिष्ठ जातीच्या चळवळीने 
जे जे हत्यार ब्राह्मणी छावणीवर उगारले त्या प्रत्येक 
हत्याराची धार बोथट करून त्या हत्याराचे ब्राह्मणी- 
करण करण्यात आले. त्यामुळे ते हत्यार अब्राह्मणी 
छावणीवरच उलटवण्यात ब्राह्मणी शक्‍तींना यक्ष येत 
गेले.' 
म्हणजेच, प्राचीन काळापासून जारी असलेल्या 
युद्धात ब्राह्मणी छावणीचा पराभव करून अब्राह्मणी 
नाचा जय कसा होईल ही प्रा. देवरे यांची चिता आहे. 
(या अब्राह्मणी समाजाला जय मिळाल्यावर ते * हिंदू 
1 शब्द वापरण | 2 
ह समाजाचे त डन चािड जक वारु डा 
मान ते कळ र नाह डमी भारतीय 
हा प्रश्‍न शिल्लक उरतोच रत 2 त पी 
समजुतीनुसार तोही अठरापगड । हाक क या 
न व. य जातीचे कडबोळेच तर 
प्रा. देवरे यांच्या मते, * त्रा गो, वाव 
स्थळां 'वर प्रहार करणे व यी पिन 
श्यक आहे. शिक्षण, 
प्रशासन, साहित्य व केला, इतिहास, एकात्म ! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ी 3. 
द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाड 


राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय' 


धर्म, आथिक-ओषद्योगिक संस्था अक्ली ब्राह्मणी शक्‍्ति- 
स्थळांची यादी प्रा. देवरे यांनी दिली आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आधार घेऊन 
प्रा. देवरे असे म्हणतात को ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेब्य या 
तीन वर्णांमधून निघालेल्या द्विज त्रैवणिक जाती या 
* ब्राह्मणी छावणी ' च्या विरोधात शूद्र वा चौथ्या 
वर्णातून निघालेल्या हीन जाती, अवर्णामधील आदिम 
व गुन्हेगार जाती ( गुन्हेगार हा त्यांनी वापरलेला 
शब्द ) व अस्पृश्य या स्वाभाविक दोस्त आहेत 
व त्यांच्या एकजुटीनेच हो वर्ण-जातिव्यवस्था नष्ट 
करता येईल. 

ही एकजूट प्रस्थापित करण्यासाठी ज्ञानाच्या क्षेत्रा- 
तील मक्‍तेदारी, आ्थिक-ओऔद्योगिक क्षेत्रांतील मक्‍ते- 
दारी, शासन-प्रशासनावरील प्रभुत्व मोडून काढायला 
हवे असे त्यांचे प्रतिपादन दिसते. मक्‍्तेदारी-प्रभृत्व 
यांच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून ' ब्राह्मणी 
छावणी ' आजवर ही एकजूट प्रस्थापित होऊ दिलेली 
नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. धमंश्रद्धेचा वापर, 
एकात्म राष्ट्रवादाचे आवाहन, इतिहासाची मांडणी, 
आणि साहित्मंकलांच्या क्षेत्रातील “ उत्पादने ' (कला- 
कृती व समीक्षा) या अशा क्लृप्त्या होत. 

मंडल आयोगाच्या शिफारशी जर मान्य झाल्या, 
राबविल्या गेल्या तर शिक्षण ( ज्ञानक्षेत्र ), पांढरपेशा 
व्यवसायांचे क्षेत्रत, आथिक-औद्योगिक क्षेत्र, शासन- 
प्रशासनाचे क्षेत्र यांमधील मक्‍तेदारी- प्रभुत्व नष्ट 
होईल असे त्यांचे मत आहे. या कारणाने ब्राह्मणी 
छावणीचा भाग नसलेल्या सर्व जातींनी मंडळ आयोगा- 
मागे आपली शक्‍ती एकजुटीने उभी केली पाहिजे असे 
त्यांचे कळकळीचे प्रतिपादन आहे. 

महात्मा फुले यांनी प्रशासनयंत्रणेचे अब्राह्मणी- 
करण करण्याचा आग्रह धरला होता याची आठवण 
ते करून देतात. शाहू महाराजांनी हे धाडस दाखविले 
याची नोंद ते करतात. दक्षिणेतील ब्राह्मणेतर चळ- 
वळीने सत्तेवर येताच ते प्राधान्याने राबविले असे 
सांगतात. पुढे ते म्हणतात, ' स्वतंत्र भारताची राज्य- 
घटना बनविताना या धोरणास कायद्याचे रूप देण्यात 
डॉ. आंबेडकरांना यश आले. परंतु या राखीव जागा 
केवळ २२% असल्याने व राखीव जागेच्या धोरणातून 
बहुसंख्य बहुजन समाज (५२%) अलिप्त राहिल्याने 
या धोरणाची यशस्वी अमलबजावणी होणे शक्‍य 


अनुक्रमणिका 


६९ 


नव्हते. मंडळ आयोगाच्या निमित्ताने ही संधी चालून 
आलेली आहे. परंतु त्यातही आता क्रिमी लेअर वगळ- 
ण्याची अट, ५० टक्‍के मर्यादा, बढतीत व महत्त्वाच्या 
क्षेत्रात राखीव जागा न ठेवणे, कॅरिफॉरवडं पद्धत रह. 
करणे इत्यादी बाबींमुळे राखीव जागेच्या धोरणातील 
पुरोगामी उद्देशच नष्ट झाला आहे. या सवे नटी 
लवकरच दलित-आदिवासींनाही लागू होतील व 
त्यामुळे राखीव जागा फक्त कागदावर शिल्लक राह- 
तील.” (उपरोक्त लेख) ते म्हणतात, “ म्हणून दलित, 
आदिवासी व ओबीसी यांनी संयुक्तपणे लढा देऊन लोक- 
संख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा पदरात पाडून घेतल्या 
पाहिजेत. त्याशिवाय सत्ताधारी ब्राह्मणी छावणीचे हे 
शकक्‍्तिस्थळ कमजोर होणार नाही. ' (उपरोक्त लेख) 
स्वातंत्र्यपूवे काळातील भूमिकेतूनच या साऱ्या 
प्रश्‍नांकडे प्रा. देवरे पाहात आहेत ही गोष्ट स्पष्ट होते. 
स्वतःचे राज्य टिकविण्याचे उद्दिष्ट ब्रिटिश्ांसमोर 
होते. स्वातंत्र्यनचळवळ ही उच्चवणियांची, बाबू हिंदु 
लोकांची चळवळ आहे, आणि हे हिंदू जनसामान्यांचे 
प्रतिनिधित्व करीत नाहीत हा त्यांचा युक्तिवाद होता. 
ज्याला हिंदू समाज म्हटले जाते तो एकरस समाजच 
नाही हे स्वीकारा, आणि ब्राह्मणेतर व अस्पृश्य यांना 
वेगळे समाज मानून प्रतिनिधित्व द्या ही ब्राह्मणेतर 
पक्ष आणि अस्पृश्यांचे पक्ष व पुढारी यांची मागणी 
होती : आता देवरेंसारखी मंडळी असे म्हणत आहेत 
को, “ ब्राह्मणी छावणी 'च्या हातून सवे प्रकारची 
व क्षेत्रांतली सत्ता काढून घेतल्यावरच जातिव्यवस्था- 
अंत होऊ शकेल, व अशी सत्ता काढून घ्यायची असेल 
तर राखीव जागांचे राजकारण अधिक सवंकष केले 
पाहिजे. ब्राह्मणी छावणी नुसती पराभूतच नव्हे तर 
उद्ध्वस्त केली पाहिजे, कारण तो मुळी आपल्या समा- 
जाचा अंगभूत भाग कधी नव्हता, व नाही, अशी ही 
भूमिका अंतिमतः आहे. या शब्दांमध्ये प्रा. देवरे ती 
मांडत नाहोत एवढेच. 
उपरोक्त लेखातच मध्येच एक वाक्य येते: 
“आजही राज्यस्तरावरच्या प्रादेशिक सत्ता स्थानिक 
ब्राह्मणेतर उच्चभ्रू शेतकरीजातींच्या ताब्यात असल्या 
तरी दिल्लीची सत्ता ब्राह्मणी वचंस्वाखाली असल्याने 
य केंद्र , 
मक आगकमकन ळी आन 
राज्यकर्त्यांमध्ये (मंत्रिमंडळ डान्याडी नि 
अ ह कमिटीचे पू 


(जरी 
जे 
र 


ढा 


>) 


ष्य धं ४ 
“> 


*(<2६६अमृतमहोत्सवी/ न 


)०॥७|, ६. 
गा १. 
क हि. 
3 १.४ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास क 


000 
याट, 


७५ 


७ 
श्र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७७० 


न्य राजकोय पक्षांचे पुढारी) उच्चवर्णीय ठळकपणे 
दिसून येत. १९५० नंतर कांग्रेस म बहुजनसमाजा 'च्या 
हाती आली. मंत्रिमंडळातही त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित 
झाले. काँग्रेसमध्ये ब्राह्मणी वर्चस्व आहे या कारणाने 
दोतकरी कामगार पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष यांत गेलेले 
अनेक मातब्बर नेते काँग्रेसमध्ये यानंतरच्या काळात 
आलें. पंचायत राज्प आल्यावर बहुजनसमाजाच्या 
होती जास्त घट्टपणे सत्ता आली. ' काँग्रेसी संस्कृती ' 
फोफावली. इतको कौ लोकांनी गाजर गवत नावाच्या 
तणांला काँग्रेस-गवत असे नाव प्रदान केले. या 
काळातल्या अनेकानेक मान्यवर नेत्यांचा विचार 
कडवा ब्राह्मणेतरी वळणाचा होता. पण महात्मा 
फुल्यांच्या अर्थाने शूद्रातिशूद्रांचे, वा वळीचे राज्य आले 
का? की जोतिबांनी ज्या खासे मराठ्यांची काहीपीं 
बोचरी चेष्टा उडविली आहे, त्या “ खासे मराठ्यां 'चे 
राज्ये आले ? राज्यकते या देह्यात पूर्वापार नेहमीच 
स्वत:चे मूळ खानदानीपण व क्षत्रियत्व सांगत आले, 
तसेच यांनीही केले. कोणताही समारंभ असू द्या, फेटे 
बांधँण्यांचा शाही कायक्रम जोरात होत असतो. जाति- 
व्यंवस्थांअंतांचा पुढचा टप्पा खरोखरच गाठला गेला 
काय'? : | शि 
। उच्चवर्णीय जाऊन कालपरवापर्यंत शूद्रांमध्ये 
ज्यांची गणना होई ते राज्यकर्त बनले, ' क्षत्रिय ' 
बेनेलें हेही एक स्वागताहे व ठळक परिवर्तन आहे. उद्या 
प्रा. देवरे यांची रणनीती यशस्वी झाली व आजच्या 
* बहुंजन समाजीय ' जातींपलळीकडील ओबीसी, दलित 
आदिवासी, मुस्लिम व ख्रिश्‍चन ओबीसी, दलित व 
भदिवासी यांचे राज्य आले तर तेही स्वागताहे व 
ठळेक परिवतंन जरूर असेल. 
पण त्याने जातिव्यवस्थाअंत घडून येण्याच्या 
दिशेने मोठे पाऊल पडेल, अस्पृद्यतेचे उच्चाटण सोपे 
होईल, वा न्याय व समता प्रस्थापित होऊन शोषण व 
दडवणूक मिटलेली दिसेल असे गृहीत धरणे ही अत्म- 
वेंचना ठरण्याची शक्यताच जास्त आहे. आदिवासी 
क्षेत्रातील समाजांमध्येही, ज्यांना आदिवासी अस्पृश्य 
संमाजोत हीन ळेखतात अश्या जमाती भाहेत; आदिवासी 
स्वतःला क्षत्रियांच्या बरोबरीचे समजतात ( * जंगलचे 
राजे” ) ; ते स्वतःला 'अवर्ण' कोटीत समाविष्ट 
करीत नाहीत, हे प्रा, देवरे यांना ठाऊक नाही काय ? 
भोबींसी, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्‍त या केवळ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुलं, १९९५ 


शासकोय-प्रशासकीय कोटी आहेत. शासनाने निर्माण 
केलेल्या या कोटींच्या चौकटीतले राजकारण करण्या- 
पुरत्या त्या त्या कोटींमध्ये समाविष्ट जाती एकत्र 
येणार, पण एकत्र येत असतानाही त्यांच्यामध्ये स्पर्धा 
व हेवेदावे कायम राहणार. कारण लाभ पदरात पाडून 
घेण्याच्या हितसंबंधी स्वार्थासाठी एकत्र येणार तक्ञा 
एकेका कोटीसाठी मिळणाऱ्या ला्षाचे आपापसांत 
वाटप कसे होते त्यावरून मत्सर, आरोप-प्रत्यारोप, 
भांडणेही होणार. 

जातजमातीनुसार व लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार, 
व प्रमाणापेक्षा कमीजास्त प्रमाणात जागा राखीव 
असाव्यात या प्रकारचे राजकारण हे पाचर ठोकून शह 


देण्याचे, ज्याला आपण प्रतिपक्षी मानतो त्याची दकती , 


खच्ची करण्याचे राजकारण आहे. या ओघात काही 
जागा पदरात पडून काही व्यक्तींचा लाभ जरूर होतो, 
व सत्तेत वाटा मिळाल्याचे समाधान मिळू शकते. पण 
त्याने ज्यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवलेल्या असतात 
त्यांच्यातदेखील एकजूट होत नाही. न्याय व समता 
प्रस्थापनेची गोष्ट तर दूरच राहिली. मुसलमानांना 
राखीव जागाच नव्हे तर स्वतंत्र मतदारसंघही मिळाले. 
पण मुस्लिम समाजात या गोष्टीने एकजूट उत्पन्न 
झाली नाही. अत्यंत व्यक्‍्तिकेंद्री, मतलबी, स्वार्थी राज- 


कारण फोफावले. मुसलमान समाजाची राजकोय एकजूट 
घडविण्याची प्रक्रिया जिना व ब्रिटिश राज्यकत यांना 


वेगळ्या मार्गांनी घडवून आणावी लागली. डाँ. बाबा- 
साहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्या चळवळीची काय 
हकीकत आाहे? तेही व्यक्‍्तिकेंद्री व फाटाफुटीचे 
राहिलेले नाही काय ? 

स्वत:च्या अपेक्षेविरुद्ध 
खापर ' ब्राह्मणी छावणी! 
पेक्षा, गेल्या जवळपास शु 
डोळसपणे प्रा. देवरे पाहू 
हत्यार क्रांतिकारक समाजप 


संदर्भात मर्यादित उपयोग 
ध्यानात येईल. 


जे जे काही घडेल त्याचे 
या काव्यावर फोडत राहण्या- 
भर वर्षांचा इतिहास तटस्थ 
शकले तर राखीव जागा हे 
रिवतंनाच्या राजकारणाच्या 
चे आहे ही गोष्ट त्यांच्या 


न - नळ 
* ब्राह्मणी छावणी ' दुबळी न होता, 
ती शक्‍्तिवानच बनत आहे ही प्रा. देवरे 
आहे. राखीव जागांच्या राजकारणाचा प्रध 
सत्ताधारी बनण्याचा राहिलेला आहे. 
जातिव्यवस्थेने घडविलेळी आपणा सर्वांची 


दिवसेंदिवस 
यांची खंत 
न हेतू हा 
भारतातील 
मानसिकता 


डी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्क“ 
नवभारत * 


७८ घे 
अमृतमहोत्सवी, 


१9, ग्र > रि 
ँ चो 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


राखीव' जागा आणि समताधिष्ठित न्याय' 


अशी आहे को, व्पक्‍ती, वुटुंब, गणगोत, जात, जमात 
यांना सत्ताधारी बनल्यावर जातिव्यवस्थेची विषम 
संरचना टिकवून धरण्यात रस असतो. ब्राह्मणेतर जाती 
जसजशा सत्ताधारी बनत गेल्या तसतज्या त्या ' ब्राह्मणी 
छावणी'त दाखल होत गेल्याचे म्हणूनच आढळते. 
पुष्कळदा यांचे बोलणे व व्यवहार दुतोंडी असतो. लाभ 
पदरात पाडून घेण्यापुरत्या त्यातील व्यक्ती या 
' ब्राह्मणी छावणी'ला कट्टर विरोध करीत असतात, व 
स्वत:चे मागासलेपण प्रस्थापित करीत असतात. पण 
जेथे हा संदर्भ नसतो तेथे ' ब्राह्मणी छावणी 'चा भाग 
बनण्यात त्यांचे सत्ताधारी म्हणून हितसंबंध गुंतलेले 
आहेत याचे भान ते प्रकट करतात. राखीव जागांच्या 
राजकारणामधून ' ब्राह्मणी छावणी ' अधिक पृष्ट व 
बलिष्ठ होताना आढळले तर मग नवल नाही. आणि 
तिच्यामध्ये ब्राह्मण व तत्सम उच्चवणियांपेक्षा काल- 
परवाचे ब्राह्मणेतरच जास्त आढळले तर त्याचेही 
नवल वाटावयास नको. 

राखीव जागांचा आधार जात हा असल्याने या 
उपाययोजनेमधून जातींची एकजूट पण होणे कठीण 


होऊन बसते. जातिव्यवस्थेचा अंत तर दूरच राहिला. 


उदाहरणार्थ, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विभिन्न श्रेणींमध्ये 
दलितांचे प्रमाण काय आढळते, एवढे बघून ' दलित या 
कोटीत समाविष्ट असलेल्या सर्व जातींचे समाधान 
_होणार आहे का? महार, चांभार, मांग, ढोर, धेड, 
भंगी अशा विभिन्न जातींपैकी महार (व नवबोद्ध) व 
चांभार या दोन तुलनेने पुढारलेल्या जातोंची एकंदर 
* दलितां 'च्या भाषेत विचार करण्यात सोय आहे. पण 
इतरांची त्यामुळे घुसमट होत असते. दलितांसाठी दाबून 
ठेवलेल्या जागांपैकी आपल्या वाट्यास जागा येण्याच्या 
आड पुढारलेल्या “ दलित ' जातीच येत राहणार हे 
त्यांच्या अनुभवास येते. यातून “* दलित ' या कोटीचेही 
दोन उपगट करण्याची मागणी पुढे येणे अटळ बनते. 
स्वातंत्र्यपुवेकाळी “फोडा आणि राज्य करा ' 
या नीतीला यशस्वी करण्यासाठी ब्रिटिशांना राखीव 
जागांच्या मागण्यांना घेऊन झालेल्या राजकारणाचा 
उपयोग झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात राखीव जागांच्या 
उपाययोजनेमुळे नेमके काय झाले ? पूर्वास्पृश्य व 
आदिवासी यांच्यासाठी लोकशाही प्रातिनिधिक संस्थां- 
मध्ये जागा रोखून ठेवल्याने सर्वे पातळ्यांवर एक 
पुढारी वर्ग अस्तित्वात आला. या पुढार्‍यांपैकी काहींना 


अनुक्रमणिका 


७१ 


हाताशी धरूनच राजकारण करायला हवे हे आवश्यकः 
बनल्याने सर्वे राजकोय पक्ष त्यांचा अनुनय करतात; 
त्यांना सत्तेत वाटा देऊ करतात. राखीव जागा नसल्या 
तर ? अमुक एका संख्येने य। दोन समाज विभागांमधून 
प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवडणूक खुल्या स्पर्धेच्या 
चौकटीत होईल याची हमी राहिली नसती. शक्‍यता अशी 
आहे कौ, त्यांची संख्या भाज आढळते त्यापेक्षा कमी 
राहिली असती. तेव्हा, किमान काही एक प्रमाणात.: 
त्यांच्यातील व्यक्‍तींना सत्ताधारी बनता येईल याची. 
हमी आज वाळगता येते, हा लाभ आहे. त्यांच्यातल्या 
पुढाऱ्यांना, गटांना, समूहांना, जातिजमातींना बरोबर 
घेणे भाग असल्याने राजकीय पक्ष त्यांचे. हितसंबंध: 
ध्यानात घेतात, त्यांची पूतता करण्याचे राजकारण कर. 
तात. कारण पक्षापक्षांमध्ये च्‌रस असते. हा दुसरा लाभ»! 
पण ही जद्ली जमेची बाजू आहे तश्ी काही प्रकारची, 
हानीही यात आहे. मूलगामी समाजपरिवतंनाचे क्रांति> 
कारक राजकारण- समाजकारण खच्ची करणारी 
ही उपाययोजना आहे. या उपायामधून व्यक्‍तिवादी 
नेतृत्वाचे, सत्तेत वाटा मिळवून घेण्याचे राजकारण! 
रुजते. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या चौकटीत सत्ता, प्रतिष्ठा; 
मत्ता प्राप्त करण्यास राखीव जागाची उपाययोजना- 
माणसाला मोहित करते. 

आणखी एक मुद्दा ध्यानान घेण्याची गरज: आहे. 
राखीव जागांचे राजकारण कोणाला लाभदायी ठरते ?. 
पूर्वास्पृव्य, आदिवासी, भटके-विमुक्त, इतर मागास-. 
वर्गीय या चारही गटांमध्ये ज्या अनेक जातिजमातींचा 
समावेश आहे त्यांतल्या काहींना जातिजमाती मोठी 
संख्या असलेल्या, एकेका भौगोलिक क्षेत्रात वरचढ 
असलेल्या आहेत. अनेक जातिजमातींची एकूणच लोक- 
संख्या फार लहान आहे, आणि त्या कोणत्याच क्षेत्रात 
वरचढ स्थानी नाहीत. जात वा जमात म्हणून त्यांना 
ते स्थान संख्येच्या बळावर प्राप्त 'करून घेणे कधीच 
शक्‍य नाही. अश्या अनेकानेक जातिजमातींना एका 
आघाडीत एकत्र करणे हे मोठी संख्या असलेल्या व 
आधीच पुढारलेल्या व संघटित असलेल्या जातिजमा- 
तींच्या फायद्याचे ठरते. त्यांना फौजफाटा उपलब्ध होतो. 
पण त्या त्या राखीव कोटीतही तळागाळाशी असलेल्या 
जातिजमातींना लोकसंख्येच्या फुटकळपणामुळे प्रमाण- 
शीर जागा राखून ठेवण्यामधून कितीसे पदरात 
पडणार याला मोठी मर्यादा राहते. त्या त्या राखीव 


ऱ्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१9र 


कोटीत ज्यांचे स्थान उच्चजातीय/ वणियांसमान आहे 
त्यांनी स्वजातीयांना स्वार्थत्यागाची शिकवण दिली व 
ती आचरणात आणली गेली तर अश्या तळायाळाच्या 
जातिजमातींच्या वाट्याला लाभ पडणार. पण सत्तेत 
वाटा मिळविण्याच्या उद्देशाने, सत्तेच्या साहाय्याने मत्ता 
व प्रतिष्ठा संपादन करण्याची रणनीती अंगीकारून व 
राखीव जागांचे आक्रमक राजकारण करण्याची शिकवण 
आणि ही स्वा्थत्यागाची निकड यांचा मेळ बसत नाही 
असे आपण अनुभवतो आहोत. 
२ 9- 
प्रा. देवरे यावर असा युक्तिवाद करू शकतील 
कौ, सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्याचाकऱ्या, पांढरपेदे- 
व्यवसाय, उद्योगधंदे, व्यापारउदीम, साहित्यकला 
शिक्षण संस्था, थोडक्यात जीवनव्यवहारांच्या सर्वे 
महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्णीय 
जातीयांना लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणानुसार काय 
वाट्याला येतील तेवढ्या जागा वा अवकाश देऊन 
त्यांना जर “ बंदिस्त ' करून टाकले तर मग ब्राह्मणी 
छावणी उद्ध्वस्त होईल को नाही? कम्युनिस्ट 
देशांमध्ये जसे सर्व गोष्टींचे राष्ट्रीयीकरण केले 
तसाच काहीसा हा कायंक्रम होईल. फरक असा 
को राज्यघटना व शासकोय उपाययोजना यांच्या 
आधारेच भारतीय समाज कायमचा कप्पेबंद 
बनविण्याचा तो उपक्रम ठरेल कारण अक्षी स्थिती 
येईल. कौ, शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यांत प्रवेश 
मिळण्यासाठी आधी जातगट व जात यांची निठिचिती 
आवश्यक असेल. तरच हक्‍क प्रस्थापित होईल. इतकेच 
नाही तर, एखाद्याचे पुस्तक/लेखन प्रसिद्ध व्हावयाचे 
की नाही हेही तो कोणत्या जातीचा व त्या जातीचा 
कोटा किती यांवर अवलंबून राहील. जात व व्यवसाय 
यांची जुन्या जातिव्यवस्थेत सांगड होती. तिच्याशी 
तुलना करता एक पाऊल पुढे म्हणता येईल. तत्त्वत: 
जातींमध्ये औपचारिक उच्चनीचता नसेल हे समतेच्या 
दिल्लेने टाकळेळे पाऊल म्हणता येईल. लोकसंख्ये मध्ये 
ज्यांचे जातवार प्रमाण अपुर्णांकात आहे अशा त्यांची 
अवस्था काय होणार ? आणि अज्ञा हजारो जाती 
भारतात आहेत. 
अशी व्यवस्था राबवायला आणि टिकवून धरायला 
एकपक्षीय सवंकष नोकरशाही राज्य प्रस्थापित करावे 
लागेल. अशी हुकुमशाही अपरिहायंपणे निघृण, क्र, 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


जून-जुळे, १९९५ 


अन्याय्य ठरते. शोषण वाढते, विषमता तीन्र होते आणि 
कालांतराने समाजाचा अनेक अंगांनी ऱ्हास होतो. 
थंड डोक्याने विचार केला तर तीन गोष्टी उघड 
होतात. जात वा जातगटवार राखीव जागांची उपाय- 
योजना समाजातल्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या व 
सापेक्षत: अधिक वरिष्ठ स्थानी असलेल्या जातिजमा- 
तींचे स्वत:चे बळ व सत्ता वाढविण्यास, स्वत:ची 
पकड उत्पन्न करण्यास सोयीचे आहे. राखीव जागा 
जातीच्या, म्हणजे समूहाच्या, नावे असल्या तरी, त्यांचा 
लाभ व्यक्तींच्या पदरात पडणार असतो. किती 
व्यक्तींना कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये व स्तरांवर किती 
संधी मिळणार हे लोकसंख्येतील प्रमाणावर अवलंबून 
राहणार असल्याने, राखीव जागांची उपाययोजना 
आत्यंतिक व्यक्‍्तिवादी वृत्ती जोपासणार. प्रत्येक जातीत 
एक निर्घृण जीवघेण्या स्पर्धेचे वातावरण उत्पन्न 
करणार. कारण ज्याची ही संधी हुकेल़ त्याच्या नशिबी 
हातावर पोट घेऊन मजुराचे जीवन जगण्याची वा 
कदाचित भूकबळी बनण्याचीही पाळी येईल ही गोष्ट 
उधड आहे. तिसरी गोष्ट अज्ली को, स्वत:च्या जाती- 
साठी उपलब्ध असलेल्या उच्च प्रतीच्या संधींवर पकड 
जमविलेल्यांचा एक स्तर प्रत्येक जातीत निर्माण होणे 
अटळ आहे. स्वत:च्या कुटुंबातील मुलांना उच्च प्रतीच्या 
संधो निरंतर मिळाव्यात याची दक्षताही घेण्याकडे 
कळ राहील. उच्च प्रतीच्या संधींचा सातत्याने २/३ 
पिढ्या लाभ घेणाऱ्या वेगवेगळ्या जातिजमातींमधील 
या स्तरांचा मिळून एक बहुढंगी, उच्चभ्रू, राज्यकर्ता- 
वर्ग अस्तित्वात येईल. त्याची संस्कृती वेगळीच असेल. 
एका बाजूने तो स्तर स्वतःची जातही आरक्षण 
पदरात पाडून घेण्यासाठी जपेल, जात मिरवेल, तिच्या- 
विषयी आग्रह राखील, आणि त्याच वेळी, तो राज्य- 
कर्त्यांच्या संस्कृतीत जगणे भूषणास्पद मानील. त्याचे 
हतसंबंध तो अत्यंत मतलबीपणाने जोपासत राहील. 
--८.> 
एक मर्यादित परिणाम 
जागांची उपाययोजना ग 
आहे. ती राबविण्यासाठी 
व तत्सम उच्चवणियांनी 


साधण्यासाठी राखीव 
रजेची होती, व अद्यापिही 
दोन हजार वर्षांपासुन ब्राह्मण 
अमुक अमुक अपराध केले ' 
अशा प्रकारे भडक व बेताल मांडणी करण्याची काही 
गरज नाही. इतके म्हणणे पुरेसे आहे को, जातपात- 


धिष्ठित समाजाच्या रचनेमुळे ब ब्यवहारामळे नद्राति- 


ल, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय' ७ 


अनेकानेक 


>. 


शूद्र गणल्या गेलेल्या जातिजमातींपैको 
जातिजमातींच्या अंगी - दुवळेपण उत्पन्न झालेले आहे. 
या दोबेल्याची जबाबदारी हिंदू समाजातल्या त्या त्या 
वेळच्या उच्चजातीयांवर या अर्थाने आहे की, जाति- 
व्यवस्था ही सत्ता-मत्ता-प्रतिष्ठा यांचे विषम वाटप 
करणारी व्यवस्था होती. दडपणूक व शोपण तिच्यात 
अंगभूतच होते. या सगळ्याला धार्मिक समथेन प्राप्त 
असल्याने भौतिक दृष्ट्या आलेल्या दुवळेपणास अधिक 
खोली व भक्‍्कमपणा प्राप्त करून देणारे संस्कार व 
मनोधारणा / पिड दुबळ्या जातिजमाती यांच्या ठायी 
आढळतो. दुसर्‍या वाजूला, वरचढ उच्चजातीयांच्या 
मनात व वागण्यात पूर्वग्रहांचा भाग मोठा शिल्लक 
राहिला आहे; उचित व न्याय्य काय आहे याविषयीच्या 
त्यांच्या धारणा दुबळयांच्या / उत्थानाच्या वाटा 
रोखणाऱ्या ठरतात. 

म्हणून ओपचारिकतः सव समान असले व सर्वांना 
समान संधी उपलब्ध असली तरी, संत्ता-मत्ता-प्रतिष्ठा 
प्राप्त करणार्‍या संधी विधायक हस्तक्षेप करून उपलब्ध 
करून देण्याची गरज आहे. यासाठी राखीव जागांची 
उपाययोजना गरजेची आहे. 

राखीव जागांच्या उपाययोजनेमधून भारतीय 
समाजातील राज्यकर्त्या वर्गांमध्ये, समाजातील सत्ता- 
मत्ता-प्रतिष्ठावान वरिष्ठ वर्गांचे स्वरूप सरमिसळ 
होत जाताना आपण पाहात आहोत. ओबीसी, दलित, 
भटके-विमृक्‍्त व आदिवासी असे जे चार जातगट 
पाडलेले आहेत त्या चारही गटांमधील जातिजमातीं- 
मधन राखीव जागांच्या शिडीचा वापर करून मध्यम, 
उच्च-मध्यम व श्रेणी वर्गांमध्ये दाखऴ होण्याची प्रक्रिया 
जरी १९५० मध्ये सुरू झाली तरी तिला गती १९७० 
नंतरच्या काळातच प्राप्त ज्ञाली आहे. या पंचवीस 
वर्षांमध्येही त्याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात दिसू लागले 
भाहेत. राज्यकर्त्या, वरिष्ठ वर्गाची बांधणी (९0110- 
४01) आज ठळकपणे संमिश्र बनळे आहे. 

प्रा. देवरे यांनाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. 
आज राज्यस्तरावर सत्ता ' व्राह्मणी * पक्षाच्या हाती 
नाही. पण ते सर्वच गोष्टी “ब्राह्मणी कास व कसब 
या चष्म्यातूनच पाहण्याबाबतीत आग्रही असल्याने, ते या 
स्तरावरील नेतृत्वाला ' केंद्रीय ब्राह्मणी सत्तेची ' ' मांड- 
लिक राज्ये ' असे म्हणतात. विश्‍वनाथ प्रताप सिंगाचे 
जनता दल सरकार हे केंद्रातील पहिले ब्राह्मणेतर 

न. भा. १० 


अनुक्रमणिका 


4 


शक्‍तींचे सरकार असे त्यांना म्हणावेसे वाटते. याचा अथे 
भारतीय राज्यकर्त्या वर्गाच्या वांधणीत परिवतंन घडून 
येण्याची प्रक्रिया केंद्रीय सत्तेच्या पातळीपर्यंत पोचलीय 
हे त्यांना कवूल करावे लागते. 

पण जे काही स्थित्यंतर घडत आहे ते प्रा. देवरे 
यांच्या चष्म्यातूनच पाहिले पाहिजे हे वंधन कोणावर 
नाहो. ' व्राह्मणी-अब्राह्मणी ! या चोकटीत सवे घडामोडी 
नोट वसत नाहीत. जगभरच ज्या लोकशाही-भांडवल- 
शाही समाजांमधील राज्यकर्त्या वर्गानी लवचिकपणा व 
उन्नत स्वार्थाची दृष्टी वाळगली त्यांनी सामावणुकोची 
रणनीती अवलंबिरी असल्याचे आढळून येते. भारतातील 
* हिंदुत्वविचार ' हा ओवीसी, दलित, आदिवासी, 
भटके-विमुक्त यांच्या विरोधी राहिला आहे असे 
प्रत्यक्षात आढळत नाही. हिदू अस्मितेची दीक्षा देत, 
ती अस्मिता रुजवत हिंदुत्ववादी शक्‍क्‍तिप्रवाह त्यांना 
सामावून घेत बलशाली बनू पाहात आहे. काँग्रेस, 
जनता दल, भाजपा यांच्यात सामावून जाण्यात कनिष्ठ 
जातीयांमधील वा दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्‍त 
जातियांमधील उदयोन्मुख, आकांक्षी व समथ नेतृत्वाला 
कधीच अडचण भासलेली नाही. भाजपा-शिवसेना 
यांची युती होऊ शकते. 

मुद्दा असा को, राखीव जागांची उपाययोजना 
यशस्वी झाल्याचाच हा भरभक्कम पुरावा आहे. 
लोकशाही राज्यपद्धतीलाही या स्थित्यंतराचे श्रेय आहे. 
राखीव जागांच्या उपाययोजनेद्वारा जे घडू शकते व 
घडते ते हे आहे. 

लोकशाही अधिक राखीव जागांची उपाययोजना 
या दोहोंच्या संयोगाने घडून आलेल्या परिवर्तनाचा एक 
परिणाम असा को, पारंपरिक फुले-आंबेडकरवादी वा 
प्रा, श्रावण देवरे यांची माक्‍संवादी-फुले-आंबेडकरवादी 
रणनीती उत्तरोत्तर अधिकाधिक निष्प्रभ ठरू लागली 
आहे. सामावणुकोची रणनीती कुशलतेने अंगीकार- 
णाऱ्या राजकीय शक्‍ती प्रबळ होत आहेत. भारतात 
आज ना पारंपरिक वर्गीय संघर्ष आढळून येतो, ना 
जातीय संघर्ष धारदार बनल्याचे आढळून येते. 
डॉ. आंबेडकरांना असे घडून यावे असे वाटत होते की 
नाही, माहीत नाही. पण जी राज्यघटना बनविण्यात 
त्यांनी सोलिक योगदान किले तिच्या यश्याचीच यात 
पावती मिळते. 


2 > 
गण क 
टं ी ५ 
र 4 
भ्त्स्पी 
न्(< अमृतमहोत्सवी हि 
“पक 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ष्ट . 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डं 


च्न्न ९ न 

मंडळ आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा अव्हेर 
करावयचा को पुर्ण स्वीकार करावयाचा को काही 
शर्ती घाळून त्या स्वीकारावयाच्या, यावरून गेल्या 
सुमारे १५ वर्षांमध्ये जे राजकारण घडले त्याकडेही 
प्रा. देवरे यांनी त्यांच्या खास चष्म्यातून पहावे हे 
ओघानेच आले. मंडळ आयोगाचा अहवाल व 
स्वोकारणारे, त्यावर आक्षेप घेणारे, मतभेद नोंदविणारे 
सर्वच जण आधुनिक पेशकाई प्रस्थापित करावयास 
निघालेले आहेत हे त्यांचे पायाभूत गृहीतकृत्य 
(४०11) आहे. ते साधकबाधक चर्चेच्या हारा 
साधार प्रस्थापित करण्याची गरज ते मातीतच नाहीत. 

मंडळ आयोगाच्या शिफारशींचा स्वीकार करण्या- 
मुळे समाजातील अनेकांच्या संधींचा संकोच होणार 
होता, त्यांच्या हितसंबंधांना धक्‍का बसणार होता, 
त्यांच्या सत्तेत जास्त प्रमाणात वाटेकरी वाढविण्याची 
पाळी येणार होती. या कारणाने आयोगाचा अहवाल 
वादग्रस्त ठरणे स्वाभाविक होते. पण केवळ या 
कारणानेच टीकाटिप्पणी केली जात होती असे नाही. 
शिफारशींच्या पृष्टच्थ केलेला युक्तिवाद भोंगळ व 
तकंदुष्ट आहे, शिकारशी अवाजवी व म्हणून घातक 
आहेत, श्िफारक्षी विधायक अर्थाने क्रांतिकारक नसून 
समाजाचे स्वास्थ्य व संतुलन बिघडवून र्‍हास घडवून 
आणणार्‍या आहेत अश्ली प्रामाणिक टीकाटिप्पणी केली 
जाऊ लागली. जनता दळ सरकारने शिफारशी लागू 
करण्याचे धोरण जाहीर केल्यावर ज्यांना आपल्या 
रास्त संधींचा व हक्कांचा अन्याय्य संकोच केला जात 
आहे असे वाटले त्यांनी रस्त्यावर येऊन उग्र, हिसक 
कुती केल्या. आत्मदहनाच्याही कृती घडल्या. 

या कसोटीलाही भारतीय लोकशाही उतरली. 
लोकशाही राजकारण ' गठ्ठा मतां 'च्या (व्होट वँक) 
आधारे चालते, आणि हितसंबंधी समूह, गट यांच्यातील 
ल्ठ्ठालठ्ठी, रस्सीखेच हा या राजकारणाच्या गाभ्याचा 
भाग असतो. दोन हितसंबंधी पक्षांच्या टकरीत वा 
रस्सीखेचीमध्ये सर्वस्वी कोणा एका पक्षाची पुर्ण सरशी 
न होणे हे लोकशाहीचे एक अंगभूत वैशिष्ट्य व सामथ्य 
आहे. मध्यममार्गी तोडगा काढावा लागणार हे भान सर्व 
भ्रमुख राजकीय पक्षांनी प्रकट केलेले दिसते. सर्वोच्च 
न्यायाळयाचा निवाडा, शासकीय निर्णय व त्यांची 
अमलबजावणी यांमधून जसे दोन पक्षांचे बळाबळ दिसुन 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


येते तशी वास्तवाशी जुळवून घेण्याची तयारी पण. 

इतक्या विवाद्य अशा वाबोंवरूनही प्रा. देवरे यांना 
अपेक्षित अज्ञी, काळी-पांढरी अशी समाजाची दोन तटां- 
मध्ये विभागणी झाली नाही. तशी झाली असती तर 
खरोखरच भारतीय समाज हा “ ब्राह्मणी-अब्राह्मणी ? 
अशा दोन पक्षांमध्ये विभागलेला आहे असे म्हणणे 
जास्त शक्‍य झाले असते. पण मुळात भारतीय समाज 
अशा दोन * छावण्यां'मध्ये विभागलेला नसल्याने, तसे 
चित्र निर्माण झाले नाही. आपणास काय स्वीकार्य होऊ 
शकते याचा शोध प्रत्येकच प्रमुख पक्ष घेतो आहे. 

मंडल भायोगाच्या शिफारशी, सर्वोच्च न्यायाल- 
याचा निवाडा यांचा आधार घेऊन ओबीसींची एक 
राजकीय फळी उभारण्याचे प्रयत्न व्हावेत हीपण 
स्वाभाविक घडामोड आहे. सरव ओबीसींचे असे एका 
राजकीय पक्षात संघटन उद्या साध्य झाले तरी 
प्रा. देवरेंना वाटते तज्ी दोन शत्रू छावण्यांमध्ये विभा- 
गणी ज्ञालेलळी आढळणार नाही. आदिवासी, भटके- 
विमुक्त, दलित या जातगटांच्या राजकारणाचे सोदे- 
बाजीवर आधारित फाटाफुटीचे जे चित्र आढळते तेच 
यांच्याही वावतीत आढळेल ही शक्‍यता जास्त. आणि 
ओबीसींचा एक गट भाजपामध्येही आढळेल, तसेच 
काही गट/पक्ष भाजपाशी जुळवून राजकारण करता- 
नाही आढळतील. भाजपा-शिवसेना युती आज ज्ञालेली 
आपण पाहतोच आहोत. 

प्रा. देवरे यांनी क्रिमी 
जागांच्या तरतुदींचा लाभ मिळू नये या सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निवाड्यावर कठोर टोकाटिप्पणी 
चालविली आहे. * क्रिमी छेयर 'ला, म्हणजे त्या त्या 
जातीमधील पुढारलेल्या, उच्चभ्रू पातळ थरामधील 
व्यक्तींनाही ठाभ मिळावा ही जो भूमिका प्रा. देवरे 
आग्रहाने मांड 
नको असलेला 


लेयर' ला राखीव 


* ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्णीय यांचे 
डळमळीत झालेलेही त्यांना आढळणार नाही. 
वरिष्ठ, राज्यकर्त्या वर्गाची बांधणी आणखी बदलेल. 
सामावणुकीची प्रक्रिया आणखी पुढे जाईल. 

किंबहुना, ' क्रिमी लेयर? ला लाभ मिळत राहावेत 
ही त्यांची भूमिका त्यांच्या परिभाषेतल्या ब्राह्मणी 
छावणीच्या पथ्यावर पडणारी भूमिका आहे. हा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


'राखीव जागा आणि समताधिष्ठित न्याय' 


£ क्रिमी लेयर ' सोयीस्कर वाटते तेव्हा जहाल क्रांति- 
कारक भाषा जरूर वापरेल, पण व्यवहारात हा थर 
स्वत:च्या संकुचित स्वार्थी हितसंबंधांचे रक्षणच करील. 
तो आपली जातीय ओळख त्यासाठी वापरत राहील. 


म्हणजे जातिव्यवस्थाअंत त्याला नको असेल. जातीची 
ढाल (की तरवार ? ) पुढे करून आणखी कोणकोणते 


लाभ राखीव पद्धतीने पदरात पाडून घेता येतील तेतो 
पाहात राहील. शक्‍यता अशी आहे की एकाच वेळी तो 
राज्यकर्त्या वर्गाची संस्कृती आत्मसात करीत असतानाच 
स्वजातीयांशी व जातिव्यवस्थेतील कनिष्ठ जातीयांशी 
वागताना संरजामद्याही / जातपातधिष्ठित व्यवहार 
करीत राहील. 
डक १ (* क 

भारतीय समाजातील शूद्र गणल्या गेलेल्या जातीं- 
मधील कनिष्ठ, हीन, मागास जातीयांसाठी जागा 
राखीव ठेवण्याचे समथन त्यांच्या कोणत्या स्थितीमध्ये 
आढळते, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधू या. हिंदू समाजा- 
प्रमाणेच, एकेकाळी हिंदू समाजातुनच धर्मातर करून 
ख्मरिश्‍चन, शीख वा मुसलमान बनलेल्या जातींचाही 
समावेश आपण येथे भारतीय समाजात करीत आहोत. 
कारण धर्मांपलीकडे असलेली, वा धर्मांतरालाही पुरून 
उरलेली जातपात ही रचना आहे, हे आपण पाहिले 
आहे. 

आथिक निकष लावणे योग्य नाही, जात हाच 
निकष मानला पाहिजे, हे प्रा. देवरे यांचे म्हणणे आहे. 
व्यवसाय, त्या व्यवसायांचा सामाजिक दृष्ट्या 
अप्रतिष्ठित दर्जा, निकृष्ट उत्पन्न व सत्ताविहीनता या 
तिन्ही गोष्टी जातीशी निगडित आहेत, आणि जाति- 
व्यवस्थेने त्यांची वंचना व दडपणूक प्रदीर्घ काळ केली 
आहे म्हणून जात हा निकष मानणे योग्य ठरते. त्यांचे 
सर्वांगीण पंगत्व ते विशिष्ट जातींचे असण्याशी निगडित 
केले गेले होते, हा निर्णायक युक्तिवाद होय. 

ब्राह्मणत्वाचा दर्जा कोणास आहे वा नाहो, ब्राह्मण 
जातीमध्येही उच्च स्थान व प्रतिष्ठा कोणाची या 
गोष्टीही हजारो वर्षांपुर्वी एकदा पक्क्या ठरून गेल्या, 
व त्यांत तेव्हापासून आजतागायत बदल झालेला नाही 
असे दिसत नाही. पण, स्थूल मानाने, असे म्हणता 
येईल की बौद्ध धर्म निष्प्रभ होऊन ब्राह्मणांचे प्रभुत्व 
प्रस्थापित झाल्यानंतरच्या काळात ब्राह्मणत्व प्राप्त 
करून घेणे अशक्यप्राय ठरले. पण क्षत्रिय व वैश्य या 
वर्णांसंबंधी स्थिती अशी नव्हती. सत्ता व धन संपादन 


अनुक्रमणिका 


त 
७५ 


करण्यात अश्य प्राप्त करणे शूद्र व आदिवासी जमातीं- 
मधील व्यक्‍ती व जाति-उपजाती यांना नेहमीच शक्‍य 
राहिले आहे. भिल्ल, महादेव कोळी, गोंड यांची एके- 
काळी राज्ये होती. चातुवेर्ण्याच्या दृष्टीने 'घूद्र ' 
गणल्या गेलेल्या जातींमधूनच क्षत्रिय व वैय पुन:- 
पुन्हा निर्माण होत आले आहेत. एकेकाळचे क्षत्रिय व 
वैय हे परिस्थिती ढासळल्यावर शूद्रही गणले गेले 
असणार, हेही ओघानेच आले. प्रा. देवरे यांनी माके 
गॅलॅन्टर यांचा एके ठिकाणी हवाला दिला आहे. त्यांनीच 
आपल्या एका लेखात असे दाखवून दिले आहे कौ 
सवणं-अवणं हो भेदरेषाही समजले जाते, तेवढी दगडां- 
वरची रेघ नव्हती. तात्पर्य असे कौ, त्या त्या प्रदेशात 
त्या त्या काळात राजे, सरदार, मोठे वतनदार 
हे सत्ता आहे तोवर क्षत्रिय म्हणून मान्यता पावत, तर 
मोठे सावकार व धनाढ्य व्यापारी हे वश्य म्हणून 
मान्यता पावत. वाकी सारे शूद्रात समाविष्ट केले जात. 
अस्पृश्यांचा अपवाद वगळता, अस्पृव्यांमध्येही कोणाची 
गणना होईल तेही प्रदेश व काळपरत्वे काही प्रमाणात 
बदलत राही. एक तकं आपण असा करू शकतो कौ, 
बौद्ध धर्माच्या प्रभावाच्या विल्यानंतर जसे ब्राह्मणांचे 
प्रभुत्व प्रस्थापित झाले तसे एकेका प्रदेशातील एक-दोन 
जातींचे अस्पृश्यत्वही पक्के ठरले. नंतर त्यांच्यात भर 
पडली असेल, व त्यातील काहींचे स्थान व अस्पृव्यत्व 
धूसर राहिले असेल. पण शूद्र ही एक ' उरलेले सर्व ! 
अशी कोटी बनली. शूद्र या कोटीत समाविष्ट जातीं- 
मध्ये आपापसांत क्रमवारीतील स्वत:च्या व इतरांच्या 
स्थानाबद्दळ मतभेद व वाद आढळतात असेही अभ्यास- 
कांना आढळून आले आहे. 

ज्या अर्थाने व ज्या प्रमाणात व पक्‍केपणाने अस्पव्य 
गणल्या गेलेल्या त्या त्या प्रदेशातील म्‌ख्य जातींची 
दडपणूक, पिळवणूक व वंचना होत आली असल्याचे 
आपण म्हणू शकतो त्या अर्थाने व त्या प्रमाणात वा 
पक्‍्केपणाने तसे सरसकट सर्व शूद्र गणल्या गेलेल्या 
जातींबद्दल म्हणता येत नाहो, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. 

अमुक जातीचे म्हणून जसे अस्पृश्य गणल्या गेले- 
ल्यांना पंगुत्व प्राप्त झाले होते त्या प्रकारचे, तत्सददा 
पंगुत्व शूद्रांमधील कोणत्या जातींना प्राप्त झाले होते 
असे म्हणता येते ? पंगुत्व जातीचे सभासद असण्याशी 
निगडित आहे असे ज्यांच्या आधारे खात्रीपु्वक म्हणता 
येईल असे निकष वा कसोट्या कोणत्या ? 


मन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७द 


उदाह्रणादाखळ आपण कारागीर व्यवसायात 
मुरलेल्या जातींचे उदाहरण घेऊ या. विणकर, सुतार, 
लोहार आदी. पिढ्यान्‌ पिढ्या तोच एक व्यवसाय कुटुंबे 
करीत आलो. या जातींमधल्या व्यक्ती अन्य कोणताच 
व्यवसाय कधीच करू शकत नव्हत्या असे नव्हते. 
सैनिको पेक्या हा असा एक खुला पेशा होता. पण पोट 
भरण्याच्या दृष्टीने घरातला पिढीजात व्यवसाय कर- 
ण्यात अनेक अंगांनी सुरक्षितता होती. पोटाला 
मिळण्याची खात्री होती. व्यवसाय करण्यात आत्म- 
प्रतिष्ठाही होती. (आपण सवर्ण कोटीतल्यांची गोष्ट 
करीत आहोत हे ध्यानात ठेवणे जरुरीचे आहे.) .पारं- 
परिक समाजात अगदी मोजके सत्ताधीश व धनिक 
सोडले तर, ब्राह्मणांयासून ते बलुतेदारांपर्यंत सर्व कुटुंबे 
ही ' खाऊन-पिऊन सुखी ' या अवस्थेत असत. गावो- 
गावच्या पाटील व कुलकर्ण्यांची आथिक स्थिती कांकण- 
भर अधिक चांगली असे. विषमता फार तीव्र नव्हती. 
अस्पृश्य व सदर्ण यांच्या स्थितीत अंतर मोठे होते. बहु- 
संख्य ब्राह्मणही वलुतेद!रांच्या पातळीवरील, ' आश्ित'च 
होते. लिखापढी करून साधारण स्थितीतला ब्राह्मण / 
उच्चवर्णोय वा वैश्य व्यापारी फार श्रीमंत वा सत्ता- 
धी बनत नसे. लिखापढीचे श्रिक्षण घेऊन भाग्य 
उजळून घेण्याचे ते दिवस नव्हते. शास्त्रोपंडित, राज्य- 
कारभार-निपुण ब्राह्मण वा अन्य उच्चवणींय पदा- 
धिकारी यांचा अपवाद वगळळा तर सामान्य ब्राह्मण 
जातीय मंडळी ज्ञानी होती असेही चित्र आढळत नाही. 
स्वत:चा पारंपरिक व्यवसाय सोडून भाग्य उजळवून 
घ्यायचेच असले तर खरे आकर्षण सेनिकी पे्षाचे, 
त्याखालोखाल व्यापाराचे असणार, आणि त्यात उत्क- 
र्षाची संधोही मोठी असणार. अठराव्या शतकातील 
भारताच्या वेगवेगळ्या अंगांनी खोलवर अभ्यास 
केलेल्या धमंपाल यांचे म्हणणे असे आहे को, सवर्ण 
शूद्र समाजात साक्षरता त्या काळी, आपण गृहीत 
धरून चालतो त्यापेक्षा, पुष्कळ जास्त होती; साक्षर 
बनण्यास वंदी नव्हती. लिखापढी हाच पोटाचा व्यवसाय 
कोणाचा, हे सामान्यत: ठरलेले असे. तात्पर्य असे की, 
या प्रकारचे बलुतेदारी व्यवसाय ज्या प्रकारच्या 
पंगुत्वाची गोष्ट आपण करीत आहोत त्या प्रकारचे 
पंगुत्व निर्माण करीत नव्हते. 
महात्मा फुले एका मम्वंतराचे साक्षी होते. 
ब्रिटिशांची राजवट ही काही अंगांनी समाजाला 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


गोठवून टाकणारी होती. ऱ्हास व विघटनास कारणी- 
भूत ठरणारी ती राजवट होती. तर काही अंगांनी 
उत्कर्षाच्या वाटा मोकळ्या करणारी होती. या राज्यात 
सर्वे वरच्या जागा, गोर्‍या मंडळींसाठी राखून ठेवलेल्या. 
यांपैकी अनेक जागा पुर्वी शूद्रांमधील कर्तबगार 
व्यक्ती संपादित करीत. ज्या जागा नेटिवांसाठी खुल्या 
होत्या त्या लिखापढी हा ज्यांचा पारंपरिक व्यवसाय 
होता त्यांनी लोकरच पटकावल्या. त्यासाठी त्यांनी 
“ इंग्रजी शिक्षण ” तत्परतेने घ्यायला सुरुवात केली. 
(येथेही, मुंबई शहरात केवळ ब्राह्मणच मिदनऱ्यांच्या 
शाळांमध्ये शिकळे व नोकऱ्याचाकऱ्यांत शिरले असे 
आढळणार नाही.) पण अन्यत्र पछचिम महाराष्ट्रात, 
पेशवाईतल्यापेक्षाही ब्राह्मणांची सत्ता, प्रतिष्ठा व प्रभुत्व 
वाढले. काल्पावेतो ' क्षत्रिय ' असलेले मराठे गावोगाव 
शूद्र, कुणवी, नांगरे वनळे. एका विद्येने हा चमत्कार 
बडवून आणला असे जोतिरावांना दिसले. विद्या / ज्ञान 
हा शब्द वापरण्याऐवजी त्यांनी शाळा-कॉलेजांतळे नवे 
शिक्षण असे म्हणायला हवे होते. कारण पारंपरिक 
अर्थाने जे विठ्ठान, पंडित होते त्यांनाही वाईट दिवसच 
आले. 

नव्या जमान्यात व्यापारउदीम, उद्योगधंदे या 
क्षेत्रांत जे नवे व्यवसाय भरभराटले त्यांत णिरण्याचे 
कसब ज्या व्यक्‍ती वा समूहांनी दाखवले त्यांना पंगत्व 
आले नाही. पण र्‍हास पावत चाललेल्या पारंपरिक 
व्यवसायात जे अडकून पडले, वा दीधेकाळ र्‍हास पावत 
गेल्या शेतीव्यवसायात ससेहोलपट होत 
राहिली त्यांना एक नवे मागासलेपण प्राप्त झाले. नवे 
इग्रजी शिक्षण घेण्याच्या संधीही कमी होत्या, आणि ते 
शिक्षण घ्यावे हो वृत्तीही नव्हती. तो आपला मार्ग 


शालेय-महाविद्यालयीन 


व नव्याने उत्पन्न झालेले मागासलेपण यांच्या संथोगा- 
अ १... ज्र 1 के १ (१ 

तून आलेले है पगुत्व आहे. हे अस्पृ्यांवर लादलेल्या 

पगुत्वापेक्षा वेगळे आहे हे मात्र लक्षात ध्यायळा हवे 

__ ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्णीयांपलीकडील अनेका- 

नेक जातिजमातींच्या 

करण्यासाठी महात्मा फुळे यांनी मिशन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द... १ 
५/५ र 2_ 


१ १५% 3. ॥ 
१४% २७” 
है भ्र ३4९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाडे 


राखीव' जागा आणि समताधिष्ठित न्याय 


आकारास आलो. शाहू महाराज, कमंवीर भाऊराव 
पाटील, गुरुवर्य बाबुराब जगताप ही काही ठळक नावे. 
१९३० ते ५० या काळात पश्चिम महाराष्ट्राच्या सर्व 
भागांमध्ये अशी माणसे आढळतील. आजच्या राज्य- 
कर्त्या बहुजनसमाजाचे उत्थान या शिक्षणप्रसाराच्या 
चळवळोमधून व त्यासोबतच्या प्रथमतः ब्राह्मणेतर 
चळवळीमधून व नंतर काँग्रेसच्या झेंड्याखाली घडून 
आले. पंगुत्व दूर झाले. 

बहुजनसमाजाच्या या चळवळीची पोचही मर्यादित 
राहिली. याचे कारण दुष्टावा वा कावा, कारस्थान हे 
नव्हते. तर येथील जातींची संख्या, त्यांची एकूणच कमी 
असलेली लोकसंख्या, त्यांच्या व्यवसायांचे फुटकळपण, 
त्यांची मनोधारणा व गरिबी हो कारणे होतो. 
असे ध्यानात येईल कौ, ' इतर मागासवर्गीयां 'साठी 
राखीव जागांची तरतूद देखील त्यांच्यापर्यंत पोचणे 
शक्‍य नव्ह्ते. कारण स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळात शूद्र 
जातींमधील ज्या जातींचे पंगुत्व दूर झाले होते त्यांनीच, 
आपल्या जागृतीचा व संघटितपणाचा लाभ घेऊन, 
राजकीय वजन वापरून इतर मागासवर्गीय कोटीत 


स्वत:चा समावेश करून घेतला. 
अस्पृद्यसदृश पंगुत्व असलेल्या सवर्णांमधील (व 


न्य धर्मीयांमधील) कनिष्ठ जाती खरोखर कोणत्या 
हे ठरविण्याच्या कसोट्यांमध्ये जातीचे ओपचारिक 
शूद्रत्व, शासकीय / निम-शासकोय नोकऱ्यांमधील प्रथम / 
द्वितीय श्रेणीतले प्रमाण; देशातील बड्या व्यापारी वा 
उद्योग समूहांमधील अस्तित्व / प्रमाण यांचा समावेश 
यात राजकीय हुशारी आहे, पण न्याय व समता या 
मूल्यांची ब॒ज नाही.'कारण एकदा पायाभूत पगुत्व दुर 
झाले को, लोकशाही प्रक्रियेच्या साहाय्याने, ' गठ्ठा 
मतां 'च्या जोरावर स्थानिक-प्रादेशिक पातळीवर राज्य- 
कते बन शकणार्‍या जाती वरील प्रकारचा असमतोल 
द्र करण्यासाठी परिणामकारक वाटचाल क्रू शकतात. 
दुसरी गोष्ट अशी की, नव्या जमान्यात ज्यांचे व्यवसाय 
सामाजिक दष्ट्या अप्रतिष्ठित नाहीत, ज्यांचे व्यवसाय 
भरभराटण्यास अवकाश भाहे, ज्यांना संधी कोणी 
नाकारू शकत नाही, आणि ज्यांचे उत्पन्नही बर्‍यापैकी 
आहे अशा, सापेक्षतः, पुढारलेल्या व सुस्थितीतल्या जातीं- 
मधील व्यक्‍ती सरकारी नोकर्‍याचाकऱ्या वा विशिष्ट 
पांढरपेशे व्यवसाय यांच्याकडे वळल्याच पाहिजेत असे 
नाही. तिकडे वळायचे ठरवल्यावर त्या स्पर्धेत टिकू 


अनुक्रमणिका 


७७ 


शकतात, पुढे येतात हे 
येत आहे. 

अस्पृश्यसदृश पंगुत्व असलेल्या हिंदू सवर्णांमधील 
व अन्य धर्मीय समाजांमधील जाती कोणत्या ते प्रदेश- 
वारच ठरवावे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे. पण खरी 
अडचण ही नाही. उलट, अधिक नेमकेपणाने व काटे- 
कोरपणे त्यांची निवड करता येण्यास अनकूल अशी ही 
बाब आहे. आणि त्या त्या प्रदेशात अशा जाती कोणत्या, 
त्यांची स्थानिक / प्रादेशिक पातळीवर माहितीपण 
आहे. 

मग घोडे पेंड कोठे खात आहे? झारीतले शुक्राचार्य 
कोण कोण आहेत ? मंडळ आयोगाच्या शिफारशीं- 
विरुद्ध आत्मदहून करण्यास कोवळ्या वयातील तरुणांना 
प्रवृत्त करणारे व सरसकट राखीव जागांना विरोध, 
करणारे उच्चवर्णीय / उच्चवर्गीय यांच्यावर ठपका 
ठेवणे योग्यच आहे. पण, मंडल आयोगाच्या शिफारशी 
लागू कराव्यात यासाठी राजकीय संघटन व चळवळ 
करणार्‍यांचेही हेतू तपासुन घेणे आवश्यक आहे. मंडल. 
आयोगाच्या अहवालाची नि:पक्ष सखोल चिकित्सा 
होण्याच्या आड एक प्रक्षु्ध वातावरण तेही तयार 
करीत आहेत. प्रा. देवरे यांचे लेखन अक्ला भडक 
विधानांनी ओतप्रोत आहे. 

न्याय व समता यांच्या प्रस्थापनेसाठी राखीव 
जागांची तरतूद विशेषतः: शिक्षणाच्या उच्च स्तरांवर 
व अंशतः: नोकऱ्यांच्या जागी, व विदोष साहाय्याच्या 
स्वरूपात, व्यापारउदीमाच्या क्षेत्रात आवश्यक व ड्ष्ट 
आहे. पण ती अस्पृश्यसदृश पंगुत्व असलेल्या जातींनाच 
लागू असावयास हवी. हे घडून येण्यासाठी मंडल 
आयोगाने तयार केलेल्या याद्यांमधून कठोरपणे आज 
“ इतर मागासवर्गीय ' कोटीत समाविष्ट अनेक जातींची 
छाटणी करणे गरजेचे आहे. 

त्याच वेळी, राखीव जागांनी 
पंगुत्व दूर होत नाही, जातीतल्या काही व्य तळीवरीहछ 
यांचा उत्कर्ष होतो, ही मर्यादाही ध्यानात ठेवली १ कुटुंबे 

रि री ७॥। पाहिजे 

अशा कनिष्ठ जातींमधील व्यक्‍ती व कुटुंबे यांच ह 
होऊन समाजाच्या वरिष्ठ, राज्यकर्त्या जे प उल्कषे 
प्रतिष्ठित वर्गांमध्येही त्या जातींचो वक थतोतल्या 
होण्यासाठी राखीव जागांची तर: त्‌द मच मध 
यावर जोर देत असतानाही, जातपातळोव तीचे हवी, 


नव्या जमान्यात वर येण्यासाठी रुचे पंगस्व हे 
शिक्षण 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसुन 


चा 


भत १८ ) 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७्ट 


प्रसार, कोशल्ये व क्षमता यांची निमिती, मनोधारणे- 
तील बदल, व्यवसायबदल, व आत्मविदवासाचे संपादन 
या गोष्टी घडून येण्यासाठी व्यापक चळवळ चालवाव- 
यास हवो, हे भर देऊन आग्रहाने सांगितले पाहिजे. हे 
काम करण्यासाठी नव्या अवतारांमध्ये जोतिराव फुले, 
घोंडो केशव कर्वे, बाबुराव जगताप, भाऊराव पाटील 
पुढे येण्याची गरज आहे. 

राहतो ' क्रिमी लेयर'चा मुद्दा. जागा राखीव 
ठेवण्याचे जातपातळीवरील पंगुत्व हे कारण असले तरी 
व्यवहारात, व्यक्‍ती व कुटुंब यांचे पंगुत्व दूर करणारी 
ही तरतूद आहे. ज्यांचे पंगुत्व दूर झाले त्यांनी पांगुळ- 
गाड्याचा आधार सोडावा हे न्याय व समता यांच्या 
प्रस्थयापनेसाठी आवश्‍यक आहेच. पंगुत्व दूर झाले असे 
कोणत्या बाबतीत, कधी म्हणावे, व कसे ठरवावे, याचा 
नेमका व काटेकोर विचार व्हावा हे म्हणणे वेगळे. 
भाणि ' क्रिमी लेयर 'चा मुद्दाच काढू नका, असा 
भाग्रह धरणे वेगळे. ज्या व्यक्‍तीने ( वा पति-पत्नी या 
जोडप्याने ) अमुक एक टप्प्यापर्यंत वाटचाल केली 
आहे त्या व्यक्‍तीच्या (वा जोडप्याच्या ) मुलांना 
पांगुळगाड्याचा आधार घेता येऊ नये अक्या स्वरूपाचे 
हे म्हणणे आहे. 

उदाहरणाथ, सरकारी नोकरीत प्रथम श्रेणी / 
द्वितीय श्रेणी अधिकारी बनलेल्या व्यक्तींच्या ( जोड- 
प्यांच्या ) मुलांबाबत असा नियम का करूनये? या 
नियमाने या दोन श्रेणींमध्ये राखीव जागांच्या तर- 
तुदींच्या आधारे व्यक्ती प्रविष्ट होणे थांबत नाही. 
व्यवसायांमध्ये, व्यापार-उद्योगांमध्ये असा टप्पा 
व्यक्‍तीने गाठला आहे असे कसे ठरवावे, याचा विचार 
जरूर नीट करावा लागेल. पण तो केला पाहिजे; 
आणि तो होऊ शकतो. पंगुत्व दूर झालेल्या कुटुंबातल्या 
मुलांनी हा आधार घेऊ पाहणे हे न्याय व समतेला 


नबाब कु रोड, तागपूर- ४४००१० | 


ज्र 0. 
व ६ स&$नवभारत च््ता 
षक डि ७५ ी 
न्ट।य् 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र च ग र; 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ६ 5.. हा 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


नेंवभारत' 


आयोग आणि आधुनिक पेशवाई : श्रावण 
ब प्रथमावृत्ती; १९ 


जून-जुले, १९९५ 


धरून नाही हे स्वीकृत होणे महत्त्वाचे आहे. 


असे काही सुचविणार्‍्यास ब्राह्मणी मक्तेदारी व 
प्रभुत्व कायम ठेवायचे आहे. त्याला ब्राह्मणी फॅसिझम 
वा आधुनिक पेझववाई पुन्हा एकवार प्रस्थापित करा- 
वयाची आहे, या आशयाचा प्रा. देवरे पुन:पुन्हा करीत 
असलेला हेत्वारोप गंभीर दखल घेण्याच्या पात्रतेचा 
नाही. असा हेत्वारोप न करता त्यांनी चर्चा करावी 
हो गोष्ट अधिक श्रेयस्कर होईल. 

या १ १ नळ 

सत्ता-मत्ता-प्रतिष्ठा, लाभ यांत वाटा मिळविण्याचे, 
प्रस्थापित व्यवस्थेतच सत्ताधारी बनण्याचे राजकारण 
करावयाचे को समग्र क्रांतीचे राजकारण करावयाचे ? 
प्रा. देवरे समग्र क्रांतीचे राजकारण करण्याची 
करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल 
आदर बाळगूनही असे म्हणणे भाग आहे को त्यांच्या 
राजकारणाचे वळण प्रस्थापित व्यवस्थेत सत्ताधारी 
बनण्याचे, सत्ता-मत्ता-प्रतिष्ठा यांत वाटा प्राप्त करून 
घेण्याचे होते. त्यांनी राखीव जागांच्या उपाययोजनेवर 
3 राजकारणावर भर देणे मग सुसंगतच होते. त्यांचा 
पिंड, व विचारांचे वळणही लिबरल होते, ही गोष्ट 
ध्यानात धेतली पाहिजे. प्रा. देवरे यांना समग्र क्रांती 
हवी असेल तर, राखीव जागांची उपाययोजना व 
त्यासाठीचे राजकारण एका मर्यादेनंतर अश्या क्रांति- 
कारक परिवतंनाच्या मार्गातला मोठा अडसर ठरेल हे 
त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. कारण राखीव जागांना 
विरोध करणाऱ्यांचे राजकारण हे आजच्या व्यवस्थेतील 
प्रस्थापितांचे राजकारण असले, तर राखीव जागांवर 
सारा भर देणारे राजकारण हे आजच्या व्यवस्थेतील 
प्रस्थापितांमध्ये प्रविष्ट होण्याचे, त्या इच्छेने केलेले 
राजकारण आहे. 


गोष्ट 
पुर्ण 


1 देवरे; कायजेन मिडिया, ७८ गोकुळ पेठ, 


१३; पृष्ठे ९८; कि. २० रु. 


स्त्रीवादी समीक्षा : सेद्वान्तिक चोकट* 


मिलिंद स. मालशे 


१. प्रस्ताविक 

स्त्रीवादी समीक्षेसंबंधी, किवा स्त्रीवादाविषयी- 
सुद्धा, काही बोलण्या-लिहिण्याचा व सैद्धान्तिक विवेचन 
करण्याचा अधिकार मला स्वतःला आहे की नाही असा 
प्रश्‍न आरंभीच उपस्थित करता येईल. स्त्रीवाद ही 
चळवळ एक * राजकीय ' चळवळ असल्यामुळे या 
प्रकारचा प्रश्‍न तिच्या संदर्भात नैसगिकपणेच उभा 
राहतो असे म्हणता येईल. स्त्रीवादाविषयी काही 
विधाने करताना एक म्हणजे स्वतः बाई असले पाहिजे 
किवा कसे, व दुसरे म्हणजे स्वत: स्त्रीवादीही असले 
पाहिजे किंवा कसे, याचा निर्णय करणे अशक्यच आहे. 
कोणत्याही भाषिक व बौद्धिक व्यवहारामध्य़ लिंगभेदा- 
धिष्ठित अली तत्त्वे कार्यरत असतातच असे जहाल 
स्त्रीवाद्यांचे तत्त्व मान्य केळे तर हा प्रश्‍न अधिकच 
गंतागंतीचा होऊन बसतो. स्त्रीवादाच्या बाजूने काही 
बोलावे तर आश्रयदातेपणाचा आव आणल्याचा 
( ७१॥०पांटांगाषट ) आरोप होऊ शकती, च्या 
विरुद्ध काही बोलावे तर पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या कलाच 
शाहीचा तो आविष्कार ठरू वाकतो ; आणि पृ भ 
: मल्यनिळेंप ? वा. लिंगर्भेदापलीकडं जाणारी अर्श 
बौद्धिक भूमिका संभवतच नाही, तो कन 
संस्कृतीने ( आणि विशेषतः उदारमतवादी व क 
वादी किवा 1100181 1111911158 परंपरेने व छाट 
केलेला एक आभास ठरतो, असेही हा > 
समथेक मानतात. या इंगापत्तीमधून माग घ्‌ ण 
असे मला वाटत नाही. माझी स्वतःची .. ुरतीळ 
आहे की बौद्धिक वादविवाद हे _गंभीरप | को 
असतील तर या वादविवादामध्य भाग घ 

| वा असण्याविषयी, तसेच 

एकमेकांच्या बाई वा ढ॑ वजा. तात्विक 
अधिकाराविषयी वा सत्तेविषयी बोलण्या 


* घळे येथील का. स. 
समीक्षा ' विशेषांकात (वर्षं १, अंक २ 
सौजन्याने पुनर्मुद्रित. 


अनुक्रमणिका 


भूमिकांच्या खंडण-मंडणाकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. 
वादविवादाच्या चोकटीविषयीच सहमत नसेल तर 
कोणत्याही प्रकारचा बौद्धिक व्यवहार वा संवाद 
साधता येणार नाही. 

स्त्रीवादाविषयी व स्त्रीवादी समीक्षेविषयी तात्त्विक 
विवेचन करताना आणखी एक अडचण येते. ती अश्ली 
कौ, स्वतः स्त्रीवाद्यांनी सिद्धान्वविरोधी अशी भूमिका 
घेतलेली आहे. निदान “ सिद्धान्त ' या संकल्पनेचा सवं- 
सामान्यपणे घेण्यात येणारा अर्थ (- अमू, सामान्य 
अशा तत्त्वांची चौकट -) त्यांना संशयास्पद वाटलेला 
आहे. आपल्या सववसामान्य बौद्धिक व्यवहारात, त्याच- 
प्रमाणे सिद्धान्ताच्या प्रक्रियेमध्ये, आपण ज्या वस्तु- 
निष्ठतेची व तकशुद्धतेची अपेक्षा धरतो ती अपेक्षाच 
मुळी पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या प्रामाण्यावर आधारलेली 
आहे, व तीच मुळापासून नाकारायला हवी, असा 
युक्तिवाद काही स्त्रीवादी समर्थकांनी केलेला आहे. 
विशेषतः देरिदा या फ्रेंच तत्त्वज्ञाच्या विरचनावादी 
भूमिकेमधील 'ज्ञानकेंद्रित्व' वा  ' ज्ञानप्रामाण्य ' 
(1080८९1(11811) ही संकल्पना पारंपरिक विचार- 
चौकटीचे वर्णन करण्यासाठी व त्या चौकटीला 
विरोध करण्यासाठी त्यांना उपय्‌कक्‍्त वाटलेली आहे. 
* निश्चितता ' (टटा[1०(४) 'सत्त्व' (त) 
आणि “सत्य ' (एएए॥)) या तीन संकल्पना पाइचात्त्य 
तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत मूलभूत स्वरूपाच्या मानल्या 
गेलेल्या आहेत, असे देरिदाचे म्हणणे आहे. “ 1.0९05 ” 
या संज्ञेचा अथ “ शब्द ' असा असला सरी पाउचात्त्य- 
ज्ञानमीमांसेमध्ये शाश्‍वत सत्याचा वा सत्त्वाच्या 
(९356106) ज्ञानाला 1,0४0 म्हटले गेळे आहे. 
ज्ञानाचा हा प्रकार प्रमाण मानून मग भावना, वासना 
(तढ्झः८) वगैरे गोष्टींना ज्ञानाच्या क्षेत्रातून हद्दपार 


वाणी मराठी प्रगत अध्ययन केंद्राचे मुखपत्र श्रीवाणीच्या “ स्त्रीवादी 
ऑक्टोबर १९९२), प्रसिद्ध झालेला लेख. * श्रौवाणी'च्या संपादकांच्या 


ळी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


८० 


करण्यात आलेले आहे वा दडपण्यात आलेले आहे, 
अशी मीमांसा देरिदा याने मांडलेली आहे. स्त्रोवादी 
समौक्षकांपैकी काहींनी याच प्रकारच्या विरचनावादी 
मीमांसेचा उपयोग करून पुरुषप्रधान सिद्धान्तन- 
प्रक्रियेमधून स्त्रियांना वगळण्यात आलेले आहे असा 
दावा केलेला आहे, आणि त्यामुळे सिद्धान्तन-विरोधी 
अशी भूमिका त्यातून निर्माण झालेली आहे. 

या तऱ्हेच्या सिद्धान्तन-विरोधामधून फारसे काही 
निष्पन्न होईल असे मला वाटत नाही. प्रचलित 
सिद्धान्तनाला विरोध करीत असतानाच स्त्रीवादी 
समीक्षक हे स्वतःही विशिष्ट प्रकारचे सिद्धान्तनच 
करीत असतात, त्यांना एक तात्त्विक भूमिका घ्यावीच 
लागते; त्याशिवाय स्त्रीवाद अक्ली काही सोंदर्य- 
शास्त्रीय वा राजकीय विचारप्रणाली आहे, असे आपण 
म्हणूच शकणार नाही. स्त्रीवादी भूमिका म्हणजे काय 
असे विचारल्यावर तत्त्वच्चेऐवजी स्वत:ला स्त्रीवादी 
म्हणविणाऱ्या लेखकांच्या लेखनाची केवळ यादी द्यावी 
लागणे हे काही चांगल्या बौद्धिक व्यवहाराचे लक्षण 
म्हणता येणार नाही. 

या लेखात आपल्याला स्त्रीवादाची व स्त्रीवादी 
समीक्षेची ऐतिहासिक दृष्टीने मांडणी करायची नसली 
तरी स्त्रीवादी विचारसरणीची ऐतिहासिक मुळे 
थोडक्यात समजून घेणे आवश्यक आहे. पुरुषांबरोबरच 
स्त्रियांनाही मताधिकार असावा यासाठी स्त्रियांची 
झालेली चळवळ पाइचात्त्य जगात एकोणिसाव्या 
शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली. या चळवळीला 
१९१८ च्या सुमाराला फळेही आली. ३० वर्षांच्या 
वर वय आणि नवऱ्याचे वा स्वत:चे घर, सालीना 
पाच पौंडांच्या वर किमत असणारे घर, या दोन 
अटी पूर्ण करणाऱ्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार 
इंग्लंडमध्ये मिळाला. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, त्यांचे शिक्षण, 
त्यांचे स्वत:चे खास प्रश्‍न, पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थे- 
पासून त्यांना हवी असणारी मुक्‍ती, त्यांचा 
सामाजिक-सांस्कृृतिक प्रक्रियेमधील सहभाग, याविषयीचे 
विचारमंथन त्यानंतर सुरू झाले आणि त्यातूनच 
विसाव्या शतकातील स्त्रीवादी विचारसरणीचा जन्म 
झाला असे म्हणता येईल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर या 
विचांरमंथनाला खूपच गती मिळाली, आणि साहि- 
त्याच्या व समीक्षेच्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रीवादी विचारसरणी 
विशेष फोफावली. अमेरिकेमध्ये १९७० च्या सुमाराला 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


जून-जुलं, १९९५ 


स्त्रीविषयक अभ्यासाला व संशोधनालाच शैक्षणिक 
क्षेत्रात स्वतंत्र स्थान प्राप्त झाले. इंग्लंडमध्येही 
पव्डठेठ आणि ए॥८ ०1०1७ 01258 यांसारख्या 
स्त्रीवादी प्रकाशनसंस्था १९७० ते १९८० च्या दरम्यान 
उदयाला आल्या. आज जगातल्या अनेक विद्यापीठांमध्ये 
खास स्त्रीविषयक अभ्यासक्रमांना फार मोठी मागणी 
आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांमध्ये वैचारिक क्षेत्रात 
स्त्रीवादाने वरेच मंथन घडवून आणलेले आहे. 

आता आपल्याला स्त्रीवादी समीक्षेची तात्त्विक वा 
सेद्धान्तिक चोकट तपासायची आहे. स्त्रीवादी भूमिकेच्या 
नेमक्‍या स्वरूपाविषयी अनेक मतप्रवाह असले तरी 
त्यांतले काही धागे मूलभूत स्वरूपाचे मानून या भूमिके- 
मागच्या काही निवडक महत्त्वाच्या प्रमेयांची व तत्त्वांची 
मांडणी येथे करावयाची आहे. ही तात्त्विक मांडणी 
करतानाच स्त्रीवादी समीक्षेचे मूल्यमापनही अर्थातच 
आपण करणार आहोत. 
२. स्त्रीविषयक सिद्धान्तनाच्या पातळ्या 

स्त्रीवादी समीक्षेच्या तात्त्विक भूमिकेचा शोध 
घेताना आढळणारे पहिले प्रमेय म्हणजे स्त्रीविषयीच्या 
सिद्धान्तनाच्या किमान तीन पातळ्या निश्‍चित करून 
त्यांच्यातील परस्परसंबंध तपासणे. ' स्त्री ' या संकल्पने- 
विषयीचे सिद्धान्तन करताना अपरिहारयंपणे पहिल 
पातळी शारीर वा जैविक भेदाची मानावी लागते. 
पुरुष व स्त्रिया यांच्यामध्ये शारीर किवा जैविक 
पातळीवर भेद असतो. ही गोष्ट अगदी उघड आहे. नर 


भाणि नारी हा भेद निसर्गातच आहे. निसर्गाने त्यांची 
शरीररचना भिन्न ठेवलेली आहे. 


परंतु बऱ्याचदा या ज्ारीर वा जेविक भेदाची 
गल्लत सामाजिक-सांस्कृतिक भेदाशी केली जाते. स्त्री 
ही निसर्गत:च नाजुक, गोड, लाजरी, मर्यादाशील, 
विनयश्लील वर्गरे असते भसे आपण म्हणतो, तेव्हा खरे 


विषयीच्या या सामाजिक-सांस्कृतिक अपेक्षांना मर्त 
स्वरूप मिळते ते मिथ्यकथांमध्ये व सा हित्यक्ृतींमध्ये. 
मिथ्यकथांमध्ये व साहित्यामध्ये स्त्रियांच्या ज्या प्रतिमा 
भूत ज्ञालेल्या असतात त्यांच्यावरून समाजाने स्त्रीविषयी 
कोणता साचा ( $(९:८०१]९) तयार केला आहे त्याचा 


अभ्यास करता येतो. -- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्त्रीवादी समीक्षा : संद्वान्तिक चोकट: 


साहित्याला व साहित्यसमीक्षेला जे मूलभूत स्थान आहे 
त्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. 

स्त्रीचे शारीर वा जेविक अस्तित्व आणि स्त्रीत्व 
ही समाजाच्या व संस्कृतीच्या अपेक्षांमधून, स्वप्नां- 
मधून व हितसंवंधांमधून घडत जाणारी संकल्पना, 
यांच्यामधील भेद भाषाविज्ञानामध्ये ध्वनींचा जो 
विचार झालेला आहे त्यातीत एक उदाहरण घेऊन 
स्पष्ट करता येईल. ' क ' आणि “ख हे ध्वनी शारीर- 
दृष्ट्या म्हणजे उच्चारणाच्या दृष्टीने भिन्न आहेत र 
“क? हा अल्पप्राणतर*ख ' हा महाप्राण ध्वनी आहे. 
परंतु मानवी भाषेच्या संरचनेमध्ये या ्ारीर वा 
उच्चारणात्मक भेदाला काही कार्य दिले जाते का, 
त्याला काही ' अर्थ ' दिला जातो का हे तपासणे हे 
वेगळ्या पातळीवरचे काम आहे. मराठीमध्ये ' कळ '- 
* खळ ' यांसारख्या शब्दांची तुलना केली तर असे 
आढळेल की या भाषेत क-ख या भेदाला अर्थभिन्नत्व 
निश्‍चित करण्याचे कार्य दिलेले आहे. याउलट, इंग्लिश 
भाषेत हे दोन ध्वती अर्थभिच्चत्व निश्‍चित करण्यासाठी 
वापरले जात नाहीत. याचा अथे असा की, शारीर वा 
उच्चारणातील भेद आणि भाषिक भेद यांच्यातील 
नाते एकास एक असे असत नाही. ही गोष्ट नर-नारी 
या शरीर भेंदाबाबतही खरी आहे. मर्दानीपणा आणि 
जनानीपण किवा स्त्रैण्य यांच्यात केल्या जाणार्‍या 
भेदाचा संबंध शारीर भेंदाशी नसून सामाजिक- 
सांस्कृतिक अपेक्षांशी आहे. तेव्हा मादोपणा ही शारार 
पातळीवरील संकल्पना, तर स्त्रीत्व ही सामाजिक- 
सांस्कृतिक पातळीवर निर्माण झालेली पमान 
भेद केला पाहिजे असे तत्त्व स्त्रीवादी विचारचौकटीच्य 


मुळाशी आहे. 

वर उल्लेखिलेली स्त्रीत्वाची संकल्पना ण 
गोड, लाजरी, मर्यादाश्लील, विनयशील, वर्गेरे क 
हा समाज व संस्कृतीने घडविलेला एक सोह बाह 
परंतु या साच्याचे खरे स्वरूप लपवून त्याठा भक 
वा जैविक पातळीवरील संकल्पना म्हणून माड 1. 


> 


क्रिवा स्वभाव म्हणून 


ट्‌ 


देणे आणि त्यांत बदल घडवून आणणे, हे राजकीय 
पातळीवरील कार्य स्त्रोवादी तत्त्वज्ञान करीत असते. 
तेव्हा जेविक पातळीवर मादीपणा सामाजिक सांकृतिक 
पातळीवर स्त्रीत्व, आणि राजकोय पातळीवर स्त्रीवाद, 
या तीन पातळ्या एकमेकींपेक्षा वेगळ्या आहेत आणि 
तरीही एकमेकींज्ी संवंधित आहेत, हे स्त्रीवादी 
विचारसणीमागचे एक मूलभूत तत्त्व आहे. ( पाहा : 
॥॥०, 1986) 
२. पुरुषप्रधान सोंदर्य्यास्त्र आणि स्त्रीत्व 

वर उल्लेखिलेल्या तीन पातळ्यांपैकी सामाजिक- 
सांस्कृतिक पातळीवरील स्त्रीत्वाची संकल्पना ऐतिहा- 
सिक दृष्ट्या कशी अस्तित्वात आली व तिचे नेमके 
स्वरूप काय याचे विश्‍लेषण समीक्षेने मिथ्यकथांचे व 
साहित्यक्ृतींचे विशिष्ट प्रकारे वाचन करून केलेले आहे. 
स्त्रीवादी समीक्षेच्या सैद्धान्तिक चौकटीमधील दुसरे 
प्रमेय असे की, स्त्रीत्वाची प्रचलिति सामाजिक-सांस्कृतिक 
संकल्पना पुरुषप्रधान विचारचोकटीमधून आणि त्यावर 
आधारित सोंदर्यश्यास्त्रीय सिद्धान्तांमधून निर्माण 
झालेली आहे. 

पुरुषाशी तुळना करता स्त्रीमध्ये काही गुणधर्मांचा 
अभाव असतो हे पुरुषप्रधान विचारचोकटीचे एक लाडके 
प्रमेय आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी स्त्रीवादी समीक्षकांनी 
भरपूर पुरावे गोळा केलेले आहेत. स्त्रियांची व्याख्याच 
मुळी अनेकदा न्यूनाच्या वा अभावाच्या आधारे 
केळेली आढळते. उदाहरणार्थ, पुरुषाशी तुलना करता 
स्त्रीमध्ये जे न्यून असते त्यातच तिचे स्त्रीत्व असते, 
अशी भूमिका अँरिस्टॉटलने घेतलेली होती. १९ व्या 
शतकाच्या अखेरीस वॉल्टर पेटर याने * कलेतील 
मर्दानीपणा 'विषयी ( 118111111255 ) विवेचन करताना 
असे म्हटले की या सोंदर्यश्यास्त्रीय मर्दानीपणामुळे 
विस्कळितपणा किवा विघटनाची प्रवृत्ती रोखली जाते. 
* उन्माद ' ( 19४९19 )हा खरे तर ' गर्भाशयोन्माद ! 
असतो अशी समजूत त्या काळात प्रचलित होती. 
स्त्रियांना होणाऱ्या या उन्मादाला आणि त्यातून निर्माण 
होणार्‍या असंबद्ध बरळपण्याळा कलेत स्थान असू नये 


कयी ही मुलकी प्रबळ घटक- म्हणजे अशी पेटरची इच्छा होती, आणि या असंबद्धतेवर 
मानण्याची चाल समाजातील गत्याच्या संकल्पनेचे उतारा म्हणून किंवा निदान त्याला एक विरोधी तत्त्व 
अर्थातच पुरुष-खेळत | असतो. हत हा वि ) आणि म्हणून कलेतील * मर्दानीपणाचा 1 पुरस्कार पेटर करीत 
असे * एकसत्त्वीकरण * ( कहो? देणा) करण्यामध्ये होता. स्त्रीपाशी सुसंबद्धता किवा सुसंगतता या गुणाचा 
| ते चतताप गी गीन 
' स्वाभाविकीकरण ' ( व नसतात हे दाखवून अभाव असतो हे या विवेचनामागील ९ म जि 
उरषाचे हितसंबंध कसे गुंतले? ) 
(अ ही टा ) र 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकरा 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


2) 
क्क ही र वे>(९ 
3१ अमृतमहोत्सवी >] 
डोह खर क्क >१७ 
"र्छ, ० जू 
*९ , ऐशा “क 
न” ३ ७ 
आयू 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८२ 


म्हणायला हवे. स्त्रीच्या काम-जाणिवेचा आधार म्हृणजे 
तिला पुरुषाविषयी वाटणारे * लिंग-वेषम्य ' ( ९115- 
८४५) होय असे विसाव्या शतकात फ्रॉईडने प्रति- 
पादन केलेले आहे. या भूमिकेमागेही अर्थातच ' अभाव- 
वादी  तत्त्वच असलेले आढळते. 

येथे दोन मुहे स्त्रीवाद्यांच्या बाजूने मांडता येतील. 
पहिला मुद्दा भाषिक आहे. ' लिंग ' याचा अथे पुरुषाचे 
जननेंद्रिय होत असला तरी ' लेंगिकता ' हा शब्द स्त्री 
व पुरुष या दोहोंच्या काम-जाणिवेला उद्देशून आपण 
मराठीमध्ये का बरे वापरतो ? इंग्लिशमध्ये हा गावा 
शब्द जसा 11111911 19९]४$ या अर्थाने वापरला 
जातो, तसेच काहोसे येथेही दिसते. सर्व मानवांमध्ये 
ऑ बंधुभाव ' किवा 0012111000 असायला हवा असे 
आपण का वरे म्हणतो ? भगिनीभाव ' अशी संकल्पना 
कोणी मांडली तर तिची आपण टिंगलच करतो. 
स्त्रीवाद्यांना या प्रकारचे भाषिक दृष्टिकोण आक्षेपाह 
वाटणे स्वाभाविकच आहे. भाषेच्या वापरातून पुरुष- 
प्रधानता सुचविणारी अज्नी अनेक उदाहरणे स्त्रीवाद्यांनी 
शोधून काढलेली आहेत व या प्रकारच्या वापराविरुद्ध 
आवाज उठविलेला आहे. 

पुरुषकेंद्री विचारव्यूहू हा भाषिक वापराद्वारे 
स्त्रियांवर दडपशाही करीत असतो या मुद्द्याच्या बाब- 
तीत काही वेळा स्त्रीवाद्यांनी अतिरेकही केलेला आहे. 
भाषेच्या व्याकरणामधील लिंगव्यवस्था आणि पुरुष-स्त्री 
हा भेद यांच्यात संवंध जोडला तर अनर्थ उडेल हे 
त्यांनी ध्यानातच घेतलेले नाही. स्त्री व पुरुष दोघांनाही 
उद्देशून लोका) किवा छ300285118311 हे शब्द 
वापरण्याऐवजी एक तर 011811]3९1501 आणि 8[30165- 
९1501 हे शब्द वापरावे, किवा स्त्री असेल तर 
लावाा७0108)1 आणि 930०९50001] म्हणावे, 
याळा कोणाचा फारसा विरोध असण्याचे कारण 
नाही. परंतु नामांची व्याकरणिक लिंगव्यवस्था आणि 
स्त्री-पुरुष हा लिंगभेद, यांमध्ये कोणतेही एकास एक 
नाते असत नाही, हे भाषावैज्ञानिक तथ्य विसरून 
चालणार नाही. नाही तर तुर्कीसारख्या एखाद्या भाषेत 
व्याकरणिक लिंगभेद नाहीत म्हणून ती भाषा बोलणारे 
लोक आपोआपच स्त्रियांना समान दर्जा देणारे ठरतील ! 

व्हा भाषेद्वारे स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाला विरोध 

करताना थोडेसे तारतम्य बाळगणे योग्य ठरेल. 

खरे पाहता वर उल्लेखिलेल्या * पुरुषप्रधान ! 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुल, १९९५ 


भाषिक वापरामागे एक मनोवृत्ती आहे, व ती अर्थातच 
अधिक आक्षेपार्ह आहे. स्त्रियांमध्ये काही न्यून वा 
अभाव आहे, आणि त्यातच तिचे स्त्रीत्व किवा स्त्री 
म्हणून सत्त्व आहे, या दृष्टिकोणाची कलेच्या संदर्भातही 
उदाहरणे सापडतात. विशिष्ट कलाप्रकारांवर स्त्रियांना 
अधिकार नाकारणे हे भारतोौय संगीतात आढळते. 
धृपद-गायको ही मर्दानी मानली जाते व स्त्रियांना ती 
गाऊ देणे अयोग्य ठरविण्यात आलेले आहे. राग आणि 
रागिणी यांत फरक करताना संगीतशास्त्रामध्ये रागाचा 
संबंध संथ लयीशी आणि गांभीर्याशी जोडलेला आहे, 
तर रागिणी ही द्रुत लयीमध्ये असते आणि स्वभावाने 
चंचल असते, असे सांगितलेले आहे. गंभीर ' आणि 
* चंचल ' या संज्ञा अर्थातच मूल्यमापनात्मक आहेत. 
ख्यालगायन हा प्रकार आज स्त्रिया फार मोठ्या प्रमा- 
णात गात असल्या तरी काही समौक्षकांनी याही 
गायन प्रकारावर स्त्रियांचा अधिकार नाकारलेला आहे. 
उदाहरणार्थ, जयपुर घराण्याची व विशेषत: अल्ला- 
दियाखां यांच्या गायकीची चर्चा करताना स्वामी धमंब्रत 
(१रटटा ; पुळपुद ) आणि बबनराव हळदणकर 
(१९९३? ३७-३८) यांनी ही गायकी ' गमकावर 
आधारलेली ' आणि ' जबरदस्त ' अशी होती आणि 
त्यामुळे स्त्रीकंठाला पेलण्यासारखी नव्हती अशी काल- 
बाह्य विचारप्रणालीवर आधारलेली विधाने केलेली 
आहेत. वॉल्टर पेटरच्या 1181111195 इतका टोकाचा 
हा प्रकार नसला तरी स्त्रियांकडे अभाववादी वा न्यून- 
वादी दृष्टिकोणातून पाहण्याचीच ही उदाहरणे म्हणावी 
लागतील. 

सिमॉन द बोवा ( तल उल्चप९०या, 1949 ) या 
प्रख्यात फ्रेंच स्त्रीवादी लेखिकेने प्रथम या प्रश्‍नाला 
तोंड फोडळे असे म्हणता येईल. 111८ 8011 $लळ 
“या आपल्या ग्रंथाच्या शी्षकातून द बोवाने आपले 
विषयसूत्रच मांडलेले आहे : पुरुष हा प्रथम, महत्त्वाचा 
किवा प्रधान, तर स्त्री ही दुय्यम किवा गौण. धर्म, 
कायदा, शिक्षण, विज्ञान, तत्त्वज्ञान या सवंच क्षेत्रांमध्ये 
उुरुषप्रधान व पुरुषकेंद्री विचारचौकटीने स्त्रीकडे 
अभाववादी वा न्यूनवादी दृष्टिकोणातून पाहिलेले आहे. 
या चोकटीत मानवाचे केवल सत्त्व किवा त्याचा “स्व! 
(४८ 01९) हा पुरुषच असतो, आणि स्त्री ही 


नेहमी “पर? (एट ०९) असते. किंवा मानवी 
सत्त्वाचा केंद्रबिदू पुरुष 1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


3-स्त्री ही गेहमी , का: 


९.ततान 


्व््ळी १4५॥्ळ. र्या 
को पश 
(8 नवभारत च 


७५ 


हि! 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाडे 


स्त्रीवादी समीक्षा : सेद्धान्तिक चोकट 


परिघावर असते. स्त्रीत्व म्हणून जे काही नैसगिक 
गुणधर्म मानले जातात ते खरे पाहता पुरुषप्रधान 
समाजाने स्त्रीच्या माथी मारलेले असतात. स्त्रीची, 
भूमिका ही खरे पाहता समाजाने निठिचित केलेली 
असते आणि तीच ' नैसगिक ' म्हणून स्त्रियांच्याही 
गळी उतरवविली जाते. ही विचारचौकट सामाजिक 
जाणिवेत इतकी खोलवर रुजलेली आहे को स्वतः 
स्त्रियांनीही ती आपलीशी केलेलो आहे, व त्यांनाही 
ती नैसर्गिक वाटलेली आहे असे द बोवाचे म्हणणे 
आहे. द बोवाच्या विवेचनावर सात्रेच्या अस्तित्ववादी 
तत्त्वज्ञानाचा खोलवर प्रभाब पडलेला होता. सात्रेत 
जशी मानवाच्या सनातन वा केवल सत्त्वाची कल्पना 
(€552102) नाकारली तक्षीच स्त्रीच्या सनातन किवा 
केवल सत्त्वाची कल्पना द बोवाने नाकारली. जन्मत:च 
कोणी ' स्त्री ' असत नाही. ' स्त्रीत्व ' हे समाजाने, 
संस्कृतीने घडविलेले असते- असे प्रतिपादन करून 
द बोवाने एक अतिशय टोकाची भूमिका घेतलेली 
आहे. ही भूमिका म्हणजे तिच्या अस्तित्ववादी विचार- 
सरणीचा परिपाक म्हणता येईल. 

सँडा गिल्बर्ट आणि सूझन ग्यूबर ((य0९1 व्पात 
ती. शी 1979) यांनी १९ व्या शतकातील > 
लेखिकांचा अभ्यास करताना स्त्रीवादी काव्यशास्त्रा ह 
( एह11115 7०८1105 ) उभारणी का 
विवेचन केलेले आहे. १९व्या शतकामधील व 
लेखनामध्ये आढळणाऱ्या समान विषयसताच्या रण 
प्रतिमांच्या आधारे एक  ऐतिहासिकतेवर आधा ' डीत 
स्त्रीवादी काव्यशास्त्र ' विकसित करण्याचा मा 
केलेला आहे हे काव्यशास्त्र विकसित वारा कख 
ब्लम या अमेरिकन विरचना वादी समीक्षका गी ी 
लेखकांच्या बाबतीत मांडलेल्या * मिळे 
(गाऊंला/ ० छीएथा ०) या त योत प्रथम 
घेऊन विवेचन केलेले आहे. न्लूमच्या तका 


थोडक्यात विचार करू. 

हेरल्ड ब्लूमने 
चौकटीचा आधार घेऊन घार घेऊन 
आराखडा एका नव्या तत्त्वाचा माध तीनशे वर्षांत 
आहे. त्याचे म्हणणे असे की जरी चिता म्हणजे 
काव्याला एका चितेने ग्रासलेले भाच ली आपण 

ल न दडपणाखाल 
आपल्या पुर्वीच 


म्हणण्यासारखे 
चिरडन जाऊ आणि आपल्य र 


अनुक्रमणिका 


दद 


असे काही उरणारच नाही. परंपरेतील श्रेष्ठ कवी हे 
पित्यासारखे असतात. नेहमीच्या आयुष्यात मुलाला 
पित्याविषयी जसे प्रे, आदर आणि असूया वाटत 
असते, तोच प्रकार कवींच्या बावतीतही घडत असतो; 
त्यांनाही पुर्वसूरींबद्दल प्रेमादर वाटत असतोच परंतु 
त्याचवरोबर एक असूया आणि भीतोही वाटत असते. 
उदाहरणार्थ, मिल्टनविषयी इंग्लिश स्वच्छंदतावादी 
कवींना प्रेमादरमिश्रित असुया वाटत होती. स्वत:च्या 
स्वतंत्र जाणिवेला स्थान मिळवून द्यायचे असेल, 
स्वतःच्या काव्यदृष्टीला स्वायत्तता मिळवून द्यायची 
असेल तर पुर्वेसुरींना आव्हान देणे आणि त्यांच्या 
जबरदस्त प्रभावाला विरोध करणे, या गोष्टी कवीला 
कराव्या लागतात. | 

येथपर्यंत ब्लूमची भूमिका पटण्यासारखी आहे, व 
तिच्यात फारसे नवे काही नाही. काव्याच्या क्षेत्रात 
मर्ढेकर असोत वा संगीताच्या क्षेत्रात कुमार गंधर्व 
असोत या कलावंतांनी परंपरेला विरोध करून, म्हणजेच 
बंडखोरी करून, स्वतःचे परंपरेतील स्थान निश्‍चित 
केले यात शंकाच नाही. परंपरा आणि नवा कवी 
यांच्यातील नात्याकडे फ्रॉईडच्या “ ईडिपस गंडा 'च्या 
दृष्टिकोणातून पाहणे, यातही काही आक्षेपार्ह नाही. 
भारतीय संगीताच्या क्षेत्रात गुरु आणि शिष्य यांच्या- 
मध्ये पितापुत्राचे नाते निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे 
आणि या नात्यामध्ये प्रेमादरमिश्चित असूयेचा आढळ 
होतो, हे जाणकार सहज मान्य करतील. परंतु ब्लुम 
एवढ्यावर थांबत नाही. त्याच्या मते कलात्मक परंपरा 
आणि नवीन कवी यांच्यातील लढाई ही एक “मर्दानी 
(1135९01116) लढाई असते : परंपरेचा, म्हणजेच 
पूर्वसुरींचा, प्रभाव नव्या कवींना “ नामदं ' बनवू 
पाहात असतो. त्याविरुद्ध बंड करताना स्वतःची बल- 
स्थाने लक्षात घेऊन प्रत्येक नवा कवी आधीच्या कवींचे, 
त्यांच्या प्रभावशाली काव्याचे एक “ विपरीत वाचन ' 
(गाझी) करीत असतो, त्या काव्यात एक 
। विपरीत अर्थनिठ्चिती ' करीत असतो. ब्लूमने या 
संदर्भात 111911189101 असा शब्द वापरलेला आहे. हा 
शब्द आधुनिक इंग्लिशच्या सर्वसामान्य वापराच्या 
दृष्टीने कालबाह्य झालेला आहे; आज तो फक्त 
कायद्याच्या क्षेत्रात वापरला जातो. परंतु पूर्वी त्याला 
नेहमीच्या वावरात * विपरीत ग्रह व त्यातून निर्माण 


होणारे चुकीचे मूल्यमापन ' असा अर्थे होता. कायद्याच्या 


ह न् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


> 
क नवभारत जून-जुळ, १७९५ 
क्षत्रामध्ये या शब्दाचे पूढील अर्थ आहेत : अ) गेरवर्त- क व्यक्षास्त्राचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे अज्ली भूमिका या 
णक वा कर्तव्यच्यती ( विञ्ेपतः शासकीय कर्मचाऱ्याने दोन ठेखिकांनी बेतलेली आहे. पुरुपप्रधान परंपरेची 
लेली); आ) दुसऱ्याने केळेला गुन्हा अगर देश द्रोही पुनर्मांडणी करताना वब्लूमने  प्रभाव-चिता ' (2४- 
कृत्ये जाणनदजन दडवून ठेवण्याचा गुन्हा. ब्लूम या सवे 1९07 ० 1100९1 ९९ ) ही संकल्पना वापरलेली आहे; 


अर्थांशी मुद्दामच खेळ करतो आहे ही गोप्ट उघड आहे 
परंपरेने या वंडखोरीळा ' गुन्हा ' ठरविणे, त्यावददृळ 
नव्या कवींना “ शिक्षा ' मिळणे, वगेरे अनेक गोष्टी 
त्यातून सूचित होतात 

तेव्हा विपरीत वाचन किवा विपरीत अर्थनिशचिती 

व्या कवीचे एक संरक्षक कवच असते. पूर्वसूरींच्या 
नामर्द वनवू पाहणाऱ्या प्रभावापासून सुटका करून 
घेण्याचा ततो एक डाव असतो. उदाहरणार्थ, शेलीने 
“ ओड ट द वेस्ट विण्ड' या कवितेमध्ये वडंस्वर्थच्या 
*। ओड : इंटिमेशन्स अव्ह इमॉरटॅलिटी ' या कवितेचे 
विपरीत वाचन करूनच काव्यपरंपरेच्या प्रभावाला 
मक्रावला केला. व्लूमने या भागात आपला सिद्धान्त 
इतका ओडून-ताजून लावून दाखविलेला आहेको तो 
स्वतःच ' नवीन सिद्धान्त ' मांडण्यासाठी मुद्ाम विपरीत 
वाचन करतो आहे असे वाटू लागते. 

भारतीय परंपरेतही या प्रकारची विपरीत 
वाचनाची उदाहरणे दाखविता येतील. मुख्यत: वादरा- 
यणसूत्रांचा म्हणजेच ब्रह्मसूत्रांचा उल्लेख या संदर्भात 
करायळा हवा. उपनिषदांमध्ये ग्रंथित ज्ञालेल्या तत्त्व- 
ज्ञानामध्ये येनकेन प्रकारे एक सुसंगतता आहे असे दाख- 
विण्याची घडपड या सूत्रवद्ध अथेविवरणाच्या प्रयत्नात 
आढळते हे एक प्रकारचे विपरीत वाचनच होय. दुसरे 
म्हणजे, ब्रह्मसूत्रांचा अर्थ लावू पाहणारी त्यांच्यावरील 
भाष्ये हीसुद्धा पूर्वसूरींचे सिद्धान्त खोडून काढण्यासाठी 
केळेली विपरीत वाचनेच म्हणता येतील, कारण 
व्रह्मसूत्रांचे नेमके तत्त्व्ञान काय हे एक गूढच आहे 

ब्लूमने पुरुष-कवींच्या संदर्भात जो सिद्धान्त मांडला 
त्य़ाचे आणखी “* त्रिपरीत वाचन ' करून संड्रा गिलबटं 
आणि सूज्न ग्यूबर यांनी आपल्या स्त्रीवादी काव्य- 
शास्त्राची उभारणी केलेली आहे. पुरुषांनी साहित्य- 
शास्त्राच्या क्षेत्रामध्ये दडपश्याही करून स्त्रियांची 
सुस्कटदाडी केळेळी आहे; या पुरुषी अत्याचाराला 
स्त्रियांकडून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया मिळालेल्या 
आहेत. स्त्रियांच्या या प्रतिक्रिया समजण्यासाठी, त्या 
प्रतिक्रियांसागच्या मानसिक प्रक्रिया समजण्यासाठी 
मॉडेल वा ताकिक अनुबंध तयार करणे हे स्त्रीवादी 


अनुक्रमणिका 


याच धर्तीवर स्त्रीप्रधान परंपरेची मांडणी करताना 
* हेखकत्व-चिता । (ताऱटए ण १०॥०'॥॥) हे 
तत्त्व गिल्वटं व ग्यूवर यांनी मांडलेले आहे. 

स्त्रीवादी सोंदर्यशास्त्राची उभारणी करताना 
प्रचलित अद्या पुरुषप्रधान तत्त्वव्यूहाशी मुकावला 
करावा लागतो. या प्रचलित तत्त्वव्यूहाने सर्जनशीलतेचा 
मक्‍ता पुरुषालाच देऊन टाकलेला आढळतो असा गिल्बर्ट 
व ग्यूवर यांचा दावा आहे. ' &प॥0]ठा' ', । लाटा 
या संकल्पना पाइचात्त्य मनामध्ये पुरुषी प्रतिमाच उभ्या 
करतात. स्त्रिस्ती धरमशास्त्रानुसार देव किवा विधाता 
हा पुरुषच मानला जातो. विश्वाची निर्मिती करणारा 
देव जसा पुरुष, तसा भाषिक विदवाची, म्हणजेच 
संहितेची वा साहित्यक्ृतीची निर्मिती करणारा हासुद्धा 
पुरुषच असतो. गिल्बटं आणि ग्यूबर यांचे म्हणणे 
असे को पुरुषप्रधान संस्कृतीने स्त्रीला दोन प्रकारच्या 
प्रतिमांशी जखडून टाकले, आणि लेखकत्वाचा अधिकार 
नाकारून तिला सृजनाच्या सोौमारेषेवाहेर ठेवले 
यांतली पहिली, प्रतिमा म्हणजे ' गह॒देवता ' किवा 
कुटुंबाची काळजीवाहू देवता. ( काल ग एट 
11075९) ; हिचे मुख्य वेशिष्ट्य म्हणजे ती अत्यंत 
' निःस्वार्थी ' असते, तिच्या स्वलळा कोणतीही किमत 
नसते. परंतु या काळजीवाहू देवतेच्या प्रतिमेमागे खरे 
पाहता पुरुषांची एक भीतीच दडलेली आहे. कारण 
पुरुषाला स्त्रीत्वाची भीती वाटत असते. तेव्हा पुरुप- 
प्रधान तत्त्वप्रणाळीने निर्माण केलेली स्त्रीची दुसरी 
प्रतिमा म्हणजे मायावी राक्षसिणीची प्रतिमा होय 
(11015८1). उदाहरणाथ, स्फिक्स, मेड्सा, सर्सी 


(11०९), यांसारख्या मिथ्यक स्त्री-प्रतिमा किवा 
येक्सपिअरच्या किंग लिअरमधील गाँनरिळ आणि 


रेगन, थॅकरेच्या ' वॅनिटी फेअर' या कादंबरीतील 
वेकी ज्ञापं या ' चेटकोण-देवतां ' पाजली (5010155- 
8०११९८४३०७) पृरुपी-थाटाची सृजनदशकक्‍ती असते परंतु 
त्याचबरोबर ती मायावी शक्तीही असते. गिल्बर्ट व 
ग्यूबर यांती आपली या संदर्भातील उदाहरणे केवळ 
एकोणिसाव्या शतकापुरती मर्यादित ठेवलेली नाहीत, 
हे या.ठिकाणी ध्यानात घ्यायला हवे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


१2 
० 3 दी णि १७) 


श्र ७ 


नट 


१ प्रत्> 


(0000006): ह औक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


स्त्रीवादी समीक्षा : सैद्धान्तिक चौकट 


पुरुषसत्ताक विचारव्यूहाने निर्माण केलेली सृजन- 
शक्‍तीविषयीची मिथ्यकथा ही अर्थातच पुरुषकेंद्री 
( 012110011८ ) आहे. स्त्रियांना कवडीमोल 
ठरविणाऱ्या, लेखणीचा हक्‍क त्यांना न देऊन बंधनात 
अडकविणाऱ्या पुरुषप्रधान विचारव्यूहाला आव्हान 
दिल्याखेरीज स्त्रीवादी काव्यशास्त्र उभे राहु शकणार 
नाही असे गिल्बर्ट व ग्यूबर या लेखिकांचे प्रतिपादन 
आहे. एकोणिसाव्या शतकातील लेखिकांना ही ' लेखकत्व 
हिरावून घेतले जाण्याची चिता ' भेडसावत होती. या 
चितेवर मात करायची तर ' सिबिल ' (8901) या 
ग्रीक मिथ्यकथांमधील आदि-लेखिकेच्या प्रतिमेशी 
संबंध जोडावा लागतो. सिबिलविषयीच्या मिथ्यकथा 
या स्प्रिस्तपु्व काळातील आहेत. सिबिल ही खरे पाहता 
एक स्त्री नसून त्या अनेक स्त्री-प्रतिमा आहेत असे 
म्हटले पाहिजे. या स्त्रियांना सर्जनाची खास दैवी 
शक्‍ती लाभलेली असे, तसेच त्या भविष्यवेत्त्याही असत 
असेही मानले जाई. एकोणिसाव्या हातकातील लेखिकांनी 
याच प्रकारची मायावी शक्‍ती किंवा आवाज वापरूत 
निर्मिती केली. वरवर पाहता त्यांच्या लेखनामध्ये 
पुरुषप्रधान व्यवस्थेला विरोध केलेला नसतो, परंतु 
पुरुषप्रधान सोंदर्यशास्त्राला अमान्य ठरेल गधा 
प्रकारच्या आशयाच्या सोल पातळ्या त्यांनी त्यांच्या 
साहित्यामध्ये आविष्कारासाठी वापरल्या असा य॒क्‍्ति- 
वाद गिल्बटं आणि ग्यूबर यांनी केलेला आहे. 
( खाया: 910 ७१०७, 1979: 72 ) 
गिल्बटं आणि ग्यूबर या लेखिकांनी दैरत्द कुल 
सिद्धास्ताचे एक प्रकारचे ' विपरीत वाचन केले शटर 
वर म्हटले आहे. खरे म्हणजे, या समीक्षं 
ल्याशिवाय 
पुरुषप्रधान साहित्याचे ' विपरीत वाचन त 
स्त्रीवादी सौंदर्यशास्त्र उभेच राहू शकणार नाही अश 


ञ खिकांची धारणा री 
नेक स्त्रीवादी ले तनन आविष्कृत झालेल्या 


आणि इतर प्रकारचे साहित्य यां डम मोले 
प्रतिमांचे- विशेषतः स्त्री-प्रतिमांचे- विदल मल 
स्त्रीवादी समीक्षकांनी अतिरेक केला माहि 
भाग आहे. गॉनरिळ आणि रेगन यांच्याब नवी 
लिअरमध्ये दोक्‍सपिअरने कॉडिलियाची गी हीन 
रेखाही रंगविलेली आहे. सृजनाचा मकता 


-नाच मिळालेला 
व रि र्‍या स्त्रियांनाच 
या नावाने ओळखल्या जाण म्य्ञ '(१॥050) 


नची! 
होता असे नव्हे. खरे म्हणजे ग्रीकांचा ह 
ही मिथ्थक स्त्री-प्रतिमा येथे अधिक महत्त्वाची ठराय 


अनुक्रमणिका 


८५ 


हवी. वेगवेगळ्या कला आणि शास्त्रे यांच्या या देवता 
होत्या आणि या प्रतिमांमध्ये चेटूक वा मायावीपणा 
यांचा अजिवात अंश नाही. ]॥एअट हा सर्जनाचा 
संपूर्ण प्रांतच या नऊ देवतांच्या अधिपत्याखाली होता. 
भारतीय परंपरेतही सरस्वती ही वाग्देवता आहे. तिने 
संस्कृत भाषा आणि देवनागरी वर्ण यांचे सृजन केले 
असे मानले जाते. महामाया या भुलविणाऱ्या मायावी 
प्रतिमिवरोवरच आणि काली व चंडिका या उग्र किवा 
"रौद्र स्त्री-प्रतिमांबरोबरच महादेवीची अनेक सोम्य 
आणि सूजनक्लील रूपेही आहेत आणि त्यांच्यामध्ये 
मायावीपणाचा वा चेटकाचा अंशही नाही. उदाहरणाथ, 
उमा, गौरी आणि पावती या सौम्य स्त्री-प्रतिमांचा 
येथे उल्लेख करता येईल. या सगळ्या प्रतिमांचा 
स्त्रीवाद्यांना पार विसर पडलेला दिसतो असे म्हणणे 
भाग आहे. 

तेव्हा पुरुषकेंद्री विचारचोकटीसंबंधी स्त्रीवाद्यांनी 
केलेल्या टीकेचा महत्त्वाचा भाग मान्य करूनही काही 
बाबतींत मतभेद नोंदवायलाच हवा. वस्तुनिष्ठ, निलेप 
अश्ली भूमिका संभवतच नाही; प्रत्येक भाषिक वापरा- 
मध्ये लिंगभेद सूक्ष्मपणे दडलेलाच असतो. तो ' विपरीत 
वाचन ' करून उकलून दाखवायला हवा, अशी विरचना- 
वादी भूमिका घेऊन जहाल स्त्रीवादाने ( 19त1८81 
1011111511) साहित्येतिहासाला अनेक ठिकाणी विकृत 
करून टाकले आहे. 

साध्या भाषेत सांगायचे तर जहाल स्त्रीवादी 
समीक्षा एक प्रकारची “ राजकीय ' खेळी खेळते आहे 
असे म्हणता येईल. जहाल साम्यवादी विचारवंतांनी 
किवा सामाजिक बांधिलकीच्या समर्थकांनी आपल्या 
चळवळीला सोयीचा ठरेल अश्या तर्‍हेने इतिहासाचे 
पुनर्वाचन केलेले आहे. तोच प्रकार स्त्रीवादाच्या 
बाबतीतही झालेला आहे. स्त्रीवादाच्या या राजकीय 
रूपाचा थोडासा विचार करू. रि 
४. स्त्रीवादी समौक्षेचे राजकारण 

स्त्रीवादी समीक्षा ही नेहमीच राजकीय स्वरूपाची 
राहिलेली आहे असे काही स्त्रीवादी मानतात. आधुनिक 
समाजामध्ये विविध प्रकारच्या सामाजिक शोषणाविरुद्ध 
चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहेत. माक्‍संच्या सैद्धान्तिक 
विवेचनामुळे या चळवळींना बौद्धिक चळवळी म्हणूनही 
मान्यता लाभलेली आहे. किंबहुना बौद्धिक आणि 
सामाजिक-राजकोय चळवळींची सांगड घालण्याचे 


०: ि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८६ 


कार्य मार्क्वादाने केले असेही म्हणता येईल. आथिक 
सत्तेच्या आधारे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध झालेल्या 
चळवळी आणि सित्रयांच्या शोषणाविरुद्ध स्त्रीवादाने 
उभी केलेली चळवळ यांच्या भूमिकांमध्ये खूपसे साम्य 
आढळते. मात्र स्त्रीचे पुरुषाने केलेले शोषण हे व्यापक, 
सामाजिक व आथिक शोषणाचा भाग असते कौ नाही 
याविषयी स्त्रीवादी विचारवंतांमध्ये एकमत नाही. 
सिमॉन द बोवा या फ्रेंच स्त्रीवादी लेखिकेची वदललेली 
भूमिका या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखी आहे. वर 
उल्लेखिलेला 11८ 5९2010 5९% हा ग्रंथ फ्रेचमध्ये 
१९४९ मध्ये प्रकाशित झाला. त्या वेळी सार्त्रच्या 
अस्तित्ववादी विचारसरणीचा प्रभाव द बोवावर कसा 
पडला होता हे आता आपण पाहिलेले आहे. याच ग्रंथात 
डाव्या समाजवादी भूमिकेचाही प्रभाव दिसतो. वगं- 
लढा हा स्त्रियांच्या लढ्यापेक्षा अधिक मूलभूत स्वरू- 
पाचा असतो अश्ली तिची धारणा त्या वेळी होती. मानवी 
समतेवर आधारलेली राज्यपद्धती एकदा दृढमूल झाली 
की स्त्रियांच्या समस्या आपोआपच सुटतील आणि 
स्त्रीवादी भूमिकेची गरज राहणार नाही असा विश्‍वास 
त्या वेळी द बोवाला वाटत होता. त्यामुळेच तिने 
स्वतःला स्त्रीवादी न म्हणविता समाजवादी म्हणविले. 
परंतु १९७२ मध्ये तिने स्त्रीमुक्ती संघटनेचे सदस्यत्व 
स्वोकारून स्वत:ला स्त्रीवादी म्हणून घोषित केले. 
समाजवादाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याआधीच 
स्त्रियांच्या मुक्तीची चळवळ उभी केली पाहिजे अशी 
जाणीव या मतपरिवतंनामागे होतो. 

इतर राजकौय विचारसरणीप्रमाणेच स्त्रीवादी 
भूमिकांमध्ये मवाळ व जहाल असे दोन्ही पंथ आढळ- 
तात. त्यांच्यामधील मुख्य फरक पुढीलप्रमाणे सांगता 
येईल. पुरुषसत्ताक व पुरुषकेंद्री विचारचोकटीने स्त्रियांचे 
जे शोषण चालवले आहे त्याला विरोध करून समाजा- 
मध्ये पुरुषाच्या बरोबरीने स्त्रीला समान हक्‍क व समान 
संधी मिळवून देणे हे मवाळ स्त्रीवादाचे मुख्य उदिष्ट 
असते. जहाल स्त्रीवादी मात्र असे मानतात की प्रस्था- 
पित सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक व्यव- 
स्थांच्या चौकटीमध्येच राहून समान हक्‍क वगेरे 
मागण्यापलीकडे स्त्रीवादाने जायला हवे. स्त्रीवादाने 
प्रस्थापित व्यवस्थेलाच नकार द्यायला हवा. स्त्रीत्व या 
संकल्पनेला एकच एक सत्त्व असते असे मानणे ही 
भ्रचलित पुरुषकेंद्री व्यवस्थेची मुख्य खेळी आहे. जहाल 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुलं, १९९५ 


स्त्रीवादाने स्त्रीत्वाला कोणत्याही एक सत्त्वाला 
जखडून ठेवायला नकार दिलेला आहे. 

केट मिळे या लेखिकेने 9६77? />2776768 
(0॥11/६, 1977) या ग्रंथामध्ये अशी भूमिका मांडली 
आहे को पितृसत्ताक समाजव्यवस्था (ऐडपंच्याला) 
हे स्त्रियांच्या शोषणाचे आदि-कारण आहे आणि 
भाथिक व्यवस्था भांडवलल्याहीवादी असो वा साम्य- 
वादी असो, स्त्रियांचे शोषण दोहोंमध्ये होतच राहते. 
समाज कोणत्याही प्रकारचा असला तरी स्त्रियां- 
विषयीचे विशिष्ट प्रकारचे पुवंग्रह सावंत्रिक स्वरूपात 
आढळतात. याचे प्रत्यंतर आपण वर उल्लेखिलेल्या 
भॅरिस्टॉटल, पेटर इत्यादींच्या भूमिकांवरून आलेलेच 
आहे. लोकशाहीवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थांमध्ये- 
घुद्धा स्त्रीविषयक कल्पनांचे रूढिबद्ध घट्ट साचे 
(5(टा९०५७७) वापरले जातात आणि त्यांच्याद्वारे 
पितृसत्ताक व्यवस्थेला स्त्रियांचे शोषण करता येते, 
त्यांना अबला बनविता येते, विशिष्ट सामाजिक, 
सांस्कृतिक व्यवहारांपासून त्यांना दूर ठेवता येते. 
डी. एच. लॉरन्झ, हेन्री मिलर आणि नॉमने मेलर 
या पुरुष कादंबरीकारांया कादंबऱ्यांचे विज्लेषत: त्या 
कादंबर्‍यांतील लेगिकतेचे वाचन एक स्त्री-वाचक म्हणून 
केळे तर त्यातील पुरुषकेंद्री दृष्टिकोण सहज ओळखता 
येतो असे प्रतिपादन मिलेने केलेले आहे. 

स्त्रीवादी समीक्षेने घेतलेली एक महत्त्वाची भूमिका 
म्हणजे वाचकाला आपल्या स्वतःच्या दृष्टिकोणातून 
कोणत्याही संहितेचे वाचन करण्याचा पूर्ण हकक आहे. 
पितृसत्ताक व्यवस्थेमधून निर्माण झालेल त्य 
पुरुषकेंद्री 
संहितांचे वाचन - किवा अधी म्हटल्याप्रमाणे विपरीत 
दाचन- करण्याचा हक्‍क स्त्री-वाचकांना असतो असे 
स्त्रीवादी समीक्षा मानते. शेक्सपिअरसारख्या इंग्लिदा 
लेखकाचे वाचन स्वत:च्या दृष्टिकोणातून करण्याचा 
हक्‍क भारतीय वाचकांना जसा असतो तसाच पुरुषकेंद्री 
संहितांचे स्त्री म्हणून वाचन करण्याचा हक्‍क स्त्री- 
वाचकालाही असतो. 

ही भूमिका वरवर पाहता बिनतोड वाटते; परंतु 
खरे पाहता येथे एक पेच आहे. स्त्री-वाचक म्हणजे 
नक्‍की कोण ? या प्रश्‍नाचे उत्तर स्त्रीवादी समीक्षेला 
देता यायला हवे. केवळ शारीर पातळीवर स्त्री किवा 
नारी असून चालणार नाही. यी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


स्त्रीवादी समीक्षा : सैद्धान्तिक चोकट 


पातळीवर स्त्री म्हणून वावरायला हवे तरच स्त्री-वाचक 
या संकल्पनेला काही अर्थ राहील. परंतु सामाजिक- 
सांस्कृतिक पातळीवर तर पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि 
पुरुषकेंद्री विचारव्यूह आहेत आणि त्यांतून निर्माण 
झालेल्या स्त्रीत्वाच्या साच्यांशी वा सत्त्वांशी संबंध 
राखणारी स्त्री ही खरोखरी स्त्रीवादाला अपेक्षित 
असणारे विपरीत वाचन करूच शकणार नाही. कारण 
ती तर पितृसत्ताक आणि पुरुषकेंद्री विचारव्यूहाचाच 
भाग असणार. तेव्हा स्त्री-वाचक म्हणून होणारे वाचन 
हे स्त्रीवादी वाचनच असायला हवे. म्हणजेच हे वाचन 
: राजकीय ' स्वरूपाचे, पुरुषकेंद्री विचारव्यूह उधळून 
लावणारे, त्यात बदल घडवू पाहणारे, असे विपरीत 


टीपा 


८७ 


वाचनच हवे. स्त्रिया साहित्याचे लेखन व वाचन कसे 
करतात हे दाखविणे एवढ्यापुरते स्त्रीवादी समीक्षेचे 
कार्य मर्यादित राहात नाही. स्त्रीने स्त्री म्हणून कसे 
लेखन आणि वाचन केले पाहिजे याचे काही आदेश 
(0105०19001) स्त्रीवादी समीक्षेला द्यावेच लाग- 
तात. आता हे आदेश द्यायचे तर स्त्रीचे स्त्री म्हणून 
सत्त्व काय हे स्त्रीवादाला सांगता यायला हवे. परंतु तसे 
केले तर पुन्हा पुरुषकेंद्री, एकसत्त्ववादी (९55९112118, 
"९00०४४८ ) भूमिकाच मान्य केल्यासारखे होते. 
स्त्रीवादी समीक्षेपुढील हा मूलभूत पेच आहे आणि 
अजून तरी तो कोणी सोडविला आहे असे वाटत 
नाही. 


१. इंग्लंडमध्ये फ्रेंच साहित्याचे अध्यापन करणार्‍या व 8०2१८०7 / 7८८९८६7 72०07007८8 हा अत्यंत 


उपयकक्‍्त ग्रंथ लिहिणाऱ्या टोरिल मुआ या लेखिकेची पुढील भूमिका पहा : 
010 9 ७९ ८९8] 1 ८]105 ली हिण1115 टाणलाझाा 15 (018, 10 9000ए॥1 281 


टश्टा 00 7 ९प01]. 


२. 17८ १४८७१७०००१ ८7८ ८१॥८ 47070 : 


( ७०, 1985 : ०४०७, 0. शाय ). 


॥॥॥८ ॥70/८072 170८८ ७7७ ८॥८८ ॥१४८०८८- 


(९४7८८॥ - (/४९॥८१८॥'१/ 1,2४८/७॥१/ 7709॥271600072 या ग्रंथाच्या शीषेकावरूनच त्याच्या विषयसुत्राचा 
बोध होईल. लेखिका बनू पाहणाऱ्या स्त्रीला एकोणिसाव्या शतकातील पितृसत्ताक भाणि पुरुषप्रधान समांज- 


चौकटीमध्ये वेडसर मानले जाई असा दावा 


सँड्रा गिल्बटं आणि सूझन ग्यूबर यांनी केलेला आहे. स्त्रीवादी 


काव्यशास्त्रामागील मूलभूत भूमिका त्यांनी पुढीलप्रमाणे मांडलेली आहे : 


810106 000] 


७९016 * | 
पाट गप. 850910९ 1प$. (1092 
&8पण010॥19 (0 ठिप्पाप]१8 १1 
810 लूप पाणी 

३. 01९ टां 
1. 5065 (0 8710056, 
0. कंए ) 

४. १९४९ 
१०४७७ 47762 ॥8०702001201 1912-796 


७ ॥८ 200 0176 &86607व 8४७ 1 


[1 दाटत ७ 01९ 70टय 


उ) 1८ ८00165 01 $00891151 06८४७]००॥1॥९1. 


८8119 ४टिया11110 185065 10१636071१९1४ 0 01९ ९1858 
[15 860 ए०पाला 07 68९४8 01071, (00- १४॥० 316८ 


१1९५7 (0089. ग शा9/ तली॥1101, 1061111115 


अनुक्रमणिका 


ठण ९61] टक्चा] 6९९) 8610110 ७1७ ])81] १९८]1 15 80 
(टर फला, तदीपप्र 983 “ ४ ला, तेदयाऱ णाटया 01९ 


1131008 (0 ८ 80०१४ (181. 1185 111[10)115010600 161 
ठप) ७७089 010 0९0. ( खला वाते लणल, 1979 : 13 ) 


ए१॥पशा'टी1ए 910 1058 (टक $पठात्या8(ट ध्यात १0501. ७०१टा, 


॥टु0०पडए ४७७ तीठपा एटा, 


1 लाुंब्लए० ल टिपांगाडा लाग[०511 1185 9100995 10061 ]0011०91 : 
1101 (0 ९1९9९, 0११08] 0789010605 ( ॥॥०1, 1985 : ८80८, 


मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 82170716 वेड उढक७००१ 1०१७४ : 0०7०४॥४०0४०708 
2 या पुस्तकात द बोवाने पुढीलप्रमाणे कबुली दिलेली आहे: 

5810 ७॥8६1 ७७७ 101. 3 1861111159 0९09056 
8 ली ०8% ७४४०१] 16901४0 ॥॥९11501085 9ए00118109119 
५ टिपा, 1 11681 पीय 00 90९टी- 


इपणष्टटीह. 1 501] एठाते. एट 88012 


नी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नेवभारत जून-जुल, १९९५ 


ब्रि गाड (0 लाळाटुट ७०पाला 5 ट्गपताप्रठा, पा १७०्यक्षपखा एत] प्रा ०1895 पहाट, 
एप मातेलूला0त९1॥19 01 1 35 ७९], फ्रांणाठपा 71110 1९ लोहा (01९५ ढधतए€ 81 
(०8119 तलू९1त€1( 01 यावछापी0ट $0टाटए 35 92 एशळदट. 1 ७०पात 58७ शाक्ा, या ऐवा 
$€186, 1 91] 3 टि1012ऊॉ (०१०५४, 0०८85० 1 1९1]$८त पाळ. ९ पड ती शा छि ८ 
अ[ए8101 0 १०61, 11616 9110 100, 09९09” ठ्पा' ता€81]] 01 5ठटांदयडञया 600८2 ऐना. 
(वढ 8८8पएा, 1984 : 32) 


संदर्भसूची 
गणोरकर, प्रभा. (१९९२ ) “ इरावती कवे यांचे स्त्रीजीवनविषयक विचार : एक प्रश्‍नचिन्ह '.. समाज 
प्रबोधन पत्रिका, २९, १२१, १ ६९-१७५. 


घोंगडे, अश्विनी. (१९९३ ) स्त्रीवादी समीक्षा, पुणे : दिलीपराज प्रकाशन. 


भागवत, विद्युत व शभिळा रेगे ( १९९३) “ भारतीय समाजशास्त्र व स्त्रीपुर्ष विषमता '. समाज 
प्रबोधन पत्रिका, ३०, १२३ : ८९-९५. 


स्वामी धमंत्रत ( १९८८ ) मला उमजलेले अल्लादियाखां, मुंबई : मोज. 
हळदनकर, बबनराव (१९९३?) झुळू पाहणारे दोन तंबोरे आग्रा, जयपुर गायको, पुणे : राजहंस 
प्रकाशन. ( प्रकाशन साल दिलेले नाही, परंतु १९९३ असावे. ) 


5]1०पा, प91०1त ( 1973) ॥/८ 447८९८४/ ग 272/027108 : 4 ८/८०7१/ ० /%८८॥'५ 
४. ९. 0]. 


१९८ 888४०, 810112 (1949 / 1972 ) ॥॥८ 5८८००१ 9८७ ( 
0५ प. 1. 0789)1]69 ) िद्लाणा0150/010) : ऐययाटुपागा. 


0१00000007 1960077 ॥०७७४ : 0“०7०८/५०८८०१७ ८८८८/॥८ 
-1912-1962, 1,516 : ४॥-॥ 


ल्याला, 8ताळ ॥॥. 911 $पडव्याा (पहा ( 1979 ) ॥॥८ २४ढव2००772072 १० ८॥८ 


4402०0 : ॥/८ ॥70772770 विका ळव ६१2 १7०८८८४८८॥४॥७- 0८72८79 1/०027.1/ 
2॥००५०7८०(८०/ : १८५, जिला : शट एपाएदाड 9 01255. 


११111८, 1७८ ( 1977 ) 8८८१८0) /%7२४८८३ ग,गयतठ॥ : ४9४० 
उन, ए'गां]. (1985 )_ ७८८४८7/ ॥690८0 »>0४४८८८७ : ॥४॥०८८०८१७८ 1,४८7०1"/ 
॥॥८०7१/. 1,01001 : शिठपा]टत्ट (1986 ४ 1"७111115( टाचा ४५॥१ दी 
77 14०4१८० /८/४(८/०7/ ॥॥८८०१५/ : ००७७०८४८५८ 2॥7०१८८८१८७/. (105. 


एव, ती शहाला 


«४४८८९. 9८/2००1(2८7' 


(181 पटत. 1969) 


शै. गर्थीटाड0ा वत 1). १०७७४. ) ए,जतगा : उद्वार्डमत, $९६8तदशाट 9116 
एतेण०810181 1.त. 
डड, जं प श् 
झं ची शी ७ 
रः *््र क्षक कळ र क 
॥68४नवभारत 3:35 
न्न धि ७८ र 
न््« अपतमहोत्सवी' त को. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) 


मे. पुं. रेगे 


पार्मिनायडीस 

पार्मिनायडीस हा एलिआ नगराचा रहिवासी. 
एलिआ हे दक्षिण इटलीत वसविण्यात आलेले एक 
ग्रीक नगर होते. त्याच्या वडिलांचे नाव पायरीस 
असे होते. पामिनायडीस हा उच्च कुळातील होता. 
त्याच्याविषयी असे म्हणण्यात आले आहे कौ, “ त्याने 
अत्युत्कृष्ट कायद्यांच्या साहाय्याने आपल्या देशाची 
व्यवस्था घालून दिली. यामुळे प्रत्येक वर्षी नागरिक 
आपल्या अधिकाऱ्यांना, आपण पार्मिनायडीसच्या 
कायद्यांचे पालन करू अशी शपथ घ्यायला लावीत. 
(प्लुटाकं, “ अगेन्स्ट कोलोटीस ' _. “* कोलोटिसच्या 
विरुद्ध '- ११२६ &1) त्याचा काळ अनिठिचित आहे. 
ग्रीक बखरकार त्यांचा जन्म स्त्रि. पू. ५४० मध्ये झाला 
असे मानतात; प्लेटोने एके ठिकाणी त्याचा जन्म 
५१५ च्या सुमारास झाला असे ध्वनित केले आहे. 

डायोजिनीस लेशियसच्या म्हणण्याप्रमाणे “तो 
जेनोफेनिसचा शिष्य होता पण त्याचे विचार त्याने 
स्वीकारले नाहीत. अमीनिअस ( डायोकायटसचा पुत्र), 


ह्या पायथॅगोरसच्या अनुयायाशीही त्याचा संबंध 
जळन आला होता. हा दरिद्री पण सच्छींल होता. त्याने 
वेच अँमीनिअसचा 


विचारांच्या बावतीत अनुवाद केला तो 
होय. तो मृत्यू पावला तेव्हा पार्मिनायडीसने त्याच्या 
स्मतिप्रीत्यथे एक मंदिर बांधळे. कारण पामिनायडीस 
प्रसिद्ध आणि संपन्न कुळातील होता आणि त्याला 
ज्ञांती लाभली ती अँमीनिअसमुळे, ज्ञेनोफेनिसमुळे नव्हे. 
| (डायोजिनीस लेशियस : 
तत्त्ववेत््यांची चरित्रे (> २१) 
अँमीनिअसविषयीच्या ह्या कथेमुळे काही संशो- 
घ्कांनी पामिनायडीसच्या मतांत पायथेंगोरिअन घटक 
शोधून काढण्याचा प्रयत्न क्वेला पण तो व्य्थे ठरला. 


> 


* य़ा लेखाचे पहिले दोन भाग ए 
प्रकाशित झाले. हा तिसरा भाग. “ संपादक 
न. भा. १२ 


अनुक्रमणिका 


पा्मिनायडीसने एका खंडकाव्याची रचना केली 
आहे. ही रचना काहीशा ओबडधोबड अशा हेक्‍सॅमिटर 
वृत्तात आहे. ह्या काव्याचा बराचसा भाग उपलब्ध 
आहे. त्याची सुरुवात एका चमत्कृतीपुर्ण प्रवेश्यकाने 
(प्रोळोग) होते. काव्याचे जे मुख्य शरीर आहे त्याचे 
दोन भाग आहेत. पहिल्या भागाचे श्ौषंक “* सत्याचा 
मार्ग असे आहे. त्याच्यात हे जे विडइव आहे किंवा 
सत्‌ आहे त्याचे खरे स्वरूप काय आहे ह्याविषयीची 
पासिनायडीसची स्वत:ची मते दिली आहेत. दुसरा भाग 
म्हणजे- “ मताचा मार्ग '- ध वे ऑफ ओपिनियन-; 
त्याच्यात निसर्गाच्या स्वरूपाविषयीचे पारंपरिक आयो- 
निअन पद्धतीने केलेले विवरण येते. म्हणजे दृश्य निसगं 
आणि खरेख्रे सत्‌ ह्या तत्त्वज्ञानात रूढ असलेल्या 
विभागणीला पामिनायडीसपासून सुरुवात होते. ह्या 
काव्याचा प्रवेशक आणि 'सत्याचा मार्ग! हा भाग 
बऱयाच प्रमाणात उपलब्ध आहे. ' मताच्या मार्गा 'चे 
काही तुकडे अवशिष्ट आहेत. 

पामिनायडीसचे हे काव्य बरेचसे विक्षिप्त आणि 
कोड्यात टाकणारे आहे. त्याचा दुसरा भाग, “ मताचा 
मार्ग ' हा ' फसवा ', असत्य आहे हे तो स्वतःच म्हणतो. 
पण ह्या खोट्या गोष्टी आपण का लिहिल्या 
ह्याचे स्पष्टीकरण तो देत नाही. “ सत्याचा मार्ग * 
हा फसवा म्हणून लिहिलेला नाही. पण त्याच्यात 
सत्‌ च्या स्वरूपाविषयी जे प्रतिपादन करण्यात आले 
आहे ते अत्यंत विरोधाभासात्मक आहे. शिवाय पार्मि- 
नायडीसची लिहिण्याची शैली सोपी नाही. त्याला जे 
म्हणायचे आहे ते सहज समजेल अश्या रीतीने तो लिहीत 
नाही आणि त्याच्या काव्यातील काही पंक्ती तर 
अनाकलनीय म्हणाव्या इतक्या संदिग्ध आहेत. मूळ 
ग्रंथात नेमका कोणता पाठ होता ह्याविषयी अनेक 


प्रिल-मे-जून, ९४ व जुल-ऑगस्ट-सप्टेंबर, ९४ या अंकांत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२९ 


ठिकाणी अनिश्चितता आहे. हे सर्व असुनही पा्मि- 
नायडोसचा फार मोठा प्रभाव, प्लेटोच्या माध्यमातून, 
पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानावर पडला आहे. 
सेक्स्टस इम्पिरिकस ह्याने पामिनायडीसचा प्रवेशक 
उद्धृत केला आहे : र 
माझ्या हृदयाच्या आकांक्षेचा पल्ला जेथवर 
पोचतो तेथपर्यंत 
मला वाहुन नेणाऱ्या घोड्यांची साथ मला 
होती; त्यांनी मला वाट दाखविली होती. 
आणि देवाने घालून दिलेल्या ज्या मार्गाने ज्ञानी 
माणूस जातो 
त्या प्रसिद्ध मार्गावर मला त्यांनी आणून सोडले 
होते. 5: 
तेथे मळा वाहून नेण्यात येत होते; कारण त्या 
शहाण्या घोड्या 
रथ कष्टाने खेचून मला नेत होत्या आणि काही 
कन्यका पुढे चालून मार्ग दाखवीत होत्या. 
रथाचा आस धगधगताना खोबळ्यातील उथळीत 
गर्जत होता 
कारण दोन्ही वाजूंना गरगरणारी चाके त्याला 
पुढे दामटत होती 
आणि त्या कन्यका, सूर्याच्या कन्या, रात्रीचे घर 
प्रकाशासाठी सोडून देऊन 
आणि आपल्या हातांनी मस्तकावरील अवगुंठन 
मार्गे सारून 
त्याला साथ द्यायला घाईगर्दीने सरसावल्या. 
रात्रीच्या आणि दिवसाच्या मार्गावरील प्रवेशद्वारे 
येथे आहेत, आणि गणेश पट्टो व देहली यांत ती 
बंदिस्त आहेत. 
त्यांतील अंतरे आभाळात उंचावर पोचणार्‍्या 
मोठ्या दरवाजांनी भरली आहेत. 
आणि सर्वांचा प्रतिशोध घेणारी न्यायदेवता 
त्यांच्या किल्ल्या आलटून-पालटून ग्रहण करते. 
तिला कन्यकांनी मृद्‌ शब्दांनी श्ांतविले. 
आपल्यासाठी ह्वारावरील खीळ घातलेला अडणा 
वेगाने मागे सारायला तिचे मन वळविले. 
द्वारे वेगाने मागे फिरलो. त्यांच्या दोन दरवाजांत 
एक वासलेली फट निर्माण झाली. 
त्यांचे उथळीत खृंटींनी आणि मेखांनी 


नव'भारते 


जून-जुले, १९९५६ 


(उघडलेल्या) दरवाजांमधून त्या कन्यकांनी रथ 
आणि घोड्या महामार्गावर सरळ धरून नेल्या. 
त्या देवतेने माझे कृपाळूपणे स्वागत केले आणि 
माझा 
उजवा हात आपल्या हातात घेऊन मला उद्देशून 
ती म्हणाली, 
“हे युवका, घोड्या जोडलेल्या रथाच्या ज्या 
अमत्य सारथ्यांनी तुला माझ्या घरी 
आणून सोडले त्यांचा तू साथी आहेस, तुला मी 
अभिवादन करते. 
कारण कोणत्याही दुर्भाग्याने तुला ह्या मार्गाने 
प्रवास करायला पाठविलेले नाही. 
( कारण माणसांची पावले जेथे उमटतात 
त्यापासुन खचितच खूप दूर असलेला हा मार्ग 
आहे) 
तर क्रजुता आणि न्याय ह्यांनी तुला पाठविले 
आहे. सर्व गोष्टी तू शिकून घेतल्या पाहिजेस; 
(माणसाच्या) विश्‍वासाला आवाहन करणाऱ्या 
सत्याचे निष्कंप हृदय 
भाणि मत्यं माणसांची मते, ज्यांच्यावर खरा 
विश्वास राखता येत नाहो.” (२८.1. 1-30 ) 
( सेक्स्टस इम्पिरिकस, गणितज्ञांविरुद्ध 
श1111) 
सिम्प्लिसिअस ह्याच्यात दोन ओळींची भर घालतो : 
(तो म्हणतो) पामिनायडीसचे म्हणणे असे आहे : 
तू सर्व गोष्टी शिकून घेतल्या पाहिजेस, 
सुरचित सत्याचे निष्कंप ह्द्य 
आणि मर्त्य (माणसांची) 
विश्‍वास राखता येत नाही 


तथापि तू ह्या दुसऱ्या गोष्टीही शिकून घेक्लील- 
जे भासते 


ते सदैव सर्व वस्तूंना आक्रमून, विश्‍वसनीयपणे 
- कसे असणे भाग असते. 

(सिम्प्लिसिअस : “आन ध हेवन्स “वरील 

र भाष्य ५५७.२४-५५८.२) 

प्रोक्ळसने प्रवेशकातील दोन पंक्ती उद्धृत केल्या 


आहेत आणि नंतर आणखी आठ ओळीचे अवतरण 
दिले आहे. ह् 


मते ज्यांच्यावर खरा 


घट्ट “ ज्ञानाच्या भिन्न प्रकारच्या विषयां 
कव क री वषयांना अनसरून 
बांधलेले पंचरशी कोलही सोबत फिरले, प्डेटोने भिन्न प्रकारची प्रमाणे (रीझन) आणि (भिन्न 
मराठीचा र विकास 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास ःमहारा््राचा विकास... 
ळे जने णरज्य मराठी विकास क थह्लार द ्ऱ 
तन यगणकीकत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) 


प्रकारचे) ज्ञान ह्यांच्यात स्पष्टपणे भेद केला आहे. 
पामिनायडीससुद्धा, जरी त्याच्या काव्यामुळे त्याचे 
म्हणणे अस्पष्ट राहते, ह्या दिशेकडे अंगुलिनिर्देश 
करीत होता हे त्याच्या पुढील म्हणण्यापासून दिसून 
येईल : 
* सुप्रकाशित सत्याचे निष्कंप हृदय 
आणि मर्त्यांची मते, ज्यांच्यावर खरा विश्‍वास 
राखता येत नाही.' 
आणि परत 
* आणि पहा मी तुम्हाला सांगतो- जेव्हा हा 
वृत्तान्त तुम्ही ऐकाल तेव्हा तो जतन करा- 
अन्वेषणाच्या एवढ्याच मार्गांची कल्पना करता 
येते: 
एक, ते आहे आणि नसू शकत नाही, 
हा (मनाचा) अनुनय करणारा मार्ग आहे, 
कारण त्याच्यासोबत सत्य असते 
आणि दुसरा, ते नाही आहे आणि असणारच 
नाही - 
हा, मी तुम्हाला सांगतो, पूर्णपणे ज्ञानविरहित 
असा मार्ग आहे. (3. २.१-६) 
आणि, 
कारण जे नाही आहे ते तुम्ही ओळखू शकणार 
नाही (कारण हे करता येणार नाही) 
आणि तुम्ही त्याचा उल्लेखही करू शकणार 
नाही. (3. २.७- ८) 
( प्रॉकलस, ' टायमिअस * वरील भाष्य, 
1 ३४५.११ - २७) 
(वरील 8. १.२९ ह्या ओळीत जो ' सत्य ' शब्द 
आला आहे त्याला सेक्स्टस, सिम्प्लिसिअस आणि 
प्रॉळस भिन्न विशेषणे देतात हे ध्यानात घेण्यासारखे 
आहे. | 
तसेच, वरील 3.२ ह्या उताऱ्यानंतर, दुसऱ्या 
ठिकाणी उद्धृत केलेली पुढील ओळ चपखलपणे 
बसते) : 
कारण ज्यांचा विचार करता येतो आणि ज्या 
अस्तित्वात असतात त्या त्याच गोष्टी असतात. 
सिम्प्लिसिअचे दोन वेगळाले उतारे जर जोडले 
तर आणखी काही ओळी पदरात पडतील : 
« सर्वे गोष्टींचा एकच वृत्तान्त असतो, जे आहे 


९१ 


पुढील शब्दांत सांगतो : 

जे अस्तित्वासाठी आणि विचारासाठी असते ते 

असावेच लागते; कारण ते असु शकते, 

आणि शून्य (नथिंग) असू शकत नाही... (3. ६, 

१-२) 
आता जे प्रत्येकजण बोलतो आणि ज्याचा तो विचार 
करतो ते सत्‌ असेल तर सवं गोष्टींचा एक वृत्तान्त, जे 
आहे त्याचा वृत्तान्त असेल.” 

(सिम्प्लिअस : ' फिजिक्सवरील भाष्य : 
८६. २५-२०) 
दुसरा उतारा असा: 

“ जे परस्परविरुद्ध गोष्टी एकच आहेत असे 
मानतात त्यांना दोष देणाऱ्या पंक्‍्तींमध्ये परस्पर- 
व्याघाती गोष्टी एकत्रितपणे सत्य असू शकत नाहीत 
असे तो दाखवून देतो : 

कारण ते असु शकते, 

आणि शून्य असू शकत नाही. हे म्हणायला 

तुम्हाला मी सांगतो. 

कारण अन्वेषणाच्या ह्या पहिल्या मार्गाने जाण्या- 

पासून (मी तुम्हाला अवरोध करतो. ) 

(5.६ १-३ ) 
पुढच्या ओळी अद्ला : 

जे काहीच जाणत नाहोत ते मत्यं ज्या मार्गाने 

भटकतात 

द्विमृख असे; कारण त्यांच्या हृदयातील दुबळेपण 

त्यांच्या प्रमाथी मनाला वळवीत असते. आणि ते 

वाहून नेले जातात, बधिरही आणि मूकही असे, 
विस्मित झालेले, अविवेको जमाव, 

ज्यांच्या हिशोबी असणे आणि नसणे हे एकच 

असते 

आणि एकच नसतेही; आणि सर्वांचा हा मागं 

स्वत:वरच मार्गे वळतो. ( 3.६ ४-९ ) 

“सत्याचा मार्ग ह्या सबंध भागाची जुळणी 
पुढील तीन उताऱ्यांपासुत करता येते. पहिल्या दोन 
पंक्ती प्लेटोने उद्धृत केल्या आहेत : 

“हे कधीही स्थापित होणार नाही कौ जे नाही 

ते आहे : 

तुमचे विचार अस्वेषणाच्या ह्या मार्गापासून 

अवरोधा ” (3. ७.१-२ ) 

पुढच्या ओळी सेक्स्टसने केलेल्या उद्धरणांपासुन 


त्याचा हा वृत्तान्त असतो ही गोष्ट पार्मिनायडीस लाभतात 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ 


नवभारत 


“ तुमचे विचार अन्वेषणाच्या ह्या मार्गापासून 


अवरोधा 
आणि ख्ढी, जी बऱ्याच अनुभवावर आधारलेली 
असते तिला 
देऊ नका 
ढकलायला, 
तुमच्या निरीक्षण न करणार्‍या डोळ्यांचे, प्रति- 
ध्वनी काय ते ऐकणाऱ्या कानांचे 

आणि जिभांचे दिग्दर्शन करायला, 

पण रणात तावून सुलाखून निघालेले जे प्रमाण 
मी बोललो, आहे. त्याचा विवेकाने (रीजन) 
निर्णय करा. 
आता उरली आहे 


तुम्हाला ह्या मार्गावरून वळाने 


एकच कहाणी, एकच मागं.” 
(3. ७.२-६ ) 


हे उद्धरण सिम्प्लिसिअसने पुढे चालू ठेवले आहे: 


“ आता उरली आहे एकच कहाणी, एकच मार्ग: 
की, ते आहे. आणि त्याच्याविषयी पुष्कळ खुणा 
लाभतात 

की ते सत्‌ आहे म्हणून अज, अविनाशी आहे, 
समग्र एकविध, निष्कंप आणि पूर्ण आहे. ते होते 
असे नाही, ते होईल असे नाही कारण आता ते 
आहे एकवटून, एकमेव, अखंडित. कारण कोणत्या 
जननाचा शोध त्याच्यासाठी तुम्ही घेऊ पहाता ? 
ते कसे, कशापासून वाढले? जे नाही त्याच्या- 
पासून ते आले असे म्हणायला, मानायला मी 
तुम्हाला देणार नाही- कारण असे म्हणता 
येणार नाही, मानता येणार नाही की ते नाही. 
आणि कोणत्या गरजेने, अगोदर किवा नंतर, 
त्याला वाढायला लावले असते-जर जे नाही 
त्यापासून त्याचा प्रारंभ झाला असता ? तेव्हा 
ते एक तर एकान्तिकतेने आहे असे असले पाहिजे 
किवा नाही असे असले पाहिजे. 

शिवाय असे को जे आहे त्याच्यापासून स्वत:हून 
पृथक्‌ असे काही तरी होण्यासाठी विवासाचे बळ 


* ह्याचा अथ असा दिसतो: जे आहे (सत्‌?) ते जर जे (अगोदरच) आहे (सत्‌, ) 
निष्पन्न झाले आहे असे मानले तर ते स्वत:पासून 


झाले आहे. पण मग सत्र 
होईल ही भीती आहे. सत्‌-पासून भिन्न 
नाही. 


अनुक्रमणिका 


जून-जुले, १९९५ 


त्याला अनुज्ञा देणार नाही.* न्यायदेवतेने त्याच्या 
शुंखला सेल केल्या नाहीत आणि त्याला 
अस्तित्वात यायला किंवा विनादा पावायला दिले 
नाही. त्याचे धारण ती करते. ह्या बाबतीतला 
निर्णंय असा आहे: 

ते आहे किवा ते नाही. पण हाही निर्णय झाला 
आहे, अनिवार्यंच आहे तो, की एक मार्ग अचिन्त्य, 
अनामिक म्हणून सोडला जाईल, (कारण तो 
खरा मार्ग नाहो) आणि दुसरा मार्ग, सत्‌ म्हणून 
आणि प्रमाण म्हणून अवलंविला जाईल. 

जे आहे ते मग नाश कसे पावेल ? ते अस्तित्वात 
कसे येईल ? कारण ते जर अस्तित्वात आले तर 
ते नाही आहे, आणि ते जर कधीही अस्तित्वात 
येणार असेल तरीही ते नाही. 

म्हणून जननाचे शमन होते आणि विनाश अश्रृत 
राहतो. ते विभागलेलेही नाही कारण ते सर्व 
एकसारखे आहे. येथे अधिक आहे असे नाही 
(कारण ह्याचा ते संवादी असायला प्रतिबंध 
होईल) | 
येथे कमी आहे असेही नाही; तर जे आहे त्याने 
ते ओतप्रोत भरलेले आहे. ह्यामुळे ते सबंध अखंड 
आहे. कारण जे आहे ते जे आहे त्याच्याशी 
जुळायला प्रवृत्त होते. 

महान साखळ्यांच्या मर्यादांत अचल असलेले ते 
अना[दी भाहे आणि अंतहीन आहे; कारण जनन 
आणि विनाश हे दूर ठिकाणी पोचले आहेत; 
आणि खऱया विश्वासाने त्यांना बाजूला सारले 
आहे. तसेच आणि त्याच अवस्थेत राहणारे ते 
स्वत:शीच राहते आणि म्हणून स्थिर असते. 
कोरण सामर्थ्यंवती अनिवायंतेने, त्याला वेढून 
टाकणार्‍या मर्यादेत ज्यंखलाबद्ध केलेले असते. 
कारण जे आहे ते अपुरे असू नये हे योग्य आहे. 
कारण ते कमी नाही; तसे ते असते तर 


त्याच्यापासून 


पृथक्‌ झाले आहे असे मानावे लागते. कारण सत सत पासून 
पासून म्हणजे सत्‌-पासुन पृथक्‌ असल्यामुळे, भिन्न असल्यामळे असत 
होऊनही आपण सत्‌ राहू या विश्वासाचे बळ सत्‌र-ला असणार 


ढा न् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्शॉ 


ुफिव्णट 


1 


» नवभारत डी! 
शी ७११ टि 


शे 


3७ 


टर वी * 


द्वारा प्राज्तपाठशाळामडळ, बाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) ९२ 


त्याच्यात सर्वच कमी असते. विचार आणि ते 
आहे हा विचार ही एकच गोष्ट आहे 

कारण जे आहे, आणि असे मानण्यात जो व्यक्‍त 
झाला आहे त्याव्यतिरिक्त तुम्हाला विचार 
आढळणार नाही कारण जे आहे त्याहून वेगळे 
आहे किंवा वेगळे होईल असे काहीच असत नाही 
कारण नियतीने ते पूणे असावे आणि अचल 
असावे म्हणून शुंखलाबद्ध केले आहे. 

तेव्हा सर्वे गोष्टी म्हणजे मर्त्यांनी ठेवलेले नाम 
आहे आणि ते सत्य आहे असा विश्‍वास ते 
बाळगतात-- अस्तित्वात येणे आणि नाश पावणे, 
असणे आणि नसणे आणि स्थलांतर करणे आणि 
चमकदार रंग बदलणे. 

आणि अंतिम मर्यादा असल्यामुळे, ते पुरते आहे 
सर्व बाजूंनी, एखाद्या सुगोल कंदुकाच्या आशया- 
प्रमाणे, मध्यापासून सर्व दिशांनी समान. कारण 
ते येथे किवा तेथे अधिक किवा कमी असणार 
नाही. 

कारण आपल्याशी समान असलेल्याशी पोचण्यात 
त्याला अटकाव करील असे, असत्‌ असे काहीच 
नसते. 

आणि अश्या स्वरूपाचेही काही नसते कौ ज्यामुळे 
ते येथे अधिक आहे 

आणि तेथे कमी आहे असे असेल कारण ते सर्व 
अभेद्य आहे. 

म्हणून स्वतःशी सव बाजूंनी समान असे ते 
आपल्या सौमांमध्ये 


एकाकारतेने राहते. 
येथे तुझ्यासाठी मी माझा विश्‍वसनीय युक्तिवाद, 


आणि सत्याविषयीचा विचार थांबवितो. यापुढे 
ऐक मर्त्य मते, माझ्या शब्दांची फसवी रचना 


श्रवण करीत. (3. ८. १-५२) 
(सत्‌) ह्याविषयीच्या पामिनायडीसच्या पंक्ती 


ह्या अज्ञा आहेत : 


ह्यानंतर तो मतांचे विषय असलेल्या वस्तूं- 


विषयी, त्यांच्यासाठी 
भिन्न आदितत्त्वे स्वीकारून, बोलतो. 
( सिम्प्लिसिअस, “ कॉमेन्टरी ऑन ध 
फिजिक्स ' १४४. २५-१४६. २७ ) 
वरील पंक्तींशिवाय “ सत्याचा मार्ग ह्या भागा- 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


तील म्हणून दोन तुकडे प्राचीन ग्रंथांत उद्धृत केलेले 
आढळतात. पण ह्या पंक्ती नेमक्या कुठे बसवायच्या 
हे मुक्र करणे सोपे नाही. 
*“< ज्या गोष्टी अनुपस्थित असल्या तरी मनापुढे 
दृढपणे उपस्थित असतात. 
त्यांच्याकडे पहा. कारण जे आहे त्याला तुम्ही 
धरून राहिला तर जे आहे त्याला तुम्ही स्वतःच 
तोडणार नाही. 
त्याला जगात सवंत्र सर्व मार्गांनी उघळून टाकणार 
नाही किंवा एकत्र येणार नाही.” (3. ४) 
“मी कोठून सुरुवात करतो त्याविषयी मी 
उदासीन आहे. 
कारण तेथे मी फिरून परतणार आहे.” (5. ५) 
“« मताचा मार्ग ” ह्या भागाच्या प्रारंभीच्या पंक्ती 
प्िम्प्लिसिअसने जतन केल्या आहेत. तो म्हणतो, 
“ वुद्धिगम्य क्षेत्राविषयीचा आपला वृत्तान्त पुरा 
केल्यावर पामिनायडीस पुढे म्हणतो : 
* येथे तुझ्यासाठी मी माज्ञा विश्‍वसनीय युक्तिवाद 
आणि सत्याविषयीचा विचार थांबवितो. यापुढे 
तृ ऐक मत्यं मते माझ्या शब्दांची फसवी रचना 
श्रवण करीत. 
कारण दोन आकरतींना नावे देण्याचा निर्धार 
त्यांनी आपल्या मनात केला. त्यातील एकीविषयी 
त्यांनी असे करायला नको होते- आणि येथे 
त्यांनी चूक केली. आणि परस्परविरोधी रूपे 
म्हणून त्यांनी त्यांच्यात भेद केला. 
आणि त्यांच्यासाठी संज्ञा रचल्या, एकमेकांपासून 
त्यांना वेगळ्या करीत, येथे अग्नीची स्वर्गीय 
ज्वाळा, सौम्य, अति लघू, सर्व दिश्यांनी स्वत:शी 
एकात्म असलेली आणि दुसऱ्याशी एकात्म 
नसलेली; आणि दुसरी स्वत:च तिच्या विरोधी 
असलेली - अज्ञानी रात्र, रूपाने गडद आणि 
जड. 
ही सर्वे जुळणारी रचना मी सांगतो तुम्हाला 
म्हणजे एखादे मत्ये मन तुम्हाला मागे टाकणार 
नाही. (3. ८.५०- ६१ ) 
आता हा सवे वृत्तान्त मताच्या स्वरूपाचा आणि 
फसवा आहे असे तो म्हणतो कारण तो केवळ असत्य 
आहे असे नाही तर बृद्धिग्राह्यम अशा सत्याच्या जगातून 
तो इंद्रियग्नाह्यम अशा आभासाच्या, दरशंनी देखाव्याच्या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ह द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९ 


(सौमिंग) जगात आला आहे. थोड्या अवकाशाने ह्या 
दोन तत्त्वांची चर्चा केल्यानंतर तो ( ह्या जगातील ) 
सक्रिय अशा कारणाचा निर्देश करतो. 
* अधिक चिचोळे (पट्टे) शुद्ध (अमिश्रित) 
अग्नीने भरलेले असतात. 
पुढचे (पट्टे) रात्रीने, (पण ते काही ज्वाळांच्या 
खंडांचे निःसारण करतात) 
आणि त्यांच्यामध्ये सरव गोष्टींची शास्ती देवी 
वसते.' (9. १२. १-३ ) 
तो म्हणतो की ती (देवी) सर्व देवांची निर्माती 


आहे. 
“ सर्वे देवांमध्ये प्रथम तिने प्रेमदेवता निर्माण 
केली.” (3. १३) 


तो असेही म्हणतो की, “ती कधी कधी 

आत्म्यांना प्रकाशाकडून अंधाराकडे पाठविते 
आणि कधी कधी विरुद्ध दिशेने पाठविते. ” 

( सिम्प्लिसिअस, काँमेन्टरी ऑन ध 

फिजिक्स ३८. २९-३९. २.१ ) 

प्लुटाकेच्या पुढील उताऱ्यावरून * मताच्या 
मार्गाच्या आशयाची काही कल्पना येऊ शकेल : 


“ पण पामिनायडीसने अग्नी किवा जळ क्रिवा 
कडेकपाऱ्या किवा कोलोटिसच्या म्हणण्याप्रमाणे युरोप 
आणि आशियातील शहरे यांचे विलोपन केले नाही. 
त्याने तर विश्वस्वरूपश्यास्त्राची (कॉस्माँलॉजी) रचना 
केली होती आणि दीप्तिमान व तमस्‌ ह्या तत्त्वांचे 
मिश्रण करून त्यांच्यापासून व त्यांच्या योगे तो सवं 
पदार्थांची व घटनांची निमिती करतो. पृथ्वी आणि 
आकाश, चंद्र आणि तारे ह्यांविषयी तो बरेच 
काही म्हणतो आणि माणसांचा उगम कसा झाला 
ह्याचा वृत्तान्त त्याने दिला आहे. केवळ दुसर्‍या कुणाच्या 
ग्रंथावर टीका करणाऱ्या नव्हे तर स्वत:च्या ग्रंथाची 
रचना करणार्‍या जुन्या काळच्या निसर्ग-तत्त्ववेतत्या- 
प्रमाणे महत्त्वाच्या अशा कोणत्याही गोष्टीचे विवेचन 
करण्याचे त्याने बाकी ठेवलेले नाही.” 

( प्लुटाके : कोलोटिसच्या विरुद्ध १११४७) 

तिम्प्लिसिअसने वर उद्धृत केलेला उतारा काहीशा 
अधिक विस्ताराने दिला आहे. 

“ पुढचे (पट्टे) रात्रीने ( पण ते काही ज्वाळांचे 
निःसारण करतात ). 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


आणि त्यांच्यामध्ये सर्व गोष्टींची शास्ती देवी 
वसते. 
कारण सवे. वस्तूंचा घृणास्पद जन्म आणि मैथुन 
ह्यांची ती अधिष्ठाती देवी आहे, 
माद्यांना नरांशी मिसळायला आणि उलट नरांना 
माद्यांशी मिसळायला ती धाडीत असते.” 
(5. १२) 
वर ज्या “ पट्ट्यांचा ' उल्लेख आहे त्यांचा अधिक 
तपशील असा : “ पाभिनायडीस म्हणतो को एकमेकांना 
*कटाळणार्‍्या पट्ट्यांची एक श्रेणी असते, एक पट्टा 
विरल तत्त्वाचा ( अग्नीचा ), एक गडद तत्त्वाचा 
( तमस्‌ ) आणि त्यांच्या दरम्यान इतर पट्टे, तेजस्‌ 
आणि तमस्‌ ह्यांच्या मिश्रणापासून बनलेले. त्या 
सर्वांना एखाद्या भितीप्रमाणे जे वेढते ते घन असते 
आणि त्याच्या खाली एक भग्नीचा पट्टा असतो. मिश्रित 
पट्ट्यांत जो सर्वांच्या मध्यभागी असतो तो म्हणजे सर्व 
गतीचे, आणि ते सारे (पट्टे ) अस्तित्वात येण्याचे कारण 
असते. ह्याला तो शास्ती देवी आणि (विश्‍वाच्या) 
गुरुकिल्लीची धारक म्हणतो, (किवा) न्यायदेवता, 
नियती म्हणतो. वायू हा पृथ्वीचे स्राव आहे. अधिक 
जोमदारपणे झालेल्या तिच्या सांद्रीकरणातून तिचे 
वाय्वीकरण होते. सूयं आणि आकाशगंगेचे वर्तुळ हे 
अग्नीचे उच्छवास आहेत. चंद्र हा वायू आणि अग्नी 
ह्या दोहोंचे मिश्रण आहे. आकाश (इथर ) ह्या सर्वांना 
वेढते. ते सर्वांच्या वर आहे. ज्याला आपण नभ म्हणतो 
तो तेजाळ भाग रचलेला आहे आणि त्याच्या खाली 
पृथ्वीभोवतालचे प्रदेश.” 
(स्टोविअस, अँन्यॉलांजी 13301 13 ) 
सिम्प्छिसिअसने ' मताचा मार्ग ' 
एक उद्धरण दिले आहे: 
“आणि ज्या अर्थी साऱ्या वस्तूंची नावे ' तेजस्‌ 
आणि ' तमस्‌ ' अशी ठेवली आहेत 
आणि प्रत्येक वस्तूला तिच्या शक्तीनुसार नाव 
दिले आहे 
त्या अर्थी सर्व वस्तू प्रकाश आणि अदृश्य रात्र 
यांची बनलेली आहे, 
दोघांचीही समान, कारण दोघांतही ( प्रकाश व 
रात्र यांत) सहभाग नसलेले काहीच नाही.” 
(सिम्प्लिसिअस ' कॉमेन्टरी ऑन 
फिजिक्स १८०. ९-१९२) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह्यातील आणखी 


७५ 


डम यी 
नवभारत "3 


द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) 


पा्मिनायडीस वस्तूंचे जनन होते हे मान्य करतो 
हे दाखवून देताना सिम्प्लिसिअस पुढील उद्धरण देतो : 
“ पृथ्वी आणि सूय आणि चंद्र 
आणि समान आकाश (इथर), आकाशगंगा 
आणि अगदी पलीकडे असलेला ऑलिम्पस 
आणि ताऱ्यांची उष्ण शक्‍ती ही अस्तित्वात 
यायला प्रेरित कशी झाली ...” (3. ११) 
(सिम्प्लिसिअस : कॉमेन्टरी ऑन 
ध हेवन्स ५५९.१८-२७) 
आणखी एक उद्धरण क्लेमेन्टमध्ये आढळते : 
“ तुम्ही जाणाल आकाशाचे स्वरूप आणि सवं 
खुणा 
आकाशात असलेल्या आणि तेजस्वी सूर्याची शुद्ध 
मश्याळ, आणि त्यांची विनाशक कार्ये, आणि ते 
कुठून अस्तित्वात येतात 
आणि तुम्हाला कळेल वाटोळ्या चेहर्‍याच्या 
चंद्राची वर्तुळात्मक गती 
आणि तिचे स्वरूप, आणि तुम्ही जाणाल त्यांना 


वेढणारे नभ- 

ते कुठून वाढले आणि नियतीने त्याला कसे नेले 
आणि « 

ताऱ्यांच्या सौमांना धारण करण्यासाठी कसे 
जखडले. (3. १०) « 


(क्लेमेन्ट, स्फुटलेखन ४ा!ंण १३८-१ ) 
प्लटाकॅने उद्धृत केलेली पामिनायडीसची एक पंक्ती 
लाभते-.प्लुटाक म्हणतो : 

“ समजा, एखादा तापून लाल झालेले लोखंड 
म्हणजे अग्नीच असतो किंवा चंद्र हा एक (प्रकारचा) 
सूये आहे हे अमान्य करीत असेल, पामिनायडीस प्रमाणे 
त्याचे मत जर असे असेल कोचंद्र हा 

* परप्रकाशी, रात्रौ प्रकाशणारा, पृथ्वीभोवती 
फिरणारा ' (ठे. १४) असतो, तर लोखंडाचा 
उपयोग किवा चंद्राचे वस्तुपण संपुष्टात आणतो 
असे नव्हे. 
(प्लुटाकं, कोलोटिसच्या विरुद्ध १११६ ७) 
तसेच प्ल्‌टाकेने दिलेले पुढील उद्धरण घ्या "| 

“« आकाशात असलेल्या वस्तू संख्यने पुष्कळ 
असल्या तर पामिनायडीस म्हणतो त्याप्रमाणे फक्त 
चंद्र असा आहे की त्याला दुसर्‍याच्या प्रकाशाची जरुरी 


असते : 


अनुक्रमणिका 


६५ 


“ सतत सूर्याच्या प्रकाशाकडे टक लावीत पहात ' 
(5. १५) 

(प्लुटाकं : ' चंद्राच्या चेहऱ्याविषयी ' ९२९ 31) 
भाणखी दोन छोटे उतारे असे भाहेत : 

* वृथ्वी ही गोल आहे आणि (ती विदवाच्या ) 
मध्यस्थानी आहे असे म्हणणारा (पामिनायडीस ) 

हा पहिला होय.” 
(डायोजिनीस लेशियस, तत्त्ववेत्त्यांची 
चरित्रे 17८ २१) 

“ पामिनायडीस पहाटेच्या तार्‍्याला (शुक्र) 
आकाह्यात (इथर) पहिल्या क्रमांकाचे स्थान देतो, 
(हा तारा म्हणजे सायंताराच आहे असे तो मानतो). 
त्यानंतर सूर्य येतो आणि त्याच्या खाली ज्या तेजाळ 
भागाला तो नभ (स्काय) म्हणतो त्याच्यातील तारे 
येतात.” 

(स्टोबिअस, अँन्यॉलॉजो 1 २४, २९) 
ह्यानंतर जीवशास्त्राविषयीचे दोन उतारे पहा : 

“ जुन्या पिढीतील इतरांनीही असे म्हटले आहे 
की नराची गर्भधारणा गर्भाशयाच्या उजव्या भागात 
होते. पामिनायडीसने हे असे मांडले आहे : 

“मुलगे ऊनव्या बाजूत, मुली डाव्या बाजूत.' 
(3. १७) 

(गालेन : हिपोक्रेटीसच्या * साथीचे आजार * 

ह्यावरील भाष्य »४118 1002 1) 

“ पार्मिनायडीसने लिहिलेल्या “ निसर्गाविषयी 
ह्या ग्रंथात तो म्हणतो को कधी कधी माणसांची गर्भ- 
धारणा अक्ली होते की त्याचा परिणाम म्हणून माणसे 
मऊ आणि गुळगुळीत निपजतात. त्याने हे ग्रीक पद्यात 
म्हटले असल्यामुळे मीसुद्धा हा मुद्दा पद्यात मांडतो. 
कारण मी त्याच्या पंक्‍्तीशी जितक्या अधिक जुळू 
शकतील तितक्या जुळत्या लॅटिन काव्यपंक्ती रचल्या 
आहेत कारण त्यामुळे भाषांचे मिश्रण टाळता येईल : 

जेव्हा पुरुष आणि स्त्री एकत्र ( येऊन ) प्रेमाची 
बीजे मिसळतात, 

तेव्हा भिन्न रक्‍तांमुळे धमन्यांत जी ताकद पैदा 
होते 

ती हे मेलन जतन करून सुघटित शरिरे निर्माण 


करते. 
कारण जेंव्हा बीजे. मिसळली जातात तेव्हा 


जर ह्या शक्‍ती 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९द्‌ 


झगडत राहिल्या आणि मिश्र शरीरात एका 
ताकदीत त्या एकवटल्या नाहीत 
तर बीजद्वयापासून जे लिंग उद्‌भवेल 
त्याला ते क्रूरपणे त्रास देईल. (3. १८ ) 
( केलियस ऑरेलिआनस क्रॉनिक 
डिसीझीस 1४ ९) 
थिओफ्रेस्टसने ' विचारा 'विषयी पामिनायडीसच्या 
ज्या कल्पना होत्या त्यांचा वृत्तान्त दिला आहे : 

“ पाभिनायडीसने खरे पाहता (ज्ञानेंद्रियांविषयी ) 
काहीच म्हटलेले नाही-- त्याने इतकेच म्हटले आहे 
को (ज्ञानात) दोन तत्त्वे असतात आणि जे अधिक 
आहे त्यावर ज्ञान अवलंबून असते. कारण जर उष्ण 
किंवा शीत अधिक असले तर त्याप्रमाणे विचार वेगळा 
होतो-- तो जर उष्णावर अवलंबून असला तर तो 
अधिक चांगला व शुद्ध असतो. पण येथेही काही प्रमाण 
आवडऱ्यक असते. तो म्हणतो, 

“ भटक्या अवयवांचे मेळन जसे प्रत्येक प्रसगी 
असते तसे माणसांच्या मनाचे आहे. कारण 
विचार करते ती तीच गोष्ट आहे--- अवयवांचे 
स्वरूप- 
प्रत्येक माणसासाठी; कारण जे अधिक आहे तो 
विचार होय.” (3. १६) 
कारण प्रत्यक्षावळोक करणे आणि विचार करणे ही 
एकच गोष्ट आहे असे तो मानतो- ह्यामुळेच स्मृती 
आणि विस्मरण ह्या गोष्टींच्या मेळनापासून निष्पन्न 
होतात असे तो मानतो. [ पण (उष्ण आणि शीत ही 
तत्त्वे) मिश्रणात समान असली तर काय होईल 
ह्याविषयी त्याने काही म्हटलेले नाही- मग विचार 
करणे शक्‍य होईल की नाही आणि त्याची वृत्ती कशी 
असेल ह्याविषयी तो काही म्हणत नाही.] प्रत्यक्षावलोक- 
( पर्सेप्शन )सुद्धा ह्या दोन विरोधी तत्त्वांपासून 
आपापल्या प्रकृतीनुसार निष्पन्न होते अशी व्यवस्था तो 
लावतो हे त्याच्या वक्‍्तव्यापासून निष्पन्न होते. (ह्या 
वक्तव्यात तो म्हणतो को) प्रेतांना त्यांच्यात अग्नीची 
उणीव असल्यामुळे प्रकाश, उष्णता आणि ध्वनी ह्यांचे 
प्रत्यक्षज्ञान होत नाही पण त्यांच्या विरुद्धांचे-- शीत, 
नीरवता इ. प्रत्यक्षज्ञान होते. आणि सामान्यपणे अस्ति- 
त्वात असलेल्या प्रत्येक वस्तूला काही ज्ञान असते. 
(थिओफ्रेस्टस, ज्ञानेन्द्रियांविषयी ३-४) 
शेवटी पामिनायडीसच्या काव्यात शेवटच्या तीत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जले, १९९५ 


ओळी सिम्प्हिसिअसने जतन केल्या आहेत : 
“ प्रत्यक्षाला आढळून येणाऱ्या जगाचे वणंन केल्या- 
वर तो पुढे म्हणतो : 
“मताला अनुसरून ह्या वस्तू अशा वाढल्या आणि 
आता आहेत 
आणि मग, ह्यानंतर, 
राहणार नाहीत 
आणि त्यांतील प्रत्येकाला माणसांनी एक 
विशिष्ट नाम दिले आहे.' (3. १९) 
(सिम्प्लिसिअस : “ऑन ध हेवन्सवरील 
भाष्य ' ५५८, ८-११) 


पक्व झाल्यावर त्या 


मेलिसस 

मेलिसस हा मूळचा सामोस ह्या बेटाचा. स्त्रि. पु. 
४४१ मध्ये अथेन्सने सामोसविरुद्ध युद्ध पुकारले आणि 
त्या बेटाकडे आपले आरमार पाठविले. युद्ध वराच 
काळ चालले होते. अथीनिअन सेनापती पेरिक्लिस 
ह्याने एके वेळी काही जहाजे दुसऱ्या मोहिमेकडे 
वळविली. प्लुटाकं म्हणतो, 

“त्याने जहाजे दुसरीकडे हाकारल्यानंतर इथजि- 
निसचा पुत्र मेलिसस ह्याने अथीनिअनांवर हल्ला 
करण्यासाठी सामोसच्या नागरिकांचे मन वळविले. 
मेलिसस हा तत्त्ववेत्ता होता आणि सामोसच्या सैन्याचा 
तो सेनापती होता. अथेन्सची थोडीच जहाजे उरली 
होती म्हणून किवा त्यांचे अधिकारी अननुभवी होते 


म्हणून त्यांना क:पदाथ मानू, ( हे धोरण त्याने 
अवलंबिले.) मग जी लढाई जृंपली त्यात सामोस 
विजयी ठरले. 


ह्यामुळे समुद्राचे नियंत्रण त्यांच्याकडे 
आले आणि युद्ध चालू ठेवण्यासाठी आवश्‍यक असलेली, 
आणि त्यांच्याकडे पूर्वी नसलेली बरीच सामग्री त्यांना 
पदा करता आलो. अंरिस्टॉटलने (ही) असे म्हटले आहे 
की एका नाविक युद्धात प्रत्यक्ष पेरिक्लिस मेलिससकडून 
पराभूत झाला होता. 
(प्टुटाकं : पेरिक्लिस १६६ 01)) 
सामोसचा अखेरीस पराभव झाला. पण सामान्य- 
पणे तत्त्ववेत्त्यांकडून घडत नाही अश्ली एक गोष्ट 
मेलिससने केली. इतिहासात त्याने आपली मुद्रा 
उमटविली. ' 
ह्या युद्धाच्या वर्षामुळे मेलिससच्या जीवनातील 
एकच सन आपल्याला निश्‍चित करता 
पाचव्या शतकाचा तिसरा पाद हा "जी ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


येतो. स्त्रि. पु. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) 


असे मानता येते. तत्त्वज्ञानात तो पार्मिनायडीसचा 
अनुयायी होता. त्याचा ग्रंथ म्हणजे पामिनायडीसच्या 
काव्याचे सरळ गद्यात केलेले स्वैर रूपांतर होय असे 
मानता येईल. सिम्प्लिसिअसच्या लिखाणात त्याच्या 
ग्रंथाचे वरेचसे खंड उपलब्ध आहेत. ह्याशिवाय त्याच्या 
सबंध युक्तिवादाची मांडणी दोन ठिकाणी केलेली 
आढळते. एक ठिकाण म्हणजे ' मेलिसस , झेनोफेनिस 
आणि गॉजिअस ह्यांच्याविषयी ' ह्या निबंधात. ह्याचे 
जनकत्व अॅरिस्टॉटलळा देण्यात आले आहे पण ते चूक 
आहे. 

दुसरे ठिकाण म्हणजे सिम्प्लिसिअसने अँरिस्टॉटलच्या 
* फिजिक्स 'वर केलेल्या भाष्यात. ह्या भाष्यातील 
संबंधित उतारा असा : 


“ निसर्ग - तत्त्ववेत्त्यांचे प्रमाणक (अँक्शम्स) 
मेलिससने वापरले आहेत आणि ' उत्पत्ती व विनाश ' 
केला आहे: 


ह्यावरील आपल्या प्रबंधाचा प्रारंभ असा 

जर ते शून्य (नथिंग) असेल तर जणू काही ते 
काही तरी आहे (असे मानून) त्याच्याविषयी काय 
म्हणता येणे शक्‍य आहे? (अर्थात काहीच नाही.) जर 
ते काही तरी असेल तर एक तर्‌ ते (कधी तरी) अस्ति- 
त्वात आले असणार किवा ते नेहमीच अस्तित्वात 
असणार. जर ते अस्तित्वात आले असेल तर ते सत्‌- 
पासून (म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कशापासून ) आले 
असणार किंवा असतू-पासून. पण काहीही असत्‌- 
पासून अस्तित्वात येऊ शकणार नाही .-. किवा सतू- 
पासूनही (अस्तित्वात येऊ शक्रणार नाही कारण मग 
ते नेहमीच अस्तित्वात आहे असे झाले असते आणि 
अस्तित्वात आले आहे असे नसते.) तेव्हा, जे आहे ते 
अस्तित्वांत आलेले नसते. तेव्हा ते नेहमीच अस्तित्वात 
असते. तसेच जे आहे ते कधीही विनाश पावणार नाही. 
कारण जे आहे त्याचे असत्‌-मध्ये परिवर्तन होऊ 
झहकणार नाही ( निसर्ग-तत्त्ववेत्ते हे मान्य करतात ) 


आणि तसेच त्याचे सत्‌-मध्ये परिवर्तन होणार नाही 
आणि नाश पावलेले 


(कारण मग ते राहिलेले आहे 
नाही.) तेव्हा ते नेहमीच अस्तित्वात आहे आणि 
राहील. 


ज्या अर्थी जे अस्तित्वात आले आहे त्याला प्रारंभ 


असतो, त्या अर्थी जे अस्तित्वात आलेले नसते त्याला 
प्रारंभ असत नाही. पण जे आहे ते अस्तित्वात आलेले 
नसते. तेव्हा त्याला प्रारंभ नसतो. तसेच जं नष्ट 


न. भा. १२३ 


अनुक्रमणिका 


९५७ 


होते त्याला अंत असतो आणि जर काही अविनाशी 
असेल तर त्याला अंत नसतो. तेव्हा जे आहेते 
अविनाशी असल्यामुळे त्याला अंत नसतो. पण ज्याला 
आदी नसतो आणि अंतही नसतो ते वस्तुतः अनाद्यनंत 
(इन्फिनिट) असते. तेव्हा जे आहे ते अनाद्यनंत असते. 

जर एखादी गोष्ट अनाद्यनंत असली तर ती 
एकमेवाद्वितीय असते. कारण जर दोन वस्तू असल्या 
तर त्या अनाद्यनंत असू शकणार नाहीत कारण त्या 
एकमेकांच्या अपेक्षेने मर्यादित असणार. पण जे आहे 
ते अनाद्यनंत आहे. ह्यामुळे अस्तित्वाची अनेकता 
असत नाही. तेव्हा जे आहे ते एकमेवाद्वितीय आहे. 

जर ते एकमेवाद्वितीय असेल तर ते अपरिवतंनीय 
असणार. कारण जे एकमेवाहितीय आहे ते नेहमी 
स्वत:शी समरूप (होमोजिनिअस) असते आणि जे 
समरूप असते ते नाश पावू शकत नाही की वाढू शकत 
नाही की आपली रचना बदलू शकत नाही किवा दुःख 
पावत नाही किंवा त्याला व्यथा सहन करावी लागत 
नाही. कारणे ह्यांतील काहीही गोष्ट त्याच्या बाबतीत 
घडली तर ते समरूप असणार नाही. कारण जे 
कोणत्याही प्रकारचा बदल पावते ते एका स्थितीपासून 
दुसऱ्या स्थितीत अवस्थांतर पावते. पण जे आहे 
त्याच्याहून भिन्न असे काही असत नाही. त्यामुळे ते 
बदलणार नाही. तसेच, जे काही आहे ते रिवत असत 
नाही. कारणं जे रिक्त आहे ते शून्य असते, आणि 
शून्य असू शकत नाही. तेव्हा जे आहे ते स्थलांतर 
करीत नाही. कारण रिक्‍त असे जर काही नसेल तर 
त्याला जेथे स्थलांतर करावे असे काही असणार नाही. 
तसेच ते स्वतःमध्ये आकुंचन पावू शकणार नाही. 
कारण तसे झाले तर ते स्वतःहून एकाच वेळी अधिक 
विरल आणि अधिक सांद्र असे दोन्ही असेल आणि ते 
अद्वाक्य आहे. उलट, असे म्हणावे लागेल को जे विरल 
आहे ते त्या कारणाने जे सांद्र आहे त्याहून अधिक 
रिक्‍त असते पण रिक्‍त असे काही असत नाही. जे 
आहे ते भरलेले आहे की नाही हा निर्णय ते इतर 
कश्याला सामावून घेते को नाही हे पाहुन करावा; ते 
जर सामावून घेत नसेल तर ते भरलेले आहे; असेल 
तर ते भरलेले नाही. आता जर ते रिक्‍त नसेल तर 
ते अनिवायंतेने भरलेले असले पाहिजे आणि तसे 
असेल तर ते चल असू शकणार नाही. जे भरलेले 
असते त्याच्यातून जाता येत नाही, (जसे भौतिक 


4: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९्ट 


वस्तूविषयी आपण म्हणतो) हे ह्याचे कारण नव्हे तर 
जे आहे ते सवंधर सत्‌मध्ये जाऊ शकणार नाही 
(कारण त्याच्याशिवाय दुसरे काही नाही) आणि 
असत्‌मध्येही जाऊ शकणार नाही (कारण असत्‌ 
नसते.) 
(सिम्प्लिसिअस : फिजिक्सवरील भाष्य ढे 
१०३-१३, १०४.१५) 
मेलिससने केलेल्या निगमनांचे जे खंड अवशिष्ट 
आहेत ते सर्व सिम्प्लिसिअसमध्ये आढळतात : 

“जे आहे ते अज आहे ( त्याचे जनन होऊ शकत 
नाही ) ही गोष्ट मेलिससने नेहमीचा प्रमाणक वापरून 
दाखवून दिली; [हा प्रमाणक की शून्यापासुन (फक्त ) 
शून्य निष्पन्न होते. ] तो असे लिहितो : 

“जे काही आहे ते नेहमीच अस्तित्वात होते आणि 
नेहमीच अस्तित्वात राहील. कारण ते जर अस्तित्वात 
आले असते तर अस्तित्वात येण्यापुर्वी ते अनिवायंतेने 
शून्य असते. आता जर ते शून्य असते तर शून्य असलेले 
ते कोणत्याही मार्गाने काही तरी बनू शकले नसते.!' 
( ३० 5, 4 ) 

(कित्ता १६२. २३-२६) 

“ मेलिसस हा मुदा अ्या रीतीने मांडतो : 

आता ज्या अर्थी ते कधी अस्तित्वात आले नाही 
पण अस्तित्वात आहे त्या अर्थी ते नेहमीच अस्तित्वात 
होते आणि नेहमीच अस्तित्वात असेल, आणि त्याला 
आदि नाही आणि अंत नाही पण ते अनेंत आहे. कारण 
ते जर अस्तित्वात आले असते तर त्याळा आदि असता 

(कारण ते कोणत्या तरी काळी अस्तित्वात यायला 
लागले असते) आणि अंत असता (कारण ते कोणत्या 
तरी काळी अस्तित्वात राहण्यापासून थांबले असते. ) 
आणि त्याला जर प्रारंभ झालेला नाही आणि त्याचा 
अंत झालेला नाही आणि जर ते नेहमी अस्तित्वात 
होते आणि नेहमी अस्तित्वात राहील, तर त्या 
नाही आणि अंत नाही. कारण जे पुर्णपणे अस्तित्वात 
नसते ते नेहमी अस्तित्वात असू शकणार नाही. (3.२) 

“... तो ज्याप्रमाणे असे प्रतिपादन करतोकोजे 
अस्तित्वात आले आहे ते आपल्या अस्तित्वात सान्त 
असते ( त्याचे अस्तित्व सान्त असते ) त्याप्रमाणे तो 
असेही म्हणतो की जे नेहमी अस्तित्वात असते ते 
आपल्या अस्तित्वात अनम्त असते. त्याच्या पुढील 
विधानात ही गोष्ट त्याने स्पष्ट केली आहे. 


ला आदि 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुलं 7 दी ७. 


“ज्याप्रमाणे ते नेहमी अस्तित्वात असते तसेच 
आपल्या परिमाणात ते नेहमी अनंत असले पाहिजे.' 
(5.३) 

* परिमाण ' ह्याचा अथे विस्तार असा तो करीत 
नाही. कारण तो स्वत:च असे दाखवून देतो की जे 
आहे, अविभाज्य असते : ' जे आहे त्याचे जर विभाजन 
झाले असेल तर( तो म्हणतो ) ते चल असले पाहिजे; 
आणि जर ते चल असेल तर ते अस्तित्वात असणार 
नाही. (5. १० ) 

त्याऐवजी, परिमाण म्हणजे त्याच्या वास्तवतेचा 
उत्कर्ष असा अर्थ तो घेतो. कारण त्याच्या पुढील 
वाक्यात, जे आहे ते अशरीरी आहे असा आपला 
अभिप्राय आहे हे त्याने दाखवून दिले आहे. 

“आता जरते आहेतर ते एक असले पाहिजे. पण 
एक असल्यामुळे त्याला शरीर असणार नाही. 
आणि अनंत अस्तित्व म्हणजे नित्य अस्तित्व हेतो 
पुढील वाक्यात प्रतिपादन करतो. 
“ज्याला आदी आहे आणि अंत आहे असे 
काहीच नित्य किवा अनंत असू शकणार नाही.' 
(5. ४) 
तेव्हा ज्याला आदी आणि अंत नाही ते अनंत 
असते. 
अनंतत्वापासून त्याने अह्वितीयतेचे निगमन केले. 
ते जर एक नसते तर ते दुसऱ्या कशाच्या 
अपेक्षेने मर्यादित असते असे ह्या निगमनाचे रूप 
आहे. (5. ५) 
(सिम्प्लहिसिअस : फिजिक्सवरील 
भाष्य १०९.१९-११०.६) 
सिम्प्लिसिअसने अन्यत्र मेलिससचे अस्तित्वाच्या 
अद्वितीयत्वाविषयीचे निगमन त्याच्याच शब्दांत दिले 
आहे : 

“ आणि ज्या अर्थी मेलिससने आपल्या ग्रंथाचे 
नाव ' निसर्गाविषयी किवा जे आहे त्याच्याविषयी ' 
असे ठेवले आहे त्या अर्थी निसर्ग म्हणजे जे आहे ते असे 
तो मानीत असणार आणि नैसगिक वस्तू म्हणजे 
इंद्रियगम्य वस्तू ह्या अस्तित्वात असलेल्या वस्तू आहेत 
असे तो मानीत असणार हे स्पष्ट आहे. ह्यामुळेच 
बहुधा अँरिस्टॉटलने असे म्हटले आहे की मेलिसस 
जेव्हा जे आहे ते एक आहे असे घोषित करतो तेव्हा 


इंद्रियगम्य द्रव्यांशिवाय ह : जी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (३) 


मानताना दिसतो. कारण जे इंब्रियगम्य आहे ते 
अस्तित्वात आहे असे स्पष्टपणे जाणवत असल्यामुळे, 
जे आहे ते अद्वितीय आहे असे जर असेल तर इंद्रिय- 
गम्य वस्तूंशिवाय अन्य काही अस्तित्वात असणार 
नाही. मेलिसस म्हणतोः ' जर ते अनंत असेल तर ते 
एक असणार कारण ते जर दोन असेल तर हे (दोन) 
अनंत असू शकणार नाही. कारण त्यांना दुसर्‍याच्या 
अपेक्षेने मर्यादा असणार.' (3. ६)” 
(सिम्प्लिसिअस “ध हेवन्स ' वरील 
भाष्य ५५७. १०-१७) 
पण मेलिससने आर्ष (आकेंइक) शेलीत लिहिले 
असल्यामुळे (जरी ते त्याने अस्पेष्टपणे लिहिलेले नाही) 
त्याची ती आर्ष वाक्ये आपण (प्रचलित भाषेत) मांडू या. 
म्हणजे जे ती वाचतात त्यांना त्यांचे जे वेगवेगळे अर्थ 
लावण्यात आले आहेत त्यांतील सर्वात उचित अर्थ 
कोणता ह्याविषयी बिनचूक निर्णय घेता येईल. आता 
आपल्या अगोदरच्या विवेचनाचा शेवट करून आणि 
परिवर्तनाविषयीचे विवेचन प्रविष्ट करून मेलिसस 
म्हणतो : ' तेव्हा अह्या रीतीने ते नित्य, अनंत, एक 
आणि पुर्णपणे समरूप आहे. आणि ते नष्ट होणार 
नाही किवा वाढणार नाही किंवा आपली रचना बदल- 


णार नाही किवा दुःख पावणार नाही किवा व्यथा 


भोगणार नाही. कारण ह्यांपैकी कोणतीही गोष्ट 
त्याळा घडली तर ते एक राहणार नाही. 

कारण जर जे आहे ते बदलले तर ते समरूप नाही 
असे अनिवार्यपणे ठरेल. कारण जे पूर्वी अस्तित्वात होते 
ते नष्ट झालेले असेल आणि जे अस्तित्वात नव्हते ते 
अस्तित्वात येईल. दहा हजार वर्षांत त्याच्यात केसाचाही 
जर बदल झालातर ते कालाच्या सबंध अवधीत पुर्णपणे 
नष्ट झालेले असेल. 

तसेच आपल्या रचनेच्या बाबतीत ते बदलू शकणार 
नाही. कारण जी रचना पूर्वी होती ती नष्ट झालेली 
नसते आणि जे पूर्वी अस्तित्वात नव्हते ते अस्तित्वात 
येत नाही. आणि जर कशाचीही भर पडत नाही, काही 
नष्ट होत नाही किंवा बदलत नाही तर जे आहे ते 
आपली रचना कशी बदलू शकेल ? कारणजरते 
कोणत्याही प्रकारे बदलले तरच त्यायोगे ते आपली 
रचनाही बदलेल. 

त्याचप्रमाणे ते दुःख पावत नाही. कारण जर ते 
दुःख अनुभवीत असेल तर ते सबंध म्हणून अस्तित्वात 


अनुक्रमणिका 


९९ 


असणार नाही. कारण जी गोष्ट दु:खी असते (वेदनेने 
ग्रस्त असते) ती सबंध काळ अस्तित्वात असत नाही 
आणि जी निरोगी असते तिच्याएवढी शक्‍ती तिच्या 
ठिकाणी नसते. शिवाय ते जर दुःख अनुभवीत असेल 
तर ते समरूप असणार नाही. कारण काही तरी कमी 
झाल्याने किंवा कशाची तरी भर पडल्याने ते दुःख 
भोगीत असेल आणि त्यामुळे त्यापुढे ते समरूप राहणार 
नाही. शिवाय जे निरोगी आहे ते दु:ख भोगणार नाही 
कारण मग असलेले आरोग्य नष्ट होईल आणि जे 
अस्तित्वात नव्हते ते अस्तित्वात येईल. 
आणि व्यथेचा अनुभव घेतला तर दुःखाच्या 
अनुभवाविषयी जे युक्तिवाद आहेत ते त्यालाही लागू 
पडतात. 
तसेच ते कोणत्याही संबंधात रिवत नसते. कारण 
जे रिक्‍त असते ते शून्य असते आणि गून्य असल्यामुळे 
असत नाही. 
शिवाय ते हालत नसते. कारण कुठेही सरकायला 
त्याहा (मोकळा) मार्ग नसतो, तर ते भरीव असते. 
कारण ते जर रिक्‍त असते तर त्या रिक्‍त भागात ते 
सरकले असते पण ते रिक्‍त नसल्यामुळे त्याला कोठेही 
सरकायला वाव नसतो. ते (कुठे तरी) दाट आणि 
(कुठे तरी) विरळ नसते. कारण जे विरळ आहेते, जे 
दाट आहे त्याच्याइतके भरीव नसते. जे भरीव आहे 
आणि जे भरीव नाही त्यांच्यात आपण असा भेद केला 
पाहिजे: जर ते काहीही देत असेल किवा स्वीकारीत 
असेल तर ते भरीव नसते; जरते दानही करीत नाही 
आणि स्वीकारीतही नाही असे असेल तर ते भरींव 
असते. आता जर ते रिक्‍त नसेल तर ते अनिवायंतेने, 
भरीव असते. म्हणून जर ते भरीव असेल तर ते हालत 
नाही. (3. ७) 
मेलिससचे म्हणणे असे आहे. 
(सिम्प्लिसिअस : कॉामेन्टरी ऑन ध फिजिक्स 
१११.१५-११२.१५) 
“ हे जे अद्वितीय सत्‌ आहे ते अविभाज्य असल्या- 
मुळे, भौतिक वस्तू जशा सान्त किवा अनंत असतात 
तह्षा त्या (सान्त किवा अनंत) असत नाहीत. कारण 
भौतिक वस्तूंना पामिनायडीस मताच्या विषयांमध्ये 
स्थान देतो आणि मेलिसस म्हणतो : 
* ते एक असल्यामुळे शरीरधारी असण्यापासून ते 
वंचित असते. पण त्याचा असा वस्तुसंचय असता तर 


2 क. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१०० 


१217 


त्याचे भाग असते आणि मग ते एक उरले नसते. 
(पहा. 3. ९) (कित्ता, ८७ ४-७) 

मेलिससच्या ग्रंथाच्या शेवटच्या उपलब्ध खंडावरून 
असे दिसते को त्याच्या ग्रंथात विधायक विभागाप्रमाणे 
एक टीकात्मक, (खंडनात्मक) विभागही होता. 

* मेलिससने गद्यात लिहिले आहे आणि त्यामुळे 
(प्रत्यक्षगम्य वस्तूंविषयीची ) आपली मते त्याने 
(पार्मिनायडीसपेक्षा) अधिक स्वच्छपणे मांडली आहेत. 
ही मते त्याच्या सबंध युक्‍्तिवादात अध्याहृत आहेत 
आणि पुढील उताऱ्यात त्याने ती स्पष्टपणे मांडली 
आहेत. जे आहे ते एक आणि अज आणि अचल असते, 
ते कोणत्याही रिक्‍ततेने खंडित नसते पण स्वतःने ते 
ओतप्रोत भरलेले असते असे सांगून तो पुढे म्हणतो : 

। “ आता एकच गोष्ट अस्तित्वात आहे ह्याची हा 

युक्तिवाद ही सवंश्रेष्ठ लूण आहे. पण पुढे दिलेल्या 
इतर खुणाही आहेत. जर अनेक वस्तू अस्तित्वात 
असल्या तर त्यांतील प्रत्येक वस्तू, मी एकमेव वस्तू 
जशी आहे असे मानले आहे तश्ी असली पाहिजे. जर 
पृथ्वी, आप, वायू आणि तेज आणि लोखंड आणि 
सोने आणि सजीव वस्तू आणि मृत वस्तू आणि काळे 
आणि पांढरे आणि ज्या इतर वस्तु सत्य आहेत असे 
माणसे मानतात- ह्या वस्तू जर अस्तित्वात असल्या 
आणि आपण जे पाहतो व एंकतो ते बरोबर असले तर 
त्यांतील प्रत्येक वस्तू आपल्याला प्रथम जशी भासली 
तशी असली पाहिजे, आणि त्या बदलू शकणार नाहीत 
आणि (आहेत त्याहून ) वेगळ्या बनू शकणार नाहीत 
पण प्रत्येक वस्तू जशी आहे तक्लीच सर्दैव राहिली 
पाहिजे. पण आता आपण असे म्हणतो आहोत कौ 
आपण बरोबर पाहतो आणि ऐकतो, आपली ( वस्तू- 
विषयीची ) समज बरोबर असते. पण जे उष्ण भाहे 
ते थंड झाल्यासारखे आणि थंड उष्ण झाल्यासारखे 
आपल्याला भासते, टणक मृदू झाल्यासारख, मृदू टणक 
झाल्यासारखे भासते, जिवंत वस्तू मरण पावतात आणि 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुल, १९९५ 


जे जिवंत नाही त्याच्यापासून उत्पन्न होतात असे भासते 
आणि ह्या सर्वे वस्तू बदल पावतात असे भासते 
आणि जे होते आणि आता आहे ते कोणत्याच प्रकारे 
समरूप नाही असे दिसून येते. उलट, टणक असलेले 
लोखंड वोटांशी त्याचा संसर्ग झाला की घासले जाते 
(आणि त्याचे कण निघून येतात ) आणि सोने, दगड 
आणि कठीण असलेल्या इतर सर्वे वस्तू यांचेही असेच 
होते; आणि माती आणि दगड जलापासून उत्पन्न 
झालेले भासतात. 


आता ह्या गोष्टी एकमेकींश्नी सुसंवादी नाहीत. 
कारण आपण असे म्हटले आहे की अनेक नित्य वस्तू 
आहेत पण आपल्याला त्या सर्व परिवर्तन पावत 
असल्यासारख्या, ज्या ज्या वेळी आपण त्यांना पाहिले 
तेव्हा त्या जशा होत्या त्याच्याहान बदलत असल्या- 
सारख्या भासतात. तेव्हा हे स्पष्ट आहे कौ आपण 
बरोबर पाहत नाही आणि ह्या अनेक वस्तू आहेत असे 
जे भासते ते भासणे बरोबर नाही. कारण (भासमान) 
वस्तु जर सत्य असत्या तर त्या बदलल्या नसत्या आणि 
प्रत्यक वस्तु जशी भासते तशीच असती; कारण जे 
सत्य आहे त्याच्याहून अधिक समर्थ असे काही नसते. 
आणि त्या जर बदलल्या असत्या तर जे अस्तित्वात 
आहे ते नष्ट झाले असते आणि जे अस्तित्वात नाही 
ते अस्तित्वात आले असते. अज्ञा रीतीने जर अनेक 


वस्तु अस्तित्वात असतील तर एकमेव वस्तू जशी आहे 
तह्या त्या सव असत्या (छे. ८) । 


रि ह्या प्रकारे आपण ( म्हणजे पामिनायडीस व 

ठसस) इंद्रियगम्य वस्तू अस्तित्वात नसतात पण 

असल्यासारख्या भासतात असे का मानतो ह्याचे 

स्वच्छ स्पष्टीकरण देतो. 

(सिप्लिसिअस : ' ध हेवन्स ' वरील 
भाष्य ५५८. १७-५५९.१३) 


(अपुर्ण) 


स, 
| क. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अक्षरवेध 


क ७ य त ला 


___ अंतर (कविता संग्रह) : पना लेले पककणण ण ीा (कविता संग्रह) : प्रज्ञा लोखंडे; मानसभान प्रकाशन, पुणे; 


प्रज्ञा लोखंडे यांच्या कविता १ ९८६ पासून विविध 
नियतकालिकांतून याआधी वाचनात आल्या होत्याच. 
आता त्यांतल्या काही कविता 'अंतःस्थ" या संग्रहा- 
मधून एकत्रित येत आहेत. 

खुल्या कविता वाचत अ 
लिहिण्यामागच्या भूमिकेचा जो अंदाज येत होता, तो 
एकत्रित कविता वाचताना अधिक गडदपणे जाणवत 
राहतो. 
संग्रहात केवळ २३९ कविता आहेत. त्या संख्येनं 
अधिक असाव्यात याचीही गरज नाही. अधिक ताक- 
दीच्या कमी कविताही किती समृद्ध अनुभव देऊ 
शकतात ते हा संग्रह वाचताना जाणवत राहतं. 

थोडीक्ली विभागणी करायची झालीच तर प्रेम, 
स्त्री-पुरुषसंबंधातील ताणतणाव, त्यातलं येणारं मोड- 
हेपण, विस्कटलेपण, त्यातळा हळुवारपणा, घायाळ 
होणं अश्या खूप खोलातल्या स्वतःसंबंधीच्या २६ कविता 
दिसतात आणि त्याबरोबरच सरळ-सरळ सामाजिक 
प्रनांवर, व्यक्‍तींवर भाष्य करणाऱ्या, चळवळींबाबत 
बोलणाऱ्या अशा १३ कविता या संग्रहात आहेत. म्हणजे 
गणितच मांडायचं तर संग्रहातल्या एकूण कवितांपैकी 
२/३२ कविता या “स्व 'ला केंद्रस्थानी ठेवून असलेल्या 
आणि १/२ कविता या सामाजिक. म्हणजे मोठा भाग 
कवयित्रीच्या वैयक्तिक अनुभवविशवाशी थेट संबंधित 
भाहे. 

अर्थात, है जरी असलं तरी ते अगदीच स्वाभाविक 
आहे. ही विभागणी करत असतानाही या दोन्ही प्रका- 
रच्या कवितांमध्ये सरळ-सरळ उभी भित आहे, असं 


मला म्हणायचं नाही. दोवटी एकाच तरल संवेदनशील 
त्यामुळे सरळपणे त्यात 


मनाचे ते आविष्कार असतात. 

कप्पे असणं शक्‍य नाही. आणि ज्या कविमनाचा 
विकास होत असतानाच आसपासच्या सवे परिवर्त- 
नाच्या चळवळींचा संबं 


सताना त्यांच्या कविता 


अनुक्रमणिका 


ध येत असतो, तेव्हा तर सामा-. 


पृ ; किमत ३० रु. 


जिक विषयावरची वाटणारी कविताही वैयक्तिक 
अस्वस्थतेचीही कविता सहज होत- जाते. हे या 
संग्रहाचं एक महत्त्वपुर्ण वैशिष्ट्य मला जाणवत गेलं. 
ज्या काळात प्रज्ञा लोखंडे कविता लिहिताहेत त्या 
काळाचाच हा परिणाम आहे, यात दुमत नाही. दलित 
चळवळीनं उभं केलेलं प्रस्थापितांसमोरचं आव्हान या 
चळवळीचा वाढता रोश, उभं राहणारं क्रांतिकारी 
नेतृत्व, त्यातल्या मारामाऱ्या, नेतृत्वासाठीची स्पर्धा, 
संघटनांचे तुकडे पडणं, त्या नेतृत्वाने सत्ताधाऱ्यांशी 
सौदा करणं, त्यातलं विस्कटलेपण, विफलता, हतारा- 
पणा, स्वार्थीपणा, वश्ाचं राजकारण, चळवळी 
घडताना आणि बिघडताना पाहणं; हे सवे होताना 
ज्या सामान्य माणसांसाठी हे सर्वे चाललंय, ती माणसं 
होती तिथंच असणं, त्यांना सर्वांना ओलीस ठेवणं-, 
आणि स्वाभाविकपणे या सर्वांचा काही काळ गेल्यावर 
पुन्हा विचार करून नव्या मार्गाबाबतची चर्चा असा 
सवे विस्तृत पट या कविता-लिखाणामागे आहे. 
त्यानंतर अभिव्यक्त होणारी ही कविता या वाता- 
वरणात घडत राहते. सहजच ती या सर्वांवर आपली 
प्रतिक्रिया नोंदवते. ते मत व्यक्‍त होताना आधीच्या 
पिढीचा असलेला भक्रस्ताळा सूर कमी होत जातो 
आणि तो अधिक संयमित, समजूतदार होतो तेव्हा तो 
अधिक उत्कट, खोलवर घुसणारा वाटत राहतो. महा- 
नगरातल्या या भोगवट्याबद्दल ती. लिहिते- 
मी जीवाच्या आकांताने 
घट्ट मिटून घेते 
घराची खिडक्या दारे 
मला जपायचींय 
त्याच्या तान्हूल्या डोळ्यांतली 
जगण्याची कोवळी धून... 
( महानगर ) 
उद्याच्या बदलासाठी, त्याच्या क्रांतिकारक स्वरासाठी 


न्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


१०२ 


आज या तान्हृल्या डोळ्यांतील कोवळी धून जपणं हे 
मग या लढाईतल्या आईचं पहिलं कर्तव्य बनत जातं, 
कारण तिला माहिती आहे- 

पडझड माणसांचीच होते असं नाहो 

यृद्ध फ्त सीमेवरच घडतं असं नाही. 


(युद्ध ) 
आणि म्हणून मग ती मीरा नायरला धन्यवाद देते. 
मीरा नायर 
अखेर तू उघडलीस 
महानगराच्या 


आकांताची दारं... 


इःखाल्यात त्याचा भोवरा भिरभिरताना 
महानगरासारखं आपणही निमूट असतो... 
शि ( सलाम बॉम्बे ) 
या सर्वे पसरलेल्या सहानगरातल्या या भोगवट्यात मग 
तो सुर वैयक्तिक दु:खाबाबतही असतो. 
आता पुसायला हवा 
भंधाराचा ओघळ 
कवचातुन दिसतोय 
आभाळाचा हिंदोळ 
| ( हिदोळ) 
है सरळपणे स्वत:ला सावरत जगण्याला तरीही सामोरं 
जाणं. पण अंधार कमी होतच नाही तो तर-- 
क्रतू बदलताना 
तिच्या भकास डोळ्यांत 
अंधार अधिकच दाटून येतो 
(गोंदण) 
किंवा 
आपणच शोधावं स्वत:ला 
इतकं हे भोवतालचं- निबिड भरण्य 
( घुसमट ) 
या अरण्यातली ही ' घुसमट हे सत्य जे स्वोकारण्या- 
शिवाय पर्याय नाही. हा मनाचा समजूतदारपणा. 
त्यातही एक सुप्त आज्यावाद अगदी स्वाभाविकपणे-. 
अंधारानं किती गहिरं नातं जोडलं 
जे उलगडताना 
प्रकाशाची फुले अंगभर गोंदलेळी.. , . 


( अंतःस्थ ) 


नवभा'रत 


जून-जुलं, १९९५ 


हे असं अंधाराशी 


गहिरं नातं, जोडताना 

दूर असवाची आता 

दिवेलागण झालेली 

अंतर्यामी गात्र तुझी 

माझ्या देहात वाजलेली- 

( दिवेलागण ) 
साथ आहेच. 


आठवण आजचं एकाकी 
त्या सोबतीला -- 


तू भेटलास तेव्हा 
ञकाश नुकतंच निवळलेलं. 


प. मळ जळ क. *--- -< 


आकाठशच वळचणीला बांधलंस 
(तृ भेटलास तेव्हा.) 
किवा- 
शुला चढे उंच उंच 
बाधा कसली जडली 
थांग लागेना काठाचा 
पूड प्राणाची सजली 


(झुला) 
अशा वेळी मनातले स्वप्न जागे असतेच 
अंगभर माझ्या 
चांदणे सजावे 
'मीपण माझे 
तुझ्यात मिटावे 
(स्पशेलिपी) 


पण वास्तवात वाट्याला जे येतं ते 
जंगल अजून धुमसतंय 
एक पाखरू जखमी 
आपलं घरटं शोधतंय 
आणि मग स्वत:च स्वत:छा प्रश्‍न विचारणं-- (दिक) 
ह्या घनघोर वावटळीत 
रक्तात थिजलेला वणवा 
कुठवर बांधावा 
अस्तित्वावर पहारा ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ही 


& अमृतमहोत्सवी 3 
०९५“ अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अक्षरवेध १०३ 


पण आयुष्याचे अर्थ 

असे अचानक दाटून ... 
घरंगळूही लागतात अवेळी 
हा माझा पराभव 

की वादळात सतत चाललेल्या 
पावलांचा ठसा ? 

(प्रश्‍न) 
आणि या सर्वांत शेवटी शांतपणे एकमेकांतल्या तणावा- 
बाबत एका निष्कर्षाला येणं- 

आपल्यातच किती अंतःस्थ कप्पे 
वावरत असतात 
एकमेकांना अनोळखी असल्यागत 
(अंतःस्थ ) 
आणि जेव्हा हे समजून येतं की एकमेकांतले हे अंतःस्थ 
कप्पे ठेवल्यानं हे दुरावणं अटळ होतंच, तेव्हा ते 
स्वीकारतानाही त्याच्यांसाठी एक अतिशय संयमित 
प्रश्‍न कवयित्री उभा करते, जो सर्वच विस्कटल्या स्त्री- 
पुरुषसंबंधाबाबत प्रातिनिधीक होत जातो- 
वळचणीला बांधावीत दुःखं 
आणि व्हावं मार्गस्थ 
इतका सोपा नसतो हा प्रवास 
हे मी तुला सांगायलाच हवं का प्रिय ? 
(अथं) 
या कोकिळेंने मात्र 
ही रुपेरी बेडी आता तोडलीय 
करपलेल्या आज्रवृक्षांवर 
ती आता कंठ फुटेपर्यंत गातेय 
आणि भर शिक्षिरातही तिच्या 
निळ्या स्वप्नांना 
आता ती एंकटीज सामोरी जातेय. 
(कोकिळा) 
। निळ्या स्वप्नांना * एकटीनं सामोरं जाण्याची जेव्हा 
तेव्हा मार्गही शोधणं आवश्यक 


मनाची तयारी होते 
असतं. तो मार्ग नक्की झेटेळ हा विश्वासही ठवावा 
गोधावी लागतात, 


लागतो. त्या दु:खामांगंची मुळं श॑ 
तेव्हाच त्यावर उपाय काढता येतात- 
स्त्रीत्वाचा मूक आक्रोश सजवण्यात 
धन्य झालेली आपली महान संस्कृती आणि 
जोहारापासूत सतीपर्यंतचा हा प्रवास 


इक्कीसवी सदीत तसूभरही बदलला नाही 
रूपकुंबर ! 


अनुक्रमणिका 


तुरुंगाचा अथे कळला की 
स्वातंत्र्य उमगतं म्हणतात 
तुझं व्याकुळ आक्रंदन 
कुठल्या लिपीत शिल्पबद्ध करावं! 
(रूपकुवर ) 
ही हतबलता स्वतःलाच जाणवत राहते आणि मुक्‍तपणे 
आक्रोश फोडावा वाटत असतानाच- 
तक्षी तू मुक्‍तच आहेस अमिना 
एक जाळीदार झरोका 
बांधलाय ना तुझ्या डोळ्यांवर 
(अमिना ) 
ती अमिना च्या दुःखाशी धर्माच्या भिती ओलांडून 
आपलं थेट नातं सांगत राहते आणि न संपणाऱ्या 
दु:खाच्या अटळ शोधात घरदार. सोडून बाहेर पडलेल्या 
* सिद्धार्था 'लाही ती सहजपणे उत्कटतेनं प्रश्‍न विचारते- 
न संपणाऱ्या 
दु:खाच्या अटळ शोधात 
तू निघालास तेव्हा 
तुला दिसली का ? 
सिद्धार्था 
यशोधरेच्या लख्ख डोळ्यांतून 
निथळणारी अपार तृष्णा ? 
तेव्हा कवयित्रीच्या दुःखाचा धागा सरळपणे मागे जात 
यक्षोधरेच्या दुःखाशी जोडला जातो. आणि मग एकूणच 
स्त्रीच्या आदिम दुःखाचा पट अधिक विस्तृतपणे समोर 
येतो. हे इतिहासाचं, समाजशास्त्राचं भान कवितेला 
अधिक उंचीवर नेते. वैयक्तिक दुःखाला विदवव्यापकता 
मिळत जाते. स्थल, काल, भाषा, प्रांत, देश, धम, जात 
इं. गोष्टींना ओलांडून स्त्रीच्या दुःखाबद्दळ ही कवितो 
बोलत राहते, तेव्हा तिच्या मुक्‍तीच्या नव्या शक्‍यता 
निर्माण होतात. खर्‍या कवितेत हीच ' ताकद असते. 
आणि ती कविता काळावर आपली ठोस रसरशीत 
मुद्रा उमटून ठेवते. त्यानंतर ती सहजपणे म्हणते- 
आणि मग केलेल्या चूकांचा हिशोब देणे - 
खळखळत कान टाकणारा वर्तमान 
खुरटत जातो 
शंंबूका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मी वाट पहातेच 
इतिहासाच्या पानांवर 
तू पेरून ठेवलेल्या 
सुरुंगाच्या दाहक स्फोटाची 
(शंबूक ) 
या स्फोटांशिवाय अन्य पर्याय नाही. ही जातीची उतरंड 
त्याशिवाय उद्ध्वस्त होणार नाही आणि ती होणं ही 
तर काळाची गरज आहे. समतेशिवाय विकास नाही. 
आणि सवे जातिधर्मांतील स्त्री ही तर सर्वांत जास्त 
शोषित; तेव्हा तर हे स्फोटही त्या मनाची गरजच 
बनत जातात. अशा वेळी हे स्फोट म्हणजे नव्या 
निर्माणाचं आश्‍वासक ठिकाण ठरतात. तेव्हाच- 
तुझ्या सुखवस्तु कोषावर 
चढलेलो काजळी 
किती काळ नजरेआड करशील ? 
निळ्या आभाळाच्या अथांग सावलीला 
' सांग, केव्हा कवेत घेशील ? 

(काजळी ) 
या अथांग सावलीला कवेत घेण्याची ताकद असेल 
तरच बदल संभवतात. बाकी फक्त गप्पाच राहतात. 
बदलाची खोटी स्वप्नं, खोट्या घोषणाच राहतात. 
* प्रतिक्रांती ' असते-  ! 

हस्तीदंती सापळ्यात 
कनेलच्या क्रांतीला 

कोड लागली 

बेलगाम उधळणाऱर्‍्या 
अबलख घोड्यावर 
मध्यमवर्गीय झूल पांघरली 

(प्रतिक्रांती ) 
हे मध्यमवर्गीय होणं, ' प्रतिक्रांती 'कारक होणं ही 
सामान्य माणसाच्या डोळ्यांत धूळफेकच असते. केवळ 
कोरडा धुरळा. 

कर्नल अजूनही 

वस्तीत येतो 

क्रांतीच्या घोषणांचा 

फक्त कोरडा धुरळा उडतो 
वस्तीतला पराभूत काळोख 
शिरकाणाचं नवं स्वप्न बघतो 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


आणि म्हणूनच किमान आता तरी- 
वादळाच्या संभाव्य धोक्याचे इश्ारे 
तु ओळखून घे 
तुझ्या ओसाड छावण्यांना 
आता तरी स्वत:चा प्रकाश दे 
(सेटलमेंट) 
आणि मनात खोलवरच्या रंगीबेरंगी आशा- 
झाडांच्या मनात हाका 
पावसाच्या टपोरी थेंबाची आस 
घरटं सोडून गेलेल्या 
पाखरांच्या रंगीबेरंगी गाण्याचा भास 
(झाड म्हातारं झालंय) 
आणि ही नवी आक्या, नवी स्वप्नं आपल्या जळणाऱ्या 
जगण्यातून नवा प्रकाशन दाखवणाऱ्या महामानव 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची म्हणून येणारी त्यांची 
आठवण जी मनात अगदी लहानपणापासूनची- 
चेत्यभूमीतल्या ओसंडत्या गर्दीत 
मेणवत्तीतून सांडणाऱ्या लख्ख उजेडात 
माझं बोट बापाच्या मुठीत बंद होतं 
मला आठवतं; बाबासाहेब 
तेव्हापासूनच 
तुझं नाव मी माझ्या 
काळजावर कोरलं होतं 
(डॉ. आंबेडकर) 
हे लहानपणापासून कोरलेलं नाव हाच या सर्वे 
काळवंडलेपणात एकमेव आधार आणि येणारी 
हतबलता- 
माणूस धुमसत ठेवणारा 
तुझ्या शब्दांचा डंख 
आमच्या किती पल्याड 
आम्ही घट्ट मिटून घेतली 
आत्मशोधाची दारं 
तडकलेल्या प्रतिबिबाला 
चेहरा समजण्याची चूक 


ह, “(कळ : अहह) >. "ळी ब हळ 


बाबासाहेब, वितळून जाण्याइतके 


तिक्रां सहज नसतात दु:खाचे पापुद्रे 
(प्रतिक्रांती ) ही &] र 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
क मत्त राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अक्षरवेध 


आणि मग केलेल्या चुकांचा हिशोव देणं - 
सळसळते भान टाकणारा व्तेमान 
खुरटत जातो. 
जाड कातडीखाळून उठत नाहीत 
शाइवताचे तरंग 
अजून जाणत नाही आम्ही 
उतरंडीतल्या शेवटच्या माणसाची भूक 

(डॉ. आंबेडकर) 
आणि या सर्वानंतर येणारी हतबलता आणि त्या 
महामानवाचे या सर्व पार्श्वेभूमीवरचे मोंठेपण- 

अजूनही पेटते ड्थे 

प्रत्येक नव्या जन्मावरोबर 
संघर्षांची ठिणगी 

बाळासाहेब 

तरीही आमचे हात 

अजून इतके रिकामे रिकामे कसे ? 

(डॉ. आंबेडकर) 
हे ' रिकामे रिकामे ' हात जेव्हा जाणवतात तेव्हाच 
त्यांना वदल करण्याचे नवे मार्गही त्याने दाखवलेल्या 
प्रकाशात दिसू शकतात, नवं बळ मिळवू शकतात. 

प्रज्ञा लोखंडे यांचा हा संग्रह असा स्वत:च्या दुःखाला 
समजून घेत, स्वतः आत खोल जात, संपूर्ण स्त्रीच्या 
दुःखाला भिडत, व्यापत, समजून घेत; इथल्या जातीच्या 
उतरंडीवर हल्ला चढवत, खोट्या नेतृत्वावर , हल्ला 
चढवत, नेमकं काय काय चुकत गेलं हे सांगत, डॉ. आंबे ड- 
करांच्या विचारांपाशी येऊन पोहोचतो तेव्हा एका 
व्यापक अवकाशाला कवयित्री आपल्या पंखाखाली घेतेय 
हे जाणवतं आणि तेव्हा ती कविता केवळ ' अंतःस्थ * न 
राहता सर्वे विश्वाची होत राहते. सहजच तेव्हा ती 
कविता वृद्धांच्या प्रज्ञा, करुणा, मुदिता यांनाही स्वत:- 
मध्ये वाढवत राहते. 

संजय पवार यांचा हाच आ 
मांडणारं सुंदर मुखपृष्ठ आणि श्री 
भावरेखाटनं या कवितेला अंतर्बाह्य सजव 
श्रीधर अंभोरे यांच्या यातील रेखाटनांना नेमका चेहरा 
नसणं यामुळे कवितेची नेमकी जी गरज आहे तीच 
मिळत राहते. सबब त्यात अनेक चेहरे दिसू शकतात. 
यामळे कवितेचा आराय अधिक समृद्ध हात जातो. 

सुरवातीला कुसुमाग्रज आणि डॉ. भालचद फडके 
यांनी प्रज्ञा लोखंडे या प्रख्यात साहित्यिक श्री. दया 
आहेत हा उल्लेख केला आहे. तो 


दाय अधिक गडदपणे 
धर अंभोरे यांची 
त राहतात. 


१०५ 


दुःखाला समजूतदारपणे जाऊन भिडणं, ते पचवणं, 
रुजवणं, वागवणं आणि संयमितपणे, तरीही उत्कटपणे 
साध्या सोप्या शब्दांत सरळपणे कोणत्याही प्रतिमा, 
प्रतीकांच्या, अलंकार-वृत्तांच्या नादी न लागता अभि- 
व्यक्त करणं हे सर्वे वडिलांच्या सहवासातून आलेलं आहे 
हे स्वत: कवयित्रीही मान्य करते. आणि म्हणूनच तिच्या 
“अंतःस्थ शब्दांनी मोकळा इवास घेतला आहे “हे तिचं 
म्हणणंही पटत जातं आणि तरीही या मार्गदशंनानं ती 
जी चालते आहे ती वाट तिची आहे. ' स्त्रीच्या दुःख- 
गोंदणाला अधोरेखित करणारी ही कविता आहे आणि 
तिचा पोतही निराळा आहे ' हा तिचा विइववास समथं- 
पणे प्रकटही झाला आहे. 

म्हणून केवळ दलित कवितेच्या तिसर्‍या पिढीचं 
समर्थपणे प्रतिनिधित्व करून ही कविता थांबते, असं 
वाटत नाही; तर एकूणच या दशकातल्या मराठी 
कवितेत ज्या कवितेची आवर्जून नोंद घ्यावी लागेल अशी 
ही कविता आहे. येणार्‍या काळात पहिल्याच संग्रहानं 
आपली स्वतःची पायवाट निर्माण करणाऱ्या या 
कवितेनं आणखी नवा टप्पा नक्की गाठला असेल इतका 
ठोस विव्वास ही कविता, हा संग्रह, हे कविमन देतं, 


याबद्दल मला शांका नाही. 
प्रमोद मनोहर कोपर्डे 


केमाळ पाह्या : सदाशिव आठवले; श्रीविद्या 
प्रकाशन, पुणे; १९९४; पष्ठे २७०; मूल्य २०० रु. 
हकक ७३४४-०३ क्फ्कस्किकटपेणाणणणण चद 3 


क्वेमाल पाद्या या प्रस्तुत पुस्तकात एकूण चोदा प्रकरणे 
असून शेवटी आधारग्रंथ व व्यक्तिनामसूची दिलेली आहे. 


: क्ेमालची कर्मभूमी ' या पहिल्या प्रकरणात आजचे 
तुकेस्तात * एक राष्ट्रराज्य ' ही कल्पना विशद केली 
आहे. त्याच प्रकरणात तु्कस्तानचे साम्राज्य व प्रजा- 
सत्ताक दर्षविणारे दोन नकाशे चिकित्सक वाचकांसाठी 
दिले आहेत. किंबहुंना या नकाशांवरून ' तुर्कस्तान ' या 
नवनिर्मित राष्ट्राची आणि केमाल पाशाच्या कतृत्वाची- 
कार्याची दिशा लक्षात येते. याशिवाय ' प्राचीन काळ ठा 
, मध्यकाळ ', ' ओत्तमन साम्राज्य , “ केमालपूर्व 
तुर्कस्तान ' अश्या उप-शौर्षकांनी केमालच्या चरित्राची 
पाइवंभूमी सांगत असताना लेखकाने तुकेस्तानच्या 
इतिहासाचा संक्षिप्त आढावाच घेतला आहे. त्यानंत- 
रच्या दोन ते चार प्रकरणांत केमालच्या जीवनातील 
पहिल्या जागतिक महायुद्धापर्यंतचा जीवनपट सांगितला 


पवार यांच्या कन्या - ळे 
मळा इतक्याच अर्थानं घ्यावा वाटता कौ, त्यामु 
न. भा. १४ 
५ ' प त्रै 
य क 
न्८« अमृतमहोत्सवी, 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्टी १ कळ 4 > 
गज्य मराठी प र्‌ | ४ र “त 
पवि विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आहे : केमालचे वडील हे व्यापारी होते आणि आई 
धर्मश्रद्ध मुसलमान होती. मुलाने व्यापार करावा, 
असे वडिलांना वाटे, तर आपल्या मुलाने धमंशिक्षण 
घेऊन धर्मगुरू व इस्लामी कायदेपंडित व्हावे असे 
आईला वाटत होते. या हेतूनेच आईने त्याला धामिक 
शिक्षण देणाऱ्या शाळेत दाखल केले होते; पण तो तेथे 
टिकला नाही आणि स्वत:च्या इच्छेनुसार त्याने सैनिकी 
ब्रिद्यालयात प्रवेश घेतला. गणित विषयात त्याची गती 
असामान्य होती, हे त्याच्य़ा शिक्षकांना उमजले. लष्करी 
शिक्षण पुर्ण होताच तो लष्करी सेवेत रुजू झाला आणि 
त्याच्यावर एकामागून एक अशा महत्त्वाच्या मोहिमाही 
सोपविण्यात आल्या. त्याने त्यांत विणेप कौशल्यही कसे 


दाखविले हे लेखकाने थोड्या विस्ताराने मांडले आहे. 
तद्वतच केमालने ऐंत तारुण्यात जे स्वैर जीवन 


उपभोगळे- विशेषतः मद्याससती आणि मनसोक्त 
स्त्रीसंग- ह्यांचेही दर्शन ह्या प्रकरणात घडते; परंतु या 
गोष्टींचा त्याच्या पराक्रमावर व कार्यावर परिणाम 
झालेला नाही, हेही लेखकाने दाखविले आहे. या 
प्रकरणांतून त्याच्या व्यक्‍तिगत जीवनाबरोबरच विविध 
युद्धप्रसंगांतील त्याचे पराक्रम, डावपेच आणि त्याची 
स्वातंत्र्याविषयीची तळमळ दृग्गोचर होते. एक लष्करी 
सेनानी म्हणून त्याचे व्यक्तिमत्त्व कसे घडले, याची 
रूपरेषा या प्रकरणांत आपणास पाहावयास मिळते. 

* स्वातंत्र्यसंग्राम-परकीय आक्रमक विरुद्ध केमाल ', 
“ केमाल आणि तुर्की प्रजासत्ताकाची स्थापना ' व केमाल 
आणि खलिफापदांच्या अखेरी', या तोन प्रकरणांत 
लेखकाने विसाव्या शतकातील-- विशेषत: पहिल्या महा- 
युद्धाअखेरपर्यंतच्या काळखंडातील- तुकंस्तानात झालेल्या 
घडामोडींची हकोकत सांगितली आहे. त्यांत प्रामुख्याने 
तुर्की सुलतानाच्या सत्तेविरुद्ध साम्राज्यात जी बंडे 
उद्‌भवली आणि खुद तुकेस्तानातही तुर्की मुसलमान 
सुलतानी ज्यासनाविरुद्ध कसे उठले होते, याचा वृत्तान्त 
असून त्याचा फायदा केमालने कसा हुशारीने आणि 
सावधगिरीने करून घेतला आणि सुलतानशाहीविरुद्धच्या 
लोकशाही आंदोळनास कशी चालना दिली, याची 
संगतवार चर्चा आहे. या चर्चेच्या जेवटी संधी मिळताच 
केमालने इस्तंबूलमधून चालणारी सुलतानश्ाही क्ली 
उखडून टाकली आणि अंकार्‍याहून एका प्रजासत्ताकाची 
घोषणा करून क्रांती कज्नी घडवून आणली हे सांगितले 
आहे. थोडक्यात, तुकंस्तान प्रजासत्ताकाची निमिती 
आणि त्यामागील केमाल्ची धडपड या गोष्टी वरील 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुले, १९९५ 


प्रकरणांतून विस्तृतपणे आल्या आहेत. शिवाय याच 
काळात त्याला आपल्या जनतेचे व्यवस्थित निरीक्षण 
करता आले, तिची सामाजिक-आथिक स्थिती सुधा- 
रण्यासाठी तिच्या जुन्या, परंपरागत श्रद्धांना धक्के 
द्यावे लागतील याची जाणीवही त्यास झाली होती, 

ही लेखकाने अत्यंत नेमकेपणाने यांतून दाखविले 
आहे. तुकेस्तान सुलतानशाहीच्या विळख्यातून मुक्‍त 
झाला पाहिजे, तसाच तो इस्लामच्या पकडीतूनही सुटला 
पाहिजे, हा विचार केमालमध्ये दृढ झाला आणि त्याने 
खल्िफापद नष्ट केले; प्रजासत्ताकाची स्थापना केली; 
पण सुरुवातीला मुसलमानांना चुचकारण्यासाठी त्याने 
* इस्लामी प्रजासत्ताक ' अशीच घोषणा केली होती 
आणि नंतर शासनावर पूर्ण पक्कड येताच ' इस्लामी 
हे शब्द काढून टाकले. हा सवे खटाटोप व यामागील 
केमालची विचारसरणी यांचे प्रा. आठवले ह्यांनी घट- 
नांची क्रमवारी आणि त्यांचे पुढचे-मागचे संदर्भ लक्षात 


3 


घऊन प्रभावी कथात्मक शेलीने दर्शन घडविले आहे. 
मूळ चरित्रातील प्रकरणांत म्हणजे- आठ ते अकररा- 
केमालच्या अध्यक्षीय कारकोदींचा (१९२३-१ ९३८) 
आढावा दिला आहे. या पंधरा वर्षांच्या काळात केमालने 
धामिक, आथिक व सामाजिक क्षेत्रांत जी सुधारणा 
केली, जे आमूलाग्र बदल केले आणि तुकंस्तानातील 
स्त्री-पुरुषांना पाइचात््य जगातील प्रगत समाजापर्यंत 
नेण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याची चर्चा आहे. त्याचे 
स्त्रियांबद्दळ्चे धोरण, धर्मातीत राज्यपद्धतीचा पुरस्कार 
आणि ७ किघादीची मर्यादित प्रयोग यांची लेखकाने 
अनेकावध उदाहरणे देऊन केलेली चर्चा फारच अभ्यास- 
पुर्ण आहे. या संदर्भात लेखकाने धर्मनिरपेक्षता, घट- 
स्फोट, विवाह, फेजटोपी, स्त्री-पुरुषांचा पोषाख, स्त्री- 


स्वातंत्र्य, रोमन लिपी इत्यादींबद्दल सांगितलेले तपज्नील 
किवा केमालने दे 


असेल, तसा त्याने तो आणावा ह प्रंतू इतरांना | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


9 १ 
५ /हि र त» 
«र १9 व्णाळे र ज 
&*नवभारत' ठर 
भ्त्स्ट दि 
न“ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अक्षरवेध 


त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. केमालची 
धर्मनिरपेक्षतेची कल्पना प्रा. आठवले यांनी अगदी 
समपेक शाब्दांत दिली आहे. ते लिहितात, “ कोणत्यार्ह 
घर्मश्रद्धेशी आपला संबंध नाही, आपले काम लोकांच्या 
इहलोकीचे प्रश्‍न त्यांना जास्तीत जास्त सुख लाभेल 
अशा पद्धतीने सोडविणे हे आहे. त्या तत्त्वावर जे राज्य 
उभे असते आणि त्या तत्त्वांनुसार चालविले जाते तेच 
खरे धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी किवा सेक्युलर राज्य होय ! 
सेक्युलरला ' इहवादी ' असाच खरा अर्थपुर्ण प्रतिशब्द 
उपयोजिता येईल. ” या संदर्भात प्रा. आठवले यांनी 
भारतात जो धर्मनिरपेक्षतेचा अतिरेक दिसतो, त्यावर 
अप्रत्यक्ष रीत्या टीका केली आहे, आणि ती करताना 
येथील वेगवेगळ्या धर्मांच्या नावावर दिल्या जाणाऱ्या 
सुट्ट्यांची खिल्ली उडविली आहे. सुधारणा सक्तीने 
व्हाव्यात म्हणून केमाल पाशाने काही कायदे केले उदा., 
बहुपत्नीकत्वावर बंदी घातली, स्त्रियांचा बुरखा काढून 
टाकला आणि क्लिष्ट अरबी लिपी रद्द करूत त्या 
जागी रोमन लिपी आणली; एवढेच नव्हे, तर फेज 
टोपी बंद करून साधा सुटसुटीत पाइचात्त्य पोशाख 
झुळविण्याचा प्रयत्न केला. 

हशेवटच्या तीन प्रकरणांत (' केमाल : एक आगळा 
वेगळा माणूस ', ' केमालच्या वैचारिक भूमिका ' आणि 
* केमालने कुणाला काय दिले? ') - लेखकाने अनुक्रमे 
केमाळची जडणघडण, त्यामागील पावंभूमी, त्याचे 
वेयक्तिक गणदोष- विशेषतः मद्यासक्‍्ती आणि वेताल 
स्त्रीसंग- यांची चर्चा केली असून यांतील पहिल्या 
(प्रकरण १२) प्रकरणात त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील काही 
विद्दोष गुण निवेदन केले आहेत. त्याचा स्वभाव प्रसंगा- 
नुसार वज्त्राहून कठोर आणि फुलाहूनही मृदू असे. या 
संदर्भात लेखकाने “ केमाल हा लोकातून आलेला 
लोकांचा माणूस होता. परिचमी संस्कृतीचा तो भोक्ता 
होता. पाहिचिमात्यांच्या संगतीत त्याचा वेळ चांगला 
जावयाचा, पण तो खरा रंगायचा तो आपल्या रांगड्या 
तुर्कांच्या गराड्यातच 1” असे म्हटले आहे. धुतलेल्या 
तांदळासारखा तो आयुष्यभर राहिला आणि मृत्यु 
पत्रातही त्याने आपली सर्व संपत्ती- उदा., चानकाय 


येथील प्रासादतुल्य निवासस्थान, काही जमीनजुमला 
अक्षी स्वत:ची स्थावर मालमत्ता- आपल्या पक्षाला दिली 


आणि रोख पैसा दत्तक मुलींच्या शिक्षणासाठी ठेवला, 
इस्मेत यांच्या मुलासाठीही त्याने काही रक्‍कम ठेवली. 
उरलेले पैसे त्याने भाषामंडळ व इतिहासमडळ ह्या 


अनुक्रमणिका 


१०७ 


दोन संस्थांना समसमान द्यावेत, असे नमूद करून ठेवले 
होते. लेखकाला या मृत्युपत्राचे उदाहरण देऊन हे सूचित 
करावयाचे आहे, की केमाल किती नि:स्वार्थी आणि 
जाज्ज्वल राष्ट्रप्रेमी होता. आपल्यानंतर इस्मेत यानेच 
राज्याची सुत्रे स्वीकारावीत असे त्याने मृत्युपत्रात नमूद 
केले. वास्तविक त्याने त्याला मुख्यमंत्रिपदावरून काढून 
टाकले होते, पण तो राष्ट्रप्रेमी होता. री 
केमालच्या व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा करीत असताना 
प्रा.आठवले यांनी तुर्की राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोक- 
शाही तत्त्वे व व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य आणि 
जागतिक शांतता या संदर्भातील केमालची वैचारिक 
भूमिका निःसंदिग्ध शब्दांत विशद केली आहे. ती 
भारतासारख्या लोकशाही धमंनिरपेक्ष राष्ट्रांना अत्यंत 
मोलाची व विचाराहं आहे; कारण राजव्यवहारात; 
शासनाच्या कामात, जनतेच्या ऐहिक कल्याणात ज्या 
काही उपाययोजना असतील त्यांची कार्यवाही होत 
असताना धरमंवचनांचा, धर्मभावनेचा अडसर येऊ नये, 
तसेच सर्व धर्मांच्या समाजांना राज्याच्या कायद्यांनी 
दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीत समान लेखले जावे, म्हणजच 
सर्वधर्मसमभाव हे तत्त्व कटाक्षाने पाळले जावे. त्याबरो- 
बरच समान नागरी कायद्याचे पालन व्हावे, ही शिकवण 
केमालने दिली आणि एका कट्टर इस्लामी राष्ट्राला धर्म- 
निरपेक्ष प्रजासत्ताकाचा दर्जा दिला. अर्थात, हे करीत 
असताना म्हणजे तुर्की साम्राज्याचा तो अध्यक्ष असताना 
(१९२३-१९३८) दर चार वर्षांनी प्रत्येक वेळी तो 
निवडला गेल्याचा देखावा करीत असे. हे तो सगळे 
पक्षाचा प्रमुख म्हणून आणि क्वचित प्रसंगी बळाचा 
वापर करूनही जमवून आणीत होता, हे उघड गुपित 
होते. सर्वे सत्ता आपल्या हाती कशी राहील, हे केमाल 
अगदी निक्षून पाहायचा. सर्व सुरळीत होईपर्यंत हुकूम- 
शाही अपरिहार्य आहे, अशी त्याची धारणा होती. 
तथापि राष्ट्रांनी राष्ट्रे म्हणून जगावे, वाढावे, कितीही 
मोठे व्हावे; पण दुसऱ्या कोणत्याही राष्ट्राच्या वाटेला 
जाऊ नये. आपल्या देशाला गुलाम बनविल्यावर 
आपल्याला जेवढे दुःख होते, संताप येतो तसाच आपण 
ज्यांना गुलाम करू त्यांनाही येतो, हे लक्षात घ्यायला 
शिकले पाहिजे, असे तो म्हणायचा. यावरून त्याचा 
साम्राज्यवादविरोध लक्षात येतो, तद्वतच गुलामगिरी- 
विरुद्धचा जळजळता तिरस्कारही दृग्गोचर होतो. 


केमालची शर: फड. प्रागतिक | होती. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१०८ 


त्याच्या डोळ्यांपुढे एच्‌. जी. वेल्स या इंग्रजी विचार 
वंताचे वैश्‍विक एकात्मतेचे सूत्र होते. म्हणून तो नेहमी 
म्हणत असे, कौ “ सर्वे मानवजात हे एक शरीर आहे 
आणि राष्ट्रे होत्या शरीराचे वेगवेगळे भाग असले, तरी 
ते सवे मिळूनच एक देह होतो. हे आपण लक्षात ठेवले 
पाहिजे. जगाच्या कोणत्या तरी भागात काही तरी 
बिघडले असले आणि त्या वेळी आपल्या राष्ट्रात जरी 
सवे आबादी आवाद असले तरी ' आपल्याला काय 
करावयाचे आहे, आपले ठोक आहे ना ! ' असे आपण 
म्हणू शकत नाही, म्हणता कामा नये. देहात कुठेही 
विकृती झाली तरी तो सवं देहच पोखरलेला असतो, 
हे. आपण जाणले पाहिजे. ” युद्धाचा मार्ग त्याला 
अजिबात धरावयाचा नव्हता; कारण राष्ट्रे आणि 
राष्टीयत्व ह्यादेखील चिरकालीन टिकणाऱ्या अश्या 
वस्तू नव्हत्या; ती शाश्‍वत आणि अंतिम सत्ये 
नव्हती; साम्राज्याचे युग संपत आले आहे तसेच 
राष्ट्रांचेही संपणार, असे तो समजायचा. परंतु राष्ट्रे 
संपून एक जग निर्माण होईपर्यंतच्या काळात एक 
संघराज्य बांधले जावे; सवव राष्ट्रे त्याची सदस्य 
असावीत आणि त्यांनी निवडलेल्या एका मध्यवर्ती 
शासनाने जगाचा कारभार पाहावा, ही एच. जी 
वेल्स व अन्य विचारवंतांनी मांडलेली वेशिविक अधि- 
शासनाची कल्पना त्याला मान्य होती. यावरून तो 
राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या किती पुढे गेळा होता, हे 
प्रा. आठवल्यांनी अतिशय नेमक्या, प्रभावी शैलीने 
आणि सोदाहरण मांडले आहे आणि म्हणूनच ' केमालने 
कुणाला काय दिले ' या अखेरच्या प्रकरणात केमाल 
पाह्याच्या एकूण कतृंत्वाचे मूल्यमापन 
थोडक्यात सांगून अतिदाय समर्पक शब्दांत त्यांनी 
केळे आहे. ते करीत असताना ' स्वराष्ट्रक्षण 
* केमालनंतरची तुकंस्तानची वाटचाल केमाल- 
नंतरची तुकंस्तानची आंतरराष्ट्रीय धोरणे ', ' केमाल 
आणि धर्मनिष्ठ जग ' वगेरे उपज्नीषैकांखाळी आधनिक 
तुकेस्तानची वाटचाल दाखविली आहे. पण या वाट- 
चालीची पार्वंभूमी आणि पाया केमालने किती पक्का 
केला होता, याचीही या अनुषंगाने चर्चा केली आडे 
एकण, हे केमाल पाक्याचे चरित्र अभ्यासकांना 
तसेच विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त असा एक संदर्भग्रंथ 
ठरेल, यात शंकाच नाही. केमालचे एवढे सुसूत्र आणि 
तपशीलवार चरित्र यापुर्वी मराठीत कुणीच लिहिलेले 


त्याचे गुणदोष 


अश > > 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


जून-जुलळे, १९९५ 


नाही. ही पोकळी या चरित्राने भरून काढली आहे. 
अश्याच प्रकारे पाऱचात्त्य देशांतील अन्य थोर व्यक्‍तींची 
चरित्रे मराठीत स्वतंत्र रीत्या लिहिली गेली, तर ते 
एक मोठे योगदान ठरेल ! 

या पुस्तकाची भाषा तशी ओघवती आणि कथा- 
त्मक आहे; परंतु लेखकाने अनेक ठिकाणी आपण काय 
मांडणार आहोत वा कोणती माहिती मागे आली वा 
पुढे विस्ताराने देणार आहोत, यासाठी अनेक ठिकाणी 
सूचनादर्शक काही वाक्ये दिली आहेत. त्यांची रेलचेल 
अनावझ्यक वाटते. उदा., सुरुवातीसच ' ह्या पुस्तकात 
एका कर्तबगार पुरुषाचे चरित्र येत आहे!', 'ह्या 
पुस्तकाचा चरित्रनायक केमाल पाशा ह्याची ही कर्म- 
भूमी ', ' तुकेस्तानच्या संदर्भातील घडामोडी थोड्या 
अधिक तपक्षीलांनी पाहावयास हव्यात ', निवेदनाच्या 
सोईसाठी त्या दोन भागांत सांगाव्या लागतील 7 
“ केमालच्या जीवन-चरित्राच्या संदर्भात सांगावयाचे 
म्हणजे ', * तो भाग वेगळा, त्यावद्दळ काही थोडे पुढे 
सांगितले जाईलच ', ' ह्याहन फार मोठे क्रांतिकारक 
वदल त्याने घडवून आणले, ते हळहळ पुढे सांगितले 
जातीलच ' वगैरे. हे केमाल पाशाचे चरित्र आहे आणि 
त्यात या सर्वे गोष्टी अन्‌स्य्त आहेत, तसेच काही 
मुद्रणाच्या दोषांवरोबरच एक-दोन ठिकाणी अरबी 
लिपी ऐवजी लॅटिन लिपी (पृष्ठ २०१)असा मजकर आला 
आहे. या ठिकाणी तो रोमन लिपी असाच असावयास 
पाहिजे. तसेच केमाल पाशाच्या कारकोर्दीसंबंधीच्या 
प्रकरणांत विवेचिळेल्या काही मदद्यांची पुनरावत्ती 
मूल्यमापनाच्या अखेरच्या प्रकरणांतून पुन्हा डोकावते 

प्रा. आठवले यांनी तत्कालीन यरोपमधील हकम- 
शहा अंडॉल्फ हिटलर, वेनिटो मसोलिनी आणि जोझेफ 
स्टालिन यांच्या कार्याची-- विशेषत: राज्यकारभाराची 
चर्चा केमालच्या संदर्भात प्रसंगोपात्त केली असून 
केमालचा या ह॒कमश बहूलचा दृष्टिकोणही सांगितला 
आहे हिटलर-मुसोलिनींपेक्षा केमालला स्टालिनची 
हुकूमशाही अधिक लोकोत्तर व सुसह्य वाटत होती 

र्थात, केमाळचे देहावसान १९२३८ मध्ये ज्ञाले आणि 

त्यानंतर स्टालिनच्या दडपश्याहीला ऊत आला. या सवे 
हुकूमशहांच्या तुलनेत केमालची हुकूमशाही निविवाद 
लोककल्याणकारी होती हे लेखकाने उलगडलेले वास्तव 
वाचकांच्या मनात घर करून बसते 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


खार-संकळन 


जगाची उपासमार होणार का? 

जगावर उपासमारीची पाळी अखेरीस येणार असे 
भाकित शहाणे लोक अनेक शतकांपासून करीत आले 
आहेत. दोन शतकांपुर्वी टॉपस माल्थसने असा युक्तिवाद 
मांडला होता की लोकसंख्येची वाढ अन्नपुरवठ्याच्या 
तुलनेने अधिक गतीने होत जाते. १९६८ मध्ये गुन्तर 

« मिर्डाल- हे नोबेल पारितोषिकविजेते होते- यांनी 

ज्ञारताळा ५० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येचे पोट 
भरेल अशी तजवीज करता येणार नाही असे जाहीर 
केले होते. १९६० मध्ये ' १९७५ चा दुष्काळ ' असे 
एक पुस्तक प्रसिद्ध झाले होते. त्याच्या प्रती प्रचंड 
संख्येने खपल्या. 

लेस्टर ब्राउन हे आजचे प्रमुख माल्थसवादी आहेत. 
एका परिसरवादी गटाने वाशिंग्टन येथे स्थापन केलेल्या, 
“ जगाची टेहळणी ” करणाऱया संस्थेचे- * वल्डे वॉच 
इन्स्टिटयूट '- ते अध्यक्ष आहेत. चीनमधून धान्याच्या 
आयातीसाठी मागणी वाढत जाईल, त्यामुळे धान्याच्या 
किमती बेसुमार वाढतील आणि त्याचा परिणाम 
जगभरच्या गरीब लोकांची उपासमार होईल असा 
अंदाज त्यांनी वर्तविला आहे. 

जून १९९५ च्या तिसर्‍या आठवड्यात जगातील 
प्रमुख शेतकीतज्ज्ञ आणि राजकीय नेते ह्यांची एक 
परिषद २०२० सालापर्यंत जगाचे अन्नाच्या बाबतीत 
काय भवितव्य असेल ह्याची चर्चा करण्याकरिता 
भरली होती. आतापर्यंत माल्थसवाद्यांनी केलेली भविष्ये 
जर चूक ठरत आली तर त्यांची पुढील भविष्ये 
बरोबर ठरतील असे का मानावे हा परिषदेपुढचा 
एक प्रश्‍न होता. 

१९५० ते १९८८ ह्या अवधीत जगाची लोकसंख्या 
दुपटीने वाढली पण अन्नपुरवठाही वाढत्या मागणीच्या 
प्रमाणात वाढत राहिला. शेतीच्या उत्पादकतेत जी 
* हरित क्रांती ' जाली त्याचा अंदाज निराशावादी 
तज्ज्ञांना बांधता आला नव्हता. अधिक धान्य देणाऱ्या 
जाती शोेतकीतज्ज्ञांनी शोधून काढल्या आणि हरित 


अनुक्रमणिका 


क्रांतीला प्रारभ झाला. १९६१ ते १९९१ दरम्यान 
आक्षियात गव्हाचे पीक पाचपट वाढले. देती 
करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा झाल्या. पाटबंधार्‍्यांची 
अधिक सोय झाली. रासायनिक खते अधिक 
प्रमाणात वापरण्यात येऊ लागली. ह्यांचाही वाढत्या 
उत्पादनात वाटा होता. १९७० नंतरची काही 
अपवादात्मक वर्षे सोडली तर अक्ाच्या किमती 
उतरत गेल्या. 

तरीही जगापुढे अन्नाच्या संदर्भात भेडसवणारे 
आव्हान आहे यात शंका नाही. दरवर्षी विकसनशील 
देशांतील लोकसंख्या ९ कोटींनी वाढते. संयुक्‍त राष्ट्र- 
संघाचा अंदाज असा आहे की २०२० पर्यंत लोकसंख्या 
८०० कोटी इतकी वाढलेली असेल. म्हणजे आजपासून 
४५% अधिक असेल. अन्नासाठी असलेली मागणीही 
अधिक वेगाने वाढेल. कारण जसजसे लोक दारिद्रया- 
तून बाहेर पडतात तसतसे ते अधिक अन्न खातात. 


पुरवठ्याच्या बाजूनेही काही चिंताजनक घटक 
दिसू लागले आहेत. गहू आणि तांदुळ यांच्या रोपांची 
उत्पादकता अजून वाढत आहे पण १९६०व ७० ह्या 
दशकात ज्या गतीने ती वाढली ती आता कमी होत 
चालली आहे. रासायनिक खतांसाठी असलेल्या 
मागणीतील वाढही जगभर मंदावली आहे. आफ्रिकन 
देशात शेतकीविषयक संशोधनासाठी मिळणाऱ्या 
सरकारी अनुदानात कपात करण्यात येत आहे आणि 
प्रगत देशांतही तेच घडते आहे. हरित क्रांतीमुळे 
सुरक्षिततेचा भ्रम निर्माण झाला असे अनेक तज्ज 
म्हणू लागले आहेत. 

ह्र्ति क्रांतीमुळे काही समस्याही निर्माण झाल्या 
आहेत. भाशिया खंडात कालव्याखालील अनेक जमिनी 
खाऱ्या किवा पाणथळ झाल्या आहेत. कीटकनाशक 
रसायनांना कीटक जुमानीसे झाले आहेत. अनेक 
देशांत लागवडीखाली आणता येतील अश्या सुपीक 
जमिनी वनांसाठी राखून ठेवाव्या लागतात. काही 
देशांत, उदा., उत्तर चीनमध्ये पाटबंधारे योजनांमुळे 


ळा वी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


११० 


पाण्याचा तुटवडा भासु लागला आहे. पृथ्वीवरील एकंदर 
निसर्गेव्यवस्था घेतली तर धान्याचे जेवढे जास्तीत 
जास्त उत्पादन तिच्याश्ली सुसंगत रोतीने करता येईल 
ती मर्यादा आपण गाठली आहे असे काही तज्ज्ञांचे 
म्हणणे आहे. अधिक उत्पादन करण्याचा प्रयत्त व्य्थ 
आणि घातक ठरेल असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. 
पण सवे तज्ज्ञांचे मत असे नाही. संयुक्‍त राष्ट्र 
संघाच्या अन्न आणि शेतकी संघटना (एफ्‌. ए. ओ. ) 
जो एक अहवाल लवकरच प्रसिद्ध करणार आहे त्यात 
असे म्हटले आहे की चीन किती अन्नधान्याचे उत्पादन 
करू झकेल ह्याचे लेस्टर ब्राउन ह्यानी मांडलेले गणित 
चूक आहे. वॉशिंग्टन येथील आंतरराष्ट्रीय अन्नविषयक 
धोरण संशोधन संस्था 7 ण इन्टरनॅशनल फूड पॉलिसी 
रिसर्च इन्स्टिटयूट - ह्या बाबतीत निःशंक आहे. 
नजीकच्या भविष्यात अच्नपुरवठ्यावर काही मर्यादा 
पडतील असे तिला वाटत नाही. तिचे प्रवक्ते म्हणतात 
की “आमच्या अंदाजाप्रमाणे पुढील शंभर वर्षांपर्यंत 
१२० कोटी लोकांना पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देण्याची 
नमता जगाच्या अंगी आहे.” 
तांदूळ, गहु यांच्या नवीन संशोधित जातींच्या 
उत्पादकतेच्या वाढीत जरी आता घट येऊ लागली. 
असली तरी अनेक प्रदेश्षांत शेतीच्या पद्धतीत सुधारणा 
करायला अजून वाव आहे. उदा., हिंदुस्तानात जेवढी 
खते वापरली जातांत त्याच्या क प्रमाणात आफ्रिक्रेत 
वापरली जातात. आणि शेतीविषयक तंत्रज्ञानात 
अजूनही नाट्यमय प्रगती होत आहे. उदा., लॅटिन 
अमेरिकेतील २० कोटी हेक्टर एवढी जमीन आम्लमय 
(अँसिडिक) असल्यामुळे आतापर्यंत नापीक होती. 
तिच्यात पिकतील अक्षा धान्यांच्या जाती शास्त्रज्ञांनी 
उुकत्याच शोधून काढल्या आहेत. नवीन जैविक तंत्र- 
शञानामुळे ( बायो-टेक्नांलॉजी ) जगभर शेतीत क्रांति. 
कारक बदल होतील. 
खरा प्रश्‍न आहे तो पुढील हतकात जगात धान्याचा 
तुडवडा पडेल को नाही हा नाही, तर आज मानव- 
जातीच्या ज्या वर्गांना आणि विभागांना पुरेसे अन्न 
मिळत नाही त्यांची स्थिती तेव्हा सुधारलेली असेल 
की नाही ? संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या हिशोबाप्रमाणे आज 
७० कोटी लोक अधंपोटी राहतात. १९९३ 
पाचाहुन कमी वयाची १ ते १। 
आणि त्याच्याशी संबंधित आजार ह्य 


मध्ये 
कोटी मुले कुपोषण 
मुळे मरण पावली. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जून-जुल, १९९५ 
हे अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे वळी नव्हत. ते दारिद्रयाचे 
वळी आहेत. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शेतकीचे तंत्रज्ञान 
सुधारणे हा उपाय उपयोगी पडणार नाही तर आधिक 
काढ ज्ञपाट्याने होण्याला अनुकूल अक्या सामाजिक 
भाणि आधिक धोरणांचा अवलंब करावा लागेल. 
भारतातील धान्य-डोंगर 


अनेक लोकांना हे माहीत नसेळ पण आज भारत 
३ कोटी टनांच्या धान्याच्या डोंगरावर आरूढ ज्ञाला 
आहे व जून १९९५ पर्यंत हा डोंगर ३.६ कोटीइतका 
उंचावण्याची शवयता आहे. कारण तोपर्यंत रव्ञी निके 
कोठारात आलेली असतील. नवीन उदार आथिक 
धोरणाला जे प्रतिकूल आहेत त्यांचे म्हणणे असे आहे 
की ह्या धोरणामुळे बेकारी वाढली आहे. लोकांकडे 
धाल्य विकत घ्यायला पैसा नाही. जे अनुकूल आहेत 
त्यांचे म्हणणे असे आहे की लोकांची आथ्रिक स्थिती 
सुधारल्यामुळे ते धान्याऐवजी मांस, दूध, अंडी, भाज्या 
अश्या आहाराकडे वळले आहेत आणि म्हणून धान्याला 
पुरेशी मागणी नाही. 

ह्या धान्यापैकी २.५ कोटी टन धान्य योग्य 
रीतीने साठवून ठेवण्यासाठी वखारी इ. सोयी आहेत. 
उरलेले उघड्यावर, प्छॅस्टिकच्या कापडाने झाकलेले, 
अया अवस्थेत आहे. पावसामुळे त्याचे नुकसान होणे 
अटळ आहे. ४३. कोटी धान्याची निर्यात करावी अशी 
भारत सरकारची योजना आहे. पण ह्याच्या अर्ध्य़ाने- 
मुद्धा धान्य निर्यात होऊ शकेल को नाही ह्याची शंका 
आहे. बाहेरून आलेल्या बोटोतुन धान्य धक्क्यावर 
उतरवून घेण्यासाठी आवद्यक असलेलो यंत्रसामग्री 
भारतात आहे. मागे जेव्हा अमेरिकेकडून धान्याची 
भायात होत होती तेव्हा ह्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून 
ती सज्ज करण्यात आली होती. पण धान्य बोटीवर 
चढविण्यासाठी हो यंत्रे उपयोगी पडत नाहीत. तेव्हा 
यान्य हमालांकरवी बोटीत चढवावे लागते. ह्यामुळे 
धान्याची किमत टनामागे वोस डॉलर एवढी वाढते. 

धान्य चढविणारी-उतरवणारी यंत्रे जर पुरेशा 
संख्येने भारतात उुरवायची झाली तर ५०० कोटी 
डॉलर किमतीची यंत्रसामग्री बंदरात, वखारीत आणि 
जलद आगगाड्यांत बसवावी लागेल. शिवाय निर्यात 
करण्याच्या दृष्टीने पाहता भारतीय धान्य गुणवत्तेत 
कमी पडते. उदा., भारतीय तांदळात तुटक्या दाण्यांचे 
प्रमाण ३० १६ एवढे आहे. आंतरराष्ट्रीय |! 


य ७ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकलन 


तुलनेने ते अधिक आहे. जगभरचे ग्राहक कठीण गहू 
पसत करतात. भारतीय गहू मऊ असतो. शिवाय इतर 
राष्ट्रे, उदा., युरोपिअन युनियन धान्याच्या निर्याती- 
साठी आधिक साहाय्य ( सव्सिडी ) मिळते. ती कमी 
किमतीला धान्य विकू शकतात. 


ह्या अडचणी आहेतच. पण धान्य निर्यात न करता 
साठवून ठेवले तर आधिक नुकसान अधिक होईल. 
सध्याचा प्रधात असा आहे की सरकार एका अगोदरच 
ठरविलेल्या किमतीला धान्य विकत घेते. शेतकऱ्यांना 
त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल अश्या प्रकारे 
ही किमत ठरविलेली असते. खुल्या वाजारात ठरली 
असती त्यापेक्षा ही अधिक किंमत असते. मग सरकार 
रेशन-दुकानांतुन हे धान्य कमी किमतीला विकते. 
सरकारकडे जेवढे धान्य जमा होत असे आणि रेशत- 
दुकानांतून जेवढे विकले जात असे त्याच्यात पुर्वी 
ता2मेळ असे. पण १९९४ साली २'५९ कोटी टन 
घान्य जमा झाले आणि फक्त १४१ कोटी टन विकले 
गेले. ह्या वर्षी हा असमतोल अधिकच असेल. धान्य 
साठवून ठेवण्याला त्याच्या किमतीच्या २० टक्‍के खर्च 
होतो. तेव्हा थोडे नुकसान सोसून धान्य निर्यात करणे 
तुलनेने फायद्याचे आहे. 

इतके भारतीय लोक उपाशी राहात असताना 
धान्य निर्यात करणे लांच्छनास्पद आहे असे सरकारचे 
टीकाकार म्हणतात. १९९१९ साली दर डोई उपलब्ध 
असलेले धान्य प्रतिदिवश्ी ५१० ग्राम इतके होते. 
१९९३ मध्ये ४६४ ग्राम इतके ते घटले पण १९९४ 
मः्ये ४७४ ग्राम इतके वाढले. त्यानंतर धान्याचे 
उत्पादन वाढतच आहे पण त्याचा परिणाम साठ- 
विलेल्या धान्याचा डोंगर वाढण्यातच होतो आहे. 

आधिक सुधारणांनंतर पहिल्या १८ महिन्यांत 
भारतातील अकुशल कामगारांचे खरे वेतन घटले. 
त्यानंतर ते वाढत आहे पण घान्यासाठी असलेली 
मागणी वाढली नाही. रेशन-दुकानात जे धान्य 
मिळते ते किमत कमी करून विकण्यात येत असते हे 
खरे. पण धान्य साठवून ठेवायला जी क्रिमत पडते 
तिची भर ह्या किमतीत घालावो लागते. ही बेरीज- 
वजाबाकी केली असता रेशन-दुकानातील धान्याची जी 
किमत ठरते ती खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा 


फारशी कमी नसते. 


अनुक्रमणिका 


१११ 


पण अन्नाच्या किमती झपाट्याने ज्या वाढल्या 
आहेत त्या मांस, अंडी, भाज्या आणि खाद्य तेल ह्या 
पदार्थांच्या. काही अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे आहे कौ 
लोकांचे उत्पन्न सुधारल्याने ते अधिक चांगल्या अन्न- 
प्रकारांकडे वळले आहेत. दोन्ही उपपत्ती सत्य असणें 
शक्‍य आहे. गरीब लोक कमी खात असतील तर ज्यांचे 
उत्पन्न वाढले आहे ते धान्याऐवजी मांस आणि भाज्या 
ह्यांच्याकडे वळले असतील. 

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत असल्यामुळे 
अनेक राज्यांत गरिबांची मागणी ज्या धान्यप्रकारांना 
असते त्यांच्या किमती आणखी कमी करण्याचे धोरण 
स्वीकारले जाईल अशी चिन्हे आहेत. पंतप्रधान राव हे 
ज्या जिल्ह्यांना बेकारीची झळ अधिक लागली आहे 
त्यांत हे धोरण पाळावे ह्या मताचे आहेत. पण 
ह्यामुळे धान्यासाठी असलेली मागणी वाढेलच असा 
भरवसा अर्थशास्त्रज्ञांना वाटत नाही. जर अवषेण 
पडले तर मात्र ह्या धान्यांच्या डोंगरांनी उभा केलेला 
प्रश्‍न सुटेल. १९८७ पासून भारतात अवषंण पडलेले 
नाही. ह्या वर्षीचा सळग आठवा मान्सून * नॉमेल * 
असेल असे भविष्य भारतीय वेधशाळेने वर्तविले आहे. 
पण यथार्थतेच्या दृष्टीने पाहता भारतीय हवामान- 
खात्याची भविष्ये आणि फल्ज्योतिषाची भविष्ये 
ह्यांत फार भेद नसतो असा अनुभव आहे. 
सुधारित भाषा 

मराठीत अनेक म्हणी आणि वाकप्रचार यांत 
जातींचा निर्देश होतो. उदा., अमक्याची सून 
उकिरड्यावर येणार किवा “ अमुक-चौकशा * इ. 
ह्यातून वरिष्ठ जातींचा पक्षपाती, तुच्छतादर्शक दृष्टि- 
कोण व्यक्‍त होतो आणि समतेच्या आजच्या युगात ह्या 
म्हणींचा, वाक्प्रचारांचा वापर करू नये अश्ली एक 
भूमिका आहे. ह्या स्वरूपाचे प्रश्‍न इंग्रजी भाषेच्या 
संदर्भातही उपस्थित होत असून ते मुख्यतः स्त्रीमुक्ति- 
जात आहेत. उदा., “ माणूस 
इतर सस्तन प्राणिजातींग्रमाणेचे आपल्या अभेकांना 
स्तनपान करवितो. /-.. रथा, 12. 0 टा 
18 01689. 10005 115 १०५1॥॥४- हे वाक्य 
आतापर्यंत पाठ्यपुस्तकात प्रचलित होते. आता ते 
हास्यास्पद मानण्यात येऊ लागले आहे. कारण "]॥१॥ 
ह्याचा अर्थ पुष असाही होतो. इंग्रजीत * छा 0 
(जहाज) हे नाम परंपरेने ता, स्त्रीलिंगी मानले जाते. 


ग 


वाद्यांकडून उपस्थित केले 


111810111१ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


११२ 


८8] चा उल्लेख *ती' असा होतो. ह्यालाही 
आक्षेप घेण्यात आला आहे. निर्जीव वस्तूंसाठी असलेली 
बहुसंख्य नामे इंग्रजीत नपुंसकलिंगी मानली जातात. 
८ 3४ ' हे नामही असेच मानावे अशी नवी शिफारस 
आहे. 

पण भाषेत आपापल्या अर्थातह प्रचलित असलेले 
कोणते शब्द अवमानकारक, अधिक्षेप करणारे इ. 
आहेत ह्याचा निणंय करणे कठीण आहे कारण 
ह्यासंबंधीच्या * फॅशन्स ' मुक्‍्तिवादी गटांमध्येच बदलत 
असतात. उदा., कृष्णवर्णी अमेरिकन्सचा निदेश प्रथम 
* कलड॑ ' असा होत असे. मग * निग्नो ', 
आणि अखेरीस “आफ्रो-अमेरिकन हे शब्द क्रमाने 
प्रचलित जाले. ' वेव ! ( 080) हा स्त्रियांचा निदेश 
करण्यासाठी अमेरिकन लोकभाषेत सर्रास वापरण्यात 
येतो. स्त्रिया दुबळ्या असतात, आत्मसंरक्षण करू शकत 
नाहीत, त्यांनी भलत्या भानगडीत पडू नये असा अर्थ 


रट, 1 
*्ब्ल क़ 


( हेखक-परिचय पुढे चालू ) 


बांद्रा (पु.), मुंबई- 


४०० ०५१ ७ अशोक भट 
विश्वस्त, 


निवृत्त प्राध्यापक, भ्राज्ञपाठशाळामंडळाचे माजी 
ह म. श्री. मारे : सेवानिवृत्त प्र 
सदाशिव पेठ, पुणे- 
विविध सामाजिक, 
वाई-४१२८०३ ह मिठिंद स. मालशे : 
आय. आय. टी., पवई, मुंबई- 
श्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई; * रागिणी ' 
कोपर्डे : कवी आणि परिवतं 
७ सु. र. देशपांडे 
विषयांचे अभ्यासक; म 


नवभारत 


व्यवसाय वकिली; २३ ९४, मधली आळी, वाई 


ध्यापक, इतिहास आणि पुरात 
४११०३० ह्य वसंत पळशीकर : 
राजकोय विषयांचे आणि समस्यांचे 
इंग्रजीचे प्राध्यापक ; मा 
४००४७६ षा मे पुं रंगे $ 
? साहित्य सहवास, वांग्रे 
नाच्या चळवळीतील कार्यकर्त; ९२ 
मराठो विश्‍वकोज्ातील माजी 

राठी विश्वकोश कॉलनी, वाई-४ १ 


जून-जुले, १९९५ 


ह्या शब्दाने सूचित होतो, ह्या कारणाने अनेक | स्त्री- 
मुक्तिवाद्यांना तो आक्षेपार्ह वाटे. पण आता त्यांच्या- 
पैकी काहींनी तो उचलून धरला आहे. स्त्रियांचा 
सरळपणा, निरागसता, इतरांवर विइवास ठेवण्याची 
प्रवृत्ती इ. सद्गुण त्यातुन ध्वनित होतात हे बहुतेक हा 
शब्द फिरून मान्य होण्याचे कारण असावे. 

“टॉमी गन? (एका लहान स्वयंचलित वंदुकीचे 
नाव), ' आइल ऑफ मॅन ' (एका वेटाचे नाव), 
* पुलमन-कार ' (आगगाडीच्या एका प्रकारच्या प्रवाशी 
डब्याचे नाव), * मॅन-स्लॉटर ' (मनुष्यवघ हा गुन्हा) 
इत्यादी शब्दांना निश्चितपणे पुरुषी वास येतो. पण 
एका स्त्रीमुक्‍्तिवादी लेखिकेने त्यांना पावन करून 
घेतले आहे. खुद्द ' ७४०॥॥१॥ ! ह्या शब्दात ' ७1] ' 
अंतर्भूत आहे. पण ह्या शब्दालाही तिचा आक्षेप नाही. 

मराठी शब्दांची आणि वाकूप्रचारांची छाननी 
स्त्रीमुक्तिवादी कधी करणार ? 


ज्र 


: वाई येथील समाजकार्यकर्ते, प्राज्याठशाळामंडळाचे 


४१२८०३ क श्री. ना. नातजकर : इंग्रजीचे 
चिटणीस; ४३५, गणपती आळी, वाई-४१२८०३ 
त्वविद्या ह्यांचे व्यासंगी लेखक; १८९६, 
“समाज प्रबोधन पत्रिके'चे काही काळ संपादक, 
व्यासंगी अभ्यासक; १५०, जोशी वाडा, गंगापुरी, 

नव्यविद्या व सामाजिक विज्ञान विभाग, 
संपादक ' नवभारत ' आणि ' न्यू क्वेस्ट !', अध्यक्ष, 
(पु.), मुंबई-४०००५१ प्रमोद मनोहर 
९/२९, शनिदार पेठ, सात!रा-४१५००२ 
सहसंपादक आणि इतिहास, पुरातत्त्वविद्या ह्या 


२८०३ 
श्‌ ् 
1: क १0१ म शे डू त्र & 
र र्ह > 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


साभारपोच 


3 घरस्फोटाकडे : प्रतिभा घीवाला; श्रीविद्या 


-अ€< 


प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे- ३०; प्रथमा- 
वृत्ती; १९९१; पृष्ठे ९१; कि. ५० रु. 
विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र (खंड ४ था) : 
य. दि. फडके; श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार 
पेठ, पुर्ण-४११०३०; प्रथमावृत्ती; जून १९९३; 
पृष्ठे ३२४; कि. १५० रु. 

आम्ही काबाडाचे धनी: इंद्रजित भालेराव; 


बी. रघुनाथ प्रकाहन, परभणी; प्रथमावृत्ती; % खोयावील : शिवाजी ठोंबरे, व. सी. खृस्पे; 
१९९२; पृष्ठे ६४; कि. २० रु. कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, आंबिल ओढा, 

न ग्य य गे न र“ ऱ्ह 
मंडळ आयोग आणि आधुनिक पेशवाई: पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे ७२; 
श्रावण देवरे; कायजेन मिडिया, ७८, गोकुल पेठ, कि. ४० रु. 

ी "९ 9 ही 

नवाब कु. रोड, नागपूर-४४००१०; प्रथमा- दिवसंदिवस : अनुराधा पाटील; कल्पना 
वृत्ती; १९९३; पृष्ठे ९८; कि. २० रु. मुद्रणालय, ४६१/४ सदाशिव पेठ, टिळक रोड, 
विदर्भ संशोधन मंडळ वार्षिक : प्रा. श्री. मा. पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे ९६; 
कुलकर्णी; विदर्भ संशोधन मंडळ, पश्चिम किमत ४५ र्र 

हायकोटं मार्गे, नागपुर- ४४०००१६; १९७२; $ समाजभाषाविज्ञान - प्रमुख खंकल्पना: डॉ. र. 
पृष्ठे १८८; कि. १५ रु. ना. वरखेडे; रत्नदीप प्रकाशन, हारा: सौ. वत्सला 
कळदळ : किशोर घोरपडे; अक्षय प्रकाशन, शरद राणे, “अक्षर ', उपासना सहनिवास, 

न : म फे ४ >. ध्य 

शारदाबाई कंपाउंड, मिशन चर्चसमोर, जालना- फंजपुर, जि. जळगाव- ४२५५०३; प्रथमावृत्ती; 
४३१२०३; प्रथमावृती; १९९०; पृष्ठे ६२; १९९२; पृष्ठे ७०; किमत ३० रु. 

र न दष्टाद्रष्ट : य. दि. फडके; श्रीविद्या प्रकाशन 
कि. २० रु. दुष्ट न | 
दिश्यान्ताची वाट : प्रमोद मनोहर कोपर्डे; २५०, शनिवार पेठ, पुणे ३०; प्रथमावृत्ती; 
शब्दालय प्रकाशन, वॉर्ड नं. ७, श्रीरामपुर- १९९२; पृष्ठे १३३; किमत ७५ रु. 

वि क्ट > क. क . 
४१३७०९; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठ १२१; & अमेरिकेच्या अंतरंगात : ज्ञानबा नाईक; 
करि. ४० रु । श्रीविद्या प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे ३०; 
बांघावरती वृक्षारोपण : शा. पि. कदम; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे १०४; किमत ५५ रु. 
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, आंबिल ओढा,  % नाटयगान निपुण : गो. रा. जोशी ; श्रीविद्या 
पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९८४; पृष्ठे प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे ३०; प्रथमा- 
क (4 दट __ धि 
१४३; कि. २५ र वृत्ती; १९९३४ पु० १ किमत ७५ रु. 
गक न टि गु £ त्र्यं. वि. सरदे : 
स्मितेचा शोध : वि. भि. कोलते; $ शारदीय चंदकळा : ", वि. सरदेशमुख; 
मठॉल्या शा निवार पेठ, पुणे ३०; मौज प्रकाशन गृह, खटाववाडी, मुंबई- ४००००४३ 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार र 7 पुण २९०? स तती वरचे तत वि: हळ. 
यापसावती १ फे शदेका किमठ पेल क. पाई. 0 र ता. लो; देवपारे; आले 
ग षी : राम सराफ; श्रीविद्या प्रकाशन, क॑ सरकार त खरकार $ ना. व्य. ; 
दिशेची व प्रथमावत्ती; प्रकाशन, गह, खटाववाडी, गिरगाव-मुंबई-४; 
पुण ०, :) ८ र ह 
२५०, शनिवार पेठ, पुणं ३०/ र] पहिली सावृत्ती; १९९२; पृष्ठे २२३; कि. १०० द. 
१९९२; पृष्ठे १२१; किमत ६० रु. र 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


% वेध विश्वाचा : निवास पाटील; कॉन्टिनेन्टल 


प्रकाहन, विजयानगर, आंबरिळ ओढा, पुणे- 
४११०३०; प्रथमावृत्ती; पृष्ठे ११५; 
कि. ३० रु. 

कोवी-वर्गीय भाज्या : पां. न. काळे, सरला 
काळे; काँन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, 
पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे ९६; 
कि २० रु. 


२९२८ 
05:31.) 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शश 


. 


“मश 


न्य 


श्मॅ€' 


एका नक्षलवाद्याचा जन्म : विलास मनोहर, 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, पुणे-३०; 
१९९२; पृष्ठे २४७; किमत १०० रपये. 

घडून गेलेली गोष्ट : पुरुषोत्तम नारायण 
चपळगावकर; श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार 
पेठ, पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९२; 
पृष्ठे १०४; कि. ६० रु. 

शहाजादा दारा शुको : सदाशिव आठवले, 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० ऱनिवार पेठ, पुणे- ३० ी 
प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे १४६; किमत ७५ रु. 
झाडं : नितीन तेंडुलकर; असस प्रकाशन, 
७, उषःकाल, साहित्य सहवास, वांद्रे (पू.), 
मुंबई-४०००५१; प्रथमावृत्ती; ररुरुर; 
पृष्ठे ७६; किमत ४० रुपये. 

समता डायरी : दलोत आणि श्रमिक जनतेसाठी 
मार्गदर्शक : अँड. सुनिल दिघे; लोकवाडमय गृह, 
भुपेश गुप्ता भवन, ८५ सयानी रोड, प्रभादेवी, 
मुंबई-४०००२५; पहिली आवृत्ती; १९९२; 
पृष्ठे ११७; किमत ४० रुपये. 

खानदेशातील ग्रामदैेवते आणि लोकगीते : 
सयाजी निंबाजी पगार; का. स. वाणी मराठी 
प्रगत अध्ययन संस्था, उन्नतिनगर, नकाणे रस्ता, 
देवपूर, धुळे- ४२४००२; पहिली आवृत्ती ; 
१९९२; पृ. १३२; कि. ५० रु. 

लोकसाहित्य व लोकपरंपरा : डॉ. र. ना. 
वरखेडे; का. स. वाणी मराठी प्रगत अध्ययन 
संस्था, देवपुर, धुळे-४२४००२; पृ. १६८; 
कि. ६० रु. 

तंदुरुस्त रहा खुषीत जगा : डॉ. राजीव 
शारंगपाणी; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, 
पुणे-४११०२३०; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृ. ११३; 
कि २३० रु. 

पीकवाढीसाठी खते : एन्‌. डी. पाटील, ज. 
रा. कदम; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, 
पुणे-४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९२;पृ. १८५; 
कि. ५० झु. 

आबळा ळागवबड: भा. पं. जोशी; कॉन्टिनेन्टल 
प्रकाशन, विजयानगर, पुणे-४११० ३०; 


नवभा'रत 


* महामेरू : रा. 


य्य 


जून-जुले, १९९५ 


शं. दातार; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 
विजयानगर, पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; 
१९९१, पृ. ८४; कि. २० रु. 

महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर-वर्धा जिल्हा : 
डॉ. कि. का. चौधरी; कायंकारी संपादक व 
सचिव, दशंनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
मुंबई; प्रथम आवृत्ती १९०६, द्वितीय आवृत्ती 
१६७४, मराठो आवृत्ती (सुधारित )- १९९२; 
पृ. ५६०; कि. ९१.५० रु. 

पितळी दरवाजा : सुभाष भण्डे; श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे- ४११०३०; 
प्रथमावृत्ती; १९९३; पृष्ठे २६०; कि. १०० रु. 
परिक्रमा ३: लता राजे; श्रीविद्या प्रकाशन, 
२५०, शनिवार पेठ, पुणे-४११०३०; प्रथमावृत्ती; 
१९९३; पृष्ठे २८९; किं. १०० रु. 
दुर्यासारंग-ख्रिस्तोफर कोलंबस : संजीवनी 
खेर, श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, 
पुणे- ३०; प्रथमावृत्ती; १९९३; पृष्ठे १८१; 
किमत ८० रु. 

माझ्या साहित्याचा वॅलन्सशीट : श्री. ज. 
जोशी; श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, 
पुणे-४११०३०; प्रथमावृत्तो; १९९२; पृष्ठे २१४; 
कि. ८५ रु. 

विदव विदेश सेवेचे : हेमा देवरे; श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५० झनिवार पेठ, पुणे- ४११०३०; 
प्रथमावृत्ती; १९९३; पृष्ठे १८२ ; कि. ७५ रू. 
2॥४081,7070॥05 407) ॥॥१0४7०70- 
॥७& 0॥ 10.4, 2)1॥0171॥71,02- 
१॥(॥१॥' ॥॥ १/4॥7.4 1249 प712.4 ः 
7) &. ॥) ६१ 1). १/. 1॥, 
1)ात€]81, 1). रे] 1७१1०; 8या- 
शवण ऐता, 2530 डावणा चा 


एल], 0पएट- 4] 1030; 782०5 . 492; 
7०06 1२४. 100/- 


नंदादीप * लक्ष्मणराव धनाजी पाटील (स्वातंत्र्य 
सनिक ), डॉ. धीरेंद्रकुमार ल. पाटील; 
राष्ट्रसारथी को-ऑप. होसिंग सोसा., बी-३८, 


७वा मजला, दीनदयाळ नगर, मुलुंड (पू.), 


नवमा मुंबई-८१; प्रथमावत्ती _ 
9 प वृत्ती २; पष र 
वृत्ती; १९९२; पृ. ८६; कि. २० रु. गद माई, गत्ती; १९९२; पृष्ठे १५७; 
शद धं जै 
शे अमृतमहोत्सवी, ) कढ 
नटी क वी 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ब ग र > 
न्ममनयानीबडितयालननममनयकी नक्कल र्‌ |. क 1 
या राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शि शि ी 
संगणकीकृत ह्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


र 


म 


साभार पोच ११५ 


कुतुहळाच्या जगात ( भाग १-२-३-४) : 
सरिता भावे, श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, 
पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९३; पृष्ठे ९०; 
र्कि ७५० रु. 

कविता श्रमाची : नारायण सुर्वे; लोकवाड्मय 
गृह, भुपेश गुप्ता भवन, ८५ सयानी रोड, प्रभादेवी, 
मुंबई; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे ५४; कि. २० रु. 
शुद्धळेखन-विवेक : डॉ. द.' न. गोखले; 
सौ. सुप्रिया वष्ट, ६०६ अब, विश्याल गृहनिर्माण 
सह. संस्था मर्यादित, १०२५ सदाशिव पेठ, 
पुणे-३०; प्रथमावृत्ती; १९९३; पृष्ठे १६८; 
किमत ९० स्पये. 

आठव : अरुण कुलकर्णी, अ. गं. कुलकर्णी; 
साहित्य सेवा प्रकाशन, पारगावकर निवास, 
औरंगपुरा-ओरंगाबाद; प्रथमावृत्ती; १९९२; 
पृष्ठे ११९; किमत ५० रुपये. 

परिवर्तनाचा प्रवर्तक : बिळ क्लिटन : 
रा. सो. सराफ; श्रीविद्या प्रकाशन, २५०, 
शनिवार पेठ, पुणे-४११०३०; प्रथमावृत्ती ; 
१९९३; पृष्ठे १९१; किमत १०० रपये. 
1118315 01 [1016 812110.181 (020१1 
1२८५०१०] 1151ए९-एलगपप७-1.& >या 
वका (ति ९ १९७ 1991 वा0 
1992 ); शि. एश. 1)51तलाःळा, 8. 7). 
1,5ववेप, रे. ऐ. 10)1तलटःळ, पला01व9 
5ट्ला'ढळा'9, छावपातेळाफचा 0पंदयाध 
1२७5७81001 115(पाट, 2?०019-411004; 
?38४65 733. 

सत्याग्रही समाजवादाचे प्रवक्ते आचार्य 
शां. द. जावडेकर : शांताराम गरुड; प्रबोधन 
प्रकाशन, समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजी; 
१९९४; पृष्ठे ६६; कि. १० रु. (दोन प्रती ) 
विश्बवाड्य़य - अभंग विशेषांक १९९४ : 
शशिकांत हिंगोणेकर, सो. पार्वती भ. ठग; 
महाराष्ट्र अनुवाद परिषद ( र. नं. ५४७); 
वर्धा / बुलढाणा; १९९४; कि. ११ ९. 
व्यवस्था परिवतेनाचा नवा आवाज : 
कांशीराम : डॉ. बाबुराम गुरव) अभिजात 
ग्रंथवितरण, ढवळी, ता. तासगाव, जि. सांगली; 


प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे ४०; कि. १५ रु. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


१. निसगंदान : डॉ. प्रकाश परांजपे; श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५०, शनिवार पेठ, पुणे- ४११०३०; 
प्रकाशनकाल- १९९४; पृष्ठे ८४; कि. १२५ रु. 

र बहुगुणी वनस्पती : डॉ. प्रकाश परांजपे; 

: श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, पुणे- 
४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे ११६; 
कि. १५० रु. 

$ अजुनि चाळतोचि वाट : विष्णू भिकाजी 
कोलते; डॉ. प्रकाश मिस्त्री, कुलसचिव, नागपूर 
विद्यापीठ, नागपुर; प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे 
७०१; किंमत २०० रु. 

 सर्ज्या : सुरेश पां. शिदे; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 
विजयानगर, पुणे- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; 
१९९४; पृष्ठे २५६; कि. ७५ रु. न 

$ विचारशलाका (भूकंप विश्वेषांक) : सामाजिक 
शास्त्रसंशोधन व समाज विकास प्रतिष्ठानचे 
त्रैमासिक, लातूर; प्राचाये नागोराव कुभार, 
“ आई” दिवनगर, सूतगिरणी मार्ग, लातुर- 
४१३५३१; पृष्ठे १२४; कि. ३० रु. 

% पाहुणा : अभिराम भडकमकर, कॉन्टिनेन्टल 
प्रकाशन, विजयानगर, पुणे- ३०; प्रथमावृत्ती; 
१९९३; पृष्ठे ९५; कि. २० रु. | 

१ अखेर पाय मातीचेच : रा. शं. दातार; 
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे- ३०; 
प्रथमावृत्ती; १९९३; पृष्ठे ७०; कि. २० रु. 

& तैजावरच्या भोसळे राजांची नाटके : संजीवनी 
देशमुख- माया सरदेसाई; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 
विजयानगर, पुणे- ३०; प्रथमावृत्ती; १९९३; 
पृष्ठे २८५; कि. १०० रु. 

$ रंग एकेकाचे : निर्मलकुमार फडकुले; कॉन्टि- 
नेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, पुणे- ४११०३०; 
प्रथमावृत्ती; १९९३; पृ. १४८; कि. ४० रु. 

$ प्राच्य सिद्धांत - अर्थात भारतीय संस्कृतीचा 
शोध $ बाळकृष्ण बळदवा; आझाद चौक 
लातूर - ४१३५१२ प्रथमावृत्ती; १९९४; 
पृष्ठे ४२१; किमत ८० रुपये. 

& लोकप्रतिभा आणि लोकतत्त्वे $ मधुकर 
वाकोडे; लोकवाड्मय गृह, भूपेश गुप्ता भवन, 
८५ सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५; 
प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे ११७; कि. ७५ रु. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


११६ 


) 


विइवसिद्धान्त : सौ. शांता पाटणकर; ज्रांता 
प्रकाशन, खोपोली; प्रथमावृत्ती; १९९१; पृष्ठे 
८६; कि. १० रु. (२ प्रती) 
संस्कार : प. डॉ. वसंतदादा पाटील महाविद्यालय, 
तासगाव; माधव ऑफसेट प्रिन्टसं, सोमवार पेठ 
तासगाव; प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे १५६ 
तस्मे श्रीगुरुवेनमः : अनंत अंबादास कुलकर्णी 
त्रिदल प्रकाशन, गिरगाव, मुंबई-४००००४; 
प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे ९६; कि. ३० रु. 
माझी अक्षरगाथा : कमलेश शेडगे; लोक- 
वाळूमय गृह, भुपेश गुप्ता भवन, ८५ सयानी 
रोड, प्रभादेवी, मुंबई- ४०००२५; प्रथमावत्ती 
१९९५; पृष्ठं ८७; किमत १८५ रुपये 
टावरो : शिवाजी धेनू राठोड; शब्दालय प्रकाशन 
वॉर्ड ७, श्रीरामपुर-४१३७०९; प्रथमावत्ती 
१९९४; पृष्ठ १९२; किमत ६० रुपये 
झाडाचे गाव : अशोक अर्धापुरकर; शब्दालय 
प्रकाशन, वाडे ७ श्रीरामपुर-४१३७०९ 
प्रथमावृत्ती; १९९४; पृष्ठे ६२; किंमत ३५ रु 
गंधघखुण! : श्रीकांत सदावते; शब्दालय प्रकाशन 
वॉड ७, श्रीरामपुर- ४१३७०९; प्रथमावत्ती 
१९९४; पृष्ठ ९२; कि. ६० रु 
दिशान्ताची वार : प्रमोद मनोहर कोपडे 
दाब्दालय प्रकाशन, वॉर्ड नं. ७ श्रीरामपूर- 
४१२७०९; प्रथमावृत्ती; १९९२; पृष्ठे १२९; 
कि. ४० रु. 

4 ९ 
तकतीथं एक प्रज्ञाप्रवाह : अरुंधती खंडकर 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पुणे- 
प्रथमावृत्ती; १९९५; पृष्ठे २५३; क्रि. २७० रु. 


3 


ज्र 


नवभारत 


१ पांगुळगाडा : 


>> 


अनुक्रमणिका 


जून-जुले, १९९५ 


किशोर सानप; लोकवाड्मय 
गृह, भुपेश गुप्ता भवन, ८५, सयानी रोड 
प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५; प्रथमावत्ती; १९९४ 
पृष्ठ १९२; किंमत १२५ रुपये 

एका ' शापा 'ची जन्मकथा : अरुणा देशपांडे 
लोकवाडूमय गृहू, भुपेश गुप्ता भवन, ८५ सयानी 
रोड, मुंबई-४०००२५; प्रथमावत्ती १९९४; 
पृष्ठ १६३; किमत ८० रुपये 

टॅक्‍स फ्री आणि इतर एकांकिका : चंद्रशेखर 
फणसलकर; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर 
पुण- ४११०३०; प्रथमावृत्ती; १९९५; पष्ठे ९६; 
कि. ४० रु 

भगवान : राम सराफ; श्रीविद्या 
२५० शनिवार पेठ, पुणे- ३० 
१९९५; पृष्ठ २३७; कि २०० रु 
सर्पायन . ल. भांब्रकर; . कॉन्टिनेन्टल 
प्रकाशन, विजयानगर पुण- ३०; प्रथमावत्ती 
१९९५; पृष्ठे ८२; कि. ३० रु 

जनावरांसाठी निसर्गोपचार : मळ लेखिका 
उली मात्सिशकाइट, अनवाद वा. ब राहुडकर 
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर पुणे-३० 
प्रथमावृत्ती; १९९५; पृष्ठे १५९; क्रि ६० रू 
मानबी विकासातील क्रांत्या : डॉ. वसंत 
चिपळोणकर; कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजयानगर, 
पुणे- ३०; प्रथमावृत्ती; १९९५; पृष्ठे १३१; 
कि. ५० रु. 

बोमदिळा : अविनाश बिनीवाले; कॉन्टिनेन्टल 
प्रकाशन, विजयानगर, पुणे-३०; प्रथमावृत्ती ; 


2९ 


५९५; पृष्ठे १५०; कि. ६० रु. 


प्रकाशन, 
प्रथमावृत्ती; 


ज्र 


१ 
वला कणा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत स्थायी निधी 


देणगीदारांची यादी (दि. २९-७-१९९५ पर्यंत) 


र. ५०,००० /- क 

महाराष्ट्र फोंडेशन, न्यूयॉर्क 

रु. २ ष्‌, ००० /प 

श्री. पु. ल. देशपांडे फौंडेशन, पुणे 
रु. ११,२०१/- 

श्री. देवदत्त दाभोलकर, सातारा 
रु. १०,००० /स 

सौ. शांताबाई मे. रेगे, मुंबई 

झु. ५,००० /- 

श्री. अशोक नायगावकर, मुंबई 
रु. ४,००० /- 

श्रीमती सुनीती देव, नागपूर 


रु. २,०० १/- 
डॉ. एस. रिन्पोचे, सारनाथ 


रु. म्ह ००० /- 

श्री. पु. कर. गर्दे, पुणे 

श्री. प्रवीण जोश्ली, पुणे 

श्री. म. वि. देशपांडे, ओरंगाबाद 
रु. १,४५०/- 

श्री. मे. पुं. रेगे, मुंबई 

रु. १,२० ०/- र 

डॉ. इंदुमती पारीख, मुंबई 

रु. १,१०० /स 

श्री. गंगाधर पटवर्धन, पुणे 
श्रीमती वेणूताई पळशीकर, वाई 


कॅ महाराष्ट्र फोंडेशन, न्यूयॉक ( 


पुरस्काराची रक्‍कम. 


रु, १००० /- 

कै. ना. ग. गोरे, पुणे 

श्री. गोविद श्रॉफ, औरंगाबाद 

डॉ. बापु काळदाते, न्यू दिल्ल 

श्री. व. र. वाडेकर, डहाणूरोड 

डॉ. वि. रं. भागवत, पुणे 

श्री. न. ना. कोचरेकर, मुंबई 

सो. विमल इंदापुरे, पुणे 

श्री, बाबूराव सडवेलकर, मुंबई 

श्री. रा. भा. पाटणकर, मुंबई 

कॉम. पी. सी. जोशी अँण्ड डॉ. जी. 
अधिकारी मेमोरियल ट्रस्ट, 
न्यू दिल्ली 

श्री. गंगाधर पाटील, मुंबई 

डॉ. श्रीराम लागू, पुणे 

कै. नाना धर्माधिकारी, मुंबई 

श्री. अरुण रामचंद्र सामंत, मुंबई 

श्री. रंजन र. जोशी, ठाणे 

श्री. मदन धनकर, चंद्रपुर 

श्री. का. म. गावसकर, पुणे 

श्री. शिवाजी कागणीकर, कडोली 

डॉ. सुधीर रसाळ, औरंगाबाद 

श्री. वासुदेवराव नावकल, मुंबई 

श्री. म. द. हातकणंगलेकर, सांगली 

श्री. अशोक चौसाळकर, कोल्हापूर 

श्री. एम. के. बाड, कोल्हापूर 


अनुक्रमणिका 


रु. १००० / 

डॉ. प्रभाकर जामखेडकर, मुंबई 

श्री. श्री. शं. साने, पुणे 

श्री. सदानंद वर्दे, मुंबई 

श्री. सीताराम रायकर, पुणे 

एस. एम. जोशी सोशलिस्ट 
फौंडेशन, पुणे 

श्री. पी. आर. देशमुख, ओरंगाबाद 

श्री. मिलन गोवारीकर, पुणे 

श्री. समीर गोवारीकर, कोल्हापूर 

श्री. प्रकाश बाळ, ठाणे 


श्री. सुहास पळशीकर, पुणे 
श्रीमती विद्या पटवधन, पुणे 


डॉ. सरोजा भाटे, पुणे 

श्रीमती जशोद शहा, पुणे 

श्री. भा. ग. सुर्वे, पुणे 

श्री. रत्नाकर म. भालेराव, पुणे 
श्रीमती कुसुम नारळकर, पुणे 
श्री. विश्‍वास नाईकनवरे, पुणे 

श्री. अनिल गोरे, पुणे 

प्रा. दिनकर बोरोकर, औरंगाबाद 
श्री. ग. म. बेडेकर, मुंबई 

रु. २०० /- 

श्री. राम आपटे, बेळगाव 

डॉ. प्रतिभा रानडे, मुंबई 

रू, १०० /- 

श्री. वि. वा. शिरवाडकर, नाशिक 


अमेरिका) यांच्याकडून £ नवभारत ' मासिकाला मिळालेल्या 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


 __६७ 1 0 ग्‌' तु 94 
नवभारत । जुलं-मॉगस्ट, १९९५ रेव्टाडल20 ०. 58&1-4/ 


मधाळ, 


आपल्या ग्रंथालयात अवश्य हवीत अक्ली 


प्राज्ञपाठशाळासंडळ ग्रेथमालेची 
संग्राह्म वेचारिक मराठी प्रकाशने 


122 


शः वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी (आवृत्ती संत आली.) ६० रु. 
बे! हिंदुधर्माची समीक्षा (तृतीयावृत्ती) व स्वंधरमंसमीक्षा (प्रथमावृत्ती) 

- तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी ५० रु. 
कः अद्वतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पुर्वार्ध) । ब्र स्वामी केवलानंद सरस्वती २०० रु. 
शः पुरोहितवर्गवचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डाॉँ० सुमंत मुरंजन ५० रु. 
वे. लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ८ र 
शी हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ५ रु. 
कः महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर ८्सृ 
कॉ श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ ४० रु. 
कः संशोधन साघना । डॉ० वसंत स० जोशी | २५ रु. 
के ज्ञानदेव चितन ( संपादित) । डॉ० वसंत स० जोशी ३० रु. 
गै: तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे १० रु. 
क आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी ४० रु. 
ेॉ वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट २० रु. 
अः नवमानवतावाद व मानवाचा आदरा २५ रु. 
कः प्रस्थानभेद ( प्राचीन १४ विद्यांची माहिती ) पुनमुद्रण । गं० वा० लेले १५ रु. 
क गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे १० रु. 
शॉ इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ( दुसरी आवृत्ती ) । सदाशिव आठवले ६० रु. 
कै: दासशूद्रांची गुलामगिरी ( भाग-२ ) । शरद पाटील ७० रु. 
कः शाहीर हैवती । डॉ. शिवाजीराव चव्हाण ४० रु. 
अः गीताचिकित्सा । भाऊ धर्माधिकारी १०५ रु. 
अः तकंती्थ लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी (चरित्र) । सो. मालती देशपांडे २५ रु. 
ते: बौद्ध धर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार । प. ल. वद्य ३० रु. 
के. हिंदु धाभिक परंपरा आणि सामाजिक परिवतंन । मे. पुं. रेगे २५ रु. 
ग. पाच पुस्तक-परीक्षणे । वा. म. कुलकर्णी ४० रु. 
क भेदविलोपन : एक आकलन । अशोक केळकर २० रु. 
कः कॉलिगवुडची कलामीमांसा : एक भाष्य । रा. भा. पाटणकर ८० रु. 
हे. न्या. गोविद रानडे : व्यक्तित्व, विचार व कार्य १०० रु. 
कै. धमंश्रद्धा : एक पुनविचार । दि. के. बेडेकर १५ रु. 
के आचाय शं. द. जावडेकर : व्यक्तित्व आणि विचार १०० रु. 
१) ग्रंथाले व संस्थांना किमतीत १० रके सर मोस्यस वरक ) ग्रंथाल्ये व संस्थांना किमतीत १० टक्‍के 


सुट- पोस्टजचा खर्च वेगळा पडेल. २) व्ही. पो. चौ 

पद्धत नाही. ३) प॑से मनिऑडरने वा ड्राफ्टने पाठवावेत. ४) एकूण १५० रुपयांच्या पुढे 
पुस्तके घेणाऱ्यास पोस्टेजचा खर्च पडणार नाही. 

संपर्कासाठी पत्ता : चिटणीस, प्राज्ञपाठझञाळा मंडळ, ३१ मंगससे सक 217777 चिटणीस, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, ३१५ गंगापुरी, वाई- ४१ २८०३ 


( "ण: यत. वाई ४१२८०३(जि.तातारा) | सातारा) 
हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३ १५ गंगापुरी, वाई 


येथे छापून 
मे. पु. रेगे यांती प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्ररि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ड्‌ र | 

अनुक्रमणिका स नवा कानन कड वि 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे (8 .. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


